RNI No. MAHBIL / 2009/ 31744 
Reg. No . MCS/ 177/ 2016 -18 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

भाग एक - ल 


वर्ष ३, अंक ६ ] 


गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९ -१५, २०१७/ माघ २० - २६, शके १९३८ 


[ पृष्ठे १८०, किंमत : रुपये २३. ०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
(केंद्रीय ) औद्योगिक विवाद अधिनियम व मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम यांखालील 
( भाग एक , चार - अ, चार- ब आणि चार - क यांमध्ये प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचना, आदेश व निवाडे यांव्यतिरिक्त ) 

अधिसूचना, आदेश व निवाडे. 


औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा. - श्री . अ. नि . नांदापूरकर, सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, नागपूर यांचा दिनांक ११ डिसेंबर २०१२ व दिनांक १२ डिसेंबर 
२०१२ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक १३०. - श्री . अ. नि . नांदापूरकर , सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, नागपूर यांना त्यांच्या दिनांक ११ डिसेंबर २०१२ व दिनांक १२ डिसेंबर 
२०१२ रोजीच्या अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांचीदिनांक ४ डिसेंबर २०१२ ते दिनांक १५ डिसेंबर २०१२ पर्यंत एकूण १२ दिवसांची 
परिवर्तित रजा, रजेच्या पुढे दिनांक १६ डिसेंबर २०१२ हा सुट्टीचा दिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 

श्री . अ. नि . नांदापूरकर हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची सदस्य , औद्योगिक न्यायालय , नागपूर या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती. 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . अ. नि. नांदापूरकर हे सदस्य , औद्योगिक न्यायालय , नागपूर या पदावर स्थानापन्न होतील. 


आदेशावरून , 


मुंबई, 
दिनांक १९ जानेवारी २०१३. 


दि . बा . उन्हाळे , 

प्रभारी प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र, मुंबई . 


भाग एक - ल - १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल , गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी ९- १५ , २०१७/ माघ २० - २६, शके १९३८ 

औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. - श्री . अ. नि . नांदापूरकर , सदस्य , औद्योगिक न्यायालय, नागपूर यांचा दिनांक १ जानेवारी २०१३ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक १३१ . - श्री . अ. नि . नांदापूरकर , सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, नागपूर यांना त्यांच्या दिनांक १ जानेवारी २०१३ रोजीच्या अर्जासंदर्भात 
कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक १६ डिसेंबर २०१२ ते दिनांक ११ जानेवारी २०१३ पर्यंत एकूण २७दिवसांची परिवर्तित रजा, रजेच्या पुढे 
दिनांक १२ जानेवारी २०१३ व दिनांक १३ जानेवारी २०१३ हे सुट्ट्यांचेदिवस जोडून मंजूर करण्यात येत आहे. 

श्री . अ. नि . नांदापूरकर हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, नागपूर या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती. 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . अ. नि . नांदापूरकर हे सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, नागपूर या पदावर स्थानापन्न होतील. 


आदेशावरून , 


मुंबई , 
दिनांक १९ जानेवारी २०१३ . 


दि . बा . उन्हाळे , 

प्रभारी प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र, मुंबई . 


औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा. - श्री . एम. एस. बोधनकर , न्यायाधीश, १ ले कामगार न्यायालय, पुणे यांचा दिनांक २७ डिसेंबर २०१२ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक १३२. - श्री . एम. एस . बोधनकर , न्यायाधीश , १ ले कामगार न्यायालय , पुणे यांना त्यांच्या दिनांक २७ डिसेंबर २०१२ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक २७ डिसेंबर २०१२ ते दिनांक २९ डिसेंबर २०१२ पर्यंत ३ दिवसांची परिवर्तीत रजा, रजेच्या 
पुढे दिनांक ३० डिसेंबर २०१२ हा सुट्टीचा दिवस जोडून मंजूर करण्यात आली आहे . 

श्री . एम . एस. बोधनकर हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची न्यायाधीश, कामगार न्यायालय, पुणे या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . एम . एस . बोधनकर हे न्यायाधीश, १ ले कामगार न्यायालय , पुणे या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून, 


मुंबई , 
दिनांक १९ जानेवारी २०१३ . 


दि . बा . उन्हाळे , 

प्रभारी प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र , मुंबई . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी ९-१५ , २०१७/ माघ २० - २६, शके १९३८ 


औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा. - श्री . एस . जे. शर्मा, न्यायाधीश, कामगार न्यायालय, नागपूर यांचा दिनांक १ जानेवारी २०१३ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक १३४ . - श्री . एस . जे . शर्मा, न्यायाधीश , कामगार न्यायालय, नागपूर यांना त्यांच्या दिनांक १ जानेवारी २०१३ रोजीच्या अर्जासंदर्भात 
कळविण्यात येते की, त्यांची दिनांक ७ जानेवारी २०१३ ते दिनांक १९ जानेवारी २०१३ पर्यंत एकूण १३ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या मागे दिनांक 
६ जानेवारी २०१३ व रजेच्या पुढे दिनांक २० जानेवारी २०१३ हे सुट्ट्यांचे दिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात आली 
आहे . 

श्री . एस . जे. शर्मा, हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची न्यायाधीश, कामगार न्यायालय, नागपूर या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . एस . जे. शर्मा, हे न्यायाधीश, कामगार न्यायालय , नागपूर या पदावरील स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 


मुंबई , 
दिनांक १९ जानेवारी २०१३. 


दि . बा . उन्हाळे , 

प्रभारी प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र , मुंबई . 


औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा. - श्री . एस . जे. शर्मा, न्यायाधीश, कामगार न्यायालय, नागपूर यांचा दिनांक ३१ डिसेंबर २०१२ रोजीचा अर्ज. 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक १३५ . – श्री . एस. जे. शर्मा, न्यायाधीश, कामगार न्यायालय, नागपूर यांना त्यांच्या दिनांक ३१ डिसेंबर २०१२ रोजीच्या अर्जासंदर्भात 
कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक २४ डिसेंबर २०१२ ते दिनांक २९ डिसेंबर २०१२ पर्यंत एकूण ६ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या मागे दिनांक 
२२ डिसेंबर २०१२ व दिनांक २३ डिसेंबर २०१२ व रजेच्या पुढे दिनांक ३० डिसेंबर २०१२ हे सुट्ट्यांचेदिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे . 

श्री . एस. जे. शर्मा हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची न्यायाधीश, कामगार न्यायालय , नागपूर या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू राहिली 
असती. 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री. एस. जे. शर्मा हे न्यायाधीश , कामगार न्यायालय, नागपूर या पदावर स्थानापन्न होतील. 


आदेशावरून , 


मुंबई, 
दिनांक १९ जानेवारी २०१३ . 


दि . बा . उन्हाळे , 

प्रभारी प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र, मुंबई . 


भाग एक - ल -१अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल , गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी ९- १५ , २०१७/ माघ २० - २६, शके १९३८ 

औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा. - श्री . अ. द. कुलकर्णी, न्यायाधीश, १० वे कामगार न्यायालय , मुंबई यांचा दिनांक २६ डिसेंबर २०१२ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक १३६. - श्री . अ. द . कुलकर्णी, न्यायाधीश , १० वे कामगार न्यायालय, मुंबई यांना त्यांच्या दिनांक २६ डिसेंबर २०१२ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक २७ डिसेंबर २०१२ ते दिनांक २९ डिसेंबर २०१२ पर्यंत एकूण ३ दिवसांची परिवर्तीत रजा, रजेच्या 
पुढे दिनांक ३० डिसेंबर २०१२ हा सुट्टीचा दिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे . 

श्री . अ. द . कुलकर्णी हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची न्यायाधीश , १० वे कामगार न्यायालय, मुंबई या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . अ . द. कुलकर्णी हे न्यायाधीश, १० वे कामगार न्यायालय , मुंबई या पदावरील स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 


मुंबई, 
दिनांक १९ जानेवारी २०१३. 


दि . बा . उन्हाळे , 

प्रभारी प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र, मुंबई . 


औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा. - श्री . बी . सी . कांबळे , न्यायाधीश , १ ले कामगार न्यायालय, कोल्हापूर यांचा दिनांक ६ डिसेंबर २०१२ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक १३७. - श्री . बी. सी . कांबळे , न्यायाधीश , १ ले कामगार न्यायालय, कोल्हापूर यांना त्यांच्या दिनांक ६ डिसेंबर २०१२ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक ३ डिसेंबर २०१२ ते दिनांक ५ डिसेंबर २०१२ पर्यंत एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या 
मागे दिनांक २ डिसेंबर २०१२ हा सुट्टीचा दिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे . 

श्री . बी . सी . कांबळे हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची न्यायाधीश, १ ले कामगार न्यायालय, कोल्हापूर या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे 
चालू राहिली असती. 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . बी . सी . कांबळे, हे न्यायाधीश , १ ले कामगार न्यायालय, कोल्हापूर या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 


मुंबई , 


दि . बा . उन्हाळे , 

प्रभारी प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई . 


दिनांक १९ जानेवारी २०१३. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी ९-१५, २०१७/ माघ २० - २६, शके १९३८ 

औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा. - श्री . डी . टी . वसावे, न्यायाधीश , २ रे कामगार न्यायालय , मुंबई यांचा दिनांक ३० डिसेंबर २०१२ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक १३८ . - श्री . डी . टी . वसावे, न्यायाधीश, २ रे कामगार न्यायालय, मुंबई यांना त्यांच्या दिनांक ३० डिसेंबर २०१२ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक १ जानेवारी २०१३ ते ५ जानेवारी २०१३ पर्यंत एकूण ५ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या पुढेदिनांक 
६ जानेवारी २०१३ हा सुट्टीचा दिवस जोडून मंजूर करण्यात आली आहे . 

श्री . डी. टी . वसावे हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची न्यायाधीश, २ रे कामगार न्यायालय , मुंबई या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती. 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . डी . टी . वसावे हे न्यायाधीश, २ रे कामगार न्यायालय, मुंबई या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 


मुंबई, 
दिनांक १९ जानेवारी २०१३. 


दि . बा . उन्हाळे , 

प्रभारी प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र, मुंबई . 


औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. - श्री . जी . जी . हुलसुरे, न्यायाधीश, ३ रे कामगार न्यायालय, मुंबई यांचा दिनांक ३ जानेवारी २०१३ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक १३९. - श्री . जी . जी . हुलसुरे , न्यायाधीश , ३ रे कामगार न्यायालय, मुंबई यांना त्यांच्या दिनांक ३ जानेवारी २०१३ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक ३१ डिसेंबर २०१२ ते २ जानेवारी २०१३ पर्यंत एकूण ३ दिवसांची परिवर्तीत रजा, रजेच्या मागे 
दिनांक ३० डिसेंबर २०१२ हा सुट्टीचा दिवस जोडून मंजूर करण्यात आली आहे . 

श्री . जी . जी. हुलसुरे हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची न्यायाधीश , ३ रे कामगार न्यायालय, मुंबई या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . जी . जी . हुलसुरे हे न्यायाधीश, ३ रे कामगार न्यायालय , मुंबई या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 


मुंबई, 
दिनांक १९ जानेवारी २०१३. 


दि . बा . उन्हाळे, 

प्रभारी प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल , गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी ९- १५ , २०१७/ माघ २० - २६, शके १९३८ 

औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा. - श्री . अ. चं. हाटकर, सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय , मुंबई यांचा दिनांक २ जानेवारी २०१३ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक १४२. - श्री . अ. चं. हाटकर , सहायक प्रबंधक, औद्योगिक न्यायालय, मुंबई यांना त्यांच्या दिनांक २ जानेवारी २०१३ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांचीदिनांक ४ जानेवारी २०१३ ते १० जानेवारी २०१३ पर्यंत एकूण ७ दिवसांची अर्जित रजा मंजूर करण्यात 
आली आहे . 

श्री . अ. चं. हाटकर हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय, मुंबई या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे 
चालू राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . अ. चं. हाटकर हे सहायक प्रबंधक, औद्योगिक न्यायालय, मुंबई या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून, 


मुंबई, 
दिनांक २१ जानेवारी २०१३. 


दि . बा . उन्हाळे , 

प्रभारी प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र, मुंबई . 


औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा. - श्री . जयंत पंडीतराव जोशी, उप प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय, मुंबई यांचा दिनांक १६ जानेवारी २०१३ रोजीचा अर्ज . 

___ रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक १४३. – श्री . जयंत पंडीतराव जोशी, उप प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय, मुंबई यांना त्यांच्या दिनांक १६ जानेवारी २०१३ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक १७ जानेवारी २०१३ ते १९ जानेवारी २०१३ पर्यंत एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या पुढे 
दिनांक २० जानेवारी २०१३ हा सुट्टीचा दिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 

श्री . जयंत पंडीतराव जोशी हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची उप प्रबंधक, औद्योगिक न्यायालय, मुंबई या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे 
चालू राहिली असती. 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . जयंत पंडीतराव जोशी हे उप प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय, मुंबई या पदावर स्थानापन्न होतील. 


आदेशावरून , 


मुंबई , 


अ. शा . जगदाळे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र , मुंबई . 


दिनांक २१ जानेवारी २०१३ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९ -१५, २०१७/ माघ २०- २६, शके १९३८ 


औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा. - श्रीमती वि . सु. गुडले , सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय, सोलापूर यांचा दिनांक ७ जानेवारी २०१३ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक १४४ . – श्रीमती वि. सु. गुडले, सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय , सोलापूर यांना त्यांच्या दिनांक ७ जानेवारी २०१३ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की, त्यांची दिनांक २ जानेवारी २०१३ ते ५ जानेवारी २०१३ पर्यंत एकूण ४ दिवसांची परिवर्तीत रजा, मंजूर करण्यात 
आली आहे . 

श्रीमती वि . सु . गुडले ह्या रजेवर गेल्या नसत्या तर त्यांची सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय , सोलापूर या पदावरील स्थानापन्न 
नियुक्ती पुढे चालू राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्रीमती वि . सु. गुडले ह्या सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय , सोलापूर या पदावर स्थानापन्न 
होतील . 


आदेशावरून, 


मुंबई , 
दिनांक २१ जानेवारी २०१३ . 


अ . शा . जगदाळे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र , मुंबई . 


औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा . - श्री . म . पां . वैद्य , कनिष्ठ अन्वेषक अधिकारी , औद्योगिक न्यायालय, पुणे यांचा दिनांक ८ जानेवारी २०१३ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक १४६. - श्री . म. पां. वैद्य, कनिष्ठ अन्वेषक अधिकारी, औद्योगिक न्यायालय , पुणे यांना त्यांच्या दिनांक ८ जानेवारी २०१३ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक ५ जानेवारी २०१३ ते ७ जानेवारी २०१३ या ३ दिवसांची परिवर्तीत रजा, मंजूर करण्यात 
आली आहे . 

श्री. म. पां . वैद्य हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची कनिष्ठ अन्वेषक अधिकारी , औद्योगिक न्यायालय , पुणे या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे 
चालू राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . म. पां . वैद्य हे कनिष्ठ अन्वेषक अधिकारी, औद्योगिक न्यायालय, पुणे या पदावर स्थानापन्न 
होतील . 


आदेशावरून, 


मुंबई, 
दिनांक २१ जानेवारी २०१३ . 


अ . शा . जगदाळे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल , गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी ९- १५ , २०१७/ माघ २० - २६, शके १९३८ 

औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. - श्री . एस. आर. नावंदर , न्यायाधीश, कामगार न्यायालय, सांगली यांचा दिनांक १३ डिसेंबर २०१२ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक १४७. – श्री . एस . आर. नावंदर , न्यायाधीश, कामगार न्यायालय , सांगली यांना त्यांच्या दिनांक १३ डिसेंबर २०१२ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक १ डिसेंबर २०१२ ते २ डिसेंबर २०१२ पर्यंत एकूण २ दिवसांची परिवर्तीत रजा, मंजूर करण्यात 
येत आहे. 

श्री . एस. आर. नावंदर हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची न्यायाधीश , कामगार न्यायालय , सांगली या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . एस . आर . नावंदर , न्यायाधीश, कामगार न्यायालय , सांगली या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 


मुंबई , 
दिनांक २१ जानेवारी २०१३. 


अ . शा . जगदाळे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई . 


औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा. - श्री . एस . आर . नावंदर , न्यायाधीश, कामगार न्यायालय , सांगली यांचा दिनांक १५ डिसेंबर २०१२ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक १४८ . – श्री . एस . आर . नावंदर , न्यायाधीश , कामगार न्यायालय , सांगली यांना त्यांच्या दिनांक १५ डिसेंबर २०१२ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक १७ डिसेंबर २०१२ ते १९ डिसेंबर २०१२ पर्यंत एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या मागे 
दिनांक १६ डिसेंबर २०१२ हा सुट्टीचा दिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 

श्री . एस . आर. नावंदर, हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची न्यायाधीश, कामगार न्यायालय , सांगली या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . एस . आर. नावंदर, न्यायाधीश, कामगार न्यायालय , सांगली या पदावरील स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 


मुंबई , 
दिनांक २१ जानेवारी २०१३ . 


अ . शा . जगदाळे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९-१५, २०१७/ माघ २०- २६, शके १९३८ 

__ औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा. - श्री . व्ही. डब्ल्यु. सोनावणे, न्यायाधीश, ५ वे कामगार न्यायालय , मुंबई यांचा दिनांक ११ जानेवारी २०१३ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक १४९. – श्री . व्ही . डब्ल्यु . सोनावणे, न्यायाधीश , ५ वे कामगार न्यायालय , मुंबई यांना त्यांच्या दिनांक ११ जानेवारी २०१३ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक ७ जानेवारी २०१३ ते १० जानेवारी २०१३ पर्यंत एकूण ४ दिवसांची परिवर्तीत रजा, रजेच्या 
मागे दिनांक ६ जानेवारी २०१३ हा सुट्टीचा दिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे . 

श्री . व्ही. डब्ल्यु . सोनावणे, हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची न्यायाधीश, ५ वे कामगार न्यायालय, मुंबई या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे 
चालू राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री. व्ही . डब्ल्यु. सोनावणे, न्यायाधीश, ५ वे कामगार न्यायालय , मुंबई या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 


मुंबई, 
दिनांक २१ जानेवारी २०१२. 


अ . शा . जगदाळे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र, मुंबई . 


औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा. - श्री . व्ही . डब्ल्यु . सोनावणे, न्यायाधीश, ५ वे कामगार न्यायालय , मुंबई यांचा दिनांक ११ जानेवारी २०१३ रोजीचा अर्ज. 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक १५०. - श्री . व्ही . डब्ल्यु . सोनावणे, न्यायाधीश, ५ वे कामगार न्यायालय , मुंबई यांना त्यांच्या दिनांक ११ जानेवारी २०१३ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक १४ जानेवारी २०१३ ते २४ जानेवारी २०१३ पर्यंत एकूण ११ दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या मागे 
दिनांक १२ जानेवारी २०१३ व १३ जानेवारी २०१३ व रजेच्या पुढे दिनांक २५ जानेवारी २०१३, २६ जानेवारी २०१३ व २७ जानेवारी २०१३ हे 
सुट्ट्यांचे दिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे . 

श्री . व्ही. डब्ल्यु . सोनावणे, हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची न्यायाधीश, ५ वे कामगार न्यायालय, मुंबई या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे 
चालू राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . व्ही . डब्ल्यु . सोनावणे, न्यायाधीश, ५ वे कामगार न्यायालय, मुंबई या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 


मुंबई, 
दिनांक २१ जानेवारी २०१३. 


अ. शा . जगदाळे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र , मुंबई . 


भाग एक - ल - २ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल , गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी ९- १५ , २०१७/ माघ २० - २६, शके १९३८ 

औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा. - श्री . अ. शा . जगदाळे, प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय, मुंबई यांचा दिनांक ४ जानेवारी २०१३ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक १५१. – श्री . अ. शा . जगदाळे , प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय, मुंबई यांना त्यांच्या दिनांक ४ जानेवारी २०१३ रोजीच्या अर्जासंदर्भात 
कळविण्यात येते की, त्यांची दिनांक ७ जानेवारी २०१३ ते ११ जानेवारी २०१३ या ५ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या मागे दिनांक ६ जानेवारी २०१३ व 
रजेच्या पुढे दिनांक १२ जानेवारी २०१३ व १३ जानेवारी २०१३ हे सुट्ट्यांचे दिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात आली 
आहे . 

श्री . अ. शा . जगदाळे, हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय, मुंबई या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री. अ. शा . जगदाळे, प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय , मुंबई या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून, 


मुंबई, 
दिनांक २१ जानेवारी २०१३. 


विद्यासागर ल . कांबळे , 

अध्यक्ष , 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र , मुंबई . 


औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा. - श्री . रा. मा . मुळे, सदस्य , औद्योगिक न्यायालय, नाशिक यांचा दिनांक १५ डिसेंबर २०१२ रोजीचा अर्ज . 

___ रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक १५२. - श्री . रा. मा . मुळे, सदस्य , औद्योगिक न्यायालय, नाशिक यांना त्यांच्या दिनांक १५ डिसेंबर २०१२ रोजीच्या अर्जासंदर्भात 
कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक १० डिसेंबर २०१२ ते १४ डिसेंबर २०१२ रोजीची ५ दिवसांची अर्धवेतनी रजा, रजेच्या मागे दिनांक ८ डिसेंबर २०१२ 
व ९ डिसेंबर २०१२ हे सुट्ट्यांचेदिवस जोडून मंजूर करण्यात आली आहे . 

श्री . रा. मा . मुळे , हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची सदस्य, औद्योगिक न्यायालय , नाशिक या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू राहिली 
असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . रा. मा . मुळे , सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, नाशिक या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून, 


मुंबई, 
दिनांक २१ जानेवारी २०१३. 


दि . बा . उन्हाळे 

प्रभारी प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र , मुंबई . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी ९-१५ , २०१७/ माघ २० - २६, शके १९३८ 

औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा. - श्री . बा . य. काळे , न्यायाधीश , ४ थे कामगार न्यायालय, नागपूर यांचा दिनांक १४ जानेवारी २०१३ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक १६० . - श्री . बा . य. काळे , न्यायाधीश, ४ थे कामगार न्यायालय, नागपूर यांना त्यांच्या दिनांक १४ जानेवारी २०१३ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक २१ जानेवारी २०१३ ते २४ जानेवारी २०१३ पर्यंत एकूण ४ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या मागे 
दिनांक २० जानेवारी २०१३ व रजेच्या पुढे दिनांक २५ जानेवारी २०१३, २६ जानेवारी २०१३ व २७ जानेवारी २०१३ हे सुट्ट्यांचेदिवस जोडून 
मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे . 

श्री . बा. य. काळे, हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची न्यायाधीश, ४ थे कामगार न्यायालय, नागपूर या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री. बा . य. काळे, न्यायाधीश, ४ थे कामगार न्यायालय , नागपूर या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 


मुंबई, 
दिनांक २२ जानेवारी २०१३ . 


अ . शा . जगदाळे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र , मुंबई . 


भाग एक - ल - २अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल , गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी ९- १५ , २०१७/ माघ २० - २६, शके १९३८ 

INDUSTRIAL COURT MAHARASHTRA , MUMBAI 
Read. — ( 1 ) This office Notification No. 1804 , dated 18th December 2012. 

NOTIFICATION 
No. 108 . — By virtue of the provision contained in Regulation 14 of the Industrial Court , 
Regulation 1947, framed under the Bombay Industrial Relation Act (As amended from time to time) 
it is hereby notified that during the Winter Vacation for the Industrial Court, Mumbai from Monday 
24th December 2012 to Wednesday 2nd January 2013 (Both days inclusive ) and out of Mumbai as 
notified by the District Court respectively the following Judges were prevented from enjoying 
the Winter Vacation for the period shown against their names below : 
Sr. Name and Designation Period during No. of days Remarks 
of the incumbent 

which the 
incumbent were 
prevented from 
enjoying Winter 
Vacation 

( 3 ) 


No . 


( 1 ) 


( 2 ) 


1 


Shri A. R. Mahajan, Member, 31st December 2012 
Industrial Court , Mumbai. to 2nd January 2013 
Shri K . W . Thakare , Member , 31st December 2012 
Industrial Court, Mumbai. to 2nd January 2013 


Mumbai, 
dated 22nd January 2013 . 


VIDYASAGAR L . KAMBLE , 

President , 
Industrial Court, Maharashtra , Mumbai. 


औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. - श्री . दा . टे . वसावे , न्यायाधीश , २ रे कामगार न्यायालय, मुंबई यांचा दिनांक २२ जानेवारी २०१३ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक १७९. - श्री . दा . टे . वसावे , न्यायाधीश, २ रे कामगार न्यायालय, मुंबई यांना त्यांच्या दिनांक २२ जानेवारी २०१३ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक २८ जानेवारी २०१३ ते ३१ जानेवारी २०१३ पर्यंत एकूण ४ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या मागे दिनांक 
२५ जानेवारी २०१३ , २६ जानेवारी २०१३ व २७ जानेवारी २०१३ हे सुट्ट्यांचे दिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात 
आली आहे . 

श्री . दा. टे. वसावे , हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची न्यायाधीश, २ रे कामगार न्यायालय , मुंबई या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती. 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . दा . टे . वसावे, न्यायाधीश, २ रे कामगार न्यायालय, मुंबई या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून, 


मुंबई, 
दिनांक २८ जानेवारी २०१३. 


अ . शा . जगदाळे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र , मुंबई . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९ -१५, २०१७/ माघ २०- २६, शके १९३८ 


BY THE ASSISTANT REGISTRAR , BOMBAY 

INDUSTRIAL RELATION ACT, PUNE 


BEFORE SHRI RAMESH SAWANT, ASSISTANT REGISTRAR , BOMBAY INDUSTRIAL 

RELATION ACT , PUNE DIVISION , PUNE. 


Application . — Name of the Applicant Union : Bombay Dying Kamgar Sanghtana , Tal. Shirur, 
C / . Bombay Dying and Manufacturing Co . Ltd ., Plot No. B - 28 , 5 Star MIDC , Ranjangao , Tal. Shirur , 
Dist . Pune. 


In the Matter of 


Application 23rd March 2013 filed by Bombay Dying Kamgar Sanghtana under section 23( i) and 

13 of the Bombay Industrial Relation Act , 1946 . 


ORDER 


(Passed this on 19th August 2013 ) 


The Bombay Dying Kamgar Sanghtana (hereafter referred to as the applicant union ) has filed 
the application dated 23rd March 2013 under section 23 (i) and 13 of the Bombay Industrial Relation 
Act, 1946 . For being entered in the Approved and Representative list of Unions in Textile Industry 
in the local area of Shirur Taluka . 


The Applicant Union is a registered union under the Trade Union Act , 1926 . The Registration 
No. and date being P . N . 4137 , dated 29th October 2010 . The applicant union has also alongwith 
the application filed copy of the constitution . 


There is no any other union in Shirur Taluka in the Textile Industry . The said applicant union 
has done the application and filed all documents, Receipt book , Member Register, Audit Report 
and all necessary document. The Government Labour Officer visited to the industry and enquired 
about the representative and approved union to all managements. But nobody has answered “ Yes ” 
for the same question . Hence and observing the documents we have come to conclusion that there 
is no representative and approved union for same local area . The Government Labour Officer 
enquired about the workers strength . The said applicant union Bombay Dying Kamgar Sanghtana 
has shown its membership for the application period : 


Sr. 


Month 


Number of Member 


No. 


Percentage to the total 
number of employees in 
the industry / undertaking 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 4 ) 


1 February, 2013 

57 .76 % 
2 March , 2013 

57 . 76 % 
3 April, 2013 

57.76 % 
Membership is proper and as per the required percentage under sec . 13 ( 1) of the B . I. R . Act . 
Also we have checked the receipt and the record given by Sanghtana is proper and correct as per 
my knowledge and information . 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९ -१५, २०१७/ माघ २० - २६, शके १९३८ 


This is the only application for the representative and approval character on our record . No 
other application and demand for the same is received . 


I have seen all other record also and the situation of the industry in the local area . 


I therefore in exercise of the power conferred upon me under section 23 ( i) and 13 of Bombay 
Industrial Relation Act, 1946 do hereby on this 19th August 2013 enter the name of the Bombay 
Dying Kamgar Sanghtana, Clo , Bombay Dying and Manufacturing Co . Ltd ., Plot No. B - 28 , 5 Star 
MIDC , Ranjangao , Tal. Shirur, Dist. Pune. In the list of Approved and Representative Union for 
the Textile Industry in the Shirur Taluka area under section 23(i ) and 13 of Bombay Industrial 
Relation Act, 1946 . 


area 


RAMESH SAWANT , 

Assistant Registrar , 
Bombay Industrial Relation Act, 1946 , 

Pune Division , Pune. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी ९-१५, २०१७/ माघ २० - २६, शके १९३८ 

BY THE ASSISTANT REGISTRAR , BOMBAY 

INDUSTRIAL RELATION ACT, PUNE 
Approved and Representative Status 


BOMBAY INDUSTRIAL RELATION ACT , 1946 . 


OMI 


TR 


LATIO 


No. PN 96 , 97 . — In Exercise of the powers conferred upon me under section 13 and 23 of the 
Bombay Industrial Relation Act, 1946 . (Bestowed upon by notification No. CL /BIR /NTP /88 / 1079 / 
iil.lll ( 2 ), Dated 14th September 1979, Dated 18th May 2013 served by the Commissioner of Labour , 
Bombay appointing as a Assistant Registrar under the Bombay Industrial Relation Act for all the 
local area in Pune Division of the State ofMaharashtra with all Powers of the Registrar under the 
said Act.) I do hereby on this 19th August 2013 enter the name of the Bombay Dying Kamgar 
Sanghtana, Tal. Shirur , Dist. Pune. In the list of Approved and Representative Union for the Textile 
Industry in the local area of Shirur Taluka under section 23 ( i) and rule 28 and Section 13 Rules 12 
and 27 of the Bombay Industrial Relation Act , 1946 . 


RAMESH SAWANT, 

Assistant Registrar , 
Bombay Industrial Relation Act, 1946 , 

Pune Division , Pune. 


Pune, 
Dated 19th August 2013 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल , गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी ९- १५ , २०१७/ माघ २० - २६, शके १९३८ 

औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. - श्री . स . रा. नावंदर, न्यायाधीश, कामगार न्यायालय, सांगली यांना दिनांक २१ जानेवारी २०१३ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक १८० . - श्री . स. रा. नावंदर , न्यायाधीश, कामगार न्यायालय, सांगली यांना त्यांच्या दिनांक २१ जानेवारी २०१३ रोजीच्या अर्जासंदर्भात 
कळविण्यात येते की, त्यांची दिनांक २२ जानेवारी २०१३ ते २४ जानेवारी २०१३ पर्यंत एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या पुढे दिनांक २५ 
जानेवारी २०१३, २६ जानेवारी २०१३ व २७ जानेवारी २०१३ हे सुट्टयांचेदिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत 
आहे . 

श्री . स. रा. नावंदर , हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची न्यायाधीश, कामगार न्यायालय, सांगली या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . स . रा. नावंदर , न्यायाधीश , कामगार न्यायालय , सांगली या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 


अ. शा . जगदाळे , 


मुंबई , 
दिनांक २८ जानेवारी २०१३. 


प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र , मुंबई . 


CIT 


औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा . - श्री . प. वा. भूयार, सदस्य, औद्योगिक न्यायालय , कोल्हापूर यांचा दिनांक १९ जानेवारी २०१३ रोजीचा अर्ज. 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक १८१ . – श्री . प. वा . भूयार , सदस्य, औद्योगिक न्यायालय , कोल्हापूर यांना त्यांच्या दिनांक १९ जानेवारी २०१३ रोजीच्या अर्जासंदर्भात 
कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक ११ फेब्रुवारी २०१३ ते १६ फेब्रुवारी २०१३ पर्यंत एकूण ६ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या मागे दिनांक ९ 
फेब्रुवारी २०१३ व १० फेब्रुवारी २०१३ रजेच्या पुढे दिनांक १७ फेब्रुवारी २०१३ हे सुट्टयांचे दिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर 
करण्यात येत आहे . 

श्री. प. वा . भूयार , सदस्य , हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची सदस्य , औद्योगिक न्यायालय, कोल्हापूर या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे 
चालू राहिली असती. 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री. प. वा . भूयार , सदस्य , औद्योगिक न्यायालय , कोल्हापूर या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून, 
अ. शा . जगदाळे , 


मुंबई , 
दिनांक २८ जानेवारी २०१३. 


प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र, मुंबई. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९ -१५, २०१७/ माघ २०- २६, शके १९३८ 

औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. - श्री. अ. रा. महाजन, सदस्य , औद्योगिक न्यायालय , मुंबई यांचा दिनांक २ फेब्रुवारी २०१३ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक २१९ . – श्री . अ. रा. महाजन, सदस्य, औद्योगिक न्यायालय , मुंबई यांना त्यांच्या दिनांक २ फेब्रुवारी २०१३ रोजीच्या अर्जासंदर्भात 
कळविण्यात येते की, त्यांची दिनांक ६ फेब्रुवारी २०१३ ते ८ फेब्रुवारी २०१३ रोजीची ३ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या पुढे दिनांक ९ फेब्रुवारी 
२०१३ व १० फेब्रुवारी २०१३ हे सुट्टयांचेदिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे 

श्री . अ. रा. महाजन , हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची सदस्य , औद्योगिक न्यायालय, मुंबई या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू राहिली 
असती. 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . अ. रा. महाजन, हे सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, मुंबई या पदावर स्थानापन्न होतील. 


आदेशावरून , 
अ . शा . जगदाळे , 


मुंबई , 
दिनांक ५ फेब्रुवारी २०१३ . 


प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई. 


औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. - श्री . श्री . के . देशपांडे, सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, सांगली यांचा दिनांक २१ जानेवारी २०१३ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक १८२. – श्री . श्री . के . देशपांडे, सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, सांगली यांना त्यांच्या दिनांक २१ जानेवारी २०१३ रोजीच्या अर्जासंदर्भात 
कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक १२ जानेवारी २०१३ ते १९ जानेवारी २०१३ पर्यंत एकूण ८ दिवसांची वाढीव अर्जित रजा, रजेच्या पुढे दिनांक 
२० जानेवारी २०१३ हे सुट्टयांचेदिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 
___ श्री . श्री . के. देशपांडे, हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची सदस्य, औद्योगिक न्यायालय , सांगली, या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . श्री. के . देशपांडे, सदस्य , औद्योगिक न्यायालय , सांगली, या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून, 


अ. शा . जगदाळे , 


मुंबई, 
दिनांक २९ जानेवारी २०१३. 


प्रबंधक, 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र , मुंबई . 


भाग एक - ल - ३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल , गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी ९- १५ , २०१७/ माघ २० - २६, शके १९३८ 

औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. - श्री . दि . ह. देशमुख , सदस्य , औद्योगिक न्यायालय, ठाणे, यांचा दिनांक २८ जानेवारी २०१३ रोजीचा अर्ज. 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक २१८ . – श्री . दि . ह. देशमुख , सदस्य, औद्योगिक न्यायालय , ठाणे यांना त्यांच्या दिनांक २८ जानेवारी २०१३ रोजीच्या अर्जासंदर्भात 
कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक १ जानेवारी २०१३ ते २४ जानेवारी २०१३ रोजीची २४ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या पुढे दिनांक २५ जानेवारी 
२०१३ , २६ जानेवारी २०१३ व २७ जानेवारी २०१३ हे सुट्टयांचेदिवस जोडून मंजूर करण्यात येत आहे . 

श्री . दि . ह. देशमुख, हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची सदस्य, औद्योगिक न्यायालय , ठाणे या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू राहिली 
असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . दि . ह. देशमुख, हे सदस्य , औद्योगिक न्यायालय, ठाणे या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 


अ . शा . जगदाळे , 


मुंबई , 
दिनांक ५ फेब्रुवारी २०१३ . 


प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र , मुंबई . 


औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. - श्री . ग . सो . झोरे , सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय, नाशिक , यांचा दिनांक २१ जानेवारी २०१३ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक २०७. - श्री . ग. सो . झोरे , सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय, नाशिक यांना त्यांच्या दिनांक २१ जानेवारी २०१३ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक १४ जानेवारी २०१३ ते १९ जानेवारी २०१३ पर्यंत एकूण ०६ दिवसांची परिवर्तीत रजा, रजेच्या 
मागे दिनांक १२ जानेवारी २०१३ व १३ जानेवारी २०१३ रजेच्या पुढे दिनांक २० जानेवारी २०१३ हे सुट्टयांचेदिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसब मंजूर करण्यात आली आहे . 

___ श्री. ग. सो . झोरे , हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय, नाशिक या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती. 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . ग. सो. झोरे, हे सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय , नाशिक या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून, 
अ . शा . जगदाळे , 


मुंबई, 
दिनांक ५ फेब्रुवारी २०१३ . 


प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९ -१५, २०१७/ माघ २०- २६, शके १९३८ 


औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. - श्री . म. पां वैद्य , कनिष्ठ अन्वेषक अधिकारी, औद्योगिक न्यायालय , पुणे यांचा दिनांक २८ जानेवारी २०१३ रोजीचा अर्ज. 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक २०८ . – श्री. म. पां वैद्य, कनिष्ठ अन्वेषक अधिकारी, औद्योगिक न्यायालय, पुणे यांना त्यांच्या दिनांक २८ जानेवारी २०१३ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक ३० जानेवारी २०१३ ते २ फेब्रुवारी २०१३ या ०४ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या पुढे दिनांक ३ 
फेब्रुवारी २०१३ हे सुट्ट्यांचेदिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे . 

श्री . म. पां वैद्य, हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची कनिष्ठ अन्वेषक अधिकारी, औद्योगिक न्यायालय , पुणे या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे 
चालू राहिली असती. 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . म . पां वैद्य , हे कनिष्ठ अन्वेषक अधिकारी, औद्योगिक न्यायालय, पुणे या पदावर स्थानापन्न 
होतील. 


आदेशावरून, 
अ. शा . जगदाळे, 


मुंबई, 
दिनांक ५ फेब्रुवारी २०१३ 


प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र , मुंबई . 


औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. - श्री. गो . ला. मसंद , न्यायाधीश , कामगार न्यायालय, धुळे यांचा दिनांक २७ नोव्हेंबर २०१२ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक २०९ . – श्री . गो . ला . मसंद , न्यायाधीश, कामगार न्यायालय , धुळे यांना त्यांच्या दिनांक २७ नोव्हेंबर २०१२ रोजीच्या अर्जासंदर्भात 
कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक २८ नोव्हेंबर २०१२ ते १ डिसेंबर २०१२ पर्यंत एकूण ४ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या पुढेदिनांक २ डिसेंबर 
२०१२ हा सुट्टीचा दिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे . 

श्री . गो . ला . मसंद, हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची न्यायाधीश, कामगार न्यायालय , धुळे या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू राहिली 
असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . गो . ला . मसंद , हे न्यायाधीश, कामगार न्यायालय , धुळे या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 


अ . शा . जगदाळे , 


मुंबई , 
दिनांक ५ फेब्रुवारी २०१३. 


प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र, मुंबई. 


भाग एक - ल - ३अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल , गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी ९- १५ , २०१७/ माघ २० - २६, शके १९३८ 

औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. - श्री . गो. ला . मसंद, न्यायाधीश, कामगार न्यायालय, धुळे यांचा दिनांक १७ डिसेंबर २०१२ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक २१०. - श्री . गो . ला . मसंद, न्यायाधीश, कामगार न्यायालय, धुळे यांना त्यांच्या दिनांक १७ डिसेंबर २०१२ रोजीच्या अर्जासंदर्भात 
कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक ३ डिसेंबर २०१२ ते ७ डिसेंबर २०१२ पर्यंत एकूण ५ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या मागे दिनांक २ डिसेंबर 
२०१२ व रजेच्या पुढे दिनांक ८ डिसेंबर २०१२ व ९ डिसेंबर २०१२ हे सुट्ट्यांचे दिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात 
आली आहे. 

श्री . गो . ला . मसंद हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची न्यायाधीश , कामगार न्यायालय , धुळे या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू राहिली 
असती. 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . गो . ला . मसंद हे न्यायाधीश, कामगार न्यायालय , धुळे या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 
अ. शा . जगदाळे , 


मुंबई, 
दिनांक ५ फेब्रवारी २०१३. 


प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र , मुंबई . 


औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. - श्री . र. शि . घाटपांडे, न्यायाधीश , कामगार न्यायालय , जालना यांचा दिनांक १५ जानेवारी २०१३ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक २११. – श्री . र. शि . घाटपांडे, न्यायाधीश, कामगार न्यायालय, जालना यांना त्यांच्या दिनांक १५ जानेवारी २०१३ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की, त्यांची दिनांक १७ जानेवारी २०१३ ते १९ जानेवारी २०१३ पर्यंत एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या पुढे 
दिनांक २० जानेवारी २०१३ हा सुट्टीचा दिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 

श्री . र. शि . घाटपांडे हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची न्यायाधीश, कामगार न्यायालय , जालना या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . र . शि . घाटपांडे हे न्यायाधीश , कामगार न्यायालय, जालना या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 
अ . शा . जगदाळे , 


मुंबई , 
दिनांक ५ फेब्रुवारी २०१३ . 


प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९ -१५, २०१७/ माघ २०- २६, शके १९३८ 


औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. - श्री . प्र. मा . खंबायते , न्यायाधीश , कामगार न्यायालय , सातारा यांचा दिनांक १९ जानेवारी २०१३ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक २१२. - श्री . प्र . मा . खंबायते , न्यायाधीश, कामगार न्यायालय, सातारा यांना त्यांच्या दिनांक १९ जानेवारी २०१३ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक २२ जानेवारी २०१३ ते २४ जानेवारी २०१३ या ३ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या पुढे दिनांक 
२५ जानेवारी २०१३ , २६ जानेवारी २०१३ व २७ जानेवारी २०१३ हे सुट्ट्यांचेदिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात 
आली आहे. 

श्री . प्र. मा . खंबायते हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची न्यायाधीश, कामगार न्यायालय, सातारा या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . प्र . मा . खंबायते हे न्यायाधीश , कामगार न्यायालय , सातारा या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून, 


अ. शा . जगदाळे , 


मुंबई, 
दिनांक ५ फेब्रुवारी २०१३ . 


प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र , मुंबई . 


औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. – श्री . अ. ग . मोहबे , न्यायाधीश , कामगार न्यायालय , नांदेड यांचा दिनांक ३० जानेवारी २०१३ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक २१३. - श्री . अ. ग . मोहबे , न्यायाधीश, कामगार न्यायालय , नांदेड यांना त्यांच्या दिनांक ३० जानेवारी २०१३ रोजीच्या अर्जासंदर्भात 
कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक ४ फेब्रुवारी २०१३ ते ७ फेब्रुवारी २०१३ पर्यंत एकूण ४ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या मागे दिनांक 
३ फेब्रुवारी २०१३ हा सुट्टीचा दिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे . 

श्री . अ. ग. मोहबे हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची न्यायाधीश , कामगार न्यायालय , नांदेड या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू राहिली 
असती. 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . अ . ग. मोहबे हे न्यायाधीश, कामगार न्यायालय, नांदेड या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 


अ . शा . जगदाळे , 


मुंबई , 
दिनांक ५ फेब्रुवारी २०१३ . 


प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल , गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी ९- १५ , २०१७/ माघ २० - २६, शके १९३८ 

औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. - श्री. प्र. शा. शिंदे, सदस्य , औद्योगिक न्यायालय, अहमदनगर यांचा दिनांक २८ जानेवारी २०१३ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक २१४ . - श्री . प्र. शा . शिंदे, सदस्य, औद्योगिक न्यायालय , अहमदनगर यांना त्यांच्या दिनांक २८ जानेवारी २०१३ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक ११ फेब्रुवारी २०१३ ते १६ फेब्रुवारी २०१३ पर्यंत एकूण ६ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या मागे 
दिनांक ९ फेब्रुवारी २०१३ व १० फेब्रुवारी २०१३ रजेच्या पुढे दिनांक १७ फेब्रुवारी २०१३ हे सुट्ट्यांचेदिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे . 

श्री . प्र. शा . शिंदे हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची सदस्य , औद्योगिक न्यायालय, अहमदनगर या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . प्र. शा. शिंदे सदस्य, औद्योगिक न्यायालय , अहमदनगर या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 


अ. शा . जगदाळे, 


मुंबई , 
दिनांक ५ फेब्रुवारी २०१३ . 


प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र , मुंबई . 


औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. - श्री. रा. मा . मुळे, सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, नाशिक यांचा दिनांक २१ जानेवारी २०१३ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक २१५. - श्री . रा. मा . मुळे, सदस्य, औद्योगिक न्यायालय , नाशिक यांना त्यांच्या दिनांक २१ जानेवारी २०१३ रोजीच्या अर्जासंदर्भात 
कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक २२ जानेवारी २०१३ ते २४ जानेवारी २०१३ रोजीची ३ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या पुढे दिनांक २५ जानेवारी 
२०१३ , २६ जानेवारी २०१३ व २७ जानेवारी २०१३ हे सुट्ट्यांचे दिवस जोडून मंजूर करण्यात आली आहे . 
___ श्री. रा. मा. मुळे हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची सदस्य , औद्योगिक न्यायालय , नाशिक या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू राहिली 
असती. 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . रा. मा . मुळे हे सदस्य , औद्योगिक न्यायालय, नाशिक या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 
अ. शा . जगदाळे , 


मुंबई , 
दिनांक ५ फेब्रुवारी २०१३ . 


प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९ -१५, २०१७/ माघ २०- २६, शके १९३८ 


औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. - श्री. रा. मा . मुळे, सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, नाशिक यांचा दिनांक २१ जानेवारी २०१३ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक २१६. - श्री . रा. मा . मुळे , सदस्य, औद्योगिक न्यायालय , नाशिक यांना त्यांच्या दिनांक २१ जानेवारी २०१३ रोजीच्या अर्जासंदर्भात 
कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक २२ जानेवारी २०१३ ते २४ जानेवारी २०१३ रोजीची ३ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या पुढे दिनांक २५ जानेवारी 
२०१३, २६ जानेवारी २०१३ व २७ जानेवारी २०१३ हे सुट्ट्यांचेदिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे . 

श्री . रा. मा. मुळे हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची सदस्य, औद्योगिक न्यायालय , नाशिक या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू राहिली 
असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . रा. मा . मुळे हे सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, नाशिक या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 
अ. शा . जगदाळे , 


मुंबई , 


प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र , मुंबई . 


दिनांक ५ फेब्रुवारी २०१३. 


औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा. - श्री. ब. च. कांबळे, न्यायाधीश, १ले कामगार न्यायालय , कोल्हापूर यांचा दिनांक २३ जानेवारी २०१३ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक २१७. - श्री . ब . च . कांबळे , न्यायाधीश, १ले कामगार न्यायालय, कोल्हापूर यांना त्यांच्या दिनांक २३ जानेवारी २०१३ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक २५ जानेवारी २०१३ ते १३ फेब्रुवारी २०१३ पर्यंत एकूण २० दिवसांची वाढीव परिवर्तीत रजा , 
मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे . 
___ श्री. ब. च. कांबळे हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची न्यायाधीश, १ले कामगार न्यायालय , कोल्हापूर या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . ब. च. कांबळे हे न्यायाधीश, १ले कामगार न्यायालय, कोल्हापूर या पदावर स्थानापन्न होतील. 


आदेशावरून , 
अ. शा . जगदाळे , 


मुंबई, 
दिनांक ५ फेब्रुवारी २०१३ . 


प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र , मुंबई . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल , गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी ९- १५ , २०१७/ माघ २० - २६, शके १९३८ 

औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. - श्री. अ. द. कुलकर्णी, न्यायाधीश, १०वे कामगार न्यायालय, मुंबई यांचा दिनांक २८ जानेवारी २०१३ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक २५२. - श्री . अ . द . कुलकर्णी, न्यायाधीश , १०वे कामगार न्यायालय , मुंबई यांना त्यांच्या दिनांक २८ जानेवारी २०१३ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक १६ जानेवारी २०१३ ते २४ जानेवारी २०१३ पर्यंत एकूण ९ दिवसांची अर्धवेतनी रजा , रजेच्या पुढे 
दिनांक २५ जानेवारी २०१३, २६ जानेवारी २०१३ व २७ जानेवारी २०१३ हे सुट्ट्यांचेदिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर 
करण्यात आली आहे . 

श्री . अ. द. कुलकर्णी, हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची न्यायाधीश , १०वे कामगार न्यायालय, मुंबई या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री. अ. द. कुलकर्णी, न्यायाधीश, १०वे कामगार न्यायालय , मुंबई या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून, 


अ. शा . जगदाळे, 


मुंबई, 
दिनांक १३ फेब्रुवारी २०१३ . 


प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र , मुंबई . 


औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा. - श्री . जयंत पंडीतराव जोशी, उप प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय , मुंबई यांचा दिनांक ४ फेब्रुवारी २०१३ रोजीचा अर्ज . 

___ रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक २५३. - श्री . जयंत पंडीतराव जोशी, उप प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय , मुंबई यांना त्यांच्या दिनांक ४ फेब्रुवारी २०१३ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक ३१ जानेवारी २०१३ ते २ फेब्रुवारी २०१३ पर्यंत एकूण ३ दिवसांची परिवर्तीत रजा, रजेच्या पुढे 
दिनांक ३ फेब्रुवारी २०१३ हा सुट्टीचे दिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे. 
___ श्री. जयंत पंडीतराव जोशी , हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची उप प्रबंधक, औद्योगिक न्यायालय, मुंबई या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे 
चालू राहिली असती. 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . जयंत पंडीतराव जोशी, हे उप प्रबंधक, औद्योगिक न्यायालय, मुंबई या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 
अ. शा . जगदाळे , 


मुंबई , 
दिनांक १३ फेब्रुवारी २०१३ . 


प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र , मुंबई . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९ -१५, २०१७/ माघ २०- २६, शके १९३८ 


औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. - श्री . वि . वि . विद्वांस, न्यायाधीश, १ ले कामगार न्यायालय , अहमदनगर यांचा दिनांक १ फेब्रुवारी २०१३ रोजीचा अर्ज . 

___ रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक २७३. - श्री . वि . वि . विद्वांस , न्यायाधीश , कामगार न्यायालय, अहमदनगर यांना त्यांच्या दिनांक १ फेब्रुवारी २०१३ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक १३ फेब्रुवारी २०१३ ते १६ फेब्रुवारी २०१३ पर्यंत एकूण ४ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या पुढे 
दिनांक १७ फेब्रुवारी २०१३ हा सुट्टीचेदिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे . 

श्री . वि . वि . विद्वांस, हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची न्यायाधीश, कामगार न्यायालय, अहमदनगर या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती. 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री. वि. वि. विद्वांस , हे न्यायाधीश, कामगार न्यायालय , अहमदनगर या पदावर स्थानापन्न होतील. 


आदेशावरून, 
अ. शा . जगदाळे , 


मुंबई , 
दिनांक १६ फेब्रुवारी २०१३. 


प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र , मुंबई . 


औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. - श्री. रा. द. बोधाने , न्यायाधीश, कामगार न्यायालय, गोंदिया यांचा दिनांक २ फेब्रुवारी २०१३ रोजीचा अर्ज . 

___ रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक २७४ . - श्री . रा. द. बोधाने, न्यायाधीश, कामगार न्यायालय, गोंदिया यांना त्यांच्या दिनांक २ फेब्रुवारी २०१३ रोजीच्या अर्जासंदर्भात 
कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक १४ फेब्रुवारी २०१३ ते १६ फेब्रुवारी २०१३ पर्यंत एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या पुढे दिनांक 
१७ फेब्रुवारी २०१३ हा सुट्टीचे दिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे . 

श्री. रा. द. बोधाने , हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची न्यायाधीश, कामगार न्यायालय , गोंदिया या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू राहिली 


असती . 


रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . रा. द. बोधाने , हे न्यायाधीश, कामगार न्यायालय , गोंदिया या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 
अ . शा . जगदाळे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र, मुंबई. 


मुंबई , 
दिनांक १६ फेब्रुवारी २०१३. 


भाग एक - ल - ४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल , गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी ९- १५ , २०१७/ माघ २० - २६, शके १९३८ 

औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. - श्री . म . सु. बोधनकर, न्यायाधीश, १ ले कामगार न्यायालय, पुणे, यांचा दिनांक ६ फेब्रुवारी २०१३ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक २७५. – श्री . म . सु. बोधनकर, न्यायाधीश, १ ले कामगार न्यायालय , पुणे, यांना त्यांच्या दिनांक ६ फेब्रुवारी २०१३ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक १३ फेब्रुवारी २०१३ ते १६ फेब्रुवारी २०१३ पर्यंत एकूण ४ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या पुढे 
दिनांक १७ फेब्रुवारी २०१३ हा सुट्टीचा दिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे . 

श्री . म. सु. बोधनकर , हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची न्यायाधीश, १ ले कामगार न्यायालय, पुणे, या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . म . सु. बोधनकर, हे न्यायाधीश, १ ले कामगार न्यायालय , पुणे, या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून, 
अ . शा . जगदाळे 

प्रबंधक, 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र, मुंबई. 


मुंबई, 
दिनांक १६ फेब्रुवारी २०१३. 


औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. - श्री . अ. सि . आवटे , न्यायाधीश, कामगार न्यायालय, औरंगाबाद यांचा दिनांक ८ फेब्रुवारी २०१३ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक २७६. - श्री . अ . सि . आवटे , न्यायाधीश, कामगार न्यायालय , औरंगाबाद यांना त्यांच्या दिनांक ८ फेब्रुवारी २०१३ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक ११ फेब्रुवारी २०१३ ते १३ फेब्रुवारी २०१३ पर्यंत एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या मागे 
दिनांक ९ फेब्रुवारी २०१३ व १० फेब्रुवारी २०१३ हे सुट्ट्यांचेदिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे . 

श्री . अ. सि . आवटे , हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची न्यायाधीश, कामगार न्यायालय , औरंगाबाद या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती. 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . अ . सि . आवटे , हे न्यायाधीश , कामगार न्यायालय , औरंगाबाद या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 


अ. शा . जगदाळे 


मुंबई , 
दिनांक १६ फेब्रुवारी २०१३. 


प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र, मुंबई . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९ -१५, २०१७/ माघ २०- २६, शके १९३८ 

__ औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. - श्री. व. वा . सोनावणे, न्यायाधीश, ५ वे कामगार न्यायालय , मुंबई यांचा दिनांक ७ फेब्रुवारी २०१३ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक २७७. – श्री . व. वा . सोनावणे, न्यायाधीश , ५ वे कामगार न्यायालय, मुंबई यांना त्यांच्या दिनांक ७ फेब्रुवारी २०१३ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक ४ फेब्रुवारी २०१३ ते ६ फेब्रुवारी २०१३ पर्यंत एकूण ३ दिवसांची परिवर्तीत रजा, रजेच्या मागे 
दिनांक ३ फेब्रुवारी २०१३ हा सुट्टीचा दिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे . 

श्री. व. वा . सोनावणे, हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची न्यायाधीश, ५ वे कामगार न्यायालय, मुंबई या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . व. वा . सोनावणे, हे न्यायाधीश, ५ वे कामगार न्यायालय, मुंबई या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 
अ. शा . जगदाळे , 

प्रबंधक, 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई. 


मुंबई, 
दिनांक १६ फेब्रुवारी २०१३. 


औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. - श्री. अ. द. कुलकर्णी, न्यायाधीश, १० वे कामगार न्यायालय, मुंबई यांचा दिनांक ५ फेब्रुवारी २०१३ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक २७८ . - श्री . अ. द . कुलकर्णी, न्यायाधीश , १० वे कामगार न्यायालय , मुंबई यांना त्यांच्या दिनांक ५ फेब्रुवारी २०१३ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक ११ फेब्रुवारी २०१३ ते १६ फेब्रुवारी २०१३ पर्यंत एकूण ६ दिवसांची अर्धवेतनी रजा, रजेच्या 
मागे दिनांक ९ फेब्रुवारी २०१३ व १० फेब्रुवारी २०१३ रजेच्या पुढे दिनांक १७ फेब्रुवारी २०१३ हे सुट्ट्यांचे दिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे . 

श्री . अ. द. कुलकर्णी, हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची न्यायाधीश, १० वे कामगार न्यायालय, मुंबई या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . अ. द. कुलकर्णी, हे न्यायाधीश, १० वे कामगार न्यायालय, मुंबई या पदावर स्थानापन्न होतील . 


पाच्या 


आदेशावरून, 
अ. शा . जगदाळे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र , मुंबई. 


मुंबई , 
दिनांक १६ फेब्रुवारी २०१३. 


भाग एक - ल - ४अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल , गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी ९- १५ , २०१७/ माघ २० - २६, शके १९३८ 

औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. - श्री. अं. झा . तेलगोटे , सदस्य , औद्योगिक न्यायालय, धुळे यांचा दिनांक ८ फेब्रुवारी २०१३ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक २८१. - श्री . अं. झा . तेलगोटे, सदस्य , औद्योगिक न्यायालय , धुळे यांना त्यांच्या दिनांक ८ फेब्रुवारी २०१३ रोजीच्या अर्जासंदर्भात 
कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक ३० जानेवारी २०१३ ते १ फेब्रुवारी २०१३ रोजीची ०३ दिवसांची परिवर्तीत रजा मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे . 

श्री . अं. झा . तेलगोटे , हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची सदस्य , औद्योगिक न्यायालय, धुळे या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू राहिली 
असती. 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . अं . झा . तेलगोटे , हे सदस्य , औद्योगिक न्यायालय , धुळे या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 
अ. शा . जगदाळे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई. 


मुंबई, 
दिनांक २० फेब्रुवारी २०१३. 


औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. - श्री . दि . भा . पतंगे , न्यायाधीश, कामगार न्यायालय , औरंगाबाद यांचा दिनांक ५ जानेवारी २०१३ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ३१८. - श्री . दि . भा . पतंगे, न्यायाधीश, कामगार न्यायालय , औरंगाबाद यांना त्यांच्या दिनांक ५ जानेवारी २०१३ रोजीच्या अर्जासंदर्भात 
कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक २ जानेवारी २०१३ ते ४ जानेवारी २०१३ पर्यंत एकूण ३ दिवसांची परिवर्तीत रजा, मंजूर करण्यात आली आहे . 

श्री . दि. भा . पतंगे, हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची न्यायाधीश, कामगार न्यायालय, औरंगाबाद या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . दि . भा . पतंगे , न्यायाधीश, कामगार न्यायालय, औरंगाबाद या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून, 
अ. शा . जगदाळे 


मुंबई , 
दिनांक २८ फेब्रुवारी २०१३ . 


प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र, मुंबई. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९ -१५, २०१७/ माघ २०- २६, शके १९३८ २९ 

औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. - श्री . ओ. प. जयस्वाल, सदस्य, औद्योगिक न्यायालय , अमरावती, यांचा दिनांक १२ फेब्रुवारी २०१३ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ३१९. - श्री . ओ. प . जयस्वाल, सदस्य, औद्योगिक न्यायालय , अमरावती , यांना त्यांच्या दिनांक १२ फेब्रुवारी २०१३ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक ६ फेब्रुवारी २०१३ ते ७ फेब्रुवारी २०१३ पर्यंत एकूण २ दिवसांची परिवर्तीत रजा व दिनांक 
८ फेब्रुवारी २०१३ रोजीची एक दिवस अर्धपगारी रजा मंजूर करण्यात आली आहे . 

श्री . ओ. प. जयस्वाल, हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, अमरावती , या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री. ओ. प. जयस्वाल , हे सदस्य , औद्योगिक न्यायालय , अमरावती , या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 
अ . शा . जगदाळे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र, मुंबई . 


मुंबई , 
दिनांक २८ फेब्रुवारी २०१३. 


वाचा 


औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. - श्री. नि . व. देशमुख, सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, लातूर यांचा दिनांक १८ फेब्रुवारी २०१३ रोजीचा अर्ज . 

___ रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ३२०. - श्री . नि . व. देशमुख, सदस्य , औद्योगिक न्यायालय, लातूर यांना त्यांच्या दिनांक १८ फेब्रुवारी २०१३ रोजीच्या अर्जासंदर्भात 
कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक २० फेब्रुवारी २०१३ ते २ मार्च २०१३ पर्यंत एकूण ११ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या मागे दिनांक १९ फेब्रुवारी 
२०१३ रजेच्या पुढे दिनांक २ मार्च २०१३ हे सुट्ट्यांचे दिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे . 

श्री . नि. व. देशमुख, हे रजेवर गेलेनसते तर त्यांची सदस्य , औद्योगिक न्यायालय, लातूर या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू राहिली 
असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . नि. व. देशमुख, सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, लातूर या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 
अ . शा . जगदाळे , 


मुंबई , 
दिनांक २८ फेब्रुवारी २०१३. 


प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल , गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी ९- १५ , २०१७/ माघ २० - २६, शके १९३८ 

औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. - श्री. प्र. शा . शिंदे, सदस्य , औद्योगिक न्यायालय, अहमदनगर यांचा दिनांक १८ फेब्रुवारी २०१३ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ३२१. – श्री . प्र. शा . शिंदे, सदस्य, औद्योगिक न्यायालय , अहमदनगर यांना त्यांच्या दिनांक १८ फेब्रुवारी २०१३ रोजीच्या अर्जासंदर्भात 
कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक २० फेब्रुवारी २०१३ ते २२ फेब्रुवारी २०१३ पर्यंत एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या मागे दिनांक १९ 
फेब्रुवारी २०१३ , रजेच्या पुढे दिनांक २३ फेब्रुवारी २०१३ व २४ फेब्रुवारी २०१३ हे सुट्ट्यांचे दिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह 
मंजूर करण्यात आली आहे. 

श्री . प्र. शा . शिंदे, हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची सदस्य, औद्योगिक न्यायालय , अहमदनगर या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती. 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . प्र. शा . शिंदे, हे सदस्य , औद्योगिक न्यायालय, अहमदनगर या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून, 


मुंबई, 
दिनांक २८ फेब्रुवारी २०१३ . 


अ . शा . जगदाळे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र, मुंबई . 


औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. - श्री. अ. नि. नांदापूरकर , सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, नागपूर, यांचा दिनांक १५ फेब्रुवारी २०१३ रोजीचा अर्ज. 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ३२२. - श्री . अ . नि . नांदापूरकर , सदस्य, औद्योगिक न्यायालय , नागपूर , यांना त्यांच्या दिनांक १५ फेब्रुवारी २०१३ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक १५ फेब्रुवारी २०१३ ते १६ फेब्रुवारी २०१३ रोजीची २ दिवसांची परिवर्तीत रजा, रजेच्या पुढे 
दिनांक १७ फेब्रुवारी २०१३ हा सुट्टीचा दिवस जोडून मंजूर करण्यात आली आहे . 

श्री . अ. नि . नांदापूरकर, हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची सदस्य , औद्योगिक न्यायालय, नागपूर , या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . अ. नि . नांदापूरकर, हे सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, नागपूर , या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून, 


मुंबई , 
दिनांक २८ फेब्रुवारी २०१३ . 


अ . शा . जगदाळे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र, मुंबई . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९ -१५, २०१७/ माघ २० - २६, शके १९३८ 

औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. - श्री . नि . खा . कारंडे, न्यायाधीश, कामगार न्यायालय, महाड, यांचा दिनांक १२ फेब्रुवारी २०१३ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ३२३. - श्री . नि . खा . कारंडे, न्यायाधीश, कामगार न्यायालय, महाड, यांना त्यांच्या दिनांक १२ फेब्रुवारी २०१३ रोजीच्या अर्जासंदर्भात 
कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक ९ फेब्रुवारी २०१३ ते ११ फेब्रुवारी २०१३ पर्यंत एकूण ३ दिवसांची वाढीव अर्जित रजा, मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे . 

श्री . नि . खा . कारंडे, हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची न्यायाधीश, कामगार न्यायालय, महाड , या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . नि . खा . कारंडे, न्यायाधीश, कामगार न्यायालय, महाड, या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 
अ . शा . जगदाळे , 


मुंबई , 
दिनांक २८ फेब्रुवारी २०१३ . 


प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई . 


औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. – श्रीमती स. वि . सुवर्णा, सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, ठाणे, यांचा दिनांक २१ जानेवारी २०१३ रोजीचा अर्ज. 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक २९८. - श्रीमती स. वि . सुवर्णा, सदस्य , औद्योगिक न्यायालय, ठाणे यांना त्यांच्या दिनांक २१ जानेवारी २०१३ रोजीच्या अर्जासंदर्भात 
कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक २८ जानेवारी २०१३ ते ३१ जानेवारी २०१३ पर्यंत एकूण ४ दिवसांची परिवर्तीत रजा, रजेच्या मागे दिनांक २५ 
जानेवारी २०१३, दिनांक २६ जानेवारी २०१३ व दिनांक २७ जानेवारी २०१३, हे सुट्ट्यांचेदिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर 
करण्यात आली आहे . 
___ श्रीमती स. वि. सुवर्णा, सदस्य ह्या रजेवर गेल्या नसत्या तर त्यांची सदस्य, औद्योगिक न्यायालय , ठाणे, या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे 
चालू राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्रीमती स. वि . सुवर्णा, ह्या सदस्य, औद्योगिक न्यायालय , ठाणे, या पदावर स्थानापन्न होतील. 


74 


आदेशावरून , 
अ. शा . जगदाळे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई. 


मुंबई , 
दिनांक २५ फेब्रुवारी २०१३. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल , गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी ९- १५ , २०१७/ माघ २० - २६, शके १९३८ 


औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा. - श्री. कि . वृ. सेदाणी, सदस्य, औद्योगिक न्यायालय , चंद्रपूर यांचा दिनांक २३ जानेवारी २०१३ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक २९९. – श्री . कि . वृ. सेदाणी, सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, चंद्रपूर यांना त्यांच्या दिनांक २३ जानेवारी २०१३ रोजीच्या अर्जासंदर्भात 
कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक ३० जानेवारी २०१३ ते १ फेब्रुवारी २०१३ रोजीची ३ दिवसांची अर्जित रजा, मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह 
मंजूर करण्यात आली आहे . 

श्री. कि . वृ. सेदाणी, हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची सदस्य , औद्योगिक न्यायालय , चंद्रपूर या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू राहिली 
असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . कि . वृ. सेदाणी, हे सदस्य , औद्योगिक न्यायालय, चंद्रपूर या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 


मुंबई, 
दिनांक २५ फेब्रुवारी २०१३. 


अ . शा . जगदाळे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई . 


औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. - श्री . श्री . के . देशपांडे, सदस्य , औद्योगिक न्यायालय, सांगली , यांचा दिनांक ५ फेब्रुवारी २०१३ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ३००. – श्री . श्री . के . देशपांडे, सदस्य , औद्योगिक न्यायालय , सांगली , यांना त्यांच्या दिनांक ५ फेब्रुवारी २०१३ रोजीच्या अर्जासंदर्भात 
कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक १३ फेब्रुवारी २०१३ ते १६ फेब्रुवारी २०१३ पर्यंत एकूण ४ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या पुढे दिनांक १७ 
फेब्रुवारी २०१३ हा सुट्टीचा दिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे 

श्री . श्री . के. देशपांडे, सदस्य , हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची सदस्य , औद्योगिक न्यायालय , सांगली, या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे 
चालू राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . श्री . के . देशपांडे, सदस्य , औद्योगिक न्यायालय , सांगली या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून, 


मुंबई , 
दिनांक २५ फेब्रुवारी २०१३. 


अ. शा . जगदाळे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी ९- १५ , २०१७/ माघ २० - २६, शके १९३८ 

औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. - श्री . ना . बा. भोस , सदस्य , औद्योगिक न्यायालय, सोलापूर , यांचा दिनांक ५ फेब्रुवारी २०१३ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ३०१. - श्री . ना . बा . भोस, सदस्य, औद्योगिक न्यायालय , सोलापूर , यांना त्यांच्या दिनांक ५ फेब्रुवारी २०१३ रोजीच्या अर्जासंदर्भात 
कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक ११ फेब्रुवारी २०१३ ते १८ फेब्रुवारी २०१३ रोजीची ८ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या मागे दिनांक ९ फेब्रुवारी 
२०१३ व दिनांक १० फेब्रुवारी २०१३ रजेच्या पुढे दिनांक १९ फेब्रुवारी २०१३ हे सुट्ट्यांचे दिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर 
करण्यात आली आहे . 

श्री. ना . बा. भोस, हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची सदस्य , औद्योगिक न्यायालय, सोलापूर या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू राहिली 
असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . ना . बा . भोस , हे सदस्य, औद्योगिक न्यायालय , सोलापूर या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून, 


मुंबई, 
दिनांक २५ फेब्रुवारी २०१३ . 


अ . शा . जगदाळे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र , मुंबई. 


औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. - श्री . म. रा. मंथनवार, सदस्य , औद्योगिक न्यायालय, जालना यांचा दिनांक १३ फेब्रुवारी २०१३ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ३०२. - श्री . म . रा. मंथनवार , सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, जालना यांना त्यांच्या दिनांक १३ फेब्रुवारी २०१३ रोजीच्या अर्जासंदर्भात 
कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक २० फेब्रुवारी २०१३ ते २२ फेब्रुवारी २०१३ रोजीची ३ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या मागे दिनांक १९ फेब्रुवारी 
२०१३ रजेच्या पुढे दिनांक २३ फेब्रुवारी २०१३ व २४ फेब्रुवारी २०१३ हे सुट्ट्यांचे दिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात 
आली आहे . 

श्री . म. रा . मंथनवार , हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, जालना या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . म . रा . मंथनवार , हे सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, जालना या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 


मुंबई, 


अ. शा . जगदाळे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र , मुंबई . 


दिनांक २५ फेब्रुवारी २०१३ . 


भाग एक - ल - ५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल , गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी ९- १५ , २०१७/ माघ २० - २६, शके १९३८ 

औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. - श्री. वि . रा. सिक्ची , सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, सातारा यांचा दिनांक ७ फेब्रुवारी २०१३ रोजीचा अर्ज . 

___ रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ३०३. - श्री . वि . रा . सिक्ची, सदस्य , औद्योगिक न्यायालय, सातारा यांना त्यांच्या दिनांक ७ फेब्रुवारी २०१३ रोजीच्या अर्जासंदर्भात 
कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक ६ फेब्रुवारी २०१३ ते १८ फेब्रुवारी २०१३ पर्यंत एकूण १३ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या पुढे दिनांक १९ 
फेब्रुवारी २०१३ हा सुट्टीचा दिवस जोडून मंजूर करण्यात आली आहे . 

श्री . वि. रा. सिक्ची, हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची सदस्य, औद्योगिक न्यायालय , सातारा या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . वि . रा. सिक्ची, हे सदस्य , औद्योगिक न्यायालय, सातारा या पदावर स्थानापन्न होतील. 


आदेशावरून, 


मुंबई , 
दिनांक २५ फेब्रुवारी २०१३. 


अ . शा . जगदाळे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई . 


औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई 


वाचा. - श्री . नि . खा . कारंडे, न्यायाधीश, कामगार न्यायालय, महाड यांचा दिनांक १३ फेब्रुवारी २०१३ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ३०४. - श्री . नि . खा . कारंडे, न्यायाधीश, कामगार न्यायालय, महाड यांना त्यांच्या दिनांक १३ फेब्रुवारी २०१३ रोजीच्या अर्जासंदर्भात 
कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक १८ फेब्रुवारी २०१३ ते २२ फेब्रुवारी २०१३ पर्यंत एकूण ५ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या मागे दिनांक १७ 
फेब्रुवारी २०१३ , रजेच्या पुढे दिनांक २३ फेब्रुवारी २०१३ व २४ फेब्रुवारी २०१३ हे सुट्ट्यांचेदिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर 
करण्यात आली आहे . 

श्री . नि . खा . कारंडे, हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची न्यायाधीश, कामगार न्यायालय, महाड या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . नि . खा . कारंडे, न्यायाधीश, कामगार न्यायालय, महाड या पदावर स्थानापन्न होतील. 


आदेशावरून , 


मुंबई , 
दिनांक २५ फेब्रुवारी २०१३ . 


अ. शा . जगदाळे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी ९-१५, २०१७/ माघ २० - २६, शके १९३८ 

औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. - श्री. नि . खा . कारंडे, न्यायाधीश, कामगार न्यायालय, महाड यांचा दिनांक ४ फेब्रुवारी २०१३ रोजीचा अर्ज. 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ३०५. - श्री. नि . खा . कारंडे, न्यायाधीश, कामगार न्यायालय, महाड यांना त्यांच्या दिनांक ४ फेब्रुवारी २०१३ रोजीच्या अर्जासंदर्भात 
कळविण्यात येते की, त्यांची दिनांक ४ फेब्रुवारी २०१३ ते ८ फेब्रुवारी २०१३ पर्यंत एकूण ५ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या मागे दिनांक ३ फेब्रुवारी 
२०१३, रजेच्या पुढे दिनांक ९ फेब्रुवारी २०१३ व १० फेब्रुवारी २०१३ हे सुट्ट्यांचेदिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात 
आली आहे . 

श्री . नि . खा . कारंडे, हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची न्यायाधीश , कामगार न्यायालय , महाड या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती. 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . नि . खा . कारंडे, न्यायाधीश, कामगार न्यायालय , महाड या पदावर स्थानापन्न होतील. 


आदेशावरून , 


मुंबई , 
दिनांक २५ फेब्रुवारी २०१३. 


अ . शा . जगदाळे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र, मुंबई. 


औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई 


वाचा. - श्री . खं. फु . पवार , सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय, औरंगाबाद यांचा दिनांक १४ जानेवारी २०१३ रोजीचा अर्ज . 

___ रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ३०७. – श्री . खं . फु . पवार , सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय, औरंगाबाद यांना त्यांच्या दिनांक १४ जानेवारी २०१३ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक ११ जानेवारी २०१३ रोजीची १ दिवसांची वाढीव अर्जित रजा मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह 
मंजूर करण्यात आली आहे . 

श्री . खं . फु . पवार , हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय , औरंगाबाद या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे 
चालू राहिली असती. 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . खं . फु . पवार , हे सहायक प्रबंधक, औद्योगिक न्यायालय , औरंगाबाद या पदावर स्थानापन्न 
होतील . 


आदेशावरून , 
अ . शा . जगदाळे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र, मुंबई . 


मुंबई , 
दिनांक २५ फेब्रुवारी २०१३ . 


भाग एक - ल - ५अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल , गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी ९- १५ , २०१७/ माघ २० - २६, शके १९३८ 

औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. - श्री. वि . वा. हूड, सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, अकोला यांचा दिनांक ६ फेब्रुवारी २०१३ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ३०८ - श्री . वि. वा . हूड , सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, अकोला यांना त्यांच्या दिनांक ६ फेब्रुवारी २०१३ रोजीच्या अर्जासंदर्भात 
कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक ११ फेब्रुवारी २०१३ ते १६ फेब्रुवारी २०१३ पर्यंत एकूण ६ दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या मागे दिनांक ९ 
फेब्रुवारी २०१३ व दिनांक १० फेब्रुवारी २०१३ रजेच्या पुढे दिनांक १७ फेब्रुवारी २०१३ हे सुट्ट्यांचेदिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह 
मंजूर करण्यात आली आहे. 

श्री . वि . वा . हूड, हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची सदस्य, औद्योगिक न्यायालय , अकोला या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू राहिली 
असती. 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . वि . वा . हूड , सदस्य, औद्योगिक न्यायालय , अकोला या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून, 


मुंबई , 
दिनांक २५ फेब्रुवारी २०१३ . 


अ . शा . जगदाळे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र , मुंबई . 


औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. - श्री. बा . य. काळे, न्यायाधीश, ४ थे कामगार न्यायालय, नागपूर यांचा दिनांक ४ फेब्रुवारी २०१३ रोजीचा अर्ज. 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ३०९ - श्री . बा . य. काळे , न्यायाधीश, ४ थे कामगार न्यायालय , नागपूर यांना त्यांच्या दिनांक ४ फेब्रुवारी २०१३ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक ११ फेब्रुवारी २०१३ ते १८ फेब्रुवारी २०१३ पर्यंत एकूण ८ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या मागे 
दिनांक ९ फेब्रुवारी २०१३ व दिनांक १० फेब्रुवारी २०१३ रजेच्या पुढे दिनांक १९ फेब्रुवारी २०१३ हे सुट्ट्यांचे दिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे . 

श्री . बा . य. काळे, हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची न्यायाधीश, ४ थे कामगार न्यायालय, नागपूर या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . बा . य. काळे, हे न्यायाधीश, ४ थे कामगार न्यायालय, नागपूर या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 
अ. शा . जगदाळे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र, मुंबई . 


मुंबई , 
दिनांक २५ फेब्रुवारी २०१३. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी ९-१५, २०१७/ माघ २० - २६, शके १९३८ 

औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. - श्रीमती वि. सु. गुडले, सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय , सोलापूर यांचा दिनांक ६ फेब्रुवारी २०१३ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ३१५ – श्रीमती वि . सु. गुडले, सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय, सोलापूर यांना त्यांच्या दिनांक ६ फेब्रुवारी २०१३ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक ११ फेब्रुवारी २०१३ ते १३ फेब्रुवारी २०१३ पर्यंत एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या मागे 
दिनांक ९ फेब्रुवारी २०१३ व १० फेब्रुवारी २०१३ हे सुट्ट्यांचेदिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे . 

श्रीमती वि. सु. गुडले, ह्या रजेवर गेल्या नसत्या तर त्यांची सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय , सोलापूर या पदावरील स्थानापन्न 
नियुक्ती पुढे चालू राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्रीमती वि. सु. गुडले, सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय, सोलापूर या पदावर स्थानापन्न होतील. 


आदेशावरून , 


मुंबई , 
दिनांक २६ फेब्रुवारी २०१३ . 


अ . शा . जगदाळे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र, मुंबई. 


औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. – श्री . मि . व. कुर्तडीकर, न्यायाधीश , १ ले कामगार न्यायालय, ठाणे यांचा दिनांक ८ फेब्रुवारी २०१३ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ३२४ - श्री . मि . व. कुर्तडीकर , न्यायाधीश , १ ले कामगार न्यायालय, ठाणे यांना त्यांच्या दिनांक ८ फेब्रुवारी २०१३ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक ५ फेब्रुवारी २०१३ ते ७ फेब्रुवारी २०१३ पर्यंत एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा मंजूर करण्यात 
आली आहे . 

श्री . मि. व. कुर्तडीकर, हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची न्यायाधीश, १ ले कामगार न्यायालय , ठाणे या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे 
चालू राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . मि . व. कुर्तडीकर , न्यायाधीश , १ ले कामगार न्यायालय , ठाणे या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 


अ. शा . जगदाळे , 


मुंबई , 
दिनांक २८ फेब्रुवारी २०१३. 


प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल , गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी ९- १५ , २०१७/ माघ २० - २६, शके १९३८ 

औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई 


वाचा. - श्री . ज. गो . डोरले, न्यायाधीश , कामगार न्यायालय , अकोला, यांचा दिनांक ११ फेब्रुवारी २०१३ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ३२५ . - श्री . ज. गो. डोरले, न्यायाधीश, कामगार न्यायालय, अकोला, यांना त्यांच्या दिनांक ११ फेब्रुवारी २०१३ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक १३ फेब्रुवारी २०१३ ते १५ फेब्रुवारी २०१३ पर्यंत एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा, मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे . 
___ श्री . ज. गो. डोरले, हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची न्यायाधीश, कामगार न्यायालय, अकोला, या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . ज . गो . डोरले, न्यायाधीश , कामगार न्यायालय , अकोला, या पदावर स्थानापन्न होतील. 


आदेशावरून , 


मुंबई , 
दिनांक २८ फेब्रुवारी २०१३ . 


अ. शा . जगदाळे, 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र , मुंबई . 


औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई 


वाचा. - श्री. ज. गो . डोरले, न्यायाधीश, कामगार न्यायालय, अकोला, यांचा दिनांक ४ फेब्रुवारी २०१३ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ३२६. - श्री . ज. गो . डोरले, न्यायाधीश, कामगार न्यायालय , अकोला, यांना त्यांच्या दिनांक ४ फेब्रुवारी २०१३ रोजीच्या अर्जासंदर्भात 
कळविण्यात येते की, त्यांची दिनांक ६ फेब्रुवारी २०१३ ते ८ फेब्रुवारी २०१३ पर्यंत एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या पुढे दिनांक ९ फेब्रुवारी 
२०१३ व १० फेब्रुवारी २०१३ हे सुट्ट्यांचे दिवस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे . 

श्री. ज. गो. डोरले , हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची न्यायाधीश, कामगार न्यायालय , अकोला, या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती. 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . ज . गो . डोरले , न्यायाधीश , कामगार न्यायालय , अकोला, या पदावर स्थानापन्न होतील. 


आदेशावरून, 


मुंबई , 
दिनांक २८ फेब्रुवारी २०१३ . 


अ. शा . जगदाळे, 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र, मुंबई. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी ९-१५, २०१७/ माघ २० - २६, शके १९३८ 

औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. - श्री . सु . म. कटके , सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय , अकोला, यांचा दिनांक १ फेब्रुवारी २०१३ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ३२९ . - श्री . सु . म. कटके, सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय , अकोला यांना त्यांच्या दिनांक १ फेब्रुवारी २०१३ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक ११ फेब्रुवारी २०१३ ते दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१३ पर्यंत एकूण १२ दिवसांची अर्जित रजा, रजेच्या 
मागे दिनांक ९ फेब्रुवारी २०१३ व १० फेब्रुवारी २०१३ रजेच्या पुढे दिनांक २३ फेब्रुवारी २०१३ व २४ फेब्रुवारी २०१३ हे सुट्ट्यांचे दिवस जोडून 
मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसहीत मंजूर करण्यात आली आहे. 

श्री . सु. म. कटके, हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची सहायक प्रबंधक, औद्योगिक न्यायालय, अकोला या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे 
चालू राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . सु. म . कटके , हे सहायक प्रबंधक, औद्योगिक न्यायालय, अकोला या पदावर स्थानापन्न होतील. 


आदेशावरून , 
अ. शा . जगदाळे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय, महाराष्ट्र , मुंबई. 


मुंबई, 
दिनांक २८ फेब्रुवारी २०१३ . 


औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र, मुंबई 
वाचा. - श्री. खं. फु . पवार , सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय , औरंगाबाद यांचा दिनांक १४ फेब्रुवारी २०१३ रोजीचा अर्ज . 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ३३० . - श्री . खं. फु. पवार , सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय , औरंगाबाद यांना त्यांच्या दिनांक १४ फेब्रुवारी २०१३ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक ७ फेब्रुवारी २०१३ ते १३ फेब्रुवारी २०१३ पर्यंत एकूण ७ दिवसांची अर्जित रजा मंजूर करण्यात 
येत आहे . 

श्री . खं. फु . पवार , हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची सहायक प्रबंधक, औद्योगिक न्यायालय, औरंगाबाद या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे 
चालू राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . खं . फु . पवार , हे सहायक प्रबंधक , औद्योगिक न्यायालय, औरंगाबाद या पदावर स्थानापन्न 
होतील . 


आदेशावरून , 


मुंबई , 
दिनांक २८ फेब्रुवारी २०१३ . 


अ . शा . जगदाळे , 

प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र, मुंबई . 


४० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल , गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी ९- १५ , २०१७/ माघ २० - २६, शके १९३८ 

औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. – श्री . अ. नि . नांदापूरकर , सदस्य, औद्योगिक न्यायालय , नागपूर यांचा दिनांक २५ फेब्रुवारी २०१३ रोजीचा अर्ज. 

रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ३४० . - श्री. अ. नि . नांदापूरकर , सदस्य, औद्योगिक न्यायालय , नागपूर यांना त्यांच्या दिनांक २५ फेब्रुवारी २०१३ रोजीच्या 
अर्जासंदर्भात कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक २५ फेब्रुवारी २०१३ ते दिनांक २८ फेब्रुवारी २०१३ रोजीची ४ दिवसांची परिवर्तीत रजा, रजेच्या 
मागे दिनांक २३ फेब्रुवारी २०१३ व दिनांक २४ फेब्रुवारी २०१३ हे सुट्ट्यांचे दिवस जोडून मंजूर करण्यात आली आहे. 

श्री . अ. नि . नांदापूरकर , हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची सदस्य, औद्योगिक न्यायालय , नागपूर या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू 
राहिली असती . 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . अ. नि . नांदापूरकर , हे सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, नागपूर या पदावर स्थानापन्न होतील. 


आदेशावरून , 
अ . शा . जगदाळे , 


मुंबई, 
दिनांक २ मार्च २०१३. 


प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र, मुंबई. 


औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई 
वाचा. - श्री. कि . वृ. सेदाणी, सदस्य, औद्योगिक न्यायालय , चंद्रपूर, यांचा दिनांक १२ फेब्रुवारी २०१३ रोजीचा अर्ज . 

__ रजा मंजुरी आदेश 
क्रमांक ३४१. - श्री . कि . वृ. सेदाणी, सदस्य , औद्योगिक न्यायालय , चंद्रपूर यांना त्यांच्या दिनांक १२ फेब्रुवारी २०१३ रोजीच्या अर्जासंदर्भात 
कळविण्यात येते की , त्यांची दिनांक १३ फेब्रुवारी २०१३ ते दिनांक १५ फेब्रुवारी २०१३ रोजीची ३ दिवसांची अर्जित रजा, मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजूर करण्यात आली आहे . 

श्री. कि. वृ. सेदाणी, हे रजेवर गेले नसते तर त्यांची सदस्य, औद्योगिक न्यायालय , चंद्रपूर या पदावरील स्थानापन्न नियुक्ती पुढे चालू राहिली 
असती. 

रजेचा उपरोक्त कालावधी संपल्यावर श्री . कि . वृ. सेदाणी , हे सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, चंद्रपूर या पदावर स्थानापन्न होतील . 


आदेशावरून , 
अ . शा . जगदाळे , 


मुंबई, 
दिनांक २ मार्च २०१३. 


प्रबंधक , 
औद्योगिक न्यायालय , महाराष्ट्र , मुंबई . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी ९-१५, २०१७/ माघ २० - २६, शके १९३८ 


पुढील अधिसूचना इत्यादी असाधारण राजपत्र म्हणून त्यांच्यासमोर दर्शविलेल्या दिनांकांना प्रसिद्ध झालेल्या आहेत : 


च्यासम 


नाकाना प्र 


१७१ 


मंगळवार, जून २४, २०१४ / आषाढ ३, शके १९३६ 


उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २४ जून २०१४ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना अधिनियम, १९४८. 

क्रमांक एमएसए .०६/ २०१४ / प्र.क्र .१७४ / कामगार - १०. — महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना अधिनियम , १९४८ ( सन १९४८ चा मुंबई एकोणऐंशी ) 
( यात यापुढे ज्याचा “ उक्त अधिनियम ” असा उल्लेख करण्यात आलेला आहे.) च्या कलम ६ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा 
वापर करून व कामगार आयुक्त यांनी निर्गमित केलेल्या क्रमांक दुकाने /मुंदवआ/ निलंबन/ २०१४ / कार्यासन- १३ , दिनांक २८ नोव्हेंबर २०१३ च्या 
अधिसूचनेतील मुद्दा क्र . ८ अधिक्रमित करुन, महाराष्ट्र शासन याद्वारे , उक्त अधिनियमाच्या कलम १०( १) ११(१)( अ), १६, १८ , १९(१ ) व २३ 
खालील तरतुदी राज्यात रमजान या सणाच्या कालावधीत दिनांक २९ जून २०१४ ते दिनांक २९ जुलै २०१४ या कालावधीकरीता खालील अटी व 
शर्तीच्या अधीन राहून स्थगित करीत आहे : 


१. उक्त अधिनियमातील कलम १०(१), ११ (१)( अ ), १६ , १८ , १९( १) व २३ या कलमांखालील तरतुदी या दिनांक २९ जून २०१४ ते २९ 
जुलै २०१४ ( दोन्ही दिवस धरून) या कालावधीसाठी स्थगित राहतील . 

२. कोणत्याही कामगारास उक्त अधिनयमाच्या कलम ६३ मध्ये विहित केलेल्या कामाच्या तासापेक्षा अधिक वेळ करणे भाग 
पडल्यास. 

( अ) त्याची विहित नोंदवहीमध्ये नोंद घेण्यात यावी , आणि 

( ब ) अतिकालिक कामाबद्दलचा मोबदला उक्त अधिनियमाच्या कलम ६३ मध्ये निश्चित केलेल्या दरापेक्षा कमी नसावा . 
३. दुकाने , रेस्टॉरंट, खाद्यगृहे आणि निवासी हॉटेल्समधील कामाचे तास कोणत्याही दिवशी १४ तासापेक्षा अधिक असणार नाहीत. 
४. विहित साप्ताहिक सुट्ट्यांचा लाभ न मिळाल्यास , 


भाग एक - ल - ६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल , गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी ९- १५ , २०१७/ माघ २० - २६, शके १९३८ 
( अ ) प्रत्येक कामगारास त्याबदल्यात वर नमुद स्थगित कालावधी संपल्यानंतर तीन महिन्यांच्या आत तेवढ्याच बदली रजा देण्यात 
येतील . आणि 

( ब ) प्रत्येक कामगारास उक्त अधिनियमाच्या कलम ६३ मध्ये विहित केलेल्या दरापेक्षा कमी नसेल अशा दराने सुट्ट्यांच्या दिवशी 
केलेल्या कामाबद्दल अतिकालिक वेतन देण्यात येईल . 

५ . दुकाने , रेस्टॉरंट , खाद्यगृहे आणि निवासी हॉटेल यांना दिवसातील कोणतेही १४ तास त्यांची आस्थापना उघडी ठेवण्याचे स्वातंत्र्य 
असेल . 

६. कोणत्याही महिला कामगारास रात्रौ ९- ३० वा . नंतर काम करण्यास फर्मविण्यात येणार नाही . 

७. उक्त अधिनियमाच्या कलम २ ( ३३ ) मध्ये विहित केलेल्या कोणत्याही अल्पवयीन व्यक्तीस सायंकाळी ७ - ०० वा . नंतर काम करण्यास फर्मविण्यात 
येणार नाही . 

८ . प्रत्येक कामगारास सलग ५ तास काम केल्यानंतर १ तासाची विश्रांती देण्यात येईल . 
९. वरील अटी व शर्तीव्यतिरिक्त अधिनियमातील इतर तरतुदी यथास्थिती लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


अ. म . बाविस्कर , 
कार्यासन अधिकारी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९ - १५, २०१७/ माघ २० - २६, शके १९३८ 


४३ 


In pursuance of Clause (3 ) of Article 348 of the Constitution of India , the following translation in English 
of the Government Notification , Industries, Energy and Labour Department, No. BSE -06 /2014 /CR - 174 /Lab - 10 , 
dated 24th June 2014 is hereby published under the authority of the Governor . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra, 


BALASAHEB KOLASE , 
Joint Secretary to Government. 


INDUSTRIES , ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT 
Madam Kama Road, Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 24th June 2014 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA SHOPS AND EXTABLISHMENT ACT, 1948 . 

No. MSA -06 / 2014 /CR - 174 /Lab - 10 . - In exercise of the powers conferred by Section 6 of the Maharashtra 
Shops and Establishment Act , 1948 (Bom . LXXIX of 1948 ), hereinafter referred to as the said Act, and in 
suprression of point No.8 of the notification issued by Commissioner of Labour , vide No. Shops /BSAE /Suspend / 
2014 /Karyasan - 13 , dated 28th November 2013 the Government of Maharashtra hereby suspends the operation 
of provisions of Sections 10 ( 1), 11 ( 1) (a ), 16 , 18 , 19 ( 1) and 23 of the said Act for the State of the Maharashtra 
on account of the festivals, i.e. Ramjan for period from 29th June 2014 to 29th July 2014 subject to the 
following terms and conditions. 

1. The suspension of provisions of sections 10 ( 1 ), 11 ( 1 )(a ), 16 , 18 , 19 ( 1 ) and 23 of the said Act shall 
remain in operation for the period from 29th June 2014 to 29th July 2014 ( including both days). 

2 . If any employee is made to work more than the usual working hours as specified in Section 63 of 
the said Act , 

(a ) It must be noted in prescribed register , and 

(6 ) Rates of wages for overtime work shall not be less than the rates fixed under Section 63 of the 
said Act. 

3. Working hours of the shops , restaurants, earting houses and residential hotels on any day should 
not exceed 14 hours. 
4 . If benefit of weekly holiday is not available, 

(a ) Compensatory holiday shall be given within 3 months from the end of above festival day , and 

(6 ) Overtime for the working done on a holiday shall be paid as per the rates fixed under Section 
63 of the said Act. 

5 . shops , restaurants, eating houses and residential hotels shall be free to remain open for any 14 hours 
of the day . 

6 . No woman shall be required or allowed to work after 9 - 30 P .M . 

7. No young person as defined in Section 2( 33 ) of the said Act shall be required or allowed to work after 
7 - 00 P . M . 

8 . Every employee should be given a rest period of 1 hour after 5 hours of continuous work . 
9. Other than these terms and conditions, all the provisions of this Act shall applicable to the establishment . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


A . M . BAWISKAR , 
Section Officer. 


भाग एक - ल - ६अ 


४४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९ - १५ , २०१७/ माघ २० - २६, शके १९३८ 


मगळवार , जून २४, २०१४ / आषाढ ३, शके १९३६ 


उद्योग , ऊर्जा व कामगार विभाग 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय , 

मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २४ जून २०१४ . 


शुद्धिपत्र 
वाचा. - अधिसूचना क्रमांक एमएसए -०२/ २०१४ / प्र. क्र . ४६ / कामगार - १०, दिनांक ४ जून २०१४ . 
महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना अधिनियम , १९४८. 

क्रमांक एमएसए -०२/ २०१४ /प्र. क्र . ४६ / कामगार-१०. - महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना अधिनियम, १९४८ (१९४८ चा मुंबई एकोणऐंशी ) 
( यात यापुढे ज्याचा “ उक्त अधिनियम ” असा उल्लेख करण्यात आलेला आहे.) यांच्या कलम ४ च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून समक्रमांकाची मराठी व इंग्रजी अधिसूचना दिनांक ४ जून २०१४ रोजी निर्गमित करण्यात आलेली आहे . 

उक्त अधिसूचनेतील “ शर्त क्र . २ ” मधील “ आस्थापना कोणत्याही दिवशी रात्री ०१ - ३० वा. नंतर उघडी राहणार नाही ” या वाक्याऐवजी 
“ आस्थापना कोणत्याही दिवशी रात्री ०३ -०० वा . नंतर उघडी राहणार नाही ” असे वाक्य दाखल करण्यात येईल . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


अ. म. बाविस्कर , 
कार्यासन अधिकारी. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९ -१५, २०१७/ माघ २०- २६, शके १९३८ 


४५ 


In pursuance of clause ( 3 ) of article 348 of the Constitution of India , the following transla 
tion in English of the Government Notification , Industries , Energy & Labour Department 
No .MSA - 02/ 2014 /CR - 46 / Lab - 10 , dated the 24th June 2014 is hereby published under the authority 
of the Governor . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra . 


BALASAHEB KOLASE , 
Joint Secretary to Government. 


INDUSTRIES , ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT 

Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated 24th June 2014 . 


CORRIGENDUM 


Read . - Notification No. MSA - 02 /2014 /CR -46 /Lab - 10 , dated 4th June 2014 . 
MAHARASHTRA SHOPS AND ESTABLISHMENT ACT, 1948 . 

No. MSA 02/2014 /CR -46 / Lab - 10 . — In exercise of the powers conferred by the proviso to section 
4 of Maharashtra Shops and Establishment Act, 1948 ( Bom . LXXIX of 1948 ) (hereinafter referred 
to as the said Act ), the Government ofMaharashtra have been published the Notification in Marathi 
and English of even Number, dated 4th June 2014 . 

In the said notification , in place of the sentence the establishment shall not remain open on 
any day later than 01- 30 a .m . ” in condition No. 2 , the sentence “ the establishment shall not remain 
open on any day later than 03 -00 a .m . ” shall be inserted . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


A . M . BAWISKAR , 
Section Officer . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९ - १५ , २०१७/ माघ २० - २६, शके १९३८ 


१७३ 


बुधवार , जून २५ , २०१४ / आषाढ ४ , शके १९३६ 


उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २५ जून २०१४ 


अधिसूचना 


महाराष्ट्र खाजगी सुरक्षा रक्षक ( नोकरीचे नियमन व कल्याण ) अधिनियम , १९८१. 
__ क्रमांक एसजीए . २०१३ / प्र.क्र . १४ / काम -५. — ज्याअर्थी, ज्यांची नावे यासोबत जोडलेल्या अनुसूची १ च्या स्तंभ ( २) मध्ये नमूद केलेली 

आहेत अशा विवक्षित सुरक्षा रक्षकांना (यात यापुढे ज्यांचा उल्लेख “ उक्त सुरक्षा रक्षक " असा करण्यात आला आहे), उक्त अनुसूची १ च्या 
स्तंभ ( ४ ) मध्ये नमूद केलेल्या मुख्य मालकाकडे कामावर ठेवलेले आहे, अशा मे. बॉम्बे इंटेलिजनस सिक्युरिटी ( इंडिया ) लि ., ( रायगड जिल्हा) , 
दुकान क्र . २२ /२३, ठक्कर टॉवर , सीएचएस लि ., प्लॉट नं. ८६, सेक्टर १७, वाशी, नवी मुंबई ४०० ७०६ व मालक श्री. रामनिवास सत्यनारायण 
सिंग यांनी महाराष्ट्र खाजगी सुरक्षा रक्षक (नोकरीचेनियमन व कल्याण) अधिनियम, १९८१ (१९८१ चा महा. ५८ ) याच्या कलम २३ अन्वये उक्त 
अधिनियमाच्या सर्व तरतुदी आणि महाराष्ट्र खाजगी सुरक्षा रक्षक (नोकरीचेनियमन व कल्याण) योजना, २००२ ( यात यापुढे ज्याचा उल्लेख 
“ उक्त योजना ” असा करण्यात आला आहे) यांच्या अंमलबजावणीतून सूट मिळण्यासाठी अर्ज केला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, सल्लागार समितीशी विचारविनिमय केल्यानंतर व उक्त सुरक्षा रक्षकांना मिळत असलेल्या लाभांची पडताळणी केल्यानंतर , 
त्यांना मिळत असणारे लाभ हे उक्त अधिनियमाद्वारे व त्या अधिनियमान्वये आणि उक्त योजनेद्वारे व तद्न्वये तरतूद केलेल्या लाभांपेक्षा एकंदरीत 
पाहता कमी फायदेशीर नाहीत , असे महाराष्ट्र शासनाचे मत झालेले आहे. 


त्याअर्थी, आता, महाराष्ट्र खाजगी सुरक्षा रक्षक ( नोकरीचेनियमन व कल्याण ) अधिनियम , १९८१ याच्या कलम २३ अन्वये प्रदान केलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्र शासन याद्वारे उक्त अधिनियमाच्या व उक्त योजनेच्या सर्व तरतुदींच्या अंमलबजावणीतून उक्त खाजगी सुरक्षा 
रक्षकांना, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची २ मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या शर्तीच्या अधीन राहून, राजपत्रात ही अधिसूचना प्रसिद्ध केल्याच्या दिनांकापासून 
तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी सूट देत आहे . 


४७ 


वर्ग 


( ३ ) 


- , 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९ -१५, २०१७/ माघ २०- २६, शके १९३८ 

अनुसूची १ 
अ . क्र . सुरक्षा रक्षकाचे नाव 

मुख्य मालकाचे नाव व पत्ता 
( १ ) 

__ ( २ ) 
१ राहूल सोनावणे 

सुरक्षा रक्षक 

ग्लेन्मार्क जेनेरीज लिमिटेड , ग्लेन्मार्क रिसर्च सेंटर , 
२ बाळकृष्ण बोंडे 

,, 

प्लॉट नं . एम - ४ तळोजा , रायगड . 
३ राजकुमार झा 

- ,, 
४ ललण झा 

अल्केम लॅबॉरोटरी , सी - ६ / १, एमआयडीसी इंडस्ट्रीयल इस्टेट , 

तळोजा, पनवेल, जि . रायगड . 
५ शरद गणपत कांबळे 

मे . जॉन्सन मॅथ्यू केमिकल इं.प्रा.लि . प्लॉट सी - ६ , 
६ नम्रता शिंदे 

एमआयडीसी इंडस्ट्रीयल इस्टेट , 

तळोजा, पनवेल, जि . रायगड . 
७ परमात्मा प्रसाद उपाध्याय 

गेटवे टर्मिनल (इं.) प्रा . लि ., जीटीआय हाऊस, 
८ डबल सिंह 

जवाहरलाल नेहरू पोर्ट न्हावा - शेवा , 
९ पदम बहादुर पुलामी 

नवी मुंबई, ता . उरण , 
१० राकेशकुमार बैरागी 

जि . रायगड . 
११ साहेबराव सावंत 
१२ सूर्य बहादूर राणा बहादूर 
१३ लक्ष्मण पाटील 

मे . सिप्ला लि ., ए- ४२, पाताळगंगा इंडस्ट्रीयल एरिया , 
१४ दीपक कुमार शर्मा 

एम . आय . डी . सी ., जि . रायगड . 
१५ कैलाश धुवाब 
१६ भिमराव निकाळजे 
१७ निलेश पाटील 
१८ लक्ष्मण सोनकांबले 
१९ विशाल म्हात्रे 
२० रविंद्र साळुखे 

मे . एस . एच. केळकर अँड कं . प्रा . लि ., 
२१ मुकुंद कटारे 

वशीवली, ता . खालापूर , जि . रायगड . 
२२ अशोक कुमार शहा 
२३ गौतम चिंतामण जाधव 
२४ विनयकुमार शाहू 
२५ दिलीप रामभाऊ स्वान्सी 
२६ गुरूदेव सिंह 
२७ सुरज प्रसाद सिंह 
२८ शैलेश पाटील 
२९ जनार्दन एन . ठाकूर 
३० कश्मीर सिंह 
३१ यशवंत जाधव 
३२ राजेश गोडीवले 
३३ कानछेदी लाल सेन 

सन्नी विस्टा रिएल्टर्स प्रा . लि ., पनवेल सेझ , 
३४ राजेश कुमार सिंह 

भोकरपाडा , विलेज पोयनजे , 
३५ जियाल उर रहेमान 

ता . पनवेल , जि . रायगड . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल , गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी ९- १५ , २०१७/ माघ २० - २६, शके १९३८ 

अनुसूची १ - चालू 

( ३ ) 


( १ ) 


( ४ ) 


सुरक्षा रक्षक 


सन्नी विस्टा रिएल्टर्स प्रा. लि ., पनवेल सेझ , 

भोकरपाडा , विलेज पोयनजे, 
ता . पनवेल , जि . रायगड . 


३६ राज बहादूर सिंह 
३७ प्रेमचंद सिंह 
३८ शितू नरेंद्र मालाकर 
३९ राघवेंद्र सिंह 
४० सुदीप मालाकर 
४१ पुखे सिंह 
४२ रितु कुमार सिंह 


,, 


४३ बळीराम म्हात्रे 


- , 


४४ प्रशांत बोर्गोहम 
४५ हौशिला प्रसाद दूबे 
४६ संतोष गोयाजी 
४७ ग्यानेंद्र सिंह 
४८ उपेंद्र सिंह 
४९ कुलदीप सिंह 
५० विजय कदम 


मे . मॅट्रीक्स लॅबोरेटरिज लि . युनिट ११० , १ए / २, तळोजा , 

एम . आय. डी . सी ., पनवेल , जि . रायगड . 
मे . फोर्ब्स अँड कंपनी लि . कंटेनर , फ्रेट स्टेशन वेशवी, 

ता . उरण , जि . रायगड . 
एपीएम टर्मिनल इंडीया प्रा . लि ., मर्क्स सीएफएस, 
अनेक्स , प्लॉट नं. ५ - १८ , सेक्टर ६, द्रोणागिरी , 

नवी मुंबई. 

, 
- ,, 


आदित्यबिर्ला नोव्हो लिमिटेड, हाय-टेक कार्बन व्हिलेज लोहोप 

पाताळगंगा, तलवली, ता . खालापूर , जि . रायगड. 


टीप. - महाराष्ट्र शासन या सुरक्षा रक्षकांबाबत कोणत्याही प्रकारची हमी घेत नाही. मुख्य मालक स्वतःच्या जबाबदारीवर सुरक्षा रक्षकांना कामे 
देऊ शकतात . 

अनुसूची २ 

मालक एजन्सीने व मुख्य मालकांनी पाळावयाच्या शर्ती 
१. पोलीस तपासणी . - सुरक्षा रक्षकांच्या तसेच एजन्सीच्या मालकांच्या पूर्वइतिहासाबाबत पोलीस पडताळणी दाखला तसेच एजन्सीकडे 
केंद्र शासनाच्या खाजगी सुरक्षा एजन्सी (नियमन ) कायदा, २००५ अंतर्गत परवाना असणे आवश्यक असेल . 

२. प्रशिक्षण. - सुरक्षा रक्षकांना नियुक्त करण्यापूर्वी पुरेसे प्रशिक्षण देणे आवश्यक असेल. 
३. शैक्षणिक, शारीरिक आणि इतर पात्रता . - सुरक्षा रक्षकांची शैक्षणिक व शारीरिक पात्रता पुढीलप्रमाणे असेल : 
किमान शैक्षणिक पात्रता. - इयत्ता ८ वी उत्तीर्ण. 
शारीरिक पात्रता. - ( अ ) ( १) उंची - १६२ सें . मी . 

( २) वजन - ५० किलो 
( ३) छाती - न फुगवता - ७९ सें . मी . 

फुगवून - ८४ सें. मी . 


रार 


लप्रम 


( ४ ) नजर - दृष्टी चष्मा असल्यास, नंबर जास्त नसावा . 
( ब) आदिवासी उमेदवारांना उंचीमध्ये ५ सें . मी . व छातीमध्ये २ सें . मी. ची सवलत देण्यात यावी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९- १५ , २०१७ / माघ २० - २६, शके १९३८ 


४९ 


४ . लाभ. - सुरक्षा रक्षकांना पुढील लाभ मिळतील : 
( अ ) गणवेष प्रत्येक वर्षाला २ जोड . 
( ब ) चामडी बूट प्रत्येक वर्षात १ जोड. 

( क ) पावसाळी व हिवाळी गणवेश - (२ वर्षातून एकदा ) रेनकोट , ट्राऊझर , टोपी , वूलन कोट व पँट . 
५ . वेतन व इतर कायदेशीर सवलती. - सूट दिलेल्या सुरक्षा रक्षकाने राष्ट्रीयीकृत बँकेमध्ये आपले खाते उघडावे व मालक एजन्सीने 
मुख्य मालकाकडे तैनात केलेल्या सुरक्षा रक्षकांच्या देय वेतनाच्या रकमेइतका रेखांकित धनादेश ७ तारखेपर्यंत वैयक्तिकरीत्या सुरक्षा रक्षकास 
द्यावा. सुरक्षा रक्षकास दिलेल्या वेतनाबाबतचे सविस्तर तपशील नमुना “ क ” मधील विवरणपत्रामध्ये भरून सुरक्षा रक्षक मंडळास दर महिन्याच्या 
१० तारखेपर्यंत पाठवावे . मालक एजन्सीने खाली दर्शविल्याप्रमाणे लाभ सुरक्षा रक्षकांना द्यावेत : 
सानुग्रह अनुदान 

वेतनाच्या १० टक्के 
उपदान 

वेतनाच्या ४ टक्के 
भरपगारी रजा 

वेतनाच्या ६ टक्के 
भरपगारी सुट्टी 

वेतनाच्या १ टक्का 


सुरक्षा रक्षकांना लागू असलेल्या भविष्यनिर्वाह निधी व कामगार राज्य विमा योजना यांच्या वजाती मालक एजन्सीने परस्पर संबंधित 
प्राधिकरणाकडे जमा कराव्यात आणि त्यांचे चलन माहितीसाठी मंडळास सादर करावे. मालक एजन्सीने भरणा केलेल्या भविष्यनिर्वाह निधी व 
कामगार राज्य विमा योजनेच्या वजातीबाबतच्या पावत्या / चलन सुरक्षा रक्षकांना नियमितपणे देऊन त्या संदर्भातील एकत्रित तपशील शासनास , 
कामगार आयक्त कार्यालयास व सरक्षा रक्षक मंडळास प्रत्येक ६ महिन्यांनी सादर करावा, असे न केल्यास मालक एजन्सीला जबाबदार धरून 
दिलेली सूट रद्द करण्यात येईल . 

६. अतिकालिक भत्ता . - सुरक्षा रक्षकांना मिळणारा अतिकालिक भत्ता हा मंडळाने नोंदीत सुरक्षा रक्षकांसाठी निश्चित केलेल्या वेतन 
दराच्या दुप्पट दरापेक्षा कमी नसावा, याबाबत संबंधित मुख्य मालकाची अंतिम जबाबदारी राहील . 

सुरक्षा रक्षकांना देय वेतन व लाभ देणे मुख्य मालकांची जबाबदारी असून मुख्य मालकाने त्यांच्याकडे तैनात करण्यात आलेल्या सुरक्षा रक्षकांना 
अधिनियम आणि योजनेतील तरतुदींनुसार वेतन व लाभ मिळत आहेत याची खात्री करून घेणे बंधनकारक असेल . 

७. विवरणपत्र सादर करणे. - ( अ ) त्रैमासिक विवरणपत्र. - मालक एजन्सीजने सुरक्षा रक्षकांच्या नियुक्तीबाबतचे त्रैमासिक विवरणपत्र 
प्रत्येक त्रैमासिकाच्या ( जानेवारी , एप्रिल, जुलै व ऑक्टोबर महिन्याच्या) पहिल्या आठवड्यात सोबत जोडलेल्या नमुना “ अ ” मध्ये शासन , 
कामगार आयुक्त आणि सुरक्षा रक्षक मंडळास सादर करावे. 

( ब) सहामाही विवरणपत्र. - (१) नियुक्त केलेल्या, नोकरी सोडून गेलेल्या आणि नव्याने भरती केलेल्या सुरक्षा रक्षकांबाबतचे विवरणपत्र दर 
६ महिन्यांनी सोबत जोडलेल्या नमुना “ ब ” मध्ये शासन, कामगार आयुक्त आणि सुरक्षा रक्षक मंडळ यांना एजन्सीने सादर करावे. 
___ ( २) भविष्यनिर्वाह निधी व राज्य कामगार विमा योजनेची वर्गणी एजन्सीने नियमित भरून संबंधित सुरक्षा रक्षकांना त्यासंबंधी वेळोवेळी पावत्या 
द्याव्यात व दर सहा महिन्यात तसे केल्याबाबतचा अहवाल शासनास , कामगार आयुक्त व सुरक्षा रक्षक मंडळास द्यावा . 

( ३) यापूर्वीच्या भविष्यनिर्वाह निधीच्या रकमा व राज्य कामगार विमा योजनेची वर्गणी भरल्याबाबतचा पुरावा शासनाकडे सदर अधिसूचना 
निर्गमित झाल्यापासून तीन महिन्यांच्या आत सादर करावा. अन्यथा संबंधित सुरक्षा रक्षकांना देण्यात आलेली सूट रद्द करण्यात येईल . 

( क ) वार्षिक विवरणपत्र. - प्रत्येक मालक एजन्सीने, सनदी लेखापाल यांनी प्रमाणित केलेले वार्षिक विवरणपत्र सोबत जोडलेल्या 
नमुना “ ड ” मध्ये दरवर्षी ३० जून पर्यंत शासनास तसेच मंडळास सादर करावे. ज्यात एजन्सीने भरलेला आयकर , सुरक्षा रक्षकांचा जमा केलेला 
भविष्य निर्वाह निधी व कामगार राज्य विमा याबाबतच्या चलनाच्या प्रती व इतर तपशील असेल. 


८. एजन्सीची व सूट प्राप्त सुरक्षा रक्षकांची मंडळाकडे नोंदणी. -- अधिसूचनेच्या दिनांकापासून एक महिन्याच्या कालावधीत 
उक्त मंडळाकडे महाराष्ट्र खाजगी सुरक्षा रक्षक ( नोकरीचे नियमन व कल्याण ) योजना, २००२ च्या खंड १३( २ ) व १४ (३ ) मधील 
तरतुदींनुसार एजन्सीजने स्वतःची मालक म्हणून आणि त्यांच्याकडील सूट प्राप्त सुरक्षा रक्षकांची विहित नमुन्यातील अर्ज व शुल्क भरून मंडळात 
नोंदणी करून घ्यावी . 
भाग एक - ल - ७ 


५० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९ -१५, २०१७/ माघ २० - २६, शके १९३८ 


९. एजन्सीच्या मुख्य मालकांची मंडळाकडे नोंदणी. - सूट प्राप्त सुरक्षा रक्षकांच्या एजन्सीमार्फत सुरक्षा रक्षक नियुक्त करणाऱ्या मुख्य 
मालकाने अधिसूचनेच्या दिनांकापासून १५ दिवसांचे आत योजनेच्या खंड १३( १ )( अ) अन्वये स्वतःची मंडळात विहित नमुन्यातील अर्ज व शुल्क 
भरून नोंदणी करून घ्यावी . 

१० . नोंदणी शुल्क . - एजन्सीने तसेच सूट प्राप्त सुरक्षा रक्षकाने मंडळाकडे नोंदणी करते वेळी महाराष्ट्र खाजगी सुरक्षा रक्षक ( नोकरीचे 
नियमन व कल्याण) योजना , २००२ च्या खंड १७ मधील तरतुदींनुसार मंडळाकडे विहित कालावधीत आवश्यक ते नोंदणी शुल्क भरले पाहिजे . 

११. नोंदणीकृत कार्यालय. - एजन्सीचे नोंदणीकृत कार्यालय असावे आणि त्याबाबतची माहिती एजन्सीने शासन , कामगार आयुक्त व 
मंडळास द्यावी. नोंदणीकृत कार्यालयाचा पत्ता बदलल्यास अथवा एजन्सीच्या नावात बदल झाल्यास १५ दिवसांचे आत बदलाबाबतच्या आवश्यक 
त्या कागदोपत्री पुराव्यासह शासनास व मंडळास कळवावे, जेणेकरून शासन सुधारित अधिसूचना जारी करील. सुधारित अधिसूचना जारी 
झाल्यानंतर मंडळ झालेल्या बदलांची नोंद घेईल . 

१२. सुरक्षा रक्षकांची नियुक्ती. - उक्त मंडळाकडे ज्या मुख्य मालकांची नोंदणी झाली आहे आणि /किंवा जे उक्त मुख्य मालक मंडळाच्या 
सुरक्षा रक्षकांच्या सेवेचा लाभ घेत आहेत अशा मुख्य मालकांकडे एजन्सी त्यांचेकडील सुरक्षा रक्षक नेमणार नाही . अशा प्रकारे सुरक्षा रक्षक 
नेमल्यास मालक एजन्सीला जबाबदार धरून दिलेली सूट रद्द करण्यात येईल . 

१३. ओळखपत्र व हजेरी कार्ड देणे. - खाजगी सुरक्षा रक्षक एजन्सी त्यांचेकडील सुरक्षारक्षकांना व अधिकाऱ्यांना नियुक्त केल्यापासून ३० 
दिवसांच्या आत ओळखपत्र व हजेरीकार्ड देईल . 

१४. कायदेशीर देणी अदा करणे. - सुरक्षा रक्षक ज्या वेळी एजन्सीची नोकरी सोडतील, त्या वेळी त्यांना देय असलेली सर्व 
कायदेशीर देणी ( उपदान व इतर कायदेशीर देणी) एजन्सीने अदा करून त्याबाबत झालेल्या व्यवहारांच्या प्रती मंडळाकडे सादर करणे एजन्सीला 
बंधनकारक राहील . 

१५ . एकावेळी एकाच मुख्य मालकाकडे नोकरी . - सुरक्षा रक्षक एकावेळी एकापेक्षा अधिक मुख्य मालकाकडे काम करणार नाही. 
याबाबत प्रत्येक सुरक्षा रक्षक एजन्सीने खात्री करून घेतली पाहिजे . 

१६. एखाद्या सुरक्षा रक्षकास त्याच्या निवासस्थानापासून ५० कि . मी. पेक्षा अधिक अंतरावर काम करण्यासाठी पाठविल्यास मालक एजन्सीने 
त्याच्या एकूण वेतनाच्या २० टक्के रक्कम त्याला भत्ता म्हणून द्यावी. 

१७. सुरक्षा रक्षकांच्या फायद्यांसंदर्भात शासनाने किंवा मंडळाने भविष्यकाळात घातलेल्या अटी व शतींचे पालन करणे एजन्सीला, तसेच 
मुख्य मालकाला बंधनकारक राहील . 

१८. मालक एजन्सीने त्यांच्या सुरक्षा रक्षकांना सूट प्राप्त झाल्यानंतर, सुरक्षा रक्षकांच्या वेतनाच्या ३ टक्के एवढी लेव्ही दरमहा १० तारखेपर्यंत 
मंडळास देय राहील . सदर लेव्ही अधिसूचना निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून १ महिन्याच्या आत मंडळाकडे जमा करणे अनिवार्य राहील. 

मंडळाने विनिर्दिष्ट केलेल्या कालमर्यादेत लेव्हीची रक्कम भरण्यात जे नियोक्ता अभिकरण सातत्याने कसूर करील ते नियोक्ता अभिकरण 
मंडळाने भरणा करण्यास निर्धारित केलेल्या रकमेच्या १० टक्क्यांहून अधिक असणार नाही इतका अधिभार दंडाच्या रूपाने मंडळाकडे भरील . 

१९ . मालक एजन्सीमार्फत सुरक्षारक्षक नियुक्त करणाऱ्या मुख्य मालकाने करार संपुष्टात आल्यानंतर वा इतर कोणत्याही कारणामुळे सुरक्षा 
रक्षकांची सेवा घेणे बंद केले असल्यास सेवा खंडीत केल्याच्या दिनांकापासून ७ दिवसांच्या आत अशा मुख्य मालकाची व तेथून कमी केलेल्या 
सुरक्षा रक्षकांची नावे व तपशील मालक एजन्सी मंडळास सादर करील. अशा मुख्य मालकाची अधिसूचनेनुसार घेतलेली मंडळातील नोंदणी रद्द 
होईल. तसेच मालक एजन्सीकडून नोकरी सोडून गेलेल्या सुरक्षारक्षकांची नावे व तपशील मालक एजन्सी मंडळास व नजीकच्या पोलीस ठाण्यास 
७ दिवसांच्या आत सादर करील. अशाप्रकारे नोकरी सोडून गेलेल्या सुरक्षा रक्षकांची नोंदणी मंडळ रद्द करील . 

२० . मुख्य मालकाकडून सुरक्षा रक्षकांच्या कामाच्या मोबदल्यापोटी एजन्सीकडे जमा होणाऱ्या रकमेपैकी , मंडळाने सुरक्षा रक्षकांच्या 
वेतनापोटी निश्चित केलेली रक्कम तसेच सर्व वैधानिक रकमा जसे भविष्य निर्वाह निधी, कामगार राज्य विमा योजना , बोनस प्रदान, रजा वेतन , 
राष्ट्रीय सुट्ट्यांचे वेतन यांसाठी विनियमित केले जाईल निदान इतकी रक्कम किंवा मुख्य मालकाने एजन्सीला अदा केलेल्या रकमेच्या ५६ टक्के 
इतकी रक्कम किंवा यापैकी जी अधिक असेल ती सुरक्षा रक्षक एजन्सीनी सुरक्षा रक्षकांना अदा करणे आवश्यक आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९ -१५, २०१७/ माघ २० - २६, शके १९३८ 


५१ 


२१ . सुरक्षा रक्षकांना साप्ताहिक सुट्टी उपभोगण्याकरिता कार्यमुक्त करणाऱ्या सुरक्षा रक्षकांचे वेतन मुख्य मालक एजन्सीला अदा करील. हे 
वेतन यथा प्रमाण पद्धतीवर आधारित असेल व ही रक्कम मूळ वेतनाच्या १० % अथवा जी अधिक असेल इतकी असेल . 
___ २२ . सुरक्षा रक्षक मंडळामध्ये जमा करावयाची लेव्ही , सुरक्षा रक्षकांच्या प्रशिक्षणासाठीचा खर्च, देखरेखीवरील खर्च, तसेच एजन्सीचा 
प्रशासकीय खर्च व नफा या सर्व गोष्टींचा खर्च हा मुख्य मालकाने एजन्सीकडे जमा केलेल्या एकूण रकमेच्या ३० % रकमेपेक्षा जास्त नसावा. 

२३. उपरोक्त अनिवार्य लादलेल्या खर्चावर नियमानुसार सेवाकर आकारला जाईल व सेवाकर त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या 
दरानुसार असेल . 

२४. या व्यतिरिक्त सुरक्षा रक्षकांना गणवेश दिला जाईल व त्यासाठी ४ % रक्कम दरवर्षी राखीव ठेवण्यात येईल . 
२५ . सुरक्षा रक्षकांना त्यांचे वेतन पुढील महिन्याच्या सात तारखेपर्यंत देण्यात यावे . 
वरीलपैकी कोणत्याही शतींचे मालक एजन्सीने उल्लंघन केल्यास त्यांना देण्यात आलेली सूट रद्द करण्यात येईल किंवा काढून टाकण्यात येईल . 

अटी, शर्ती व नियमांचे तंतोतंत पालन होण्याबाबतची जबाबदारी मुख्य मालकाची असेल. अधिसूचनेतील तरतुदीनुसार सुरक्षारक्षकांना एजन्सीने 
फायदे दिले नसल्यास सूट प्राप्त सुरक्षा रक्षकांना सदर फायदे देण्याची जबाबदारी मुख्य मालकाची असेल . 


नमुना अ 

सुरक्षा रक्षक एजन्सीने सादर करावयाचे त्रैमासिक विवरणपत्र 
महिन्यांचे त्रैमासिक विवरणपत्र : 

दिनांक : 
जानेवारी -मार्च, 
एप्रिल- जून , 
जुलै- सप्टेंबर , 
ऑक्टोबर -डिसेंबर . 


एजन्सीचे नाव व पत्ता : 
अधिसूचना क्रमांक व दिनांक : 
एजन्सीचा मंडळातील नोंदणी क्रमांक : 


अनु 
क्रमांक 


मुख्य मालकाचे नाव 

व पत्ता 
( २ ) 


सुरक्षा रक्षकांच्या 
नियुक्तीचे ठिकाण 

( ३ ) 


सुरक्षा रक्षकांचे 
नाव व वर्ग 


प्राधिकृत स्वाक्षरीकर्ता, 


( नाव व हुद्दा) . 


भाग एक - ल - ७अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९- १५, २०१७ / माघ २० - २६, शके १९३८ 


नमुना ब 

सुरक्षा रक्षक एजन्सीने सादर करावयाचे सहामाही विवरणपत्र 
विवरणपत्राचा कालावधी : जानेवारी ते जून /जुलै ते डिसेंबर 

दिनांक : 
एजन्सीचे नाव व पत्ता : 
अधिसूचना क्रमांक व दिनांक : 
एजन्सीचा मंडळातील नोंदणी क्रमांक : 


अ . क्र . 


मुख्य मालकाचे नाव 

व पत्ता 


नियुक्त केलेल्या 
सुरक्षा रक्षकांची 
वर्गनिहाय एकूण 


सुरक्षा रक्षक 
एजन्सी सोडून 
गेलेल्या सुरक्षा 
रक्षकांची वर्गनिहाय 


नव्याने भरती 
झालेल्या सुरक्षा 
रक्षकांची 
वर्गनिहाय 


संख्या 


संख्या 


संख्या 


( ३) 


( ५ ) 


प्राधिकृत स्वाक्षरीकर्ता, 


( नाव व हुद्दा) . 


नमुना क 


नाबाब 


प 


रावय 


विवरणपत्र 


एजन्सीने वेतन प्रदानाबाबत सुरक्षा रक्षक मंडळास सादर करावयाचे विवरणपत्र 
वेतन प्रदानाचा महिना : 


मुख्य मालकाचे नाव व पत्ता : 


बँकेचे नाव ( शाखा व पत्ता ) : 


सुरक्षा रक्षकाचे नाव 


रक्कम 


अनु 
क्रमांक 


धनादेश क्रमांक 

व दिनांक 


( १ ) 


( २ ) 


( ४ ) 


प्राधिकृत स्वाक्षरीकर्ता, 


( नाव व हुद्दा ) . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९ -१५, २०१७/ माघ २०- २६, शके १९३८ 


नमुना ड 

सुरक्षा रक्षक एजन्सीने सादर करावयाचे वार्षिक विवरणपत्र 
वार्षिक विवरणपत्राचे आर्थिक वर्ष : 

दिनांक : 
एजन्सीचे नाव व पत्ता : 
अधिसूचना क्रमांक व दिनांक : 
एजन्सीचामंडळातील नोंदणी क्रमांक : 
अ . क्र . महिने 

केलेल्या सुरक्षा रक्षकांना 

भविष्य निर्वाह 
( एप्रिल ते सुरक्षा रक्षकांची अदा केलेले निधी ज्यावर 
मार्च) 

संख्या एकूण वेतन कपात केली आहे 

असे वेतन 
(१) (२) 

(३ ) ( ४) 


मंडळाकडे जमा 
केलेली ३ टक्के 
लेव्ही रक्कम 


( ५ ) 


प्राधिकृत स्वाक्षरीकर्ता, 


( नाव व हुद्दा) . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


ना . द. थोरवे, 


कार्यासन अधिकारी. 


५४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९ - १५, २०१७/ माघ २० - २६, शके १९३८ 


In pursuance of clause ( 3 ) of Article 348 of the Constitution of India , the following translation in English 
of the Government Notification, Industries, Energy and Labour Department, No. SGA . 2013 /C .R . 14 /LAB - 2 , 
dated the 25th June 2014 is hereby published under the authority of the Governor . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


A . G . ASWALE , 
Joint Secretary (Labour ) to Government. 


INDUSTRIES , ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 25th June 2014 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA PRIVATE SECURITY GUARDS (REGULATION OF EMPLOYMENT AND WELFARE ) ACT, 1981. 

No. SGA . 2013/ C .R . 14 /LAB -5 . — Whereas, certain Security Guards whose names are mentioned in Column 
( 2 ) of Schedule I appended hereto (hereinafter referred to as “ the said Security Guards”), employed with the 
Principal Employer mentioned in Column (4 ) of the said Schedule I, employed by M /s . Bombay Intelligence 
Security ( India ) Ltd ., (Raigad District), Shop No. 22/ 23 , Thakkar Tower C .H . S . Ltd ., Plot No. 86 , Sector 17 , 
Vashi, Navi Mumbai 400 703 and owner Shri Ramnivas Satyanarayan Singh have applied for grant of 
exemption , under Section 23 of the Maharashtra Private Security Guards (Regulation of Employment and 
Welfare) Act, 1981 (Mah . LVIII of 1981 ) from the operation of all provisions of the said Act and the Maharashtra 
Private Security Guards (Regulation of Employment and Welfare ) Scheme, 2002 (hereinafter referred to as 
“ the said Scheme" ) ; 


And whereas, the Government of Maharashtra , after consultation with the Advisory Committee and after 
verification of the benefits enjoyed by the said Security Guards is of the opinion that they are in enjoyment 
of benefits, which are on the whole not less favourable to them than the benefits provided by and under the 
said Act and the said Scheme. 


Now , therefore, in exercise of powers conferred by Section 23 of the Maharashtra Private Security Guards 
(Regulation of Employment and Welfare ) Act, 1981, the Government of Maharashtra hereby exempts the said 
Security Guards from operations of all provisions of the said Act and the said Scheme, for a period of three 
years from the date of publication this notification in Official Gazette , subject to conditions specified in 
Schedule II appended hereto : 


Schedule 1 


Class 


Sr. 
No . 


Name of Security 

Guard 

(2 ) 


Name and address 
of Principal “ of ” Employer 


( 1) 


(3 ) 


( 4 ) 


Security Guard 


- - - 


1 Rahul Sonawane 
2 Balkrushna Bonde 
3 Rajkumar Jha 
4 Lalan Jah 


- - - 


M /s. Glenmark Generies Ltd ., 

Glenmark Research Center , 
Plot No . M -4, Taloja , Dist. Raigad . 

M /s . Alkem Laboratories Ltd ., 
C -6 , M .I. D .C ., Taloja , Dist. Raigad . 

M /s. Jonsons Mathew Chemicals 
India Pvt Ltd ., Plot No.6 , M .I. D . C . 

Taloja , Panvel, Dist . Raigad . 


5 Sharad Ganpat Kamble 
6 Namrata Shinde 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी ९-१५, २०१७/ माघ २० - २६, शके १९३८ 


Schedule 1- Concld . 


( 1 ) 


(2 ) 


(3 ) 


(4 ) 


Security Guard 


M /s. Gateway Terminals India Pvt., 
Ltd ., G . T . I. House , Jawaharlal Nehru 
Port , Nhava - Sheva, New Mumbai, 

Tal. Uran , Dist. Raigad . 


M /s . Cipla Ltd ., A -42, Patalganga 
Industrial Area , M .I. D .C ., 

Dist . Raigad . 


— 


— 


- - - 


M /s . S . H . Kelkar & Co. Pvt . Ltd ., 
Vashivali, Tal. Khalapur, Dist. Raigad. 


7 Parmatma Prasad Upadhyay 
8 Dabal Singh 
9 Padambahadur Pulami 
10 Rakeshkumar Bairagi 
11 Sahebrao Sawant 
12 Suryabahadur Ranabahadur 
13 Laxman Patil 
14 Deepakkumar Sharma 
15 Kailash Dhuwab 
16 Bhimrao Nikalje 
17 Nilesh Patil 
18 Laxman Sonkamble 
19 Vishal Mhatre 
20 Ravindra Salunke 
21 Mukund Katare 

Ashok Kumar Shaha 

Gautam Chintaman Jadhav 
24 Vinaykumar Sahu 
25 Dilip Rambhau Swansi 
26 Gurudev Singh 
27 Suraj Prasad Singh 
28 Shailesh Patil 
29 Janardhan N . Thakur 
30 Kashmir Singh 
31 Yashwant Jadhav 
32 Rajesh Godiwale 
33 Kanchedilal Sen 
34 Rajeshkumar Singh 
35 Jiyalur Rahman 
36 Raj Bahadur Singh 
37 Premchand Singh 
38 Shitu Narendra Malakar 
39 Raghvendra Singh 
40 Sudip Malakar 
41 Pukhe Singh 
42 Rintu Kumar Singh 


ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÎ 


M /s . Sunny Vista Realators Pvt . 
Ltd ., Panvel Sez , Bhokarpada Village 
Poyanje , Tal. Panvel, Dist . Raigad . 


M / s. Matrix , Laboratories Ltd ., 
Unit 110 , 1A / 2 , Taloja , M .I.D .C ., 

Panvel, Dist. Raigad . 
M /s . Forbes & Co . Ltd . Container 

Freight Station , Veshavi, 
Tal. Uran , Dist. Raigad . 


43 Blairam Mhatre 


, , — 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९- १५, २०१७/ माघ २० - २६, शके १९३८ 


Schedule 1 - Concld . 


( 1) 


- 


(2 ) 


( 3 ) 


Security Guard 

- - - 


M / s. APM Terminal India Pvt. Ltd ., 
Mearks CFS , Anex , Plot No. 5 - 18 , 
Sector 6 , Drongiri, Navi Mumbai. 


44 Prashant Bogonham 
45 Haushila Prasad Dube 
46 Santosh Goyaji 
47 Gyanendra Singh 
48 Upendra Singh 
49 Kuldip Singh 
50 Vijay Kadam 


- - - 


— ,, — 


Z 


Security Guard 


M /s . Aditya Birla Nuvo Ltd ., 
Hightech Carbon , Lohap Village , 

Patalganga , Talavali , 
Tal. Khalapur, Dist . Raigad . 


Note . — Government of Maharashtra does not take guarantee of any sort as regards to Security Guards. 

Principal Employers can employ these Private Security Guards at their own risk . 


Schedule II 
Conditions to be followed by the Employer Agency and Principal Employer 


1 . Police Verification. — Police Verification Certificates regarding antecedent of the guards as well as the 
employer of such guard is necessary . Licence under the Private Security Agency ( Regulation ) Act, 2005 is 
also compulsory on the part of Employer Agency . 

2 . Training . – Adequate training shall be imparted to the Security Guards before they are deployed . 

3 . Educational Qualifications, Physical Fitness and other requirements. - Educational, physical and other 
requirements for the Security Guards shall be as follows : 

Minimum Educational Qualification : 8th Standard Passed . 
Physical Requirements ( A ) ( 1) Height — 162 cm . 

(2) Weight — 50 kg . 
( 3) Chest — 79 cm . (Without Expansion ) and 84 cm . (On Expansion ) 

(4 ) Sight — If wearing glasses, the glass should not have excess number. 
( B ) In case of tribal candidates, there will relaxation of 5 c.m . in height and 

2 c .m . in chest . 
4 . Benefits. - Benefits for Security Guards shall be as follows : 

(a ) Uniform : Two pairs in a year. 
(6 ) Shoes : One pair of leather shoes in a year. 

(c ) Rainy and Winter Uniform : (Once in two years ) Raincoat , Trousers and Cap , Woollen Coat and 
Pant. 

5 . Wages and other statutory Benefits. Exempted Security Guard shall open his account in a Nationalised 
Bank and agency shall give crossed cheque to each Security Guard equivalent to his earned wages by 7th 
of every month . Statement showing details of wages paid in Form “ C ” shall be submitted to the Security 
Guards Board by 10th of every month . 
The Agency shall give the following benefits to the Security Guards : 
Ex -Gratia 

10 % of wages 
Gratuity 

4 % of wages 
Leave with wages 

6 % of wages 
Paid Holidays 

1 % of wages. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९- १५ , २०१७ / माघ २० - २६, शके १९३८ 


५७ 


Contribution to be deposited with the Competent Authorities in respect of various statues such as Provident 
Fund , E . S. I. etc. applicable to the Principal Employer, shall be deposited by the Agency with such authority 
and challan thereof be submitted to the Board for information . The Security Guards Agency should give 
regular receipt to the Guard and submit a consolidated report of the abovesaid transactions to the Government, 
the Commissioner of Labour and the Security Guards Board every six months. In case of default, the Agency 
shall be held responsible and shall be liable for cancellation of exemption . 

6 . Overtime Allowance. — Overtime Allowance should not be less than double the rates of wages existing 
at that time on the anology of the Security Guards deployed by the Security Guards Board . The ultimate 
responsibility in this respect lies on the concerned Principal Employer . 

It is the responsibility of the Principal Employer to pay wages and provide benefits to the Security Guards . 
The Principal Employer, in turn , shall ensure that the guards deployed at his establishment are getting wages 
and benefits not less favourable than those available under the Scheme. 


7 . Filling of Returns — (a ) Quarterly Return . — Agency to submit quarterly return to the Government, the 
Commissioner of Labour and Board in the first week of first month of the quarter ( January , April, July and 
October) in respect of employment of Security Guards in Form “ A ” appended hereto . 

(6 ) Half Yearly Return . — ( 1) Half Yearly Return in Form “ B ” appended hereto shall be submitted by the 
Agency in respect of Guards engaged ,who have left and newly recruited to the Government, the Commissioner 
of Labour and Board . 


ernn 


er 


( 2 ) The Security Guard Agency should make regular contribution of employees Provident Fund and ESIC 
of the concerned Security Guards and give regular Receipts to the guard and submit a consolidated report 
of the above said transaction to the Government, the Commissioner of Labour and the Security Guards Board 
every six months. 

( 3) The Security Guard Agency should submit proof of the previous contributions of employees Provident 
Fund and ESIC within a period of three months from the date of publication of this Notification to the 
Government. Otherwise , the exemption given to the concerned Security Guards will be cancelled . 

(c) Annual Return . Every Agency shall submit at Annual Return of Income Tax, P. F ., E .S.I. duly certified 
by Chartered Accountant, in Form - D on or before 30th of June of every year to the Government and the 
Board , alongwith copies of challans and other details. 

8 . Enrollment of the Agency with the Board . — The Agency should get itself enroll with the Board according 
to the provisions of Clause 13 (2 ) of the Maharashtra Private Security Guards ( Regulation of Employment and 
Welfare ) Scheme, 2002 , as an employer agency and shall register exempted Security Guards under Clause 
14 (3 ) of the Scheme applying in the Form devised by the Board by paying prescribed registration fee within 
a period of one month from the date of issuance of this Notification . 

9 . Registration of Principal Employer of Employer Agency. — The Principal Employer who is engaging 
exempted Security Guards of the Agency shall get register with the Board as provided under Clause 13 ( 1) (a ) 
of the Scheme within 15 days from date of exempted Notification , applying in the Form devised by the Board 
by paying prescribed registration fee . 

10 . Enrollment fees. — While getting itself registered with the Board , the Agency should pay Registration 
Fee to the Board as per Clause 17 of Maharashtra Private Security Guards (Regulation of Employment and 
Welfare ), Scheme 2002 within stipulated time. 

11. Registered Office. — Every Agency shall have registered office which shall be notified to the Government, 
Commissioner of Labour and the Board . In case of change in address or change in name, the same shall be 
informed to the Government and to the Board alongwith documentory proof thereof within a period of 15 
days from such change , so as to Government can issue Notification in respect thereof. Board shall take note 
of such changes after issuance of the Notification . 

12 . Allotment of Guards. — The Agency shall not allot their Security Guards to such Principal Employers 
who are registered with the Board . If agency deployes its Security Guards to such Principal Employer in that 
case exemption will be cancelled . 
भाग एक - ल - ८ 


५८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९- १५, २०१७/ माघ २० - २६, शके १९३८ 


13 . Issue of Identity Cards/ Attendance Card . — Every Agency shall issue identity card , attendance card to 
Security Guards and Officers engaged and deployed by them . 

14 . Payment of Legal Dues. — Whenever a Security Guard leaves his job , it is obligatory on the part of the 
agency to pay all the legal dues to him and copy of the records thereof shall be submitted to the Board 
including gratuity and other legal dues . 

15 . Employment with one principal Employer at a time. Every Agency shall also ensure that its Security 
Guards shall not work for more than one Principal Employer at a time. 

16 . If any Security Guard is asked to work beyond the radius of 50 kms. from his place of residence , the 
Employer Agency shall pay an allowance @ 20 % of total emoluments of such Security Guard . 

17 . The Agency and Principal Employer is liable to abide with any other terms and conditions, which may 
be imposed in favour of Security Guard by the Government of Maharashtra or Board in future. 

18 . The exempted Security Guard Agency should pay levy @ 3 % to the Board per month on wages paid 
to the Security Guards on or before 10th of every month . The agency should start paying such levy within 
the period of 1 month from the date of exemption Notification . 

The employer agency who persistantly makes default in remitting the amount of 3 % levy within the time 
limit specified as above, shall further pay by way of penalty, surcharge @ 10 % of the amount to be remitted . 

19 . In case, the Principal Employer discontinues the exempted Security Guards due to expiry of agreement 
or due to any reason , in that case, the agency shall submit the details of such Principal Employers and the 
Security Guards to the Board within 7 days from such discontinuation . In such case the registration of the 
said Principal Employer shall stand cancelled . The agency shall also submit the details of Security Guards 
who have left the services due to any reason alongwith details of the Principal Employers to the Board and 
concerned Police Station within 7 (Seven ) days . On receipt of the above details Board will cancel the 
registration of such exempted guards. 

20 . From the amount of the payment made by the Principal Employer to the Security Agency , the 
Security Guards will be paid at least an amount which has been fixed by the Board towards the wages and 
all the statutory benefits towards Provident Fund, E . S .I. C ., Payment of Bonus , leave with wages, leave on 
national holidays etc . or the same shall be the amount equivalent to 56 % of the gross payment made by the 
Principal Employer to the Security Agency , whichever is higher. 

21. The Principal Employer will pay to the agency on a prorata basis for the reliever who would be 
relieving the Security Guard in case of his weekly off or the amount paid to the reliever shall be 10 % of the 
basic wages, or whichever is higher . 

22 . The amounts of levy to be deposited to the Security Guards Board , the cost of training of the Security 
Guards , the cost of supervision , administration of profits of the agency the total cost of which will not exceed 
more than 30 % of the total amount paid by the Principal Employer to the agency . 

23. The Service Tax will be levied on the total mandatory cost mentioned herein above at the rate which 
is in force at any given point of time. 

24 . In addition to this uniform will be provided to the Security Guards. For this purpose an amount of 
4 % per annum should be delineate . 


25 . Wages of the Security Guards will be paid not later than 7th of every next month . 


Breach of any of above conditions by the employer agency shall make employer agency liable for cancellation 
or revocation of the exemption granted under this notification . 


It shall be the responsibility of the Principal Employer to see that the terms, conditions and rules are 
followed scrupulously and in case the agency fails to grant the benefits to the exempted Security Guards as 
per the conditions of Notification the Principal Employer will be held responsible to pay the same to the 
exempted Security Guards . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९ -१५ , २०१७/ माघ २० - २६, शके १९३८ 


FORM “ A ” 

Quarterly Return to be filed by the Agency 
Quarterly Return for the months 

Date : 
( January -March 
April - June 
July - September 

October-December ) : 
Name and Address of the Agency : 
Notification No. and Date : 
Registration No. of Agency with the Board : 


Serial 
Number 


Number and Address of 
the Principal Employer 


Location of Security 
Guards deployed 


Name and 

Category 
of the Guards 


( 1 ) 


( 2 ) 


(3 ) 


( 4 ) 


Authorised Signatory , 


(Name and Designation ). 


FORM “ B ” 
Half Yearly Return to be submitted by Security Guards Agency 
Period of Return : January to June/ 

Date : 
July to December 
Name and Address of the Agency : 
Notification No. and Date : 
Registration No. of Agency with the Board : 


Serial 
No. 


Name and 

Address of 
Principal Employer 


Total No . of 
Security Guards 

engaged 
Categorywise 


No. of 
Security Guards 
who have left 

the Security 
Guards Agency 
Categorywise 

( 4 ) 


Number of 
Security Guards 
Newly Recruited 

Categorywise 


(1) 


(2) 


( 3 ) 


(5 ) 


Authorised Signatory , 


(Name and Designation ). 


भाग एक - ल - ८अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९- १५, २०१७/ माघ २० - २६, शके १९३८ 


FORM “ C ” 
Statement to be submitted to the Security Guards Board regarding 

disbursement of wages . 
Disbursement of wages for the month of : 
Name and Address of the Principal Employer : 
Name of the Bank (Branch and Address ) : 


Serial 


No. and Date of 

the Cheque 


Amount 


Name of the 
Security Guard 

( 2 ) 


No. 


( 1) 


( 3 ) 


( 4 ) 


Authorised Signatory , 


(Name and Designation ). 

FORM “ D ” 
Annual Return to be submitted by Security Guards Agency 
Period of Annual Return : 

Date : 
Name and Address of the Agency : 
Notification No. and Date : 
Registration No. of Agency with the Board : 


1 Woces 


Serial 
No. 


Months Total No. of 
(April to March ) Security Guard 

engaged 
(2 ) (3 ) 


Total Wages 

Paid to the 
Security Guard 


The Wages on 

which the P . F . 
Contribution is deducted 


3 % Levy 
Submitted to 

Board 
(6 ) 


(1) 


(4 ) 


Authorised Signatory, 


(Name and Designation ). 


By order and in the name of the Governor ofMaharashtra , 


N . D . THORVE , 


Section Officer . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९-१५, २०१७/ माघ २० - २६, शके १९३८ 

उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २५ जून २०१४ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र खाजगी सुरक्षा रक्षक (नोकरीचे नियमन व कल्याण ) अधिनियम , १९८१. 

क्रमांक एसजीए- २०१३/ प्र. क्र . १४ / काम -५ . — ज्याअर्थी, महाराष्ट्र खाजगी सुरक्षा रक्षक (नोकरीचे नियमन व कल्याण ) अधिनियम, १९८१ 
( १९८१ चा महा. ५८ ) च्या कलम २३ अन्वये असलेल्या प्राधिकारान्वये महाराष्ट्र शासनाने, समक्रमांकाच्या दिनांक ६ एप्रिल २०१३ रोजीच्या 
अधिसूचनेन्वये ( यापुढे जिचा उल्लेख “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे) मे . बॉम्बे इंटेलिजन्स सिक्युरिटी ( इंडिया) लि ., ( रायगड 
जिल्हा), (यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त एजन्सी ” असा करण्यात आला आहे), यांच्या उक्त अधिसूचनेसोबतच्या परिशिष्ट १ मधील रकाना (२ ) 
मध्ये दर्शविलेल्या ३१७ सुरक्षा रक्षकांना खाजगी सुरक्षा एजन्सीज (नियमन ) अधिनियम, २००५ अंतर्गत परवान्याची प्रत उक्त अधिसूचना 
राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ४५ दिवसांत शासनास सादर करील, या अटीच्या अधीन राहून सूट दिली होती . 

आणि ज्याअर्थी, मे. बॉम्बे इंटेलिजनस सिक्युरिटी ( इंडिया ) लि ., ही एजन्सी उक्त परवान्याची प्रत ४५ दिवसांच्या विहित केलेल्या कालावधीत 
सादर करू न शकल्याने महाराष्ट्र सासनाने उक्त एजन्सीच्या ३१७ सुरक्षा रक्षकांना दिलेली सूट समक्रमांक दिनांक २५ जून २०१३ रोजीच्या 
अधिसूचनेन्वये रद्द करण्यात आली होती . 


आणि ज्याअर्थी, मे. बॉम्बे इंटेलिजन्स सिक्युरिटी ( इंडिया) लि ., ही एजन्सीने आता खाजगी सुरक्षा एजन्सीज (नियमन) अधिनियम, २००५ 
अंतर्गत सक्षम प्राधिकाऱ्याने निर्गमित केलेल्या परवान्याच्या नुतनीकरणाची प्रत शासनास सादर केली आहे . 


त्याअर्थी आता, महाराष्ट्र शासन याद्वारे समक्रमांकाची दिनांक २५ जून २०१३ रोजीची अधिसूचना अधिक्रमीत करीत आहे आणि समक्रमांकाची 
दिनांक ६ एप्रिल २०१३ रोजीची अधिसूचना शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ३ वर्षांच्या कालावधीकरिता नियमित करीत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


ना . द. थोरवे, 
कार्यासन अधिकारी . 


६२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी ९- १५, २०१७/ माघ २० - २६, शके १९३८ 


In pursuance of clause ( 3 ) of Article 348 of the Constitution of India , the following translation in English 
of the Government Notification , Industries, Energy and Labour Department, No. SGA. 2013 /C .R . 14 /LAB -5 , 
dated the 25th June 2014 is hereby published under the authority of the Governor . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


A . G . ASWALE , 
Joint Secretary to Government. 


INDUSTRIES , ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 25th June 2014 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA PRIVATE SECURITY GUARDS (REGULATION OF EMPLOYMENT AND WELFARE) ACT, 1981. 

No . SGA -2013/C .R . 14 /LAB-5 . — Whereas, Government of Maharashtra in exercise of powers conferred by 
Section 23 of the Maharashtra Private Security Guards (Regulation of Employment and Welfare ) Act, 1981 
(Mah . LVIII of 1981), Granted exemption to 317 Security Guards employed by M /s . Bombay Intelligence 
Security (India ) Ltd ., ( Raigad District), (hereinafter referred to as “ said agency ”) whose names are mentioned 
in Column (2 ) of Schedule 1 of the Notification of even No., dated 6th April 2013 (hereinafter referred to as 
“ said notification ”), subject to condition that the said agency shall submit to the Government of Maharashtra 
the Copy of License issued under the Private Security Agency (Regulation ) Act , 2005 within a period of 45 
days from the date of publication of the said notification in the Official Gazette. 

And whereas, M /s. Bombay Intelligence Security (India ) Ltd ., could not sumbitted the copy of the said 
License within the stipulated period of 45 days , the Government of Maharashtra has been cancelled 
the exemption granted to the 317 security guards of the said agency vide notification of even number dated 
25th June 2013. 


And whereas, now M / s. Bombay Intelligence Security ( India ) Ltd ., have submitted to the Government the 
renewal copy of License Issued by the competent Authority under the Private Security Agency (Regulation ), 
Act, 2005 . 


Therefore now , the Government of Maharashtra is hereby suppressing the notification of even number 
dated 25th June 2013 and continuing the notification of even number dated 6th April 2013 for the period of 
3 years from its date of publication in the Official Gazette. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


N . D . THORVE , 
Section Officer. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९ -१५, २०१७/ माघ २०- २६, शके १९३८ 


१७४ 


शुक्रवार, जून २७, २०१४ / आषाढ ६, शके १९३६ 


उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक २७ जून २०१४ 


अधिसूचना 
महाराष्ट्र खाजगी सुरक्षा रक्षक (नोकरीचे नियमन व कल्याण ) अधिनियम, १९८१. 

क्रमांक एसजीए. २०१४/ प्र. क्र . १३७ / काम - ५. — ज्याअर्थी, ज्यांची नावे यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक च्या स्तंभ ( २) मध्ये नमूद केलेली 
आहेत अशा विवक्षित सुरक्षा रक्षकांना ( यात यापुढे ज्यांचा उल्लेख “ उक्त सुरक्षा रक्षक " असा करण्यात आला आहे), उक्त अनुसूची एक च्या 
स्तंभ ( ४) मध्ये नमूद केलेल्या मुख्य मालकाकडे कामावर ठेवलेले आहे, अशा मे . पुना सेक्युरीटी इन्व्हेस्टीगेशन अँड कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस 
प्रा . लि ., २०८ / २, फिली कमर्शिअल सेंटर , रेल्वे स्टेशन रोड, पिंपरी, पुणे ४११ ०१८ व मालक ले. कर्नल मारुतराव नारायणराव कामटे 
(निवृत्त ) यांनी महाराष्ट्र खाजगी सुरक्षा रक्षक ( नोकरीचेनियमन व कल्याण ) अधिनियम , १९८१ ( १९८१ चा महा . ५८ ) याच्या कलम २३ अन्वये 
उक्त अधिनियमाच्या सर्व तरतुदी आणि महाराष्ट्र खाजगी सुरक्षा रक्षक ( नोकरीचेनियमन व कल्याण ) योजना, २००२ (यात यापुढे ज्याचा उल्लेख 
“ उक्त योजना ” असा करण्यात आला आहे) यांच्या अंमलबजावणीतून सूट मिळण्यासाठी अर्ज केला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, सल्लागार समितीशी विचारविनिमय केल्यानंतर व उक्त सुरक्षा रक्षकांना मिळत असलेल्या लाभांची पडताळणी केल्यानंतर , 
त्यांना मिळत असणारे लाभ हे उक्त अधिनियमाद्वारे व त्या अधिनियमान्वये आणि उक्त योजनेद्वारे व तद्न्वये तरतूद केलेल्या लाभांपेक्षा एकंदरीत 
पाहता कमी फायदेशीर नाहीत , असे महाराष्ट्र शासनाचे मत झालेले आहे . 


त्याअर्थी, आता महाराष्ट्र खाजगी सुरक्षा रक्षक (नोकरीचेनियमन व कल्याण ) अधिनियम, १९८१ याच्या कलम २३ अन्वये प्रदान केलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून , महाराष्ट्र शासन याद्वारे उक्त अधिनियमाच्या व उक्त योजनेच्या सर्व तरतुदींच्या अंमलबजावणीतून उक्त खाजगी सुरक्षा 
रक्षकांना, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची दोन मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या शर्तीच्या अधीन राहून, राजपत्रात ही अधिसूचना प्रसिद्ध केल्याच्या 
दिनांकापासून तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी सूट देत आहे . 


जपत्रा 


।।।।। 


।।। 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९- १५, २०१७ / माघ २० - २६, शके १९३८ 

अनुसूची १ 
अ . क्र . सुरक्षा रक्षकांचे नाव 

वर्ग 

मुख्य मालकाचे नाव व पत्ता 
( २ ) 

( ४ ) 
१ चौधरी भानुदास काशिनाथ 

सुरक्षा रक्षक 

अडोर वेल्डींग लिमिटेड , एम . आय. डी . सी . 
२ चावरे दत्तात्रय बापुराव 

चिंचवड , पुणे. 
३ लोंढे तुकाराम अजिनाथ 

- " 
४ जाधव अबाजी बाळू 
५ यादव मोहन सदाशिव 
६ नवगिरे गौतम ईरप्पा 

सुरक्षा पर्यवेक्षक 
७ मालुसरे दत्तात्रय नारायण 

सुरक्षा रक्षक 
८ चव्हाण सोपान तुकाराम 
९ मान्टे सजय किसन 
१० आंबेकर विकास रंगराव 
११ अगवणे हरि गणपती 
१२ गंगावणे बाबुलाल नामदेव 

ॲलिकोन कास्टलॉय लिमिटेड, गट नं . १४२६ , 
१३ तापकिरे महादेव मल्लप्पा 

शिक्रापूर, ता . शिरूर, पुणे. 
१४ कांबळे राजु नामदेव 
१५ मुळे रोहिदास सदाशिव 
१६ जांबकर काशिनाथ महादेवराव 
१७ काळे पप्पू हाजू 
१८ शिंदे नामदेव निवृत्ति 
१९ नवगिरे अर्जुन भानुदास 
२० सोमवंशी संजय लिंबाजी 
२१ मोरे नथुराम गणपत 

सुरक्षा अधिकारी 
२२ कोठावले बालाजी नारायण 

सुरक्षा पर्यवेक्षक 
२३ गायकवाड भागवत शिवाजी 

सुरक्षा रक्षक 
२४ गायकवाड अभिमान अर्जुन 

सुरक्षा पर्यवेक्षक 

अमकोर रीजीड प्लास्टीक इंडिया प्रा . लि . , 
२५ महामुनी अर्जुन मधुकर 

सुरक्षारक्षक 

गट नं . ११९ - १२३, गाव धानोरी आळंदी, 
२६ ठाकुर नरहरी साधु 

मरकळ रोड, ता . राजगुरूनगर, पुणे . 
२७ गायकवाड विष्णु जनार्दन 
२८ पवार संतोष वसंत 

- " 
२९ सावंत भगवान सोपना 
३० साने सुदाम जनार्दन 
३१ पगडे अंकुश बबन 

सुरक्षा पर्यवेक्षक 
३२ भुतेकर प्रकाश सदाशिव 

सुरक्षा रक्षक 
३३ घाटपांडे सुहास दिगंबर 

आशरा कन्सलटंट प्रा . लि . , 
३४ लोहार दादासाहेब किसन 

एरंडवणा, कर्वे रोड, पुणे. 
३५ मारणे उल्हास बबन 
३६ गाडे मनोज बाळासाहेब 
३७ पानकुरे प्रकाश शंकर 
३८ पाटील राजाराम महिपती 


।।।।।। 


___ ” 


___ 


_ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी ९-१५, २०१७/ माघ २० - २६, शके १९३८ 

अनुसूची १ – चालू 
( १) ( २ ) 

___ ( ४ ) 
३९ बंडगर दिलीप सिधु 

सुरक्षा रक्षक 

ॲटलस अॅटोमोटीव्ह कॉपोन्टंस लि ., डी - २ , 
४० सुर्वे केशव अप्पा 

प्लॉट नं . ५८ / ५९, एम . आय. डी. सी . चिंचवड , 
४१ होळकर संजय सांडू 

पुणे ४११ ०१९ . 
४२ लहाने तुकाराम भागवत 
४३ मुढे ज्ञानेश्वर रावसाहेब 

- " 
४४ जमादार अशोक विठ्ठल 
४५ सोनवणे दत्तात्रय सिताराम 
४६ सानप नागेश मनोहर 
४७ बन उमाकांत गणपतराव 

सुरक्षा पर्यवेक्षक 

भारत फोर्ज लि ., मुंढवा, पुणे ४११ ०३६. 
४८ शेळके म्हसू किसन 
४९ माळी जंबुकुमार दगडू 
५० तिबले गोविंद हरि 

मुख्य सुरक्षा रक्षक 
५१ जाधव दिलीप शंकर 

सुरक्षा पर्यवेक्षक 
५२ गगवे सुरेश गोविंद 

सुरक्ष रक्षक 
५३ कुंभार रविंद्र बाळकृष्ण 
५४ लोंढे हनुमंत कोडिंबा 
५५ रक्तताटे धर्मराज श्रिराम 
५६ भुजबळ सतिश सुहास 

मुख्य सुरक्षा रक्षक 
५७ सावंत मारोती ज्ञानु 

सुरक्षा रक्षक 
५८ पोतदार धनाजी भास्कर 
५९ लिंगायत प्रविण जगदिश 
६० पाटील राजेंद्र शामराव 
६१ शिंदे अविनाश दामोदर 
६२ नवाने नागनाथ लिंबाजी 
६३ जाधव रघुनाथ नारायण 
६४ गायकवाड चंद्रकांत बाबासाहेब 
६५ सुतार गजानन धनाजी 
६६ शिंदे राजेंद्र काशिनाथ 
६७ येरमुलकर सुरेंद्र किसनराव 

सुरक्षा पर्यवेक्षक 
६८ पानखेडे सचिन नंदु 

सुरक्षा रक्षक 
६९ मोरे कमलेश रामचंद्र 

__ _ 
७० भोगन शिवाजी परशराम 
७१ भरेकर उमेश शामराव 

मुख्य सुरक्षा रक्षक 
७२ पाटील सचिन महादेव 

सुरक्षा रक्षक 
७३ जाधव तुकाराम केरबा 
७४ कांबळे मुकेश शंकर 
७५ सोमवंशी चंद्रशेखर बाबासाहेब 
७६ भुसनुर मयप्पा चिमाजी 

७७ शेख कलिम गणिसाब 
भाग एक - ल - ९ 


।। 


।।।। 


।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।। 


।। 


। 


। 


। 


। 


। 


। 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल , गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी ९- १५ , २०१७/ माघ २० - २६, शके १९३८ 
अनुसूची १ – चालू 

__ ( ४ ) 


( ३ ) 


सुरक्षा रक्षक 


भारत फोर्ज लि ., मुंढवा, पुणे ४११ ०३६ . 


। 


।। 


।। 


।। 


।। 


। 


भारत फोर्ज लि ., गाव कुरूळी, चाकण , पुणे . 


मुख्य सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा पर्यवेक्षक 
सुरक्षा रक्षक 


७८ धमाळ रविंद्र बबनराव 
७९ चव्हाण प्रविणकुमार वसंतराव 
८० शिंदे अजय सहदेव 
८१ गुजले भाऊसाहेब रामचंद्र 
८२ जाधव आनंदराव बलवंत 
८३ दारूटे पांडुरंग लक्ष्मण 
८४ पाटील अनिल गुंडू 
८५ रूपनर अशोक सोपान 
८६ जाधव विजय भगवान 
८७ सोलंणकर एकनाथ सिदराम 
८८ पाटोळे कमलाकर बाबूराव 
८९ सायकर विकास अंबादास 
९० सावंत सुधाकर विठ्ठल 
९१ गालफाडे अभिजीत प्रकाश 
९२ साळवेदिलीप महादेव 
९३ नलावडे विष्णु शंकर 
९४ कड ज्ञानेश्वर नंदकुमार 
९५ जाधव सचिन व्यंकटेश 
९६ अंबोरे रामचंद्र भगवान 
९७ राऊत जगन्नाथ तुकाराम 
९८ बिरादार विथप्पगौडा बसनगौडा 
९९ जाधव रविंद्र माणिक 
१०० पाटील राजाराम भास्कर 
१०१ यादव राजेंद्र बाबुराव 
१०२ शेख अमिन पापाभाई 
१०३ करंडे दिलीप रामचंद्र 
१०४ साळुखे तानाजी भगवान 
१०५ येवले संयोग नारायण 
१०६ पाटील दत्तात्रय विनायकराव 
१०७ सोनावणे पांडुरंग बलीराम 
१०८ डांगे तोफिक मुबारक 
१०९ गोडसे भाऊसाहेब देवराम 
११० माने रामरतन मुरलिधर 
१११ कदम नारंद लक्ष्मण 


मुख्य सुरक्षा रक्षक 


सुरक्षा रक्षक 


।।।।।।।।।।।।। 


___ __ 


_ 


सुरक्षा पर्यवेक्षक 


सुरक्षा रक्षक 


ब्रिटन कारपेट आशिया प्रा . लि . , 
गट नं . ४१४ - ४१६, मु . पो . उरवडे, 

___ ता . मुळशी, पुणे . 


सुरक्षा पर्यवेक्षक 


६७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी ९-१५, २०१७/ माघ २० - २६, शके १९३८ 

अनुसूची १ - चालू 
__ ( २ ) ( ३ ) 

( ४ ) 


( १ ) 


सुरक्षारक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
___ _ _ 


ब्रिटन कारपेट आशिया प्रा . लि ., 
गट नं . ४१४ - ४१६, मु. पो . उरवडे, 

ता . मुळशी, पुणे . 


__ " 
____ " 


सुरक्षा रक्षक 


कॅपजेमिनी इंडिया प्रा . लि ., 
टेक्नॉलॉजी पार्क , एम. आय. डी . सी ., 

तळवडे, पुणे . 


। 


_____ ” 
सुरक्षा पर्यवेक्षक 
सुरक्षा पर्यवेक्षक 
सुरक्षा पर्यवेक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
___ _ " 


।। 


।। 


। 


।। 


११२ पवार अशोक हरिदास 
११३ घुटे कृष्णात काशिनाथ 
११४ शिंदे महेश मनोहर 
११५ चव्हाण हनुमंत रामलिंग 
११६ खोपडे संजय एकनाथ 
११७ पोईपकर किरण शंकर 
११८ मोरे विठ्ठल गणपत 
११९ वासनिक कुमार गोविंदराव 
१२० जाधव भिमराव महीपती 
१२१ चौबे अशोक दत्तोबा 
१२२ पटेल राजकुमार ननाकु 
१२३ वाणी ज्ञानेश्वर विश्वनाथ 
१२४ टिळेकर प्रविण शंकर 
१२५ सोनटक्के संतोष सुदाम 
१२६ अडकिने मनोज संतोष 
१२७ खाडे शरद बाबुराव 
१२८ नगारे भगवंत दिनकर 
१२९ देशमुख दौलतराव हनुमंतराव 
१३० कठाले बापु विष्णु 
१३१ मोरे सुनिल विठोबा 
१३२ गुरव राजेंद्र रतिलाल 
१३३ पोटे सौदागर अरविंद 
१३४ खोमणे संतोष दगडू 
१३५ टिळेकर जयकुमार बबन 
१३६ वाळुज कुंडलिक विठ्ठल 
१३७ मोरे बाळु सदाशिव 
१३८ लोंढे महेश हेमंत 
१३९ उतेकर राजेश सखाराम 
१४० चोपडे गजावव निवृत्ती 
१४१ अंकुशराव विठ्ठल बापुराव 
१४२ निंबाळकर संगीता नंदकुमार 
१४३ खान शबाना अय्याज 
१४४ करडे सचिन भास्कर 
१४५ तनावडे श्रिकृष्ण भगवान 
१४६ आरडे संजीव धोंडीबा 


।। 


। 


।। 


सुरक्षा पर्यवेक्षक 


। 


सुरक्षा रक्षक 


।। 


" 


।। 


। 


। 


सुरक्षा पर्यवेक्षक 
महिला सुरक्षा पर्यवेक्षक 
महिला सुरक्षा रक्षक 

सुरक्षा रक्षक 


__ _ ” 


भाग एक - ल -९अ 


" 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल , गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी ९- १५ , २०१७/ माघ २० - २६, शके १९३८ 
अनुसूची १ - चालू 

___ ( ४ ) 
१४७ कळोखे सुलोचना कैलाश 

महिला सुरक्षा रक्षक 

कॅपजेमिनी इंडिया प्रा . लि ., 
१४८ उतेकर नारायण शिवराम 

सुरक्षा पर्यवेक्षक 

टेक्नॉलॉजी पार्क , एम . आय. डी . सी . 
१४९ कांबळे विनोद उत्तम 

सुरक्षा रक्षक 

तळवडे, पुणे. 
१५० काले दत्तात्रय तुकाराम 

__ _ ” – 
१५१ माने प्रदीप किसन 

__ _ ” 
१५२ खान आयुब ईनायत 
१५३ कुलकर्णी कल्याणी अजित 

महिला सुरक्षा रक्षक 
१५४ जाधव दिपक मनोहर 

सुरक्षा रक्षक 
१५५ परीट संगीता विनायक 

महिला सुरक्षा रक्षक 
१५६ खोल्लम सागर श्रमकांत 

सुरक्षा रक्षक 
१५७ मेचकर मच्छिंद्रनाथकिसन 
१५८ घुले गणपत किसनराव 
१५९ सोनावणे नंदकुमार विठोबा 
१६० टिळेकर बाळु रघुनाथ 
१६१ बुलबुले परमेश्वर नारायण 
१६२ काळोखे राजूशिवराम 

सुरक्षा पर्यवेक्षक 
१६३ बरावकर प्रमोद दगडू 

सुरक्षा रक्षक 
१६४ भागवान रीयाज अहमद 

__ _ " 
१६५ झा आदित्यनारायण पेखन 
१६६ पाटील लक्ष्मण रंगनाथ 
१६७ मुल्ला मौलासाहेब हाजीसाहेब 

सुरक्षा पर्यवेक्षक 
१६८ कोकणे सदानंद भिमराव 

सुरक्षारक्षक 
१६९ पाटील प्रदीप दिनकर 

सुरक्षा पर्यवेक्षक 
१७० पाटील नथुविठ्ठल 

सुरक्षा रक्षक 
१७१ जगधाने नरहरी मधुकर 
१७२ भसे राजु बबन 
१७३ सिंग बिनोद जगदीश 
१७४ घोगरे अशोक रामचंद्र 
१७५ मुल्ला सलीम गुलाब 
१७६ माळी नारायण अभिमान 
१७७ शिंगटे हिंदुराव विष्णु 
१७८ निकम चंद्रकांत माणिक 

सुरक्षा पर्यवेक्षक 
१७९ लोहार संतोष वसंत 

सुरक्षा रक्षक 
१८० पट्टनशेट्टी चंद्रकांत गुरप्पा 

_ _ _ 
१८१ दास जगबंधु उमाकांत 
१८२ गायवाड बाबुराव नागुराव 
१८३ भुतेकर विजय आश्रुजी 


____ _ " 


।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।। 


। 


| 


| 


| 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी ९-१५, २०१७/ माघ २० - २६, शके १९३८ 

अनुसूची १ - चालू 
( २ ) 


सुरक्षा रक्षक 


कॅपजेमिनी इंडिया प्रा . लि ., 
टेक्नॉलॉजी पार्क , एम . आय . डी . सी ., 

तळवडे, पुणे. 


।।।।।।। 


कोस्मा इंटरनॅशनल (ई) प्रा . लि ., 
अ / १२ , एम . आय. डी . सी ., तळेगाव, 
नवलाख उंवरे , ता . मावळ , पुणे . 


सुरक्षा पर्यवेक्षक 


सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा पर्यवेक्षक 

सुरक्षारक्षक 
महिला सुरक्षा रक्षक 

सुरक्षा रक्षक 


ईमरसन एक्सपोर्ट इंजिनिअरिंग सेंटर , 
इमरसन टॉवर, मॅर्टीक्स बिल्डिंग , 

जुना मुंबई-पुणे रोड, पुणे. 


_ _ ” 


सुरक्षा पर्यवेक्षक 

" 


— ” 


१८४ निकाळजे रामेश्वर जनादन 
१८५ घोडेकर सुनिल सुभाष 
१८६ पवार रमेश मरिबा 
१८७ घोडके तेजस श्रिधर 
१८८ चौघुले संजय माणिक 
१८९ कछवे गोपाल ज्ञानोबा 
१९० जाधव नवलचंद नारायण 
१९१ आंबेकर किशोर बबन 
१९२ देवरे कैलास दशरथ 
१९३ निकम शिवाजी अप्पा 
१९४ झांबरे विजय बाळासो 
१९५ आगम मधुकर बागवान 
१९६ धुमाळ सुधाकर जर्नादन 
१९७ जाधव पद्मा प्रल्हाद 
१९८ पवार शिवाजी सिदराम 
१९९ जाधव राहुल जगन्नाथ 
२०० राजपुत भरतसिंग मल्हरी 
२०१ लाडके विलास भुजाबा 
२०२ माने भिकाजी अमृता 
२०३ वाडेदिपक जगन्नाथ 
२०४ पाटील काशिनाथ कौशिक 
२०५ धोतरे सचिन शिवाजी 
२०६ देसाई राजु महादेव 
२०७ नलावडे राजेंद्र गणपत 
२०८ साळवे महादेव सखाराम 
२०९ गुंजावळे गजानन बाबुराव 
२१० धवाने संतोष मारूती 
२११ ईथापे श्रिकांत अंकुश 
२१२ पारधी धनेश रामदास 
२१३ झा शंकरकिशोर अर्जुनप्रसाद 
२१४ पाटील रावसाहेब संभाजी 
२१५ सुर्यवंशी विजय साहेबराव 
२१६ गावडे सदाशिव अप्पा 
२१७ साखरे भरत प्रल्हाद 
२१८ कुरंगुले अमित दगडू 
२१९ यादव संदिप राजेंद्र 
२२० शिंदे दशरथ खंडू 
२२१ ठोंबरे विकास भागवत 


सुरक्षा रक्षक 


फ्युरेशिया अॅटोमोटीव्ह सिटींग (ई) प्रा. लि ., 
एम. आय. डी . सी., फेज - २, हिंजवडी , 

मान , मुळशी, पुणे . 


फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज लि ., 
डी १/ १० , एम . आय. डी . सी ., 

चिंचवड, पुणे . 


_____ " 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल , गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी ९- १५ , २०१७/ माघ २० - २६, शके १९३८ 

अनुसूची १ – चालू 
( २ ) 

( ४ ) 


(१ ) 


सुरक्षा रक्षक 


फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज लि ., 
डी १/ १०, एम . आय. डी . सी ., 

चिंचवड , पुणे. 


_ _ _ " 


M 


सुरक्षा पर्यवेक्षक 
सुरक्षा रक्षक 


फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज लि ., गट नं . ३९ , 

गवा उर्से, ता . मावळ, पुणे. 


। 


। 


। 


। 


। 


२२२ गुरव युवराज रंगनाथ 
२२३ माने गणेश मार्तंड 
२२४ चाटे पंढरीनाथ धोंडोबा 
२२५ वडगुले अर्जुन माणिकराव 
२२६ शिंदे आनंदा बाळासाहेब 
२२७ जाधव अनमोल शिवाजी 
२२८ भोसले शिवाजी साधु 
२२९ तांदळे विजयकुमार लिंगायत 
२३० दुरकर किरण रामचंद्र 
२३१ घोटकुले चंद्रकांत नारायण 
२३२ पाटील महादेव सुबाराव 
२३३ उत्तुरकर सुरेश रामचंद्र 
२३४ जाधव मारूती महादेव 
२३५ देऊळकर संजय महादेवराव 
२३६ गायकवाड अशोक ज्ञानदेव 
२३७ कुंभार प्रकाश बाबुराव 
२३८ जाधव विकास नामदेव 
२३९ वाघुले वैभव दिपक 
२४० कुटे दिनकर भगवान 
२४१ ताटे राजाराम कृष्णा 
२४२ सातपुते प्रमोद हनुमंतराव 
२४३ बामने श्रिकांत ननप्पा 
२४४ निलकंठ शेवलस महादेव 
२४५ हांडे अर्जुन ज्ञानदेव 
२४६ ईंगळे म्हाळसाकांत गणपत 
२४७ पराळे संदिप बाळासाहेब 
२४८ फुलारी सुनिल बंडप्पा 
२४९ देशपांडे पुरूषोत्तम गणेश 
२५० चावरे शंकर वसंत 
२५१ भालेकर जयदिप मुकुंद 
२५२ कोळी अनिल महादेव 
२५३ यादव प्रदिप राजेंद्र 
२५४ अबनवे अनिल दशरथ 


। 


" 


। 


। 


। 


। 


सुरक्षा पर्यवेक्षक 
सुरक्षा रक्षक 


। 


। 


। 


।।।। 


। 


A 


सुरक्षा पर्यवेक्षक 
सुरक्षा रक्षक 


फिनोलेक्स प्लासन इंडस्ट्रीज लि ., 

गाव उर्से, ता . मावळ , पुणे. 


गरवारे बेस्टेज लि ., अमर अविनाश प्लाझा , 

बंडगार्डन रोड , पुणे. 


।।।।।।।।। 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी ९-१५, २०१७/ माघ २० - २६, शके १९३८ 

७१ 
अनुसूची १ – चालू 
(१ ) ( २ ) ( ३ ) 

___ ( ४ ) 
२५५ मोरे निंबाजी दौलत 

सुरक्षा रक्षक 

गरवारे वॉल रोपस लि ., 
२५६ कल्याणशेट्टी बसवराज कोतरप्पा 

डी / १/ ११ , एम. आय. डी. सी., चिंचवड , पुणे . 
२५७ सुर्यवंशी रवि साहेबराव 
२५८ लहाडके चंद्रकांत कान्हुजी 
२५९ पंडीत दिलीप नरसिंग 
२६० मोरे अशोक रामप्रसाद 
२६१ भारवानी रफिक अकबर अली 
२६२ गोडसे नवनाथ हरीभाऊ 
२६३ चौधरी अतुल हनुमंत 
२६४ चांदे संदीप तुकाराम 

एच फुलंगर आणि कंपनी प्रा . लि ., 
२६५ नेवरेकर कलपेश कमलाकर 

मुंबई -पुणे रोड , पिंपरी, पुणे . 
२६६ शेळके नाऊ विठोबा 

सुरक्षा पर्यवेक्षक 
२६७ उत्तेकर राजश्री राजेश 

महिला सुरक्षा रक्षक 
२६८ लवाटे महादेव किसन 

सुरक्षा रक्षक 
२६९ खोमणे शत्रुघ्न जगन्नाथ 
२७० घाटपांडेहेमंत दिगंबर 

हेला इंडिया ॲटोमोटीव्ह प्रा . लि ., नॅनो स्पेस , 
२७१ जाधव शंकर सोपान 

से . नं . ५, बाणेर. 
२७२ सपकाळ अनिल नाथु 
२७३ पोटघन ज्ञानेश्वर तुकाराम 

हर्षवोगल कंम्पोनंन्टस (ई) प्रा . लि ., प्लॉट नं . ई-८४ , 
२७४ बेंद्रे रविंद्र सदाशिव 

सुरक्षा पर्यवेक्षक 

एम. आय. डी . सी., रांजणगाव , पुणे . 
२७५ डांगे दत्तात्रय बाबु 

सुरक्षा रक्षक 

__ _ _ ” 
२७६ सोनावने तानाजी आबासाहेब 

ईनोव्हेंटीव्ह इंडस्ट्रीज लि ., गट नं . ५६ / ३/ ४ / ५ , 
२७७ कांबळे संजय धनाजी 

- " 

गाव पिंपळे जगताप, ता. शिरूर, पुणे . 
२७८ ताठे सुनिल सोनबा 
२७९ देसले मच्छिंद्र दौलत 
२८० ताठे बाळासाहेब किसन 

_____ _ 
२८१ कोरडे दत्तात्रय कोंडीबा 

_ ” 
२८२ साबळे श्रीमंत साहेबराव 
२८३ यादव रामदरस मिठु 

सुरक्षा पर्यवेक्षक 

कल्याणी कारपेंटर स्पे . स्टील लि ., 
२८४ चव्हाण शशीकांत शंकर 

सुरक्षा रक्षक 

मुंढवा, पुणे. 
२८५ बेल राजाराम दगडू 
२८६ कुटे सुरेश विश्वनाथ 

सुरक्षा पर्यवेक्षक 
२८७ राऊळ लक्ष्मण सहदेव 

मुख्य सुरक्षा रक्षक 
२८८ मोरे नामदेव बंडू 

सुरक्षा रक्षक 
२८९ शेळके संतोष सुखदेव 


__ " 


_ _ _ " 


___ _ " 


। 


। 


। 


। 


। 


" 


। 


। 


। 


। 


। 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल , गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी ९- १५ , २०१७/ माघ २० - २६, शके १९३८ 

अनुसूची १ – चालू 
( १) (२ ) 

( ४ ) 
२९० सुगदरे वामन शंकर 

सुरक्षा पर्यवेक्षक 

कल्याणी कारपेंटर स्पे . स्टील लि ., 
२९१ कांबळे सर्जेराव महादेव 

सुरक्षा रक्षक 

मुंढवा , पुणे. 
२९२ पन्हाळकर प्रविण नामदेव 
२९३ आऊटे बाबाजी रामचंद्र 
२९४ हातमकर मंगेश मोहन 
२९५ जन्नू उमेश विश्वनाथ 
२९६ चव्हाण संदीप नंदकुमार 
२९७ मूर्ती कामनोबा कृष्णा 
२९८ रेडके बाळू हरीदास 
२९९ आंबोरे लक्ष्मण नारायण 
३०० पिसाळ अशोक नरसिंग 
३०१ बुरटे अशोक दशरथ 
३०२ तोरसकर अशोक बलवंत 
३०३ शिंदे शिवाजी सुखदेव 

सुरक्षा पर्यवेक्षक 
३०४ बांगर दत्तात्रय बाबुराव 

सुरक्षा रक्षक 
३०५ शेळके रावसाहेब दादाभाऊ 
३०६ अलगेरी होनप्पा निंगप्पा 
३०७ वाघमारे महादेव तुकाराम 
३०८ जगदाळे अमोल नंदकुमार 
३०९ कोठावळे नवनाथ फक्कड 
३१० घोडे विलासराव सोपान 

मुख्य सुरक्षा रक्षक 
३११ संकपाळ मच्छिंद्र महादेव 
३१२ भोंगळे दत्तात्रय धोंडीबा 
३१३ सुतार सतिश दत्तु 

- " 
३१४ सिनलकर जालिंधर नवनाथ 

सुरक्षा रक्षक 

कल्याणी हेज लेमर्ज लि ., 
३१५ होनकांबळे शांताराम मारूती 

__ _ " 

गट नं. ६३५ , कुरूळी, चाकण, पुणे . 
३१६ सोनवणे अमोल उद्धव 

__ _ ” 
३१७ बोराडे दिलीप दत्तात्रय 
३१८ राठोड तुकाराम तुळशीराम 

सुरक्षा पर्यवेक्षक 
३१९ बिडगर बबन तुकाराम 

सुरक्षा रक्षक 
३२० सहारे दादाराव गोपाळराव 
३२१ दासवड शेषराव भुजंग 
३२२ पाटील चंद्रकांत बाळकृष्ण 
३२३ दुर्वे संजय रामाजी 
३२४ भईक संतोष बबन 
३२५ कचवे संतोष भिका 

सुरक्षा पर्यवेक्षक 


।।।।।।।।।।।।।।।।।।।। 


" 


____ ” – 


__ _ " 


।।।।।।।।।। 


। 


७३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी ९-१५, २०१७/ माघ २० - २६, शके १९३८ 

अनुसूची १ - चालू 
( २ ) 

___ ( ४ ) 


( १ ) 


सुरक्षा रक्षक 


कल्याणी हेज लेमर्ज लि ., 
गट नं . ६३५, कुरूळी, चाकण, पुणे . 


_____ ” 


सुरक्षा पर्यवेक्षक 
सुरक्षा रक्षक 


__ _ " 


कल्याणी टेक्नोफोर्ज लि ., मुंढवा, पुणे . 


मुख्य सुरक्षा रक्षक 

सुरक्षा रक्षक 


| 


| 


| 


किर्लोस्कर ब्रदर्स लि ., यमुना हाऊस , 

बाणेर , पुणे. 


सुरक्षा पर्यवेक्षक 


३२६ पाटील रविंद्र चुडामन 
३२७ गायकवाड शंकर रंगा 
३२८ दासवड गंगाधर शंकर 
३२९ खरात राम ज्ञानोबा 
३३० कदम सुनिल जालिंधर 
३३१ वाडगे संजय दिगंबर 
३३२ पांढरे शिवाजी भानुदास 
३३३ सुरवसे विष्णू रावसाहेब 
३३४ गोफणे दत्तात्रय दिगंबर 
३३५ कदम गणेश बाळासो 
३३६ दींडे श्रीपती तुकाराम 
३३७ डांगे राजासाहेब कासीम 
३३८ देंडगे सत्यवान रामभाऊ 
३३९ शिवथरे अंकुश रामचंद्र 
३४० देवकर विलास कारभारी 
३४१ मोरे बळीराम अर्जुन 
३४२ चव्हाण संतोष विष्णू 
३४३ तिकटे रविंद्र रामचंद्र 
३४४ कदम अशोक लक्ष्मण 
३४५ घोगरे सचिन लक्ष्मण 
३४६ पाळंदे भाऊसाहेब भास्कर 
३४७ कदम अनिल पांडूरंग 
३४८ जाधव राजेंद्र लक्ष्मण 
३४९ भोसले रमेश नारायण 
३५० नेटके नागनाथ राजाराम 
३५१ पाटील अमर शंकर 
३५२ पवार विवेक तानाजी 
३५३ न्यायाधीश सतीश सुधाकर 
३५४ कराडकर चंद्रकांत तुकाराम 
३५५ केंगार शहाजी गणपत 
३५६ कोटे दगडु भीमा 


सुरक्षा रक्षक 


__ _ " 


सुरक्षा पर्यवेक्षक 
सुरक्षा रक्षक 


। 
। 
। 
। 
। 
। 
। 
। 
। 
। 
। 
। 
। 


. 


सुरक्षा पर्यवेक्षक 
सुरक्षा रक्षक 
___ _ ” 


- " 


सुरक्षा पर्यवेक्षक 
सुरक्षा रक्षक 


। 


किर्लोस्कर ईबारा पंपस लि ., प्राईड कुमार सिनेट , 

सेनापती बापट मार्ग, पुणे . 

किर्लोस्कर इंडस्ट्रीज लि ., 
लक्ष्मणराव किर्लोस्कर मार्ग, खडकी, पुणे . 


। 


। 


३५७ बारस्कर उत्तम तुळशीराम 
३५८ जाधव सुभाष त्र्यंबक 
३५९ सुर्यवंशी शिवाजी सीताराम 

३६० सस्ते विठ्ठल बबन 
भाग एक - ल -१० 


। 


। 


७४ 


" 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल , गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी ९- १५ , २०१७/ माघ २० - २६, शके १९३८ 

अनुसूची १ - चालू 
(१) 

__ ( ३ ) 

( ४ ) 
३६१ मोहीते मोहन बापु 

सुरक्षा पर्यवेक्षक 

किर्लोस्कर इंडस्ट्रीज लि ., 
३६२ मोरे शैलेश रामचंद्र 

सुरक्षा रक्षक 

लक्ष्मणरावकिर्लोस्कर मार्ग, खडकी, पुणे . 
३६३ स्वामी अनिल मारूती 
३६४ सकट भोलेनाथ रामचंद्र 
३६५ पठारे दत्तात्रय अप्पाजी 
३६६ कदम सहदेव आजिनाथ 
३६७ माळी तानाजी दगडू 
३६८ शिंदे सुनिल जर्नादन 
३६९ पाटील सुनिल जगदीश 
३७० भालेराव आनंदा गंगाधर 
३७१ जाधव भरत नामदेव 
३७२ गायकवाड रामचंद्र गोकुळ 

सुरक्षा पर्यवेक्षक 
३७३ पवार संतोष सोपान 

सुरक्षा रक्षक 
३७४ मोरे रामदास मारूती 
३७५ शिरतोडे अमित शामराव 
३७६ यादव प्रदिप चंदनसेन 
३७७ अवघडे भिमराव गुलाब 
३७८ शिंदे प्रदिप बापुराव 
३७९ जाधव सदीप सोपान 
३८० पाटील अमृतराव विश्वनाथ 

सुरक्षा पर्यवेक्षक 
३८१ पवार विजयकुमार सदाशिव 

सुरक्षारक्षक 
३८२ मोरे संतोष आनंदा 
३८३ गायकवाड नामदेव भागप्पा 
३८४ माने संतोष सखाराम 
३८५ निकम सुर्यकांत बापूराव 
३८६ मोरे शांताराम गंगाधर 
३८७ गवई सुभाष प्रल्हाद 
३८८ बावर दादासो बाबा 
३८९ भोईटे शंकर महादेव 
३९० लवाटे अनिल अण्णा 
३९१ घाडगे योगेश पांडुरंग 
३९२ धमाले प्रकाश रघुनाथ 

सुरक्षा पर्यवेक्षक 

किर्लोस्कर इंडस्ट्रीज लि ., 
३९३ सुर्यवंशी वामन समर्थ 

सुरक्षा रक्षक 

कर्वे रोड , कोथरूड, पुणे . 
३९४ कामठे अर्जुन सर्जेराव 

- " 
३९५ धमाले मोतीराम मधुकर 

सुरक्षा पर्यवेक्षक 
३९६ सोनावणेदिलीप लक्ष्मण 

सुरक्षा रक्षक 
३९७ सिंग यशपाल घोलप 


*।।।।। 


११.११११२१३१४१५१६१ 


ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ 


__ _ " 


७५ 


।।। 


। 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी ९-१५, २०१७/ माघ २० - २६, शके १९३८ 

अनुसूची १ - चालू 
( १ ) 
३९८ सपकाळ अधिक बाबुराव 

सुरक्षा पर्यवेक्षक 

किर्लोस्कर इंडस्ट्रिज लि., 
३९९ खंदारे शंकर किसन 

सुरक्षा रक्षक 

कर्वे रोड , कोथरूड, पुणे. 
४०० कांबळे दत्तात्रय मारूती 

सुरक्षा पर्यवेक्षक 
४०१ खवले विजय विलास 

सुरक्षा रक्षक 

__ _ ” 
४०२ पवार शंकर तुकाराम 
४०३ मोरे तुकाराम अभिमान 
४०४ शर्मो रामकृपाल जगन्नाथ 

किर्लोस्कर ऑईल इंजिन लि ., 
४०५ परब शंकर शिवराम 

लक्ष्मणराव किर्लोस्कर मार्ग, खडकी, पुणे . 
४०६ कांबळे विनायक भिकन 
४०७ खंदारे दत्तात्रय गणपत 
४०८ घोडके संतोष नाना 
४०९ डोळस रविंद्र दशरथ 
४१० होले शरद निवृत्ती 
४११ माने सचिन राजाराम 
४१२ आलम राजेंद्र वामन 

महेंद्रा युजिन स्टील कंपनी लि ., 
४१३ रुद्रवार ज्ञानेश्वर विश्वंबर 

३७१, ताकवे रोड , पोस्ट कान्हे , 
४१४ कांबळे सिद्धार्थ चंदर 

ता . मावळ , पुणे. 
४१५ राऊत अंगतराव मगन 
४१६ पवार रविंद्र विठ्ठल 

सुरक्षा पर्यवेक्षक 
४१७ मोटे मनगनी सखाराम 
४१८ बोदाडे राजेश रमेश 
४१९ गेजगे संभाजी सुखदेव 

____ _ 
४२० भामरे दिलीप काशिनाथ 
४२१ देशमुख राजु हनमंत 

सुरक्षा रक्षक 
४२२ पवार रामदास देवराव 
४२३ अग्रे नंदकुमार संभाजीराव 
४२४ गायकवाड धनाजी बापुराव 
४२५ येवले रविंद्र भाऊ 
४२६ दुगाने शंकर शिवाजी 
४२७ जविर उत्तम नामदेव 
४२८ जाधव महेश नामदेव 
४२९ खिल्लारी रघुनाथ सखाराम 
४३० भालेराव सुहास देविदास 


- 


भाग एक - ल - १०अ 


७६ 


।।।।।। 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल , गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी ९- १५ , २०१७/ माघ २० - २६, शके १९३८ 

अनुसूची १ - चालू 
(१) 

( ३ ) 
४३१ नागवडकर अशोक बाबुराव 

सुरक्षा रक्षक 

प्लास्टीक ओमिनियम ॲटोएक्स्टीरीअर इंडिया प्रा . लि . , 
४३२ वाघ विष्णु एकनाथ 

_ __ ” 

प्लॉट नं . बी . १४ / अ , एम. आय . डी . सी . चाकण, 
४३३ वाघमारे नवनाथ क्रंतिलाल 

ता . खेड , पुणे . 
४३४ पाटिल प्रदीप रंगराव 

सुरक्षा पर्यवेक्षक 
४३५ नाईक एकनाथ बबनराव 

सुरक्षा रक्षक 
४३६ खोल्लाम सुर्यकांत शांताराम 
४३७ कोळी जगन्नाथ भानुदास 
४३८ बिरदोडे एकनाथ रामभाऊ 
४३९ बिरदोडे सोमनाथ दगडू 
४४० कांबळे निलेश शिवराम 
४४१ मुरकुते भागवान बाबुराव 
४४२ गाळने आंबादास नामदेव 
४४३ शिरसात मधुकर केशव 

पॉलकेम हायजिन लॅबोरेटरीज प्रा . लि . , 
४४४ यादव दादासाहेब हनुमंत 

सुरक्षा पर्यवेक्षक 

गंधर्व, से. नं . २८ , एरंडवणा, पुणे . 
४४५ बनसोडे युवराज शिवाजी 

सुरक्षा रक्षक 
४४६ जगताप प्रविणकुमार किसन 
४४७ अवसरमोल भारत भास्कर 
४४८ फाटके दिलीप विष्णु 

सुरक्षा पर्यवेक्षक 
४४९ खरात किरण भिमराज 

सुरक्षारक्षक 
४५० पाटिल श्रीराम अभिमान 

रेनिशॉ मेट्रोलॉजी सिस्टीम लि ., प्लॉट नं. ९, 
४५१ वसाने गणेश तुलशीराम 

रायसोनी इंडस्ट्रीयल इस्टेट, से. नं. २८४ ( प.), 
४५२ मांडवगणे रामकिशन हरीभाऊ 

गाव मान , ता . मुळशी, पुणे . 
४५३ सातपुते सुभाष सुखदेव 
४५४ गायकवाड बाळकृष्णा सोपान 
४५५ ओंधकर किशोर नामदेव 
४५६ सुकते मधुकर विठ्ठल 
४५७ ससाने नारायण एकनाथ 
४५८ साखरे अंकुश दैलतराव 
४५९ वाघमारे राजरत्र तुकाराम 

मुख्य सुरक्षा रक्षक 
४६० खोले अनंत गणेश 

सुरक्षा रक्षक 
४६१ कुमठेकर बालाजी दिनकर 

सुरक्षा पर्यवेक्षक 

रेवाळे इंजिनिअरिंग प्रा . लि ., ७८ / ३ , 
४६२ मनवर बाबाराव रामकृष्णा 

सुरक्षा रक्षक 

एस . बॉल्क , एम . आय. डी. सी . भोसरी , 
४६३ पाटिल अरूण जानकिराम 

पुणे ४११ ०२६. 
४६४ मोरे ज्ञानदेव नरसिंग 
४६५ साळवे संतोष सावकार 


_ _ _ 


- 


७७ 


___ _ 


_ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी ९-१५, २०१७/ माघ २० - २६, शके १९३८ 

अनुसूची १ - चालू 
(१ ) ( २ ) ( ३ ) 

( ४ ) 
४६६ उतेकर राजेश विष्ण 

सुरक्षा रक्षक 

रेवाळे इंजिनिअरिंग प्रा . लि ., ७८ / ३ , 
४६७ दाळे भगवान चंद्रकांत 

- " 

एस. बॉल्क , एम . आय.डी. सी . भोसरी , 
४६८ मोरे दशरथ नागनाथ 

पुणे ४११ ०२६. 
४६९ शिंदे भास्कर प्रल्हद 

सुरक्षा रक्षक 

आर. एस. बी . ट्रान्समिशनस इंडिया लि ., 
४७० बारापत्रे गुलाब किसन 

गट नं . ९०८ , नगर रोड, सनसवाडी , पुणे . 
४७१ शिंदे बाळु पांडुरंग 
४७२ गायकवाड चिंतामण बालासो 
४७३ बाबलाड चनाबसप्पा ईरन्ना 
४७४ वानखेडे किशोर श्रीकृष्ण 
४७५ सांगाडे जगन काळू 
४७६ पोकले महादेव माणिकराव 
४७७ कथे राजु सोमा 
४७८ तारके मारूती भाऊराव 
४७९ गोदे प्रकाश गजानण 
४८० दावरे प्रल्हद विठ्ठलराव 
४८१ खांदगावे राजेंद्र हरीबा 
४८२ मुळे दता हरीभाऊ 
४८३ घाटे रमेश मोतीराम 

सेंट गोबिन सिक्रुट इंडिया लि ., प्लॉट नं . ६१६ , 
४८४ ओव्हाळ दादाभाऊ बाबाजी 

गाव कुरूळी, पुणे - नाशिक रोड , चाकण, पुणे . 
४८५ पाटील केशव पांडुरंग 

सुरक्षा पर्यवेक्षक 
४८६ मुळे व्यंकट गोविंदराव 

सुरक्षा रक्षक 

शार्प इंडिया लि ., गट नं . ६८६ / ४ , 
४८७ किनकर गोपाल नामदेव 

कोरे गाव भिमा , ता . शिरूर , पुणे . 
४८८ लोळे सुनिल बबनराव 
४८९ सातपुते अशोक मारूती 
४९० यादव आनंद दगडू 
४९१ डुकरे हानुमान देवराम 
४९२ लाटे ज्ञानोबा हरीभाऊ 

सुरक्षा पर्यवेक्षक 
४९३ क्षिरसागर विजयकुमार मधुकर 

सुरक्षा रक्षक 
४९४ गव्हाणे संतोष भिमराव 
४९५ मुंढे ज्ञानेश्वर देवजी 

___ _ " 
४९६ कारभारी भानुदास मुंधेराव 

____ _ " 
४९७ गजरे कानिफनाथ कुंदले 

मुख्य सुरक्षा रक्षक 
४९८ जाधव प्रकाश दिलीप 

सुरक्षा रक्षक 
४९९ ढगे नामदेव बाबुराव 
५०० जाधव गणपत बापू 


। 
। 
। 
। 
। 
। 
। 
। 
। 
। 
। 


। 


। 


। 


। 


। 


। 


। 


। 


। 


७८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल , गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी ९- १५ , २०१७/ माघ २० - २६, शके १९३८ 

अनुसूची १ – समाप्त . 
( २ ) 

( ३ ) 


N 


. 


। 


। 


। 


। 


। 


। 


। 


A 


" 


।।।।।।।। 


५०१ हंडीबाग चंद्रकांत रामचंद्र 

सुरक्षा रक्षक 

श्रिनिवासन मशीन क्राफ्ट प्रा. लि ., 
५०२ गोधे बबन बाबुराव 

ई-एल . ३१/ २२, जे. बॉल्क , 
५०३ सागरे भालचंद्र विष्णु 

एम . आय. डी . सी . भोसरी , पुणे ४११ ०२६ . 
५०४ चवारे सुरेश नारायण 
५०५ कुलकर्णी सुधाकर अनंतराव 
५०६ लटांमले सुनिल पंढरीनाथ 
५०७ दाभोले रामचंद्र मारूती 

थायसन क्रुप इंडस्ट्रीज लि ., मुंबई - पुणे रोड, 
५०८ माहामुनकार सुनिल बालराम 

पिंपरी, पुणे. 
५०९ चिकाने लक्ष्मण गणपत 
५१० काले सुरेश नारायण 

सुरक्षा अधिकारी 
५११ कांबळे सुरेश शांताराम 

सुरक्षा रक्षक 
५१२ लिपारे दिपक मारूति 
५१३ पासते संतोष यशवंत 
५१४ कैंगारे पोपट आनंद 
५१५ साळवे ऊमेश तानाजी 
५१६ सुतार बालकृष्णा बाबुराव 
५१७ जाधव मनोहर पांडुरंग 
५१८ शिऊडकर भिमराव दत्तात्रय 
५१९ पंडागळे निलेश शिवाजी 
५२० पांडा रामचंद्र शाशिकांत 

सुरक्षा पर्यवेक्षक 

व्यंकटेश इंजि . इक्वीपमेंट प्रा. लि . , 
५२१ गोरे नवनाथ भागवत 

सुरक्षा रक्षक 

पॉल्ट नं . २५ , डब्ल्यु.एम. डी . सी . गाव, 
५२२ मोहीते गोपाल गणेश 

_ _ _ 

खराबवाडी, चाकण, पुणे. 
५२३ दातार सुधाकर उद्यभान 
५२४ लांडगे भिमराव विठ्ठल 
५२५ दुधभाते ज्ञानोबा बिर 

सुरक्षा रक्षक 

वर्ल्डवाईड ऑईल फिल्ड मशिनस् प्रा . लि ., 
५२६ खुटवड महादेव तुकराम 

___ _ _ 

गट नं . ७७८ , पोस्ट वेळू, शिंदेवाडीजवळ , 
५२७ ढाने सुनिल रामचंद्र 

पुणे - सातारा रोड , ता . भोर , पुणे . 
५२८ कुंभार जगनाथ पांडुरंग 
५२९ सोभागे गजानन रुस्तम 

सुरक्षा पर्यवेक्षक 

- " 
५३० माहामुनी अविनाश भालचंद्र 
५३१ सुरवे रामेश बलवांत 

सुरक्षारक्षक 
५३२ भागुले सुरेश तुकाराम 

__ _ " 
टीप . - महाराष्ट्र शासन या सुरक्षा रक्षकांबाबत कोणत्याही प्रकारची हमी घेत नाही. मुख्य मालक स्वतःच्या जबाबदारीवर सुरक्षा रक्षकांना कामे 

देऊ शकतात . 


" 


७९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९- १५ , २०१७/ माघ २०- २६, शके १९३८ 

अनुसूची २ 

मालक एजन्सीने व मुख्य मालकांनी पाळावयाच्या शर्ती 
१. पोलीस तपासणी. - सुरक्षा रक्षकांच्या तसेच एजन्सीच्या मालकांच्या पूर्वइतिहासाबाबत पोलीस पडताळणी दाखला तसेच एजन्सीकडे 
केंद्र शासनाच्या खाजगी सुरक्षा एजन्सी ( नियमन) कायदा, २००५ अंतर्गत परवाना असणे आवश्यक असेल . 

२. प्रशिक्षण. - सुरक्षा रक्षकांना नियुक्त करण्यापूर्वी पुरेसे प्रशिक्षण देणे आवश्यक असेल . 
३ . शैक्षणिक, शारीरिक आणि इतर पात्रता. - सुरक्षा रक्षकांची शैक्षणिक व शारीरिक पात्रता पुढीलप्रमाणे असेल : 


किमान शैक्षणिक पात्रता. - इयत्ता ८ वी उत्तीर्ण. 


शारीरिक पात्रता. - ( अ) (१) उंची - १६२ सें. मी . 


शागार 


1ता 


( २) वजन - ५० किलो 


( ३) छाती - न फुगवता - ७९ सें . मी. 


फुगवून - ८४ सें . मी . 
( ४ ) नजर - दृष्टी चष्मा असल्यास, नंबर जास्त नसावा. 


( ब ) आदिवासी उमेदवारांना उंचीमध्ये ५ सें . मी . व छातीमध्ये २ सें . मी . ची सवलत देण्यात यावी. 


४ . लाभ. - सुरक्षा रक्षकांना पुढील लाभ मिळतील : 
( अ ) गणवेष प्रत्येक वर्षाला २ जोड . 


( ब ) चामडी बूट प्रत्येक वर्षात १ जोड . 

( क) पावसाळी व हिवाळी गणवेश - (२ वर्षातून एकदा) रेनकोट , ट्राऊझर , टोपी , वूलन कोट व पँट . 
५ . वेतन व इतर कायदेशीर सवलती . - सूट दिलेल्या सुरक्षा रक्षकाने राष्ट्रीयीकृत बँकेमध्ये आपले खाते उघडावे व मालक एजन्सीने 
मुख्य मालकाकडे तैनात केलेल्या सुरक्षा रक्षकांच्या देय वेतनाच्या रकमेइतका रेखांकित धनादेश ७ तारखेपर्यंत वैयक्तिकरीत्या सुरक्षा रक्षकास 
द्यावा. सुरक्षा रक्षकास दिलेल्या वेतनाबाबतचे सविस्तर तपशील नमुना " क " मधील विवरणपत्रामध्ये भरून सुरक्षा रक्षक मंडळास दर महिन्याच्या 
१० तारखेपर्यंत पाठवावे. मालक एजन्सीने खाली दर्शविल्याप्रमाणे लाभ सुरक्षा रक्षकांना द्यावेत : 


सानुग्रह अनुदान 


वेतनाच्या १० टक्के 


उपदान 


वेतनाच्या ४ टक्के 


भरपगारी रजा 

वेतनाच्या ६ टक्के 
भरपगारी सुट्टी : वेतनाच्या १ टक्का 
सुरक्षा रक्षकांना लागू असलेल्या भविष्यनिर्वाह निधी व कामगार राज्य विमा योजना यांच्या वजाती मालक एजन्सीने परस्पर संबंधित 
प्राधिकरणाकडे जमा कराव्यात आणि त्यांचे चलन माहितीसाठी मंडळास सादर करावे. मालक एजन्सीने भरणा केलेल्या भविष्यनिर्वाह निधी व 
कामगार राज्य विमा योजनेच्या वजातीबाबतच्या पावत्या / चलन सुरक्षा रक्षकांना नियमितपणे देऊन त्या संदर्भातील एकत्रित तपशील शासनास , 
कामगार आयुक्त कार्यालयास व सुरक्षा रक्षक मंडळास प्रत्येक ६ महिन्यांनी सादर करावा, असे न केल्यास मालक एजन्सीला जबाबदार धरून 
दिलेली सूट रद्द करण्यात येईल . 

६ . अतिकालिक भत्ता. - सुरक्षा रक्षकांना मिळणारा अतिकालिक भत्ता हा मंडळाने नोंदीत सुरक्षा रक्षकांसाठी निश्चित केलेल्या वेतन 
दराच्या दुप्पट दरापेक्षा कमी नसावा , याबाबत संबंधित मुख्य मालकाची अंतिम जबाबदारी राहील . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल , गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी ९- १५ , २०१७/ माघ २० - २६, शके १९३८ 


मार 


सुरक्षा रक्षकांना देय वेतन व लाभ देणे मुख्य मालकांची जबाबदारी असून मुख्य मालकाने त्यांच्याकडे तैनात करण्यात आलेल्या सुरक्षा रक्षकांना 
अधिनियम आणि योजनेतील तरतुदींनुसार वेतन व लाभ मिळत आहेत याची खात्री करून घेणे बंधनकारक असेल . 

७. विवरणपत्र सादर करणे. - ( अ) त्रैमासिक विवरणपत्र . -मालक एजन्सीजने सुरक्षा रक्षकांच्या नियुक्तीबाबतचे त्रैमासिक विवरणपत्र 
प्रत्येक त्रैमासिकाच्या ( जानेवारी, एप्रिल , जुलै व ऑक्टोबर महिन्याच्या ) पहिल्या आठवड्यात सोबत जोडलेल्या नमुना “ अ ” मध्ये शासन , 
कामगार आयुक्त आणि सुरक्षा रक्षक मंडळास सादर करावे . 

( ब) सहामाही विवरणपत्र. - (१) नियुक्त केलेल्या, नोकरी सोडून गेलेल्या आणि नव्याने भरती केलेल्या सुरक्षा रक्षकांबाबतचे विवरणपत्र दर 
६ महिन्यांनी सोबत जोडलेल्या नमुना “ ब ” मध्ये शासन, कामगार आयुक्त आणि सुरक्षा रक्षक मंडळ यांना एजन्सीने सादर करावे . 

( २ ) भविष्यनिर्वाह निधी व राज्य कामगार विमा योजनेची वर्गणी एजन्सीने नियमित भरून संबंधित सुरक्षा रक्षकांना त्यासंबंधी वेळोवेळी पावत्या 
द्याव्यात व दर सहा महिन्यांत तसे केल्याबाबतचा अहवाल शासनास, कामगार आयुक्त व सुरक्षा रक्षक मंडळास द्यावा . 

( ३ ) यापूर्वीच्या भविष्यनिर्वाह निधीच्या रकमा व राज्य कामगार विमा योजनेची वर्गणी भरल्याबाबतचा पुरावा शासनाकडे सदर अधिसूचना 
निर्गमित झाल्यापासून तीन महिन्यांच्या आत सादर करावा. अन्यथा संबंधित सुरक्षा रक्षकांना देण्यात आलेली सूट रद्द करण्यात येईल. 

( क ) वार्षिक विवरणपत्र. - प्रत्येक मालक एजन्सीने , सनदी लेखापाल यांनी प्रमाणित केलेले वार्षिक विवरणपत्र सोबत जोडलेल्या 
नमुना “ ड ” मध्ये दरवर्षी ३० जून पर्यंत शासनास तसेच मंडळास सादर करावे. ज्यात एजन्सीने भरलेला आयकर , सुरक्षारक्षकांचा जमा केलेला 
भविष्यनिर्वाह निधी व कामगार राज्य विमा याबाबतच्या चलनाच्या प्रती व इतर तपशील असेल. 

८. एजन्सीची व सूटप्राप्त सुरक्षा रक्षकांची मंडळाकडे नोंदणी. - अधिसूचनेच्या दिनांकापासून एक महिन्याच्या कालावधीत 
उक्त मंडळाकडे महाराष्ट्र खाजगी सुरक्षा रक्षक ( नोकरीचे नियमन व कल्याण ) योजना, २००२ च्या खंड १३( २ ) व १४( ३ ) मधील 
तरतुदींनुसार एजन्सीजने स्वतःची मालक म्हणून आणि त्यांच्याकडील सूटप्राप्त सुरक्षा रक्षकांची विहित नमुन्यातील अर्ज व शुल्क भरून मंडळात 
नोंदणी करून घ्यावी. 

९. एजन्सीच्या मुख्य मालकांची मंडळाकडे नोंदणी. - सूटप्राप्त सुरक्षा रक्षकांच्या एजन्सीमार्फत सुरक्षा रक्षक नियुक्त करणाऱ्या मुख्य 
मालकाने अधिसूचनेच्या दिनांकापासून १५ दिवसांचे आत योजनेच्या खंड १३ (१)( अ) अन्वये स्वतःची मंडळात विहित नमुन्यातील अर्ज व शुल्क 
भरून नोंदणी करून घ्यावी. 
___ १० . नोंदणी शुल्क. - एजन्सीने तसेच सूटप्राप्त सुरक्षा रक्षकाने मंडळाकडे नोंदणी करतेवेळी महाराष्ट्र खाजगी सुरक्षा रक्षक (नोकरीचे 
नियमन व कल्याण ) योजना , २००२ च्या खंड १७ मधील तरतुदींनुसार मंडळाकडे विहित कालावधीत आवश्यक ते नोंदणी शुल्क भरले पाहिजे . 

११. नोंदणीकृत कार्यालय. - एजन्सीचे नोंदणीकृत कार्यालय असावे आणि त्याबाबतची माहिती एजन्सीने शासन , कामगार आयुक्त व 
मंडळास द्यावी. नोंदणीकृत कार्यालयाचा पत्ता बदलल्यास अथवा एजन्सीच्या नावात बदल झाल्यास १५ दिवसांचे आत बदलाबाबतच्या आवश्यक 
त्या कागदोपत्री पुराव्यासह शासनास व मंडळास कळवावे, जेणेकरून शासन सुधारित अधिसूचना जारी करील. सुधारित अधिसूचना जारी 
झाल्यानंतर मंडळ झालेल्या बदलांची नोंद घेईल . 

१२ . सुरक्षा रक्षकांची नियुक्ती . - उक्त मंडळाकडे ज्या मुख्य मालकांची नोंदणी झाली आहे आणि /किंवा जे उक्त मुख्य मालक मंडळाच्या 
सुरक्षा रक्षकांच्या सेवेचा लाभ घेत आहेत अशा मुख्य मालकांकडे एजन्सी त्यांचेकडील सुरक्षा रक्षक नेमणार नाही. अशा प्रकारे सुरक्षा रक्षक 
नेमल्यास मालक एजन्सीला जबाबदार धरून दिलेली सूट रद्द करण्यात येईल . 

१३ . ओळखपत्र व हजेरीकार्ड देणे. - खाजगी सुरक्षारक्षक एजन्सी त्यांचेकडील सुरक्षा रक्षकांना व अधिकाऱ्यांना नियुक्त केल्यापासून ३० 
दिवसांच्या आत ओळखपत्र व हजेरीकार्ड देईल . 

१४ . कायदेशीर देणी अदा करणे. - सुरक्षा रक्षक ज्या वेळी एजन्सीची नोकरी सोडतील, त्या वेळी त्यांना देय असलेली सर्व 
कायदेशीर देणी (उपदान व इतर कायदेशीर देणी ) एजन्सीने अदा करून त्याबाबत झालेल्या व्यवहारांच्या प्रती मंडळाकडे सादर करणे एजन्सीला 
बंधनकारक राहील . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९ - १५, २०१७/ माघ २० - २६ , शके १९३८ 


८१ 


१५. एकावेळी एकाच मुख्य मालकाकडे नोकरी. - सुरक्षा रक्षक एकावेळी एकापेक्षा अधिक मुख्य मालकाकडे काम करणार नाही . 
याबाबत प्रत्येक सुरक्षा रक्षक एजन्सीने खात्री करून घेतली पाहिजे . 


१६. एखाद्या सुरक्षा रक्षकास त्याच्या निवासस्थानापासून ५० कि . मी . पेक्षा अधिक अंतरावर काम करण्यासाठी पाठविल्यास मालक एजन्सीने 
त्याच्या एकूण वेतनाच्या २० टक्के रक्कम त्याला भत्ता म्हणून द्यावी. 


१७. सुरक्षा रक्षकांच्या फायद्यांसंदर्भात शासनाने किंवा मंडळाने भविष्यकाळात घातलेल्या अटी व शतींचे पालन करणे एजन्सीला, तसेच 


मुख्य मालकाला बंधनकारक राहील . 


ण्यास 


१८ . मालक एजन्सीने त्यांच्या सुरक्षा रक्षकांना सूट प्राप्त झाल्यानंतर, सुरक्षारक्षकांच्या वेतनाच्या ३ टक्के एवढी लेव्ही दरमहा १० तारखेपर्यंत 
मंडळास देय राहील . सदर लेव्ही अधिसूचना निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून १ महिन्याच्या आत मंडळाकडे जमा करणे अनिवार्य राहील . 

मंडळाने विनिर्दिष्ट केलेल्या कालमर्यादेत लेव्हीची रक्कम भरण्यात जेनियोक्ता अभिकरण सातत्याने कसूर करील ते नियोक्ता अभिकरण 
मंडळाने भरणा करण्यास निर्धारित केलेल्या रकमेच्या १० टक्क्यांहून अधिक असणार नाही इतका अधिभार दंडाच्या रूपाने मंडळाकडे भरील . 

१९. मालक एजन्सीमार्फत सुरक्षा रक्षक नियुक्त करणाऱ्या मुख्य मालकाने करार संपुष्टात आल्यानंतर वा इतर कोणत्याही कारणामुळे सुरक्षा 
रक्षकांची सेवा घेणे बंद केले असल्यास सेवा खंडित केल्याच्या दिनांकापासून ७ दिवसांच्या आत अशा मुख्य मालकाची व तेथून कमी केलेल्या 
सुरक्षा रक्षकांची नावे व तपशील मालक एजन्सी मंडळास सादर करील. अशा मुख्य मालकाची अधिसूचनेनुसार घेतलेली मंडळातील नोंदणी रद्द 
होईल . तसेच मालक एजन्सीकडून नोकरी सोडून गेलेल्या सुरक्षा रक्षकांची नावे व तपशील मालक एजन्सी मंडळास व नजिकच्या पोलीस ठाण्यास 
७ दिवसांच्या आत सादर करील . अशाप्रकारे नोकरी सोडून गेलेल्या सुरक्षा रक्षकांची नोंदणी मंडळ रद्द करील . 

२०. मुख्य मालकाकडून सुरक्षा रक्षकांच्या कामाच्या मोबदल्यापोटी एजन्सीकडे जमा होणाऱ्या रकमेपैकी, मंडळाने सुरक्षा रक्षकांच्या 
वेतनापोटी निश्चित केलेली रक्कम तसेच सर्व वैधानिक रकमा जसे भविष्यनिर्वाह निधी , कामगार राज्य विमा योजना, बोनस प्रदान , रजा वेतन , 
राष्ट्रीय सुट्ट्यांचे वेतन यांसाठी विनियमित केले जाईल निदान इतकी रक्कम किंवा मुख्य मालकाने एजन्सीला अदा केलेल्या रकमेच्या ५६ टक्के 
इतकी रक्कम किंवा यापैकी जी अधिक असेल ती सुरक्षारक्षक एजन्सीनी सुरक्षा रक्षकांना अदा करणे आवश्यक आहे. 
___ २१. सुरक्षा रक्षकांना साप्ताहिक सुट्टी उपभोगण्याकरिता कार्यमुक्त करणाऱ्या सुरक्षा रक्षकांचे वेतन मुख्य मालक एजन्सीला अदा करील. हे 
वेतन यथाप्रमाण पद्धतीवर आधारित असेल व ही रक्कम मूळ वेतनाच्या १०% अथवा जी अधिक असेल इतकी असेल . 

२२. सुरक्षा रक्षक मंडळामध्ये जमा करावयाची लेव्ही , सुरक्षा रक्षकांच्या प्रशिक्षणासाठीचा खर्च, देखरेखीवरील खर्च, तसेच एजन्सीचा 
प्रशासकीय खर्च व नफा या सर्व गोष्टींचा खर्च हा मुख्य मालकाने एजन्सीकडे जमा केलेल्या एकूण रकमेच्या ३० % रकमेपेक्षा जास्त नसावा . 

२३ . उपरोक्त अनिवार्य लादलेल्या खर्चावर नियमानुसार सेवाकर आकारला जाईल व सेवाकर त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या 
दरानुसार असेल . 

२४ . या व्यतिरिक्त सुरक्षा रक्षकांना गणवेश दिला जाईल व त्यासाठी ४% रक्कम दरवर्षी राखीव ठेवण्यात येईल . 
२५ . सुरक्षा रक्षकांना त्यांचे वेतन पुढील महिन्याच्या सात तारखेपर्यंत देण्यात यावे . 


वरीलपैकी कोणत्याही शतींचेमालक एजन्सीने उल्लंघन केल्यास त्यांना देण्यात आलेली सूट रद्द करण्यात येईल किंवा काढून टाकण्यात येईल. 


अटी, शर्ती व नियमांचेतंतोतंत पालन होण्याबाबतची जबाबदारी मुख्य मालकाची असेल . अधिसूचनेतील तरतुदीनुसार सुरक्षा रक्षकांना एजन्सीने 
फायदेदिलेनसल्यास सूटप्राप्त सुरक्षा रक्षकांना सदर फायदे देण्याची जबाबदारी मुख्य मालकाची असेल . 


भाग एक - ल - ११ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९- १५, २०१७/ माघ २० - २६, शके १९३८ 

नमुना अ 

सुरक्षा रक्षक एजन्सीने सादर करावयाचे त्रैमासिक विवरणपत्र 
महिन्यांचे त्रैमासिक विवरणपत्र : 

दिनांक : 
जानेवारी -मार्च, 
एप्रिल - जून , 
जुलै - सप्टेंबर , 

ऑक्टोबर -डिसेंबर . 
एजन्सीचे नाव व पत्ता : 
अधिसूचना क्रमांक व दिनांक : 
एजन्सीचा मंडळातील नोंदणी क्रमांक : 


अनु 
क्रमांक 


मुख्य मालकाचे नाव 

व पत्ता 
( २ ) 


सुरक्षा रक्षकांच्या 
नियुक्तीचेठिकाण 

( ३ ) 


सुरक्षा रक्षकांचे 
नाव व वर्ग 

( ४ ) 


( १ ) 


प्राधिकृत स्वाक्षरीकर्ता, 


( नाव व हुद्दा). 
नमुना ब 

सुरक्षा रक्षक एजन्सीने सादर करावयाचे सहामाही विवरणपत्र 
विवरणपत्राचा कालावधी : जानेवारी ते जून / जुलै ते डिसेंबर 

दिनांक : 
एजन्सीचे नाव व पत्ता : 
अधिसूचना क्रमांक व दिनांक : 
एजन्सीचामंडळातील नोंदणी क्रमांक : 
अ . क्र . 

मुख्य मालकाचे नाव नियुक्त केलेल्या सुरक्षा सुरक्षा रक्षक एजन्सी नव्याने भरती झालेल्या 
व पत्ता 

रक्षकांची वर्गनिहाय सोडून गेलेल्या सुरक्षा सुरक्षा रक्षकांची 
एकूण संख्या रक्षकांची वर्गनिहाय संख्या वर्गनिहाय संख्या 

( ४ ) 


प्राधिकृत स्वाक्षरीकर्ता, 


( नाव व हुद्दा) . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९ -१५, २०१७/ माघ २०- २६, शके १९३८ 

नमुना क 
एजन्सीने वेतन प्रदानाबाबत सुरक्षा रक्षक मंडळास सादर करावयाचे विवरणपत्र 
वेतन प्रदानाचा महिना : 
मुख्य मालकाचे नाव व पत्ता : 
बँकेचे नाव ( शाखा व पत्ता ) : 


सुरक्षा रक्षकाचे नाव 


रक्कम 


अनु 
क्रमांक 
(१ ) 


धनादेश क्रमांक 
व दिनांक 
( ३ ) 


( २ ) 


( ४ ) 


प्राधिकृत स्वाक्षरीकर्ता, 


( नाव व हुद्दा). 
नमुना ड 

सुरक्षा रक्षक एजन्सीने सादर करावयाचे वार्षिक विवरणपत्र 
वार्षिक विवरणपत्राचे आर्थिक वर्ष : 

दिनांक : 
एजन्सीचे नाव व पत्ता : 
अधिसूचना क्रमांक व दिनांक : 
एजन्सीचा मंडळातील नोंदणी क्रमांक : 


अ . क्र . 


महिने 


( एप्रिल ते 
मार्च) 


नियुक्त केलेल्या 
सुरक्षा रक्षकांची 
संख्या 
( ३ ) 


सुरक्षा रक्षकांना 
अदा केलेले 
एकूण वेतन 


भविष्यनिर्वाह निधी 
ज्यावर कपात केली 
आहे असे वेतन 


मंडळाकडे जमा 
केलेली ३ टक्के 
लेव्ही रक्कम 


प्राधिकृत स्वाक्षरीकर्ता, 


( नाव व हुद्दा). 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


ना . द. थोरवे, 
कार्यासन अधिकारी . 


भाग एक - ल - ११अ 


८४ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९- १५ , २०१७/ माघ २० - २६, शके १९३८ 
In pursuance of Clause ( 3) of Article 348 of the Constitution of India , the following translation in English 
of the Government Notification , Industries, Energy and Labour Department, No. SGA . 2014 /CR - 137 /LAB -5 , 
dated the 27th June 2014 is hereby published under the authority of the Governor . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


A . G . ASWALE , 
Joint Secretary (Labour ) to Government . 


INDUSTRIES , ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 27th June 2014 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA PRIVATE SECURITY GUARDS (REGULATION OF EMPLOYMENT AND WELFARE ) ACT, 1981. 

No. SGA . 2014 /C . R . 137/LAB -5 . — Whereas, certain Security Guards whose names are mentioned in Column 
( 2 ) of Schedule I appended hereto (hereinafter referred to as “ the said Security Guards”), employed with the 
Principal Employer mentioned in Column (4 ) of the said Schedule I, employed by M /s . Poona Security 
Investigation & Consultancy Services Pvt. Ltd ., 208 /2, Philo Commercial Centre, Railway Station Road , 
Pimpri, Pune 411 018 and owner Lt. Col. (Retd .) Marotrao Narayanrao Kamte have applied for grant of 
exemption , under Section 23 of the Maharashtra Private Security Guards (Regulation of Employment and 
Welfare ) Act, 1981 (Mah . LVIII of 1981) from the operation of all provisions of the said Act and the Maharashtra 
Private Security Guards (Regulation of Employment and Welfare ) Scheme, 2002 (hereinafter referred to as 
“ the said Scheme" ) ; 

And whereas, the Government of Maharashtra , after consultation with the Advisory Committee and after 
verification of the benefits enjoyed by the said Security Guards is of the opinion that they are in enjoyment 
of benefits, which are on the whole not less favourable to them than the benefits provided by and under the 
said Act and the said Scheme. 


Now , therefore, in exercise of powers conferred by Section 23 of the Maharashtra Private Security Guards 
(Regulation of Employment and Welfare) Act , 1981 , the Government of Maharashtra hereby exempts the said 
Security Guards from operations of all provisions of the said Act and the said Scheme, for a period of three 
years from the date of publication this notification in Official Gazette , subject to conditions specified in 
Schedule II appended hereto : 


Schedule I 


Sr. 


Class 


No . 


Name of the 
Security Guards 

( 2 ) 


Name and address of 
the Principal Employer 

(4 ) 


( 1) 


Security Guard 


Ador Welding Ltd ., M .I. D . C . 

Chinchwad , Pune. 


TACON 


on 


1 Choudhary Bhanudas Kashinath 
2 Chavare Dattatraya Bapurao 
3 Londhe Tukaram Ajinath 
4 Jadhav Abaji Balu 
5 Yadav Mohan Sadashiv 
6 Navgire Gautam Irrappa 
7 Malusare Dattatray Narayan 
8 Chavan Sopan Tukaram 
9 Mante Sanjay Kisan 


Security Supervisor 

Security Guard 


_ ” _ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी ९-१५, २०१७/ माघ २० - २६, शके १९३८ 

Schedule 1- Contd . 


( 1 ) 


( 3) 


( 4 ) 


Security Guard 


Ador Welding Ltd ., M .I.D . C . 

Chinchwad , Pune. 
Alicon Castalloy Ltd ., Gat No. 1426 , 

Shikrapur, Tal. Shirur, Pune. 


Security Officer 
Security Supervisor 

Security Guard 
Security Supervisor 
Security Guard 

— ” — 


Amcor Rigid Plastics India Pvt. Ltd ., 

Gat No. 119 - 123, 
Vill. Dhanore , Alandi-Markal Road , 

Tal. Khed , Pune. 


31 Pag 


_ ” _ 
Security Supervisor 

Security Guard 
Security Guard 

— — 


- 


Ashra Consultants Pvt . Ltd ., 
Erandwana , Off Karve Road , Pune. 


10 Ambekar Vikas Rangrao 
11 Agawane HariGanpati 
12 Gangawane Babulal Namdeo 
13 Tapkire Mahadev Mallappa 
14 Kamble Raju Namdev 
15 Mule Rohidas Sadashiv 
16 Jambkar Kashinath Madhavrao 
17 Kale Pappu Haju 
18 Shinde Namdev Nivrutti 
19 Navgire Arjun Bhanudas 
20 Somwanshi Sanjay Limbaji 
21 More Nathuram Ganpat 
22 Kothawale Balaji Narayan 
23 Gaikwad Bhagwat Shivaji 
24 Gaikwad Abhimanyu Arjun 
25 Mahamuni Arjun Madhukar 
26 Thakur Narhari Sadhu 
27 Gaikwad Vishnu Janardan 
28 Pawar Santosh Vasant 
29 Sawant Bhagwan Sopan 
30 Sane Sudam Janardhan 

Pagade Ankush Baban 
32 Bhutekar Prakash Sadashiv 
33 Ghatpande Suhas Digmbar 
34 Lohar Dadasaheb Kisan 
35 Marne Ulhas Baban 
36 Gade Manoj Balasaheb 
37 Pankure Prakash Shankar 
38 Patil Rajaram Mahipati 
39 Bandagar Dilip Sidu 
40 Surve Keshavappa 
41 Holkar Sanjay Sandu 
42 Lahane Tukaram Bhagwat 
43 Mutthe Dnyaneshwar Raosaheb 

Jamadar Ashok Vithal 
45 Sonawane Dattatray Sitaram 

Sanap Nagesh Manohar 

Ban UmakantGanpatrao 
48 Shelke Mhasu Kisan 
49 Mali Jambukumar Dagdu 
50 Tibile Govind Hari 
51 Jadhav Dilip Shankar 
52 Gangave Suresh Govind 
53 Kumbhar Ravindra Balkrishna 
54 Londhe Hanumant Kondiba 
55 Raktate Dharmraji Shriram 
56 BhujbalSatish Subhash 
57 SawatMaruti Dnyanu 
58 Potdar Dhanaji Bhaskar 
59 Lingayat Pravin Jagdish 


Atlas Automotive Components Ltd ., 

D -2 , Plot No. 58/59, M . I. D . C ., 
Chinchwad , Pune 411 019 . 


Security Supervisor 

_ ” — 


Bharat Forge Ltd ., Mundhwa , 

Pune 411 036 . 


_ ” _ 


Senior Security Guard 
Security Supervisor 
Security Guard 

_ ” — 


__ _ ” _ 
Senior Security Guard 

Security Guard 


- ” — 


- 


99 


- 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल , गुरुवार ते ब 


फेब्रुवारी ९ - १५ , २०१७/ माघ २० - २६, शके १९३८ 


Schedule 1- Contd . 


( 1) 


(2) 


(3 ) 


Bharat Forge Ltd ., Mundhwa , 

Pune 411 036 . 


_ _ " _ 


60 Patil Rajendra Shamrao 

Security Guard 
61 Shinde Avinash Damodar 
62 Navane Nagnath Limbaji 
63 Jadhav Raghunath Narayan 
64 Gaikwad Chandrakant Babasaheb 
65 Sutar Gajanan Dhanaji 
66 Shinde Rajendra Kashinath 
67 Yermulkar Surendra Krishnarao Security Supervisor 
68 Pankhade Sachin Nandu 

Security Guard 
69 More Kamlesh Ramchandra 
70 Bhogan Shivaji Parsharam 
71 Bharekar Umesh Shamrao Senior Security Guard 
72 Patil Sachin Mahadev 

Security Guard 
73 Jadhav Tukaram Kerba 
74 Kamble Mukesh Shankar 
75 Somwanshi Chandrashekar 

Babasaheb . 
76 Bhusanur Mayappa Chimaji 
77 Shaikh Kalim Ghanssab 
78 Dhamal Ravindra Babanrao 
79 Chavan Pravinkumar Vasantrao 
80 Shinde Ajay Sahadev 
81 Gujale Bhausaheb Ramchandra 
82 Jadhav Anandrao Balwant 
83 Darute Pandurang Laxman 
84 Patil AnilGundu 
85 Rupnar Ashok Sopan 
86 Jadhav Vijay Bhagwan 
87 Solankar Eknath Sidram 
88 Patole Kamlakar Baburao 
89 Saykar Vikas Ambadas 
90 Sawant Sudhakar Vithal 
91 Galphade Abhijeet Prakash 
92 Salvi Dilip Mahadeo 

Senior Security Guard 
93 Nalavade Vishnu Shankar Security Supervisor 
94 Kad Dnyaneshwar Nandaram Security Guard 
95 Jadhav Sachin Venkatesh 
96 Ambhore Ramchandra Bhagawan 
97 Raut Jagannath Tukaram 
98 Biradar Vithappagouda Basangoud 
99 Jadhav Ravindra Manik 

Senior Security Guard 
100 Patil Rajaram Bhaskar 

Security Guard 
101 Yadav Rajendra Baburao 

_ ” 
102 Shaikh Amin Papabhai 
103 Karande Dilip Ramchandra 

_ ” _ 
104 Salunkhe Tanaji Bhagwan Security Supervisor 
105 Yewale Sanyog Narayan 

Security Guard 
106 Patil Dattatray Vinayakrao 
107 Sonawane Pandurang Baliram 
108 Dange Tofik Mubarak 


- " 


- " 


_ _ 


_ 


Bharat Forge Ltd., Vill . Kuruli 
(Chakan ), Tal. Khed , Pune . 


_ ” _ 


” 


www 


_ ” — 


- 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी ९-१५, २०१७/ माघ २० - २६, शके १९३८ 

Schedule 1-Contd . 
( 1) (2) (3) 

( 4 ) 
109 Godse Bahusaheb Devram 

Security Guard 

Brintons Carpet Asia Pvt. Ltd ., 
110 Mane Ramratan Murlidhar 

_ ” — 

Gat No. 414 -416 , Vill . Urawade, 
111 Kadam Narand Laxman Security Supervisor 

Tal. Mulshi, Pune. 
112 Pawar Ashok Haridas 

Security Guard 
113 Ghute Krishnat Kashinath 
114 Shinde Mahesh Manohar 
115 Chavan Hanumant Ramling 
116 Khopade Sanjay Eknath 

- " 
117 Poipkar Kiran Shankar 

Capgemini India Pvt. Ltd ., 
118 More VitthalGanpat 

A / 12 , Technology Park , 
119 Wasnik Kumar Govindrao Security Supervisor 

M .I. D . C ., Talwade , Tal. Haveli , 
120 Jadhav Bhimrao Mahipati 

_ ” — 

Pune . 
121 Chobe Ashok Dattoba 

_ ” _ 
122 Patel Rajkumar Nanhaku 

Security Guard 
123 Wani Dhaneshwar Vishwanath 
124 Tilekar Vinayak Tukaram 
125 Sontakke Santosh Sudam 
126 Adkine Manoj Santosh 
127 Khade Sharad Baburao 
128 Nagare Bhagwat Dinkar 
129 Deshmukh Daulatrao Hanumantrao 
130 Kathale Bapu Vishnu 
131 More Sunil Vithoba 
132 Gurav Rajendra Ratilal 

___ ” _ 
133 Pote Saudagar Arvind 

Security Supervisor 
134 Khomane Santosh Dagdu 

Security Guard 
135 Tilekar Jaykumar Baban 
136 Walunj Kundlik Vithal 
137 More Balu Sadashiv 
138 Londhe Mahesh Hemant 
139 Uttekar Rajesh Sakharam 
140 Chopade Gajanan Nivrutti 

___ ” _ 
141 Ankushrao Vitthal Bapurao Security Supervisor 
142 Nimbalkar Sangita Nandkumar Lady Security 

Supervisor . 
143 Khan Shabana Ayyaz 

Lady Security Guard 
144 Karade Sachin Bhaskar 

Security Guard 
145 Tanawade Shrikrishna Bhagwan 

— ” — 
146 Arade Sanjeev Dhondibha 
147 Kalokhe Sulochana Kailash Lady Security Guard 
148 Uttekar Narayan Shivram Security Supervisor 
149 Kamble Vinod Uttam 

Security Guard 
150 Kale Dattatraya Tukaram 
151 Mane Pradeep Kisan 
152 Khan Ayab Inayat 
153 Kulkarni Kalyani Ajit 

Lady Security Guard 
154 Jadhav Deepak Manohar 

Security Guard 
155 Parit Sangita Vinayak 

Lady Security Guard 
156 Khollam Sagar Shamkant 

Security Guard 


- 


- 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल , गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी ९- १५ , २०१७/ माघ २० - २६, शके १९३८ 


Schedule 1 - Contd . 


(1) 


( 2) 


( 3) 


Security Guard 


Capgemini India Pvt. Ltd ., 

A / 12 , Technology Park , 
M . I. D . C ., Talwade , Tal. Haveli , 

Pune. 


_ 


_ 


Security Supervisor 

Security Guard 


- 


Security Supervisor 

Security Guard 
Security Supervisor 

Security Guard 


WWW**W447 


Security Supervisor 
Security Guard 

— ” — 


157 MechkarMachindranath Kisan 
158 Ghule Ganpat Kishanrao 
159 Sonawane Nandkumar Vithoba 
160 Tilekar Balu Ranganath 
161 Bulbule Parmeshwar Narayan 
162 Kalokhe Raju Shivram 
163 Baravkar Pramod Dagdu 
164 Bagwan Riyaz Ahmed 
165 Jha Adityanarayan Phekan 
166 Patil Laxman Rangnath 
167 Mulla Maulasaheb Hajisaheb 
168 Kokane Sadanand Bhimrao 
169 Patil Pradeep Dinkar 
170 Patil Nathu Vitthal 
171 JagdhaneNarhariMadhukar 
172 Bhase Raju Baban 
173 Singh Binod Jagdish 
174 Ghogare Ashok Ramchandra 
175 Mulla Salim Gulab 
176 Mali Narayan Abhiman 
177 Shingate Hindurao Vishnu 
178 Nikam ChandrakantManik 
179 Lohar Santosh Vasant 
180 PattanashetthiChandrakant 

Gurappa . 
181 Das Jaganbandhu Umakant 
182 Gaikwad Baburao Nagurao 
183 Bhutekar Vijay Ashruji 
184 Nikalje Rameshwar Janardan 
185 Ghodekar Sunil Subhash 
186 Pawar Ramesh Mariba 
187 Ghodake Tejas Shridhar 
188 Chougule Sanjay Manik 
189 KachaveGopal Dayanoba 
190 Jadhav Navalchand Narayan 
191 Amberkar Kishor Baban 
192 Deore Kailas Dasharath 
193 Nikam Shivaji Appa 
194 Zambre Vijay Balaso 
195 Agam Madhukar Bhagwan 
196 Dhumal Sudhakar Janardhan 
197 Jadhav Pradnya Pralhad 
198 Pawar Shivaji Sidram 
199 Jadhav Rahul Jagannath 
200 Rajput Bharatsingh Malhari 
201 Ladke Vilas Bajaba 
202 Mane Bhikaji Amruta 
203 Wade Deepak Jagannath 
204 Patil Kashinath Kaushik 
205 Dhotre Sachin Shivaji 
206 Desai Raju Mahadev 
207 Nalawade Rajendra Ganpat 


WW4441 


Cosma International (I) Pvt. Ltd ., 

Plot No. A - 12 , M .I. D .C ., Talegaon , 
Navalakh Umbare, Tal. Maval, Pune. 


- " 


Security Supervisor 

Security Guard 
Security Supervisor 

Security Guard 
Lady Security Guard 
Security Guard 

– ” – 
Security Supervisor 

_ ” _ 

_ ” _ 
Security Guard 


_ ” 
Emerson Export Engineering Centre , 
Emerson Tower, Matriz Complex , 

Old Mumbai- Pune Road, 
Shivaji Nagar, Pune . 

_ ” 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी ९-१५, २०१७/ माघ २० - २६, शके १९३८ 

Schedule 1- Contd . 


( 1) 


(2) 


(3 ) 


Security Guard 


Faurecia Automotive Seating (I) 

Pvt. Ltd ., M . I. D . C . Phase - II, 
Hinjewadi, Tal. Mulshi, Pune. 


Finolex Industries Ltd ., 

D1/ 10 , M . I.D . C ., 
Chinchwad , Pune . 


208 Salve Mahadev Sakharam 
209 Gunjawale Gajanan Babarao 
210 Dhavane Santoshkumar Maruti 
211 Ithape Shrikant Ankush 
212 Pardhi Dinesh Ramdas 
213 Jha Shankarkishor Arjunprasad 
214 Patil Raosaheb Sambhaji 
215 Suryavanshi Vijay Sahebrao 
216 Gawade Sahadev Appa 
217 Sakhare Bharat Pralhad 
218 Kurangale Amit Dagadu 
219 Yadav Sandeep Rajendra 
220 Shinde Dashrath Khandu 
221 Thombre Vikas Bhagwant 
222 Gurav Yuvraj Raghunath 
223 ManeGanesh Martand 
224 Chate Pandharinath Dhondiba 
225 Wadghule Arjun Manikrao 
226 Shinde Ananda Balasaheb 
227 Jadhav Amol Shivaji 
228 Bhosale Shivaji Sadu 
229 Tandale Vijaykumar Linganna 
230 Durkar Kiran Ramchandra 
231 Ghotkule Chandrakant Naraya 
232 PatilMahadev Subarao 
233 Utturkar Suresh Ramchandra 
234 Jadhav Maruti Mahadev 
235 Deulkar Sanjay Madhavrao 
236 Gaikwad Ashok Dnyandev 
237 Kumbhar Prakash Baburao 
238 Jadhav VikasNamdev 
239 Waghole Vaibhav Deepak 
240 Kute Dinkar Bhagwan 
241 Tate Rajaram Krishna 
242 Satpute Pramod Hanmantrao 
243 Bamane Shrikant Nanappa 
244 Nilkanth Shavlus Mahadev 
245 Hande Arjun Dnayndev 
246 Ingale Mhalsakant Ganpat 
247 Parale Sandeep Balasaheb 
248 FulariSunil Bandappa 
249 Deshpande Purshottam Ganesh 
250 Chavare Shankar Vasant 
251 Bhalekar Jaydeep Mukund 
252 Koli Anil Mahadeo 
253 Yadav Pradip Rajendra 
254 Abnawe Anil Dashrath 


Security Supervisor 
Security Guard 

_ ” — 
Security Guard 


_ " — 


Finolex Industries Ltd ., 
Gat No. 399 , VILL URSE , 

Tal. Maval, Pune. 


? - 


_ ” _ 
Security Supervisor 

Security Guard 


99 


Security Supervisor 

Security Guard 


Finolex Plasson Industries Ltd ., 
VILL Urse , Tal. Maval, Pune. 


Security Guard 


Garware Bestrech Ltd ., 

Amar Avinash Plaza , 
Bundgarden Road , Pune. 


भाग एक - ल - १२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल , गुरुवार ते ब 


फेब्रुवारी ९ - १५ , २०१७/ माघ २० - २६, शके १९३८ 


Schedule 1- Contd . 


( 1 ) 


(2 ) 


(4 ) 


255 More Nimbaji Daulat 


Security Guard 


Garware Wall Ropes Ltd ., 
D /1 /11, M .I. D . C ., Chinchwad , Pune . 


- 


" 


256 Kalyanshetti Basawaraj Kottrappa 
257 Suryawanshi Ravi Sahebrao 
258 Lahadake Chandrakant Kanhuji 
259 Pandit Dilip Narsinh 
260 More Ashok Ramprasad 
261 Barwani Rafik Akabarali 
262 Godase Navanath Haribhau 
263 Chaudhari AtulHanumant 
264 Chande Sandeep Tukaram 


Security Guard 


H . Fillunger & Co . Pvt. Ltd ., 
Mumbai- Pune Road , Pimpri, Pune. 


___ ” _ 
Security Supervisor 
Lady Security Guard 

Security Guard 


265 Newarekar Kalpesh Kamlakar 
266 Shelke Naou Vitthal 
267 Uttekar Rajeshree Rajesh 
268 Lawate Mahadhav Kishan 
269 Khomane Shatrughna Jagannath 
270 Ghatpande Hemant Digambar 
271 Jadhav Shankar Sopan 
272 Sapkal AnilNathu 
273 Potghan Dnyaneshwar Tukaram 


Hella India Automotive Pvt. Ltd ., 
Nano Space , S . No. 5 , Baner , Pune. 


Security Guard 

__ ” — 

__ ” _ 
Security Guard 


_ ” 


274 Bendre Ravindra Sadashiv 
275 Dange Dattatray Babu 


Harschvogel Component India Pvt. Ltd ., 

Plot No. E -84, M . I. D . C ., 

Rajangaon , Pune . 
Innoventive Industries Ltd ., 
Gat No. 56 / 3/4 /5 , VILL Pimple Jagtap , 

Tal. Shirur, Pune . 


Security Supervisor 

— ” 


Security Guard 


276 Sonawane Tanaji Balasaheb 
277 Kamble Sanjay Dhanaji 
278 Tathe Sunil Sonaba 
279 Desale Machindra Daulat 
280 Tathe Balasaheb Kisan 
281 Korde Dattatraya Kondiba 
282 Sabale Shrimant Sahebrao 
283 Yadav Ramdaras Mitthu 


Security Supervisor 


Kalyani Carpenter Spl. Steel Ltd ., 

Mundhwa, Pune . 


Security Guard 

— ” — 
Security Supervisor 
Senior Security Guard 

Security Guard 


_ ” — 


Security Supervisor 


284 Chavan Shashikant Shankar 
285 Bell Rajaram Dagdu 
286 Kute Suresh Vishwanath 
287 Rawool Laxman Sahadev 
288 More Namdev Bandu 
289 Shelke Santosh Sukhdev 
290 Shugdare Vaman Shankar 
291 Kamble Sarjerao Mahadev 
292 Panhalkar Pravin Namdev 
293 Awate Babaji Ramchandra 
294 Hatamkar Mangesh Mohan 
295 Jannu Umesh Vishwanath 
296 Chavan Sandeep Nandkumar 
297 Murthy Kamanoba Krishna 
298 Redake Balu Haridas 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी ९-१५, २०१७/ माघ २० - २६, शके १९३८ 

Schedule 1-Contd . 


( 1) 


( 4 ) 


299 Ambhore Laxman Narayan 


Security Guard 


Kalyani Carpenter Spl. Steel Ltd ., 

Mundhwa, Pune. 


- " 


Security Supervisor 

Security Guard 


300 Pisal Ashok Narsingh 
301 Burate Ashok Dasharath 
302 Toraskar Ashok Balwant 
303 Shinde Shivaji Sukadev 
304 Bangar Dattatraya Baburao 
305 Shelke Raosaheb Dadabhau 
306 Aligere Honnappa Ningappa 
307 Waghmare Mahadev Tukaram 
308 Jagdale Amol Nandkumar 
309 Kothawale Navnath Fakkad 
310 Ghode Vilasrao Sopan 
311 SapkalMahendra Mahadev 
312 Bhongale Dattatray Dhondiba 
313 Sutar Satish Dattu 
314 Sinalkar Jalindar Navnath 


_ ” - 


Senior Security Guard 


__ ” _ 


Security Guard 


Kalyani Hayes Lemmeraz Ltd ., 
Gat No. 635 , Kuruli Chakan , 

Tal. Khed, Pune . 


_ ” _ 
Security Supervisor 

Security Guard 


315 Honkamble Shantaram Maruti 
316 Sonone Amol Uddhao 
317 Borhade Dilip Dattatry 
318 Rathod Tukaram Tulshiram 
319 Bidgar Baban Tukaram 
320 Sahare Dadarao Gopalrao 
321 Daswad Sheshrao Bhujang 
322 Patil Chandrakant Balkrishna 
323 Dhurwe Sanjay Ramaji 
324 Bhaik Santosh Baban 
325 Kachave Santosh Bhika 
326 Patil Ravindra Chudaman 
327 Gaikwad Shankar Ranga 
328 Daswad Gangadhar Shankar 
329 Kharat Ram Dnyanoba 
330 Kadam Sunil Jalinder 
331 Wadge Sanjay Digamber 


Security Supervisor 

Security Guard 


_ ” — 


___ ” _ 
Security Supervisor 
Security Guard 

- ” — 


Kalyani Technoforge Ltd ., 

Mundhwa, Pune. 


Senior Security Guard 

Security Guard 


- " 


332 Pandhare Shivaji Bhanudas 
333 Survase Vishnu Ravsaheb 
334 Gophane Dattatray Digambar 
335 Kadam Ganesh Balaso 
336 Dinde Shripati Tukaram 
337 Dange Rajasab Kasim 
338 Dendage Satyawan Rambhau 
339 Shivtare Ankush Ramchandra 


Kirloskar Brothers Ltd ., 
Yamuna House , Baner , Pune. 


340 Divekar Vilas Karbhari 
341 More Baliram Arjun 
342 Chavan Santosh Vishnu 
343 Tikate Ravindra Ramchandra 
344 Kadam Ashok Laxman 
345 Ghogare Sachin Laxman 
346 Palande Bhausaheb Bhaskar 

347 Kadam Anil Pandurang 
भाग एक - ल - १२अ 


Security Supervisor 

- ” — 
Security Guard 

_ ” _ 
Security Supervisor 
Security Guard 

_ ” _ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९- १५, २०१७/ माघ २० - २६, शके १९३८ 


Schedule 1 - Contd . 


(3) 


( 4 ) 


Security Supervisor 

Security Guard 


Kirloskar Brothers Ltd ., 
Yamuna House , Baner, Pune. 


( 1) 

(2) 
348 Jadhav Rajendra Laxman 
349 Bhosale Ramesh Narayan 
350 Netake Naganth Rajaram 
351 Patil Amar Shankar 
352 Pawar Vivek Tanaji 
353 Nyayadhish Satish Sudhakar 
354 Karadkar Chandrakant Tukaram 
355 Kengar ShahajiGanpat 
356 Kaute Dagdu Bhima 
357 Baraskar Uttam Tulshiram 


_ ” — 
Security Supervisor 
Security Guard 

_ ” _ 
Security Guard 


9 


Kirloskar Ebara Pumps Ltd ., 

Kumar Pride Senate , 
Senapati BapatMarg , Pune . 

Kirloskar Industries Ltd ., 
Laxmanrao Kirloskar Marg , 

Khadki, Pune. 


= ” _ 
Security Supervisor 

Security Guard 


Security Supervisor 

Security Guard 


" 


. 


358 Jadhav Subhash Trambak 
359 Suryawanshi Sivaji Sitaram 
360 Saste Vithal Baban 
361 Mohite Mohanrao Bapu 
362 More Shailesh Ramchandra 
363 Swami AnilMaruti 
364 Sakat Bholanath Ramchandra 
365 Phadtare Dattatray Appaji 
366 Kadam Sahadev Ajinath 
367 Mali Tanaji Dagdu 
368 Shinde Sunil Janardhan 
369 Patil Sunil Jagdish 
370 Bhalerao Ananda Gangadhar 
371 Jadhav Bharat Namdeo 
372 Gaikwad Ramchandra Gokul 
373 Pawar Santosh Sopan 
374 More RamdasMaruti 
375 Shirtode Amit Shamrao 
376 Yadav Pradip Chandasen 
377 Awaghade Bhimrao Gulab 
378 Shinde Pradeep Baburao 
379 Jadhav Sandeep Sopan 
380 Patil Amrutrao Vishwanth 
381 Pawar Vijaykumar Sadashiv 
382 More Santosh Ananda 
383 Gaikwad Namdev Bhagappa 
384 Mane Santosh Sakharam 
385 Nikam Suyakant Bapurao 
386 More Shantaram Gangaram 
387 Gawai Subhash Pralhad 
388 Babar Dadaso Baba 
389 Bhoite Shankar Mahadev 
390 Lawate Anil Anna 
391 Ghadge Yoesh Pandurang 
392 Dhamale Prakash Raghunath 


Security Supervisor 

Security Guard 


_ ” _ 
Security Supervisor 


Kirloskar Industries Ltd ., 
13/ A , Karve Road , Kothrud , Pune. 


Security Guard 


393 Suryawanshi Waman Samarth 
394 Kamthe Arjun Sarjerao 


_ ” 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी ९-१५, २०१७/ माघ २० - २६, शके १९३८ 

Schedule 1- Contd . 


( 1) 


(2 ) 


(3 ) 


(4 ) 


Kirloskar Industries Ltd ., 
13/ A , Karve Road , Kothrud , Pune. 


395 Dhamale Motiram Madhukar 
396 Sonawane Dilip Laxman 
397 Singh YashpalGolap 
398 Sapkal Adhik Baburao 
399 Kandhare Shankar Kisan 
400 Kamble Dattatray Maruti 
401 Khavale Vijay Vilas 
402 Pawar Shankar Tukaram 
403 More Tukaram Abhiman 
404 Sharma Ramkrupal Jagannath 


Security Supervisor 
Security Guard 

_ ” — 
Security Supervisor 

Security Guard 
Security Supervisor 
Security Guard 

_ ” — 


Security Guard 


Kirloskar Oil Engines Ltd ., 
Laxmanrao Kirloskar Marg , 

Khadki, Pune. 


405 Parab Shankar Shivram 
406 Kamble Vinayak Bhikan 
407 Khandare Dattatry Ganpat 
408 Ghodake Santosh Nana 
409 Dolas Ravindra Dashrath 
410 Hole Sharad Nivrutti 
411 Mane Sachin Rajaram 
412 Alam Rajendra Waman 


Security Guard 


Mahindra Ugine Steel Company Ltd ., 

371 , Takwe Road, 
At & Post Kanhe, Tal. Maval, 

Pune. 


_ ” — 


413 Rudrawar Dnyaneshwar Vishvamb 
414 Kamble Siddharth Chandar 
415 RautAgatrao Magan 
416 Pawar Ravindra Vitthal 

Security Supervisor 
417 Mote Manageni Sakharam 

Security Guard 
418 Bodade Rajesh Ramesh 
419 Gejage Sambhaji Sukhadev 
420 Bhamare Dilip Kashinath Security Supervisor 
421 Deshmukh Raju Hanumant Security Guard 
422 Pawar Ramdas Devrao 
423 Agre Nandkumar Sambhajirao 
424 Gaikwad Dhanaji Bapurao 
425 Yewale Ravindra Bhau 
426 Dugane Shankar Shivaji 
427 Javir Uttam Namdeo 
428 Jadhav Mahesh Namdev 
429 Khillare Raghunath Sakharam 
430 Bhalerao Subhash Devidas 
431 Nagwadkar Ashok Baburao 

Security Guard 
432 Wagh Vishnu Eknath 
433 Waghmare Navnath Kantilal 
434 Patil Pradip Rangarao 

Security Supervisor 
435 Naik Eknath Babanrao 

Security Guard 
436 Khollam Suryakanth Shantaram 
437 Koli Jagannath Bhanudas 
438 Birdode Eknath Rambhau 
439 Birdode Somnath Dagdu 
440 Kamble Nilesh Shivram 
441 Murkute Bhagwan Baburao 
442 Galane Ambadas Namdev 


Plastic Omnium Auto Exteriors 
( India ) Pvt. Ltd ., Plot No. B - 14 / A , 
M .I. D . C ., Chakan , Tal. Khed , Pune. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल , गुरुवार ते ब 


फेब्रुवारी ९ - १५ , २०१७/ माघ २० - २६, शके १९३८ 


Schedule 1 -Contd . 


(1) 


( 2) 


(3 ) 


Polchem Hygiene Laboratories Pvt. Ltd ., 

6 , Gandharva , S . No. 28 , 

Erandwane, Pune. 


Renishaw Metrology Systems Ltd ., 
Plot No. 9 , Raisoni Ind . Estate., 

S . No. 284 , Vill. Mann , 

Tal. Mulshi, Pune . 


29 


Rewale Engineering Pvt. Ltd ., 
78/ 3, S , Block , M .I.D . C ., Bhosari, 

Pune 411 026 . 


_ ” 


? ? 


443 Shirsath Madhukar Keshav Security Guard 
444 Yadav Dadasaheb Hanumant Security Supervisor 
445 Bansode Yuraj Shivaji 

Security Guard 
446 Jagtap Pravinkumar Kisan 
447 Avasaramol Bharat Bhaskar 

_ ” _ 
448 Phatke Dilip Vishnu 

Security Supervisor 
449 Kharat Kiran Bhimraj 

Security Guard 
450 Patil Shriram Abhiman 
451 VasaneGanesh Tulshiram 
452 Mandaogane Ramkisan Haribhau 
453 Satpute Subhash Sukhadev 
454 Gaikwad Balkrishna Sopan 
455 Aundhkar Kishor Namdev 
456 Sukte Madhukar Vitthal 
457 SasaneNarayan Eakanath 
458 Sakhare Ankush Daulatrao 

_ ” _ 
459 Waghmare Rajratan Tukaram Senior Security Guard 
460 Khole Anant Ganesh 

Security Guard 
461 Kumthekar Balaji Dinkar Security Supervisor 
462 Manwar Babarao Ramkrushna Security Guard 
463 Patil Arun Jankiram 
464 More Dnyandev Narsing 
465 Salve Santosh Savkar 
466 Uttekar Rajesh Vishnu 
467 Dale Bhagwan Chandrakant 
468 More Dashrath Nagnath 
469 Shinde Bhaskar Pralhad 
470 Barapatre Gulab Kisan 
471 Shinde Balu Pandurang 
472 Gaikwad Cintaman Balaso 
473 Babalad Chanabasappa Iranna 
474 Wankhede Kishor Shrikrishna 
475 Sancade Jagan Kalu 
476 Pokale Mahadev Manikrao 
477 Kathe Raju Soma 
478 Tarke Maruti Bhaurao 
479 Ghode Prakash Gajanan 
480 Daware Pralhad Vitthalrao 
481 Khandgave Rajendra Hariba 
482 Mule Datta Haribhau 
483 Ghate Ramesh Motiram 
484 Ovhal Dadabhau Babaji 

_ ” _ 
485 Patil Keshav Pandurang 

Security Supervisor 
486 Mule Venkat Govindrao 

Security Guard 
487 Kinkar Gopal Namdeo 
488 Lole Sunil Babanrao 
489 Satpute Ashok Maruti 
490 Yadav Anand Dagadu 
491 Dukare Hanuman Devram 


R .S . B . Transmissions India Ltd ., 
Gat No. 908 , Nagar Road , 

Sanaswadi, Pune. 


SaintGobain Sekurit India Ltd ., 

Plot 616 , Vill. Kuruli , 
Pune-Nashik Road , Chakan , Pune . 

Sharp India Ltd ., Gat No. 686 /4 , 
Koregaon Bhima, Tal. Shirur, Pune . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी ९-१५, २०१७/ माघ २० - २६, शके १९३८ 

Schedule 1- Concld . 


(4 ) 


Sharp India Ltd ., Gat No. 686 /4 , 
Koregaon Bhima, Tal. Shirur , Pune . 


Shriniwas Machinecrafts Pvt. Ltd ., 
EL-31/12 /2 Block , M .I. D .C ., 

Bhosari, Pune 411 026 . 


_ ” — 
Thyssenkrupp Industries Ltd ., 
Mumbai- Pune Road , Pimpri, Pune. 


- 


( 1) (2) 

(3) 
492 Late Dnyanoba Haribahu Security Supervisor 
493 Kshirsagar Vijaykumar Madhukar Security Guard 
494 Gavhane Santosh Bhimrao 

_ ” — 
495 Mundhe Dnyaneshwar Devji 
496 Karbhari BhanudasMadhavrao 

_ ” — 
497 Gajare Kanifnath Kundlik Senior Security Guard 
498 Jadhav Prakash Dilip 

Security Guard 
499 Dhage Namdev Baburao 
500 Jadhav Ganpati Bapu 
501 Handibag Chandrakant Ramchandra - ” — 
502 Ghode Baban Baburao 
503 Sagare Bhalchandra Vishnu 
504 Chaware Suresh Narayan 
505 Kulkarni Sudhakar Anantrao 
506 Latambale Sunil Pandharinath 
507 Dabhole Ramchandra Maruti 
508 Mahamunkar Sunil Balram 
509 Chikane Laxman Ganpat 

__ ” _ 
510 Kale Suresh Narayan 

Security Officer 
511 Kamble Suresh Santram 

Security Guard 
512 Lipare Deepak Maruti 
513 Paste Santosh Yashwant 
514 Kengar Popat Ananda 
515 Salvi Umesh Tanaji 
516 Sutar Balkrishna Baburao 
517 Jadhav Manohar Pandurang 
518 Shiudkar Bhimrao Dattatray 
519 Pandgale Milesh Shivaji 
520 Panda Ramchandra Shashikant Security Supervisor 
521 Gore Navanath Bhagwant 

Security Guard 
522 Mohite Gopal Ganesh 

_ ” – 
523 Datar Sudhakar Udebhan 
524 Landage Bhimrao Vitthal 
525 Dudhbhate Dnyandoba Biru 
526 Khutwad Mahadeo Tukaram 
527 Dhane Sunil Ramchandra 
528 Kumbhar Jagannath Pandurang 
529 SobhageGajanan Rustum Security Supervisor 
530 Mahamuni Avinash Bhalchandra 

_ ” 
531 Surve Ramesh Balwant 

Security Guard 
532 Bhagule Suresh Tukaram 


_ ” 


Venkatesh Engg . Equipments 
Pvt. Ltd ., Plot No. 25 , W . M . D .C ., 

Kharabwadi, Chakan , 

Tal. Khed , Pune . 


Worldwide Oilfield Machines 

Pvt. Ltd .,Gat No. 778 , 
At Post Velu , Pune- Satara Road , 

Tal. Bhor , Pune. 


” _ 


— 


" — 


Note . — Government of Maharashtra does not take guarantee of any sort as regards to Security Guards . 

Principal Employers can employ these Private Security Guards at their own risk . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल , गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी ९- १५ , २०१७/ माघ २० - २६, शके १९३८ 


Schedule II 
Conditions to be followed by the Employer Agency and Principal Employer 


1. Police Verification . — Police Verification Certificates regarding antecedent of the guards as well as the 
employer of such guard is necessary . Licence under the Private Security Agency ( Regulation ) Act, 2005 is 
also compulsory on the part of Employer Agency . 

2 . Training . – Adequate training shall be imparted to the Security Guards before they are deployed . 

3 . Educational Qualifications, Physical Fitness and other requirements. Educational, physical and other 
requirements for the Security Guards shall be as follows : 

Minimum Educational Qualification : 8th Standard Passed . 
Physical Requirements ( A ) ( 1 ) Height — 162 cm . 

( 2) Weight — 50 kg . 
(3 ) Chest — 79 cm . (Without Expansion ) and 84 cm . (On Expansion ). 

(4 ) Sight — If wearing glasses, the glass should not have excess number . 
( B ) In case of tribal candidates, there will relaxation of 5 c.m . in height and 

2 c .m . in chest. 
4 . Benefits. - Benefits for Security Guards shall be as follows : 

(a ) Uniform : Two pairs in a year . 
(6 ) Shoes : One pair of leather shoes in a year . 

(c) Rainy and Winter Uniform : (Once in two years) Raincoat, Trousers and Cap, Woollen Coat and Pant. 
5 . Wages and other statutory Benefits . — Exempted Security Guard shall open his account in a Nationalised 
Bank and agency shall give crossed cheque to each Security Guard equivalent to his earned wages by 7th 
of every month . Statement showing details of wages paid in Form “ C ” shall be submitted to the Security 
Guards Board by 10th of every month . 
The Agency shall give the following benefits to the Security Guards : 
Ex -Gratia 

10 % of wages . 
Gratuity 

4 % of wages. 
Leave with wages : 6 % of wages. 
Paid Holidays 

: 1 % of wages . 
Contribution to be deposited with the Competent Authorities in respect of various statues such as Provident 
Fund , E .S .I. etc. applicable to the Principal Employer, shall be deposited by the Agency with such authority 
and challan thereof be submitted to the Board for information . The Security Guards Agency should give 
regular receipt to the Guard and submit a consolidated report of the abovesaid transactions to the Government, 
the Commissioner of Labour and the Security Guards Board every six months. In case of default, the Agency 
shall be held responsible and shall be liable for cancellation of exemption . 

6 . Overtime Allowance. — Overtime Allowance should not be less than double the rates of wages existing 
at that time on the anology of the Security Guards deployed by the Security Guards Board . The ultimate 
responsibility in this respect lies on the concerned Principal Employer . 

It is the responsibility of the Principal Employer to pay wages and provide benefits to the Security Guards. 
The Principal Employer, in turn , shall ensure that the guards deployed at his establishment are getting wages 
and benefits not less favourable than those available under the Scheme. 

7 . Filling of Returns — a ) Quarterly Return . — Agency to submit quarterly return to the Government, the 
Commissioner of Labour and Board in the first week of first month of the quarter (January , April , July and 
October) in respect of employment of Security Guards in Form “ A ” appended hereto . 

(6 ) Half Yearly Return . — ( 1 ) Half Yearly Return in Form “ B ” appended hereto shall be submitted by the 
Agency in respect of Guards engaged , who have left and newly recruited to the Government, the Commissioner 
of Labour and Board . 

(2 ) The Security Guard Agency should make regular contribution of employees Provident Fund and ESIC 
of the concerned Security Guards and give regular Receipts to the guard and submit a consolidated report 
of the above said transaction to the Government, the Commissioner of Labour and the Security Guards Board 
every six months. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी ९ - १५, २०१७/ माघ २०- २६, शके १९३८ 


९७ 


(3 ) The Security Guard Agency should submit proof of the previous contributions of employees Provident 
Fund and ESIC within a period of three months from the date of publication of this Notification to the 
Government . Otherwise , the exemption given to the concerned Security Guards will be cancelled . 

(c ) Annual Return . — Every Agency shall submit at Annual Return of Income Tax , P .F ., E . S .I. duly certified 
by Chartered Accountant, in Form - D on or before 30th of June of every year to the Government and the 
Board , alongwith copies of challans and other details . 

8 . Enrollment of the Agency with the Board . — The Agency should get itself enroll with the Board according 
to the provisions of Clause 13 ( 2 ) of the Maharashtra Private Security Guards (Regulation of Employment and 
Welfare ) Scheme, 2002, as an employer agency and shall register exempted Security Guards under Clause 
14 ( 3) of the Scheme applying in the Form devised by the Board by paying prescribed registration fee within 
a period of one month from the date of issuance of this Notification . 

9 . Registration of Principal Employer of Employer Agency. — The Principal Employer who is engaging 
exempted Security Guards of the Agency shall get register with the Board as provided under Clause 13 ( 1)(a ) 
of the Scheme within 15 days from date of exempted Notification , applying in the Form devised by the Board 
by paying prescribed registration fee . 

10 . Enrollment fees. — While getting itself registered with the Board , the Agency should pay Registration 
Fee to the Board as per Clause 17 of Maharashtra Private Security Guards (Regulation of Employment and 
Welfare) Scheme, 2002 within stipulated time. 

11. Registered Office . Every Agency shall have registered office which shall be notified to the Government, 
Commissioner of Labour and the Board . In case of change in address or change in name, the same shall be 
informed to the Government and to the Board alongwith documentory proof thereof within a period of 15 
days from such change , so as to Government can issue Notification in respect thereof. Board shall take note 
of such changes after issuance of the Notification . 

12 . Allotment of Guards. — The Agency shall not allot their Security Guards to such Principal Employers 
who are registered with the Board . If agency deployes its Security Guards to such Principal Employer in that 
case exemption will be cancelled . 

13 . Issue of Identity Cards / Attendance Card . — Every Agency shall issue identity card , attendance card to 
Security Guards and Officers engaged and deployed by them . 

14 . Payment of Legal Dues. — Whenever a Security Guard leaves his job , it is obligatory on the part of the 
agency to pay all the legal dues to him and copy of the records thereof shall be submitted to the Board 
including gratuity and other legal dues . 

15 . Employment with one principal Employer at a time. — Every Agency shall also ensure that its Security 
Guards shall not work for more than one Principal Employer at a time. 

16 . If any Security Guard is asked to work beyond the radius of 50 kms. from his place of residence , the 
Employer Agency shall pay an allowance @ 20 % of total emoluments of such Security Guard . 

17 . The Agency and Principal Employer is liable to abide with any other terms and conditions , which may 
be imposed in favour of Security Guard by the Government of Maharashtra or Board in future . 

18 . The exempted Security Guard Agency should pay levy @ 3 % to the Board per month on wages paid 
to the Security Guards on or before 10th of every month . The agency should start paying such levy within 
the period of 1 month from the date of exemption Notification . 

The employer agency who persistantly makes default in remitting the amount of 3 % levy within the time 
limit specified as above, shall further pay by way of penalty, surcharge @ 10 % of the amount to be remitted . 

19 . In case , the Principal Employer discontinues the exempted Security Guards due to expiry of agreement 
or due to any reason , in that case, the agency shall submit the details of such Principal Employers and the 
Security Guards to the Board within 7 days from such discontinuation . In such case the registration of the 
said Principal Employer shall stand cancelled . The agency shall also submit the details of Security Guards 
who have left the services due to any reason alongwith details of the Principal Employers to the Board and 
concerned Police Station within 7 ( Seven ) days. On receipt of the above details Board will cancel the 
registration of such exempted guards. 


भाग एक - ल - १३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९-१५, २०१७/ माघ २० - २६, शके १९३८ 


20 . From the amount of the payment made by the Principal Employer to the Security Agency , the 
Security Guards will be paid at least an amount which has been fixed by the Board towards the wages and 
all the statutory benefits towards Provident Fund, E . S .I. C ., Payment of Bonus , leave with wages, leave on 
national holidays etc. or the same shall be the amount equivalent to 56 % of the gross payment made by the 
Principal Employer to the Security Agency , whichever is higher . 

21. The Principal Employer will pay to the agency on a prorata basis for the reliever who would be 
relieving the Security Guard in case of his weekly off or the amount paid to the reliever shall be 10 % of the 
basic wages , or whichever is higher . 

22. The amounts of levy to be deposited to the Security Guards Board , the cost of training of the Security 
Guards, the cost of supervision , administration of profits of the agency the total cost of which will not exceed 
more than 30 % of the total amount paid by the Principal Employer to the agency. 

23. The Service Tax will be levied on the total mandatory cost mentioned herein above at the rate which 
is in force at any given point of time. 

24 . In addition to this uniform will be provided to the Security Guards. For this purpose an amount of 
4 % per annum should be delineate . 

25 . Wages of the Security Guards will be paid not later than 7th of every next month . 

Breach of any of above conditions by the employer agency shall make employer agency liable for cancellation 
or revocation of the exemption granted under this notification . 

It shall be the responsibility of the Principal Employer to see that the terms, conditions and rules are 
followed scrupulously and in case the agency fails to grant the benefits to the exempted Security Guards as 
per the conditions of Notification the Principal Employer will be held responsible to pay the same to the 
exempted Security Guards. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी ९- १५ , २०१७/ माघ २० - २६, शके १९३८ 

FORM ‘ A ’ 

Quarterly Return to be filed by the Agency 
Quarterly Return for the months 

Date : 
( January-March 
April- June 
July - September 

October -December ) : 
Name and Address of the Agency : 
Notification No. and Date : 
Registration No. of Agency with the Board : 


Serial 
Number 


Number and Address of 
the Principal Employer 


Location of Security 

Guards deployed 


Name and 

Category 
of the Guards 

(4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


Authorised Signatory , 


(Name and Designation ). 


FORM B 


Half Yearly Return to be submitted by Security Guards Agency 
Period of Return : January to June / 

Date : 
July to December 
Name and Address of the Agency : 
Notification No. and Date : 
Registration No. of Agency with the Board : 
Serial Name and 

Total No. of 

No . of 

Number of 
No . Address of Security Guards Security Guards 

Security Guards 
Principal Employer engaged 

who have left 

Newly Recruited 
Categorywise the Security 

Categorywise 
Guards Agency 

Categorywise 
(1) (2) 

( 3 ) 


(4 ) 


(5 ) 


Authorised Signatory , 


(Name and Designation ). 


भाग एक - ल - १३अ 


200 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९ - १५, २०१७/ माघ २० - २६, शके १९३८ 


FORM “ C 
Statement to be submitted to the Security Guards Board regarding 

disbursement of wages . 
Disbursement of wages for the month of : 
Name and Address of the Principal Employer : 
Name of the Bank (Branch and Address ) : 


Serial 
No . 
( 1 ) 


Name of the 
Security Guard 

( 2 ) 


No. and Date of 
the Cheque 

(3 ) 


Amount 


( 4 ) 


Authorised Signatory , 


(Name and Designation ). 


FORM D 
Annual Return to be submitted by Security Guards Agency 
Period of Annual Return : 

Date : 
Name and Address of the Agency : 
Notification No. and Date : 
Registration No. of Agency with the Board : 


Serial 
No. 


Months 
(April to March ) 


Total No. of 
Security Guard 
engaged 

( 2 ) 


Total Wages 

Paid to the 
Security Guard 


The Wages on 

which the P . F . 
Contribution is deducted 

( 4 ) 


3 % Levy 
Submitted to 

Board 

(5 ) (6 ) 


( 1) 


( 3 ) 


Authorised Signatory, 


(Name and Designation ). 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


M . D . TRORVE , 
Section Officer . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९ -१५, २०१७/ माघ २०- २६, शके १९३८ 


१०१ 


१७५ 


सोमवार, जून ३०, २०१४ / आषाढ ९, शके १९३६ 


उद्योग , ऊर्जा व कामगार विभाग 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक ३० जून २०१४ 


अधिसूचना 


महाराष्ट्र खाजगी सुरक्षा रक्षक (नोकरीचे नियमन व कल्याण ) अधिनियम, १९८१ . 

क्रमांक एसजीए . २०१४ / प्र.क्र . १२ / काम- २. — ज्याअर्थी, ज्यांची नावे यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक च्या स्तंभ (२) मध्ये नमूद केलेली 
आहेत अशा विवक्षित सुरक्षा रक्षकांना (यात यापुढे ज्यांचा उल्लेख “ उक्त सुरक्षा रक्षक " असा करण्यात आला आहे ), उक्त अनुसूची एक च्या 
स्तंभ ( ४ ) मध्ये नमूद केलेल्या मुख्य मालकांकडे कामावर ठेवलेले आहे अशा मे. चेतक सिक्युरिटी सहिसेस ( नाशिक जिल्हा), पहिला मजला, 
गाळा नं . १२, कल्पतरु कॉम्प्लेक्स, शहापूर , जिल्हा ठाणे ४२१ ६०१ व मालक श्री . सेवक सिंग अजमेर सिंग यांनी महाराष्ट्र खाजगी सुरक्षा रक्षक 
( नोकरीचे नियमन व कल्याण ) अधिनियम , १९८१ ( १९८१ चा महा. ५८ ) याच्या कलम २३ अन्वये, उक्त अधिनियमाच्या सर्व तरतुदी आणि 
महाराष्ट्र खाजगी सुरक्षा रक्षक ( नोकरीचेनियमन व कल्याण) योजना, २००२ ( यात यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त योजना ” असा करण्यात आला 
आहे ) यांच्या अंमलबजावणीतून सूट मिळण्यासाठी अर्ज केला आहे ; 

___ आणि ज्याअर्थी, सल्लागार समितीशी विचारविनिमय केल्यानंतर व उक्त सुरक्षा रक्षकांना मिळत असलेल्या लाभांची पडताळणी केल्यानंतर , 
त्यांना मिळत असणारे लाभ हे उक्त अधिनियमाद्वारे व त्या अधिनियमान्वये आणि उक्त योजनेद्वारे व तद्न्वये तरतूद केलेल्या लाभांपेक्षा एकंदरीत 
पाहता कमी फायदेशीर नाहीत , असे महाराष्ट्र शासनाचे मत झालेले आहे ; 
___ त्याअर्थी, आता, महाराष्ट्र खाजगी सुरक्षा रक्षक (नोकरीचेनियमन व कल्याण ) अधिनियम, १९८१ याच्या कलम २३ अन्वये प्रदान केलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे उक्त अधिनियमाच्या व उक्त योजनेच्या सर्व तरतुदींच्या अंमलबजावणीतून उक्त खाजगी सुरक्षा 
रक्षकांना , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या शतींच्या अधीन राहून , राजपत्रात ही अधिसूचना प्रसिद्ध केल्याच्या 
दिनांकापासून तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी सूट देत आहे. 


१०२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९- १५, २०१७/ माघ २० - २६, शके १९३८ 


अनुसूची - १ 


सुरक्षा रक्षकांचे नाव 


वर्ग 


अ. क्र . 
( १ ) 

१ वसंत शंकर दुर्गे 


( ३ ) 


सुरक्षा रक्षक 


मुख्य मालकाचे नाव व पत्ता 

( ४ ) 
मे . भगवती फेरी मेटल प्रा . लि ., 
जी - ७४८ , एमआयडीसी मालेगाव , सिन्नर , 

जिल्हा नाशिक . 


सुरक्षा रक्षक 


- " 


२ कृष्णा काथोड कोरडे 
३ दिनेश तोतासिंग जाधव 
४ प्रविण चिंतामण ठाकरे 


- 


- 


सुरक्षा रक्षक 
सुरक्षा रक्षक 


- " 


टीप . - महाराष्ट्र शासन या सुरक्षा रक्षकांबाबत कोणत्याही प्रकारची हमी घेत नाही. मुख्य मालक स्वतःच्या जबाबदारीवर सुरक्षा रक्षकांना कामे 
देऊ शकतात . 

अनुसूची २ 

मालक एजन्सीने व मुख्य मालकांनी पाळावयाच्या शर्ती 
१. पोलीस तपासणी. - सुरक्षा रक्षकांच्या तसेच एजन्सीच्या मालकांच्या पूर्वइतिहासाबाबत पोलीस पडताळणी दाखला तसेच एजन्सीकडे 
केंद्र शासनाच्या खाजगी सुरक्षा रक्षक एजन्सी (नियमन ) कायदा , २००५ अंतर्गत परवाना असणे आवश्यक असेल. 

२. प्रशिक्षण. - सुरक्षा रक्षकांना नियुक्त करण्यापूर्वी पुरेसे प्रशिक्षण देणे आवश्यक असेल. 
३. शैक्षणिक , शारीरिक आणि इतर पात्रता. - सुरक्षा रक्षकांची शैक्षणिक व शारीरिक पात्रता पुढीलप्रमाणे असेल : 

किमान शैक्षणिक पात्रता. - इयत्ता ८ वी उत्तीर्ण . 
शारीरिक पात्रता. - ( अ) (१ ) उंची - १६२ सें. मी . 

(२ ) वजन - ५० किलो 
( ३ ) छाती - न फुगवता - ७९ सें . मी . 

फुगवून - ८४ सें . मी . 
( ४ ) नजर - दृष्टी चष्मा असल्यास नंबर जास्त नसावा . 

( ब ) आदिवासी उमेदवारांना उंचीमध्ये ५ सें. मी . व छातीमध्ये २ सें . मी . ची सवलत देण्यात यावी . 
४. लाभ. - सुरक्षा रक्षकांना पुढील लाभ मिळतील : 

( अ) गणवेश प्रत्येक वर्षाला २ जोड. 
( ब) चामडी बूट प्रत्येक वर्षात १ जोड . 

( क ) पावसाळी व हिवाळी गणवेश - (२ वर्षांतून एकदा ) रेनकोट, ट्राऊझर , टोपी, वूलन कोट व पँट . 
५. वेतन व इतर कायदेशीर सवलती. - सूट दिलेल्या सुरक्षारक्षकाने राष्ट्रीयीकृत बँकेमध्ये आपले खाते उघडावे व मालक एजन्सीने 
मुख्य मालकाकडे तैनात केलेल्या सुरक्षा रक्षकांच्या देय वेतनाच्या रकमेइतका रेखांकित धनादेश ७ तारखेपर्यंत वैयक्तिकरित्या सुरक्षारक्षकास 
द्यावा . सुरक्षारक्षकास दिलेल्या वेतनाबाबतचे सविस्तर तपशील नमुना " क " मधील विवरणपत्रामध्ये भरून सुरक्षा रक्षक मंडळास दर महिन्याच्या 
१० तारखेपर्यंत पाठवावे. मालक एजन्सीने खाली दर्शविल्याप्रमाणे लाभ सुरक्षा रक्षकांना द्यावेत : 

सानुग्रह अनुदान : वेतनाच्या १० टक्के 
उपदान 

वेतनाच्या ४ टक्के 
भरपगारी रजा 

वेतनाच्या ६ टक्के 
भरपगारी सुट्टी : वेतनाच्या १ टक्का 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९-१५, २०१७/ माघ २०- २६, शके १९३८ १०३ 
सुरक्षा रक्षकांना लागू असलेल्या भविष्यनिर्वाह निधी व कामगार राज्य विमा योजना यांच्या वजाती मालक एजन्सीने परस्पर संबंधित 
प्राधिकरणाकडे जमा कराव्यात आणि त्यांचे चलन माहितीसाठी मंडळास सादर करावे. मालक एजन्सीने भरणा केलेल्या भविष्यनिर्वाह निधी व 
कामगार राज्य विमा योजनेच्या वजातीबाबतच्या पावत्या / चलन सुरक्षा रक्षकांना नियमितपणे देऊन त्या संदर्भातील एकत्रित तपशील शासनास , 
कामगार आयुक्त कार्यालयास व सुरक्षा रक्षक मंडळास प्रत्येक ६ महिन्यांनी सादर करावा, असे न केल्यास मालक एजन्सीला जबाबदार धरून 
दिलेली सूट रद्द करण्यात येईल . 

६ . अतिकालिक भत्ता. - सुरक्षा रक्षकांना मिळणारा अतिकालिक भत्ता हा मंडळाने नोंदीत सुरक्षा रक्षकांसाठी निश्चित केलेल्या वेतन 
दराच्या दुप्पट दरापेक्षा कमी नसावा, याबाबत संबंधित मुख्य मालकाची अंतिम जबाबदारी राहील . 

सुरक्षा रक्षकांना देय वेतन व लाभ देणे मुख्य मालकांची जबाबदारी असून मुख्य मालकाने त्यांच्याकडे तैनात करण्यात आलेल्या सुरक्षा 
रक्षकांना अधिनियम आणि योजनेतील तरतुदींनुसार वेतन व लाभ मिळत आहेत याची खात्री करून घेणे बंधनकारक असेल . 

७. विवरणपत्र सादर करणे. - ( अ) त्रैमासिक विवरणपत्र. - मालक एजन्सीजने सुरक्षा रक्षकांच्या नियुक्तीबाबतचे त्रैमासिक 
विवरणपत्र प्रत्येक त्रैमासिकाच्या ( जानेवारी, एप्रिल , जुलै व ऑक्टोबर महिन्याच्या ) पहिल्या आठवड्यात सोबत जोडलेल्या नमुना “ अ ” मध्ये 
शासन, कामगार आयुक्त आणि सुरक्षा रक्षक मंडळास सादर करावे. 

( ब ) सहामाही विवरणपत्र . - (१) नियुक्त केलेल्या, नोकरी सोडून गेलेल्या आणि नव्याने भरती केलेल्या सुरक्षा रक्षकांबाबतचे 
विवरणपत्र दर ६ महिन्यांनी सोबत जोडलेल्या नमुना “ ब ” मध्ये शासन , कामगार आयुक्त आणि सुरक्षा रक्षक मंडळ यांना एजन्सीने सादर करावे. 

( २) भविष्यनिर्वाह निधी व राज्य कामगार विमा योजनेची वर्गणी एजन्सीने नियमित भरून संबंधित सुरक्षा रक्षकांना त्यासंबंधी वेळोवेळी 
पावत्या द्याव्यात व दर सहा महिन्यांत तसे केल्याबाबतचा अहवाल शासनास, कामगार आयुक्त व सुरक्षा रक्षक मंडळास द्यावा . 

( ३) यापूर्वीच्या भविष्यनिर्वाह निधीच्या रकमा व राज्य कामगार विमा योजनेची वर्गणी भरल्याबाबतचा पुरावा शासनाकडे सदर अधिसूचना 
निर्गमित झाल्यापासून तीन महिन्यांच्या आत सादर करावा. अन्यथा संबंधित सुरक्षा रक्षकांना देण्यात आलेली सूट रद्द करण्यात येईल . 

( क ) वार्षिक विवरणपत्र. - प्रत्येक मालक एजन्सीने, सनदी लेखापाल यांनी प्रमाणित केलेले वार्षिक विवरणपत्र सोबत जोडलेल्या नमुना 
“ ड ” मध्ये दरवर्षी ३० जून पर्यंत शासनास तसेच मंडळास सादर करावे. ज्यात एजन्सीने भरलेला आयकर , सुरक्षा रक्षकांचा जमा केलेला भविष्य 
निर्वाह निधी व कामगार राज्य विमा याबाबतच्या चलनाच्या प्रती व इतर तपशील असेल . 

८ . एजन्सीची व सूट प्राप्त सुरक्षा रक्षकांची मंडळाकडे नोंदणी. - अधिसूचनेच्या दिनांकापासून एक महिन्याच्या कालावधीत उक्त 
मंडळाकडे महाराष्ट्र खाजगी सुरक्षा रक्षक (नोकरीचेनियमन व कल्याण ) योजना , २००२ च्या खंड १३ ( २ ) व १४ (३ ) मधील तरतुदींनुसार 
एजन्सीजने स्वतःची मालक म्हणून आणि त्यांच्याकडील सूट प्राप्त सुरक्षा रक्षकांची विहित नमुन्यातील अर्ज व शुल्क भरून मंडळात नोंदणी करून 
घ्यावी . 

९. एजन्सीच्या मुख्य मालकांची मंडळाकडे नोंदणी. - सूट प्राप्त सुरक्षा रक्षकांच्या एजन्सीमार्फत सुरक्षा रक्षक नियुक्त करणाऱ्या 
मुख्य मालकाने अधिसूचनेच्या दिनांकापासून १५ दिवसांचे आत योजनेच्या खंड १३(१)( अ ) अन्वये स्वतःची मंडळात विहित नमुन्यातील अर्ज व 
शुल्क भरून नोंदणी करून घ्यावी. 

१०. नोंदणी शुल्क . - एजन्सीने तसेच सूट प्राप्त सुरक्षा रक्षकाने मंडळाकडे नोंदणी करतेवेळी महाराष्ट्र खाजगी सुरक्षा रक्षक (नोकरीचे 
नियमन व कल्याण ) योजना, २००२ च्या खंड १७ मधील तरतुदींनुसार मंडळाकडे विहित कालावधीत आवश्यक ते नोंदणी शुल्क भरले पाहिजे . 

११ . नोंदणीकृत कार्यालय . - एजन्सीचेनोंदणीकृत कार्यालय असावे आणि त्याबाबतची माहिती एजन्सीने शासन, कामगार आयुक्त व 
मंडळास द्यावी. नोंदणीकृत कार्यालयाचा पत्ता बदलल्यास अथवा एजन्सीच्या नावात बदल झाल्यास १५ दिवसांचे आत बदलाबाबतच्या आवश्यक 
त्या कागदोपत्री पुराव्यासह शासनास व मंडळास कळवावे , जेणेकरून शासन सुधारित अधिसूचना जारी करील. सुधारित अधिसूचना जारी 
झाल्यानंतर मंडळ झालेल्या बदलांची नोंद घेईल . 

१२. सुरक्षा रक्षकांची नियुक्ती. - उक्त मंडळाकडे ज्या मुख्य मालकांची नोंदणी झाली आहे आणि /किंवा जे उक्त मुख्य मालक 
मंडळाच्या सुरक्षा रक्षकांच्या सेवेचा लाभ घेत आहेत अशा मुख्य मालकांकडे एजन्सी त्यांचेकडील सुरक्षा रक्षक नेमणार नाही. अशाप्रकारे सुरक्षा 
रक्षक नेमल्यास मालक एजन्सीला जबाबदार धरून दिलेली सूट रद्द करण्यात येईल . 

१३ . ओळखपत्र व हजेरी कार्ड देणे. - खाजगी सुरक्षा रक्षक एजन्सी त्यांचेकडील सुरक्षा रक्षकांना व अधिकाऱ्यांना नियुक्त 
केल्यापासून ३० दिवसांच्या आत ओळखपत्र व हजेरीकार्ड देईल . 


१०४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९- १५ , २०१७/ माघ २० - २६, शके १९३८ 

१४. कायदेशीर देणी अदा करणे. - सुरक्षा रक्षक ज्यावेळी एजन्सीची नोकरी सोडतील, त्यावेळी त्यांना देय असलेली सर्व कायदेशीर 
देणी ( उपदान व इतर कायदेशीर देणी) एजन्सीने अदा करून त्याबाबत झालेल्या व्यवहारांच्या प्रती मंडळाकडे सादर करणे एजन्सीला बंधनकारक 
राहील . 

१५ . एकावेळी एकाच मुख्य मालकाकडे नोकरी . - सुरक्षा रक्षक एकावेळी एकापेक्षा अधिक मुख्य मालकाकडे काम करणार नाही . 
याबाबत प्रत्येक सुरक्षा रक्षक एजन्सीने खात्री करून घेतली पाहिजे . 

१६. एखाद्या सुरक्षा रक्षकास त्याच्या निवासस्थानापासून ५० कि . मी . पेक्षा अधिक अंतरावर काम करण्यासाठी पाठविल्यास मालक 
एजन्सीने त्याच्या एकूण वेतनाच्या २० टक्के रक्कम त्याला भत्ता म्हणून द्यावी . 

१७. सुरक्षा रक्षकांच्या फायद्यांसंदर्भात शासनाने किंवा मंडळाने भविष्यकाळात घातलेल्या अटी व शर्तीचेपालन करणे एजन्सीला, तसेच 
मुख्य मालकाला बंधनकारक राहील. 


१८ . मालक एजन्सीने त्यांच्या सुरक्षा रक्षकांना सूट प्राप्त झाल्यानंतर , सुरक्षा रक्षकांच्या वेतनाच्या ३ टक्के एवढी लेव्ही दरमहा १० 
तारखेपर्यंत मंडळास देय राहील. सदर लेव्ही अधिसूचना निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून १ महिन्याच्या आत मंडळाकडे जमा करणे अनिवार्य 
राहील. 


__ मंडळाने विनिर्दिष्ट केलेल्या कालमर्यादेत लेव्हीची रक्कम भरण्यात जे नियोक्ता अभिकरण सातत्याने कसूर करील ते नियोक्ता अभिकरण 
मंडळाने भरणा करण्यास निर्धारित केलेल्या रकमेच्या १० टक्केहून अधिक असणार नाही इतका अधिभार दंडाच्या रूपाने मंडळाकडे भरील . 

१९ . मालक एजन्सीमार्फत सुरक्षारक्षक नियुक्त करणाऱ्या मुख्य मालकाने करार संपुष्टात आल्यानंतर वा इतर कोणत्याही कारणामुळे 
सुरक्षा रक्षकांची सेवा घेणे बंद केले असल्यास सेवा खंडीत केल्याच्या दिनांकापासून ७ दिवसांच्या आत अशा मुख्य मालकाची व तेथून कमी 
केलेल्या सुरक्षा रक्षकांची नावे व तपशील मालक एजन्सी मंडळास सादर करील . अशा मुख्य मालकाची अधिसूचनेनुसार घेतलेली मंडळातील 
नोंदणी रद्द होईल. तसेच मालक एजन्सीक 

कडन नोकरी सोडन गेलेल्या सरक्षा रक्षकांची नावे व तपशील मालक एजन्सी मंडळास व नजीकच्या पोलीस 
ठाण्यास ७ दिवसांच्या आत सादर करील. अशाप्रकारे नोकरी सोडून गेलेल्या सुरक्षा रक्षकांची नोंदणी मंडळ रद्द करील . 

२०. मुख्य मालकाकडून सुरक्षा रक्षकांच्या कामाच्या मोबदल्यापोटी एजन्सीकडे जमा होणाऱ्या रकमेपैकी, मंडळाने सुरक्षा रक्षकांच्या 
वेतनापोटी निश्चित केलेली रक्कम तसेच सर्व वैधानिक रकमा जसे भविष्यनिर्वाह निधी, कामगार राज्य विमा योजना, बोनस प्रदान , रजा वेतन , 
राष्ट्रीय सुट्ट्यांचे वेतन यासाठी विनियमित केले जाईल निदान इतकी रक्कम किंवा मुख्य मालकाने एजन्सीला अदा केलेल्या रकमेच्या ५६ टक्के 
इतकी रक्कम किंवा यापैकी जी अधिक असेल ती सुरक्षारक्षक एजन्सीनी सुरक्षारक्षकांना अदा करणे आवश्यक आहे . 

२१. सुरक्षा रक्षकांना साप्ताहिक सुट्टी उपभोगण्याकरिता कार्यमुक्त करणाऱ्या सुरक्षारक्षकांचे वेतन मुख्य मालक एजन्सीला अदा करील . 
हे वेतन यथा प्रमाण पद्धतीवर आधारित असेल व ही रक्कम मूळ वेतनाच्या १० टक्के अथवा जी अधिक असेल इतकी असेल . 

२२. सुरक्षा रक्षक मंडळामध्ये जमा करावयाची लेव्ही , सुरक्षा रक्षकांच्या प्रशिक्षणासाठीचा खर्च, देखरेखीवरील खर्च, तसेच एजन्सीचा 
प्रशासकीय खर्च व नफा या सर्व गोष्टींचा खर्च हा मुख्य मालकाने एजन्सीकडे जमा केलेल्या एकूण रकमेच्या ३० टक्के रकमेपेक्षा जास्त नसावा. 

२३. उपरोक्त अनिवार्य लादलेल्या खर्चावर नियमानुसार सेवाकर आकारला जाईल व सेवाकर त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या 
दरानुसार असेल . 

२४ . या व्यतिरिक्त सुरक्षा रक्षकांना गणवेश दिला जाईल व त्यासाठी ४ टक्के रक्कम दरवर्षी राखीव ठेवण्यात येईल. 
२५ . सुरक्षा रक्षकांना त्यांचे वेतन पुढील महिन्याच्या सात तारखेपर्यंत देण्यात यावे . 

वरीलपैकी कोणत्याही शतींचे मालक एजन्सीने उल्लंघन केल्यास त्यांना देण्यात आलेली सूट रद्द करण्यात येईल किंवा काढून टाकण्यात 
येईल . 
___ अटी , शर्ती व नियमांचे तंतोतंत पालन होण्याबाबतची जबाबदारी मुख्य मालकाची असेल . अधिसूचनेतील तरतुदीनुसार सुरक्षा रक्षकांना 
एजन्सीने फायदे दिले नसल्यास सूट प्राप्त सुरक्षा रक्षकांना सदर फायदे देण्याची जबाबदारी मुख्य मालकाची असेल. 


G 


१०५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९ -१५, २०१७/ माघ २०- २६, शके १९३८ 

नमुना " अ " 
सुरक्षा रक्षक एजन्सीने सादर करावयाचे त्रैमासिक विवरणपत्र 


दिनांक : 


महिन्यांचे त्रैमासिक विवरणपत्र : 
जानेवारी -मार्च , 
एप्रिल - जून , 
जुलै - सप्टेंबर, 

ऑक्टोबर-डिसेंबर 
एजन्सीचे नाव व पत्ता : 
अधिसूचना क्रमांक व दिनांक : 
एजन्सीचा मंडळातील नोंदणी क्रमांक : 


अनु 
क्रमांक 
( १ ) 


मुख्य मालकाचे नाव 

व पत्ता 
( २ ) 


सुरक्षा रक्षकांच्या 
नियुक्तीचेठिकाण 

( ३ ) 


सुरक्षा रक्षकांचे 
नाव व वर्ग 

( ४ ) 


प्राधिकृत स्वाक्षरीकर्ता, 


( नाव व हुद्दा) . 
नमुना " ब " 

सुरक्षा रक्षक एजन्सीने सादर करावयाचे सहामाही विवरणपत्र 
विवरणपत्राचा कालावधी : जानेवारी ते जून / जुलै ते डिसेंबर 

दिनांक : 
एजन्सीचे नाव व पत्ता : 
अधिसूचना क्रमांक व दिनांक : 

एजन्सीचा मंडळातील नोंदणी क्रमांक : 
अ . क्र . मुख्य मालकाचे नाव 

नियुक्त केलेल्या 

सुरक्षा रक्षक 

नव्याने भरती 
व पत्ता सुरक्षा रक्षकांची एजन्सी सोडून 

झालेल्या सुरक्षा 
वर्गनिहाय एकूण गेलेल्या सुरक्षा 

रक्षकांची 
संख्या रक्षकांची वर्गनिहाय 

वर्गनिहाय 
संख्या 

संख्या 
( ३ ) ( ४ ) 

( ५ ) 


प्राधिकृत स्वाक्षरीकर्ता, 


( नाव व हुद्दा). 


भाग एक - ल - १४ 


१०६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९ - १५ , २०१७/ माघ २० - २६, शके १९३८ 

नमुना " क " 
एजन्सीने वेतन प्रदानाबाबत सुरक्षा रक्षक मंडळास सादर करावयाचे विवरणपत्र 
वेतन प्रदानाचा महिना : 
मुख्य मालकाचे नाव व पत्ता : 
बँकेचेनाव ( शाखा व पत्ता ) : 
अनु सुरक्षा रक्षकाचे नाव 

धनादेश क्रमांक 
क्रमांक 

व दिनांक 
( १ ) 


रक्कम 


( ४ ) 


प्राधिकृत स्वाक्षरीकर्ता, 


( नाव व हुद्दा ). 
नमुना " ड " 

सुरक्षा रक्षक एजन्सीने सादर करावयाचे वार्षिक विवरणपत्र 
वार्षिक विवरणपत्राचे आर्थिक वर्ष : 

दिनांक : 
एजन्सीचे नाव व पत्ता : 
अधिसूचना क्रमांक व दिनांक : 

एजन्सीचा मंडळातील नोंदणी क्रमांक : 
अ . क्र . महिने नियुक्त केलेल्या सुरक्षा रक्षकांना 

भविष्यनिर्वाह 

मंडळाकडे जमा 
( एप्रिल ते सुरक्षा रक्षकांची अदा केलेले 

निधी ज्यावर केलेली ३ टक्के 
मार्च) 

संख्या एकूण वेतन 

कपात केली आहे लेव्ही रक्कम 

असे वेतन 
( ३ ) 

( ४ ) 


प्राधिकृत स्वाक्षरीकर्ता, 


( नाव व हुद्दा) . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


सं . धों . डगळे , 
कार्यासन अधिकारी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९-१५, २०१७/ माघ २०- २६, शके १९३८ १०७ 
In pursuance of clause ( 3 ) of Article 348 of the Constitution of India , the following translation 
in English of the Government Notification , Industries, Energy and Labour Department, No. SGA. 
2014 /C . R . 12 /LAB - 2 , dated the 30th June 2014 is hereby published under the authority of the 
Governor. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


A . G . ASWALE , 
Joint Secretary (Labour ) to Government. 


INDUSTRIES, ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT 

Hutatma Rajgura Chowk , Madam Cama Road , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 30th June 2014 

NOTIFICATION 
MAHARASHTRA PRIVATE SECURITY GUARDS (REGULATION OF EMPLOYMENT AND WELFARE ) ACT, 1981. 

No. SGA . 2014 / C . R .- 12 /LAB - 20 . — Whereas certain Security Guards whose names are 
mentioned in Column ( 2 ) of Schedule I appended hereto (hereinafter 
Security Guards” ), employed with the Principal Employer mentioned in Column (4 ) of the said 
Schedule I, employed by M / s . Chetak Security Services (Nasik District ), 1st Floor , Gala No. 12 , 
Kalptaru Complex , Shahapur , District- Thane 421 601 and owner Shri Sevak Singh Ajmer Singh 
have applied for grant of exemption under Section 23 of the Maharashtra Private Security Guards 
(Regulation of Employment and Welfare ) Act , 1981 (Mah . LVIII of 1981) from the operation of all 
provisions of the said Act and the Maharashtra Private Security Guards (Regulation of Employment 
and Welfare ) Scheme, 2002 (hereinafter referred to as “ the said Scheme" ) ; 

And whereas, the Government of Maharashtra , after consultation with the Advisory 
Committee and after verification of the benefits enjoyed by the said Security Guards is of the 
opinion that they are in enjoyment of benefits , which are on the whole not less favourable to them 
than the benefits provided by and under the said Act and the said Scheme. 

Now , therefore , in exercise of powers conferred by Section 23 of the Maharashtra Private 
Security Guards (Regulation of Employment and Welfare ) Act , 1981, the Government of 
Maharashtra hereby exempts the said Security Guards from operations of all provisions of the 
said Act and the said Scheme, for a period of three years from the date of publication of this 
notification in Official Gazette, subject to conditions specified in Schedule II appended hereto : 

Schedule I 


le ) , 


Sr. 


Class 


No. 


Name of Security 

Guards 

( 2 ) 


( 1 ) 


( 3 ) 


1 Vasant Shankar Durge 


Security Guard 


Name and address 
of Principal Employer 

( 4 ) 
M / s . Bhagwati Ferro Metal 

Pvt. Ltd ., 
G - 748 , MIDC Malegaon , 
Sinner, District Nasik . 

— W — 


2 Krishna Kathod Korde 
3 Dinesh Totasingh Jadhav 
4 Pravin Chintaman Thakare 


Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 


- 


9 — 


- 


9 


Note . — Government of Maharashtra does not take guarantee of any sort as regards to Security 

Guards. Principal Employers can employ these Private Security Guards at their own risk . 
भाग एक - ल - १४अ 


१०८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल , गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी ९- १५ , २०१७/ माघ २० - २६, शके १९३८ 

Schedule - II 
Conditions to be followed by the Employer Agency and Principal Employer 

1. Police Verification . — Police Verification Certificates regarding antecedent of the guards 
as well as the employer of such guard is necessary . Licence under the Private Security Agency 
(Regulation ) Act , 2005 is also compulsory on the part of Employer Agency . 

2. Training . – Adequate training shall be imparted to the Security Guards before they are 
deployed . 

3 . Educational Qualifications , Physical Fitness and other requirements . Educational, 
physical and other requirements for the Security Guards shall be as follows : 

Minimum Educational Qualification : 8th Standard Passed . 
Physical Requirements. — ( A ) ( 1) Height — 162 c.m . 

( 2) Weight — 50 kg . 
( 3 ) Chest — 79 cm . (Without Expansion ) and 84 c .m . (On 

Expansion ). 
(4 ) Sight — If wearing glasses, the glass should not have excess 

number . 
( B ) In case of tribal candidates, there will relaxation of 5 c .m . in 

height and 2 c . m . in chest . 
4 . Benefits . — Benefits for Security Guards shall be as follows : 

(a ) Uniform : Two pairs in a year . 
(6 ) Shoes : One pair of leather shoes in a year . 

(c ) Rainy and Winter Uniform : (Once in two years ) Raincoat, Trousers and Cap , Woollen 
Coat and Pant . 

5 . Wages and other statutory Benefits. — Exempted Security Guard shall open his account in 
a Nationalised Bank and agency shall give crossed cheque to each Security Guard equivalent to 
his earned wages by 7th of every month . Statement showing details of wages paid in Form “ C ” 
shall be submitted to the Security Guards Board by 10th of every month . 
The Agency shall give the following benefits to the Security Guards : 
Ex -Gratia 

: 10 % of wages 
Gratuity 

4 % of wages 
Leave with wages : 6 % of wages 

Paid Holidays : 1 % of wages . 
Contribution to be deposited with the Competent Authorities in respect of various statues 
such as Provident Fund , E . S . I. etc . applicable to the Principal Employer , shall be deposited by the 
Agency with such authority and challan thereof be submitted to the Board for information . The 
Security Guards Agency should give regular receipt to the Guard and submit a consolidated report 
of the abovesaid transactions to the Government, the Commissioner of Labour and the Security 
Guards Board every six months. In case of default , the Agency shall be held responsible and shall 
be liable for cancellation of exemption . 

6 . Overtime Allowance . — Overtime Allowance should not be less than double the rates of 
wages existing at that time on the anology of the Security Guards deployed by the Security Guards 
Board . The ultimate responsibility in this respect lies on the concerned Principal Employer . 

It is the responsibility of the Principal Employer to pay wages and provide benefits to the 
Security Guards. The Principal Employer, in turn , shall ensure that the guards deployed at his 
establishment are getting wages and benefits not less favourable than those available under the 
Scheme. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९ - १५, २०१७/ माघ २० - २६ , शके १९३८ १०९ 
7 . Filling of Returns — (a ) Quarterly Return . — Agency to submit quarterly return to the 
Government, the Commissioner of Labour and Board in the first week of first month of the quarter 
( January , April, July and October ) in respect of employment of Security Guards in Form ‘ A ’ 
appended hereto . 

(6 ) Half Yearly Return . — ( 1) Half Yearly Return in Form B appended hereto shall be 
submitted by the Agency in respect of Guards engaged, who have left and newly recruited to the 
Government , the Commissioner of Labour and Board . 

(2 ) The Security Guard Agency should make regular contribution of employees Provident 
Fund and ESIC of the concerned Security Guards and give regular Receipts to the guard and 
submit a consolidated report of the above said transaction to the Government , the Commissioner 
of Labour and the Security Guards Board every six months. 

( 3 ) The Security Guard Agency should submit proof of the previous contributions of 
employees Provident Fund and ESIC within a period of three months from the date of publication 
of this Notification to the Government. Otherwise , the exemption given to the concerned Security 
Guards will be cancelled . 


(c ) Annual Return . — Every Agency shall submit at Annual Return of Income Tax , P . F ., E . S .I . 
duly certified by Chartered Accountant, in Form - D on or before 30th of June of every year to the 
Government and the Board , alongwith copies of challans and other details . 

8 . Enrollment of the Agency with the Board . — The Agency should get itself enroll with the 
Board according to the provisions of Clause 13( 2 ) of the Maharashtra Private Security Guards 
Regulation of Employment and Welfare ) Scheme, 2002, as an employer agency and shall register 
exempted Security Guards under Clause 14 ( 3 ) of the Scheme applying in the Form devised by the 
Board by paying prescribed registration fee within a period of one month from the date of issuance 
of this Notification . 


9 . Registration of Principal Employer of Employer Agency. — The Principal Employer who is 
engaging exempted Security Guards of the Agency shall get register with the Board as provided 
under Clause 13 ( 1 )(a ) of the Scheme within 15 days from date of exempted Notification , applying 
in the Form devised by the Board by paying prescribed registration fee . 

10 . Enrollment fees. — While getting itself registered with the Board , the Agency should pay 
Registration Fee to the Board as per Clause 17 ofMaharashtra Private Security Guards (Regulation 
of Employment and Welfare ), Scheme, 2002 within stipulated time. 

11. Registered Office. Every Agency shall have registered office which shall be notified to 
the Government, Commissioner of Labour and the Board . In case of change in address or change 
in name, the same shall be informed to the Government and to the Board alongwith documentory 
proof thereof within a period of 15 days from such change , so as to Government can issue 
Notification in respect thereof . Board shall take note of such changes after issuance of the 
Notification . 

12 . Allotment of Guards. — The Agency shall not allot their Security Guards to such Principal 
Employers who are registered with the Board . If agency deployes its Security Guards to such 
Principal Employer in that case exemption will be cancelled . 

13. Issue of Identity Cards / Attendance Card . — Every Agency shall issue identity card , 
attendance card to Security Guards and Officers engaged and deployed by them . 


14 . Payment of Legal Dues. — Whenever a Security Guard leaves his job , it is obligatory on 
the part of the agency to pay all the legal dues to him and copy of the records thereof shall be 
submitted to the Board including gratuity and other legal dues . 


15 . Employment with one principal Employer at a time. — Every Agency shall also ensure 
that its Security Guards shall not work for more than one Principal Employer at a time. 


११० 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९ -१५, २०१७/ माघ २० - २६, शके १९३८ 
16 . If any Security Guard is asked to work beyond the radius of 50 kms. from his place of 
residence , the Employer Agency shall pay an allowance @ 20 % of total emoluments of such Security 
Guard . 

17 . The Agency and Principal Employer is liable to abide with any other terms and conditions , 
which may be imposed in favour of Security Guard by the Government of Maharashtra or Board 
in future . 

18 . The exempted Security Guard Agency should pay levy @ 3 % to the Board per month on 
wages paid to the Security Guards on or before 10th of every month . The agency should start 
paying such levy within the period of 1 month from the date of exemption Notification . 


The employer agency who persistantly makes default in remitting the amount of 3 % levy 
within the time limit specified as above , shall further pay by way of penalty , surcharge @ 10 % of 
the amount to be remitted . 


19 . In case, the Principal Employer discontinues the exempted Security Guards due to expiry 
of agreement or due to any reason , in that case, the agency shall submit the details of such Principal 
Employers and the Security Guards to the Board within 7 days from such discontinuation . In 
such case the registration of the said Principal Employer shall stand cancelled . The agency shall 
also submit the details of Security Guards who have left the services due to any reason alongwith 
details of the Principal Employers to the Board and concerned Police Station within 7 (Seven ) 
days . On receipt of the above details Board will cancel the registration of such exempted guards . 


20 . From the amount of the payment made by the Principal Employer to the Security Agency , 
the Security Guards will be paid at least an amount which has been fixed by the Board towards 
the wages and all the statutory benefits towards Provident Fund, E . S . I.C ., Payment of Bonus , 
leave with wages , leave on national holidays etc . or the same shall be the amount equivalent to 
56 % of the gross payment made by the Principal Employer to the Security Agency , whichever is 
higher . 


21. The Principal Employer will pay to the agency on a prorata basis for the reliever who 
would be relieving the Security Guard in case of his weekly off or the amount paid to the reliever 
shall be 10 % of the basic wages , or whichever is higher . 


0 


ma 


A 


22 . The amount of levy to be deposited to the Security Guards Board , the cost of training of 
the Security Guards, the cost of supervision , administration of profits of the agency the total cost 
of which will not exceed more than 30 % of the total amount paid by the Principal Employer to the 
agency . 

23 . The Service Tax will be levied on the total mandatory cost mentioned herein above at the 
rate which is in force at any given point of time. 

24. In addition to this uniform will be provided to the Security Guards. For this purpose an 
amount of 4 % per annum should be delineate . 

25 . Wages of the Security Guards will be paid not later than 7th of every next month . 

Breach of any of above conditions by the employer agency shall make employer agency liable 
for cancellation or revocation of the exemption granted under this notification . 


It shall be the responsibility of the Principal Employer to see that the terms, conditions and 
rules are followed scrupulously and in case the agency fails to grant the benefits to the exempted 
Security Guards as per the conditions of Notification the Principal Employer will be held 
responsible to pay the same to the exempted Security Guards . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी ९-१५, २०१७/ माघ २० - २६, शके १९३८ 

FORM ‘ A ’ 

Quarterly Return to be filed by the Agency 
Quarterly Return for the months 

Date : 
( January -March 
April - June 
July -September 

October - December) : 
Name and Address of the Agency : 
Notification No. and Date : 
Registration No. of Agency with the Board : 


M 


Serial 
Number 


lal 


Number and Address of 
the Principal Employer 


Location of Security 
Guards deployed 


Name and 

Category 
of the Guards 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


(3 ) 


Authorised Signatory , 


(Name and Designation ). 


FORM ‘ B 
Half Yearly Return to be submitted by Security Guards Agency 
Period of Return : January to June/ 

Date : 
July to December . 
Name and Address of the Agency : 
Notification No . and Date : 
Registration No. of Agency with the Board : 


Serial 
No. 


Name and 

Address of 
Principal Employer 


Total No. of 
Security Guards 

engaged 
Categorywise 


No. of 
Security Guards 
who have left 

the Security 
Guards Agency 
Categorywise 

( 4 ) 


Number of 
Security Guards 
Newly Recruited 

Categorywise 


(1) 


(2) 


(3) 


(5 ) 


Authorised Signatory , 


(Name and Designation ). 


११२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९- १५, २०१७ / माघ २० - २६, शके १९३८ 

FORM “ C 
Statement to be submitted to the Security Guards Board regarding 

disbursement of wages . 
Disbursement of wages for the month of : 
Name and Address of the Principal Employer : 
Name of the Bank (Branch and Address ) : 


Serial 
No. 
( 1 ) 


Name of the 
Security Guard 

( 2 ) 


No. and Date of 
the Cheque 

( 3 ) 


Amount 

( 4 ) 


Authorised Signatory , 


(Name and Designation ). 


FORM ‘ D 
Annual Return to be submitted by Security Guards Agency 
Period of Annual Return : 

Date : 
Name and Address of the Agency : 
Notification No. and Date : 
Registration No. of Agency with the Board : 


Serial 
No . 


Months 
(April to March ) 


Total No. of 
Security Guard 

engaged 


Total Wages 

Paid to the 
Security Guard 


The Wages on 
which the P . F . 
Contribution 
is deducted 

(5 ) 


3 % Levy 
Submitted to 
the Board 


(1 ) 


(2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


(6 ) 


Authorised Signatory , 


(Name and Designation ). 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


S . D . DAGALE , 
Section Officer . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९ -१५, २०१७/ माघ २०- २६, शके १९३८ 


११३ 


१७६ 


सोमवार, जून ३०, २०१४ / आषाढ ९, शके १९३६ 


उद्योग , ऊर्जा व कामगार विभाग 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक ३० जून २०१४ 


अधिसूचना 


महाराष्ट्र खाजगी सुरक्षा रक्षक (नोकरीचेनियमन व कल्याण) अधिनियम, १९८१. 

क्रमांक एसजीए. २०१४ /प्र. क्र . २८० / काम - ५. — ज्याअर्थी, ज्यांची नावे यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक च्या स्तंभ ( २ ) मध्ये नमूद 
केलेली आहेत अशा विवक्षित सुरक्षा रक्षकांना ( यात यापुढे ज्यांचा उल्लेख “ उक्त सुरक्षा रक्षक " असा करण्यात आला आहे ), उक्त अनुसूची एक 
च्या स्तंभ ( ४ ) मध्ये नमूद केलेल्या मुख्य मालकांकडे कामावर ठेवलेले आहे अशा मे. सिक्युरुटी अॅण्ड इंटेलिजन्स सहिसेस ( इंडिया) प्रा . लि ., 
( नागपूर जिल्हा), प्लॉट नं . १२ -ए, शंकर नगर , महाराष्ट्र बँकेच्यावर , नागपूर व मालक श्री . प्रणवकुमार अजित प्रधान यांनी महाराष्ट्र खाजगी सुरक्षा 
रक्षक ( नोकरीचेनियमन व कल्याण ) अधिनियम, १९८१ ( १९८१ चा महा. ५८ ) याच्या कलम २३ अन्वये, उक्त अधिनियमाच्या सर्व तरतुदी आणि 
महाराष्ट्र खाजगी सुरक्षा रक्षक ( नोकरीचेनियमन व कल्याण ) योजना, २००२ ( यात यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त योजना ” असा करण्यात आला 
आहे) यांच्या अंमलबजावणीतून सूट मिळण्यासाठी अर्ज केला आहे ; 
___ आणि ज्याअर्थी, सल्लागार समितीशी विचारविनिमय केल्यानंतर व उक्त सुरक्षारक्षकांना मिळत असलेल्या लाभांची पडताळणी केल्यानंतर , 
त्यांना मिळत असणारे लाभ हे उक्त अधिनियमाद्वारे व त्या अधिनियमान्वये आणि उक्त योजनेद्वारे व तद्न्वये तरतूद केलेल्या लाभांपेक्षा एकंदरीत 
पाहता कमी फायदेशीर नाहीत , असे महाराष्ट्र शासनाचे मत झालेले आहे ; 

त्याअर्थी, आता, महाराष्ट्र खाजगी सुरक्षा रक्षक ( नोकरीचेनियमन व कल्याण ) अधिनियम , १९८१ याच्या कलम २३ अन्वये प्रदान केलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे उक्त अधिनियमाच्या व उक्त योजनेच्या सर्व तरतुदींच्या अंमलबजावणीतून उक्त खाजगी सुरक्षा 
रक्षकांना, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या शर्तीच्या अधीन राहून , राजपत्रात ही अधिसूचना प्रसिद्ध केल्याच्या 
दिनांकापासून तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी सूट देत आहे. 


भाग एक - ल - १५ 


११४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९- १५, २०१७ / माघ २० - २६, शके १९३८ 


अनुसूची- १ 


अ.क्र . 


वर्ग 


सुरक्षा रक्षकांचे नाव 

( २ ) 


मुख्य मालकाचे नाव व पत्ता 

( ४ ) 


- " 


- " 


- " 


- " 


- " 


- " 


- 


- 


१ रेखचंद 

सुरक्षा रक्षक 

मे . एआयए इंजिनीअरिंग लि .,एल- ३ , 
एमआयडीसी इंडस्ट्रियल एरिया , 

हिंगणा रोड, नागपूर ४४० ०१६ . 
२ रामकिशोर श्रीलाल अहिरवार 

सुरक्षा रक्षक 
३ मुकेश काशीराम कडवे 

सुरक्षा रक्षक 
४ पंकजकुमार नथुजी मोपते 

सुरक्षारक्षक 
५ दिपंकर भाऊदास रंगारी 

सुरक्षारक्षक 
६ कमलेश आनंदराव सहारे 

सुरक्षा रक्षक 
७ शैलेश भास्कराव राऊत 

सुरक्षा रक्षक 
८ चंदनकुमार छोटेलाल कुशवाहा 

सुरक्षा पर्यवेक्षक 
९ रमेश शंकर मेश्राम 

सुरक्षा रक्षक 
१० रामप्रसाद आनंदराव कुंभलकर 

सुरक्षा पर्यवेक्षक 
११ सावन मनोज बागडे 

सुरक्षा रक्षक 
टीप. - महाराष्ट्र शासन या सुरक्षा रक्षकांबाबत कोणत्याही प्रकारची हमी घेत नाही . मुख्य मालक स्वतःच्या जबाबदारीवर सुरक्षा रक्षकांना कामे 
देऊ शकतात . 

अनुसूची २ 

मालक एजन्सीने व मुख्य मालकांनी पाळावयाच्या शर्ती 
१. पोलीस तपासणी. - सुरक्षा रक्षकांच्या तसेच एजन्सीच्या मालकांच्या पूर्वइतिहासाबाबत पोलीस पडताळणी दाखला तसेच एजन्सीकडे 
केंद्र शासनाच्या खाजगी सुरक्षा रक्षक एजन्सी (नियमन) कायदा , २००५ अंतर्गत परवाना असणे आवश्यक असेल . 

२. प्रशिक्षण. - सुरक्षा रक्षकांना नियुक्त करण्यापूर्वी पुरेसे प्रशिक्षण देणे आवश्यक असेल . 
३. शैक्षणिक, शारीरिक आणि इतर पात्रता. - सुरक्षा रक्षकांची शैक्षणिक व शारीरिक पात्रता पुढीलप्रमाणे असेल : 

किमान शैक्षणिक पात्रता. - इयत्ता ८ वी उत्तीर्ण . 
शारीरिक पात्रता. - ( अ ) (१ ) उंची - १६२ सें . मी . 

( २) वजन - ५० किलो 
( ३) छाती - न फुगवता - ७९ सें . मी . 

फुगवून - ८४ सें. मी . 
( ४ ) नजर - दृष्टी चष्मा असल्यास नंबर जास्त नसावा . 

( ब ) आदिवासी उमेदवारांना उंचीमध्ये ५ सें. मी . व छातीमध्ये २ सें . मी . ची सवलत देण्यात यावी. 
४ . लाभ . - सुरक्षा रक्षकांना पुढील लाभ मिळतील : 

( अ) गणवेश प्रत्येक वर्षाला २ जोड. 
( ब) चामडी बूट प्रत्येक वर्षात १ जोड. 
( क ) पावसाळी व हिवाळी गणवेश - ( २ वर्षांतून एकदा) रेनकोट, ट्राऊझर, टोपी, वूलन कोट व पँट . 


- IN 


त्रता 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९-१५, २०१७/ माघ २०- २६, शके १९३८ ११५ 
५ . वेतन व इतर कायदेशीर सवलती. - सूट दिलेल्या सुरक्षा रक्षकाने राष्ट्रीयीकृत बँकेमध्ये आपले खाते उघडावे व मालक एजन्सीने 
मुख्य मालकाकडे तैनात केलेल्या सुरक्षा रक्षकांच्या देय वेतनाच्या रकमेइतका रेखांकित धनादेश ७ तारखेपर्यंत वैयक्तिकरित्या सुरक्षा रक्षकास 
द्यावा. सुरक्षा रक्षकास दिलेल्या वेतनाबाबतचे सविस्तर तपशील नमुना “ क ” मधील विवरणपत्रामध्ये भरून सुरक्षा रक्षक मंडळास दर महिन्याच्या 
१० तारखेपर्यंत पाठवावे. मालक एजन्सीने खाली दर्शविल्याप्रमाणे लाभ सुरक्षा रक्षकांना द्यावेत : 

सानुग्रह अनुदान : वेतनाच्या १० टक्के 
उपदान 

वेतनाच्या ४ टक्के 
भरपगारी रजा 

वेतनाच्या ६ टक्के 
भरपगारी सुट्टी : वेतनाच्या १ टक्का 
सुरक्षा रक्षकांना लागू असलेल्या भविष्यनिर्वाह निधी व कामगार राज्य विमा योजना यांच्या वजाती मालक एजन्सीने परस्पर संबंधित 
प्राधिकरणाकडे जमा कराव्यात आणि त्यांचे चलन माहितीसाठी मंडळास सादर करावे. मालक एजन्सीने भरणा केलेल्या भविष्यनिर्वाह निधी व 
कामगार राज्य विमा योजनेच्या वजातीबाबतच्या पावत्या/ चलन सुरक्षा रक्षकांना नियमितपणे देऊन त्या संदर्भातील एकत्रित तपशील शासनास , 
कामगार आयुक्त कार्यालयास व सुरक्षा रक्षक मंडळास प्रत्येक ६ महिन्यांनी सादर करावा, असे न केल्यास मालक एजन्सीला जबाबदार धरून 
दिलेली सूट रद्द करण्यात येईल . 

६. अतिकालिक भत्ता. - सुरक्षा रक्षकांना मिळणारा अतिकालिक भत्ता हा मंडळाने नोंदीत सुरक्षा रक्षकांसाठी निश्चित केलेल्या वेतन 
दराच्या दुप्पट दरापेक्षा कमी नसावा, याबाबत संबंधित मुख्य मालकाची अंतिम जबाबदारी राहील . 

सुरक्षा रक्षकांना देय वेतन व लाभ देणे मुख्य मालकांची जबाबदारी असून मुख्य मालकाने त्यांच्याकडे तैनात करण्यात आलेल्या सुरक्षा 
रक्षकांना अधिनियम आणि योजनेतील तरतुदींनुसार वेतन व लाभ मिळत आहेत याची खात्री करून घेणे बंधनकारक असेल . 

७. विवरणपत्र सादर करणे . - ( अ) त्रैमासिक विवरणपत्र . - मालक एजन्सीजने सुरक्षा रक्षकांच्या नियुक्तीबाबतचे त्रैमासिक 
विवरणपत्र प्रत्येक त्रैमासिकाच्या ( जानेवारी, एप्रिल , जुलै व ऑक्टोबर महिन्याच्या ) पहिल्या आठवड्यात सोबत जोडलेल्या नमुना “ अ ” मध्ये 
शासन, कामगार आयुक्त आणि सुरक्षा रक्षक मंडळास सादर करावे. 

( ब) सहामाही विवरणपत्र . - (१) नियुक्त केलेल्या, नोकरी सोडून गेलेल्या आणि नव्याने भरती केलेल्या सुरक्षा रक्षकांबाबतचे 
विवरणपत्र दर ६ महिन्यांनी सोबत जोडलेल्या नमुना “ ब ” मध्ये शासन , कामगार आयुक्त आणि सुरक्षा रक्षक मंडळ यांना एजन्सीने सादर करावे. 

( २ ) भविष्यनिर्वाह निधी व राज्य कामगार विमा योजनेची वर्गणी एजन्सीने नियमित भरून संबंधित सरक्षा रक्षकांना त्यासंबंधी वेळोवेळी 
पावत्या द्याव्यात व दर सहा महिन्यांत तसे केल्याबाबतचा अहवाल शासनास, कामगार आयुक्त व सुरक्षा रक्षक मंडळास द्यावा . 

( ३ ) यापूर्वीच्या भविष्यनिर्वाह निधीच्या रकमा व राज्य कामगार विमा योजनेची वर्गणी भरल्याबाबतचा पुरावा शासनाकडे सदर अधिसूचना 
निर्गमित झाल्यापासून तीन महिन्यांच्या आत सादर करावा. अन्यथा संबंधित सुरक्षा रक्षकांना देण्यात आलेली सूट रद्द करण्यात येईल . 

( क ) वार्षिक विवरणपत्र. - प्रत्येक मालक एजन्सीने, सनदी लेखापाल यांनी प्रमाणित केलेले वार्षिक विवरणपत्र सोबत जोडलेल्या नमुना 
“ ड ” मध्ये दरवर्षी ३० जून पर्यंत शासनास तसेच मंडळास सादर करावे. ज्यात एजन्सीने भरलेला आयकर , सुरक्षा रक्षकांचा जमा केलेला भविष्य 
निर्वाह निधी व कामगार राज्य विमा याबाबतच्या चलनाच्या प्रती व इतर तपशील असेल . 

८ . एजन्सीची व सूट प्राप्त सुरक्षा रक्षकांची मंडळाकडे नोंदणी. - अधिसूचनेच्या दिनांकापासून एक महिन्याच्या कालावधीत उक्त 
मंडळाकडे महाराष्ट्र खाजगी सुरक्षा रक्षक (नोकरीचे नियमन व कल्याण ) योजना , २००२ च्या खंड १३( २ ) व १४ (३ ) मधील तरतुदींनुसार 
एजन्सीजने स्वतःची मालक म्हणून आणि त्यांच्याकडील सूट प्राप्त सुरक्षा रक्षकांची विहित नमुन्यातील अर्ज व शुल्क भरून मंडळात नोंदणी करून घ्यावी. 

९. एजन्सीच्या मुख्य मालकांची मंडळाकडे नोंदणी. - सूट प्राप्त सुरक्षा रक्षकांच्या एजन्सीमार्फत सुरक्षा रक्षक नियुक्त करणाऱ्या 
मुख्य मालकाने अधिसूचनेच्या दिनांकापासून १५ दिवसांचे आत योजनेच्या खंड १३(१)( अ) अन्वये स्वतःची मंडळात विहित नमुन्यातील अर्ज व 
शुल्क भरून नोंदणी करून घ्यावी . 

१० . नोंदणी शुल्क . - एजन्सीने तसेच सूट प्राप्त सुरक्षा रक्षकाने मंडळाकडे नोंदणी करतेवेळी महाराष्ट्र खाजगी सुरक्षा रक्षक ( नोकरीचे 
नियमन व कल्याण) योजना , २००२ च्या खंड १७ मधील तरतुदींनुसार मंडळाकडे विहित कालावधीत आवश्यक ते नोंदणी शुल्क भरले पाहिजे . 

११ . नोंदणीकृत कार्यालय. - एजन्सीचेनोंदणीकृत कार्यालय असावे आणि त्याबाबतची माहिती एजन्सीने शासन, कामगार आयुक्त व 
मंडळास द्यावी. नोंदणीकृत कार्यालयाचा पत्ता बदलल्यास अथवा एजन्सीच्या नावात बदल झाल्यास १५ दिवसांचे आत बदलाबाबतच्या आवश्यक 
त्या कागदोपत्री पुराव्यासह शासनास व मंडळास कळवावे, जेणेकरून शासन सुधारित अधिसूचना जारी करील. सुधारित अधिसूचना जारी 
झाल्यानंतर मंडळ झालेल्या बदलांची नोंद घेईल . 
भाग एक - ल - १५अ 


07 


११६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९ -१५, २०१७/ माघ २० - २६, शके १९३८ 

१२ . सुरक्षा रक्षकांची नियुक्ती. - उक्त मंडळाकडे ज्या मुख्य मालकांची नोंदणी झाली आहे आणि /किंवा जे उक्त मुख्य मालक 
मंडळाच्या सुरक्षा रक्षकांच्या सेवेचा लाभ घेत आहेत अशा मुख्य मालकांकडे एजन्सी त्यांचेकडील सुरक्षा रक्षक नेमणार नाही. अशाप्रकारे सुरक्षा 
रक्षक नेमल्यास मालक एजन्सीला जबाबदार धरून दिलेली सूट रद्द करण्यात येईल . 

___ १३ . ओळखपत्र व हजेरी कार्ड देणे . - खाजगी सुरक्षा रक्षक एजन्सी त्यांचेकडील सुरक्षा रक्षकांना व अधिकाऱ्यांना नियुक्त 
केल्यापासून ३० दिवसांच्या आत ओळखपत्र व हजेरीकार्ड देईल. 

१४ . कायदेशीर देणी अदा करणे. - सुरक्षा रक्षक ज्यावेळी एजन्सीची नोकरी सोडतील, त्यावेळी त्यांना देय असलेली सर्व कायदेशीर 
देणी ( उपदान व इतर कायदेशीर देणी ) एजन्सीने अदा करून त्याबाबत झालेल्या व्यवहारांच्या प्रती मंडळाकडे सादर करणे एजन्सीला बंधनकारक 
राहील. 
____ १५. एकावेळी एकाच मुख्य मालकाकडे नोकरी. - सुरक्षा रक्षक एकावेळी एकापेक्षा अधिक मुख्य मालकाकडे काम करणार नाही. 
याबाबत प्रत्येक सुरक्षा रक्षक एजन्सीने खात्री करून घेतली पाहिजे . 

१६. एखाद्या सुरक्षा रक्षकास त्याच्या निवासस्थानापासून ५० कि . मी . पेक्षा अधिक अंतरावर काम करण्यासाठी पाठविल्यास मालक 
एजन्सीने त्याच्या एकूण वेतनाच्या २० टक्के रक्कम त्याला भत्ता म्हणून द्यावी . 

१७. सुरक्षारक्षकांच्या फायद्यांसंदर्भात शासनाने किंवा मंडळाने भविष्यकाळात घातलेल्या अटी व शर्तीचेपालन करणे एजन्सीला, तसेच 
मुख्य मालकाला बंधनकारक राहील . 

१८. मालक एजन्सीने त्यांच्या सुरक्षा रक्षकांना सूट प्राप्त झाल्यानंतर , सुरक्षा रक्षकांच्या वेतनाच्या ३ टक्के एवढी लेव्ही दरमहा १० 
तारखेपर्यंत मंडळास देय राहील . सदर लेव्ही अधिसूचना निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून १ महिन्याच्या आत मंडळाकडे जमा करणे अनिवार्य राहील . 
___ मंडळाने विनिर्दिष्ट केलेल्या कालमर्यादेत लेव्हीची रक्कम भरण्यात जे नियोक्ता अभिकरण सातत्याने कसूर करील ते नियोक्ता अभिकरण 
मंडळाने भरणा करण्यास निर्धारित केलेल्या रकमेच्या १० टक्केहून अधिक असणार नाही इतका अधिभार दंडाच्या रूपाने मंडळाकडे भरील . 

१९ . मालक एजन्सीमार्फत सुरक्षा रक्षक नियुक्त करणाऱ्या मुख्य मालकाने करार संपुष्टात आल्यानंतर वा इतर कोणत्याही कारणामुळे 
सुरक्षा रक्षकांची सेवा घेणे बंद केले असल्यास सेवा खंडीत केल्याच्या दिनांकापासून ७ दिवसांच्या आत अशा मुख्य मालकाची व तेथून कमी 
केलेल्या सुरक्षा रक्षकांची नावे व तपशील मालक एजन्सी मंडळास सादर करील. अशा मुख्य मालकाची अधिसूचनेनुसार घेतलेली मंडळातील 
नोंदणी रद्द होईल . तसेच मालक एजन्सीकडून नोकरी सोडून गेलेल्या सुरक्षारक्षकांची नावे व तपशील मालक एजन्सी मंडळास व नजीकच्या पोलीस 
ठाण्यास ७ दिवसांच्या आत सादर करील . अशाप्रकारे नोकरी सोडून गेलेल्या सुरक्षा रक्षकांची नोंदणी मंडळ रद्द करील . 

२० . मुख्य मालकाकडून सुरक्षा रक्षकांच्या कामाच्या मोबदल्यापोटी एजन्सीकडे जमा होणाऱ्या रकमेपैकी , मंडळाने सुरक्षा रक्षकांच्या 
वेतनापोटी निश्चित केलेली रक्कम तसेच सर्व वैधानिक रकमा जसे भविष्यनिर्वाह निधी, कामगार राज्य विमा योजना, बोनस प्रदान , रजा वेतन , 
राष्ट्रीय सुट्ट्यांचे वेतन यासाठी विनियमित केले जाईल निदान इतकी रक्कम किंवा मुख्य मालकाने एजन्सीला अदा केलेल्या रकमेच्या ५६ टक्के 
इतकी रक्कम किंवा यापैकी जी अधिक असेल ती सुरक्षा रक्षक एजन्सीनी सुरक्षा रक्षकांना अदा करणे आवश्यक आहे . 

२१. सुरक्षा रक्षकांना साप्ताहिक सुट्टी उपभोगण्याकरिता कार्यमुक्त करणाऱ्या सुरक्षा रक्षकांचे वेतन मुख्य मालक एजन्सीला अदा करील . 
हे वेतन यथा प्रमाण पद्धतीवर आधारित असेल व ही रक्कम मूळ वेतनाच्या १० टक्के अथवा जी अधिक असेल इतकी असेल . 

२२. सुरक्षा रक्षक मंडळामध्ये जमा करावयाची लेव्ही , सुरक्षा रक्षकांच्या प्रशिक्षणासाठीचा खर्च, देखरेखीवरील खर्च, तसेच एजन्सीचा 
प्रशासकीय खर्च व नफा या सर्व गोष्टींचा खर्च हा मुख्य मालकाने एजन्सीकडे जमा केलेल्या एकूण रकमेच्या ३० टक्के रकमेपेक्षा जास्त नसावा. 

२३. उपरोक्त अनिवार्य लादलेल्या खर्चावर नियमानुसार सेवाकर आकारला जाईल व सेवाकर त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या 
दरानुसार असेल. 

२४ . या व्यतिरिक्त सुरक्षा रक्षकांना गणवेश दिला जाईल व त्यासाठी ४ टक्के रक्कम दरवर्षी राखीव ठेवण्यात येईल . 
२५. सुरक्षारक्षकांना त्यांचे वेतन पुढील महिन्याच्या सात तारखेपर्यंत देण्यात यावे. 
वरीलपैकी कोणत्याही शतीचेमालक एजन्सीने उल्लंघन केल्यास त्यांना देण्यात आलेली सूट रद्द करण्यात येईल किंवा काढून टाकण्यात येईल . 

अटी , शर्ती व नियमांचे तंतोतंत पालन होण्याबाबतची जबाबदारी मुख्य मालकाची असेल . अधिसूचनेतील तरतुदीनुसार सुरक्षा रक्षकांना 
एजन्सीने फायदेदिले नसल्यास सूट प्राप्त सुरक्षा रक्षकांना सदर फायदे देण्याची जबाबदारी मुख्य मालकाची असेल . 


११७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९ -१५, २०१७/ माघ २०- २६, शके १९३८ 

नमुना " अ " 
सुरक्षा रक्षक एजन्सीने सादर करावयाचे त्रैमासिक विवरणपत्र 


दिनांक : 


महिन्यांचे त्रैमासिक विवरणपत्र : 
जानेवारी -मार्च , 
एप्रिल - जून , 
जुलै - सप्टेंबर, 

ऑक्टोबर-डिसेंबर 
एजन्सीचे नाव व पत्ता : 
अधिसूचना क्रमांक व दिनांक : 
एजन्सीचा मंडळातील नोंदणी क्रमांक : 


अनु 
क्रमांक 
( १ ) 


मुख्य मालकाचे नाव 

व पत्ता 
( २ ) 


सुरक्षा रक्षकांच्या 
नियुक्तीचेठिकाण 

( ३ ) 


सुरक्षा रक्षकांचे 
नाव व वर्ग 

( ४ ) 


प्राधिकृत स्वाक्षरीकर्ता, 


( नाव व हुद्दा) . 
नमुना " ब " 

सुरक्षा रक्षक एजन्सीने सादर करावयाचे सहामाही विवरणपत्र 
विवरणपत्राचा कालावधी : जानेवारी ते जून / जुलै ते डिसेंबर 

दिनांक : 
एजन्सीचे नाव व पत्ता : 
अधिसूचना क्रमांक व दिनांक : 

एजन्सीचा मंडळातील नोंदणी क्रमांक : 
अ . क्र . मुख्य मालकाचे नाव 

नियुक्त केलेल्या 

सुरक्षा रक्षक 

नव्याने भरती 
व पत्ता सुरक्षा रक्षकांची एजन्सी सोडून 

झालेल्या सुरक्षा 
वर्गनिहाय एकूण गेलेल्या सुरक्षा 

रक्षकांची 
संख्या रक्षकांची वर्गनिहाय 

वर्गनिहाय 
संख्या 

संख्या 
( ३ ) ( ४ ) 

( ५ ) 


प्राधिकृत स्वाक्षरीकर्ता, 


( नाव व हुद्दा). 


११८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९ - १५ , २०१७/ माघ २० - २६, शके १९३८ 

नमुना " क " 
एजन्सीने वेतन प्रदानाबाबत सुरक्षा रक्षक मंडळास सादर करावयाचे विवरणपत्र 
वेतन प्रदानाचा महिना : 
मुख्य मालकाचे नाव व पत्ता : 
बँकेचेनाव ( शाखा व पत्ता ) : 
अनु सुरक्षा रक्षकाचे नाव 

धनादेश क्रमांक 
क्रमांक 

व दिनांक 
( १ ) 


रक्कम 


( ४ ) 


प्राधिकृत स्वाक्षरीकर्ता, 


( नाव व हुद्दा ). 
नमुना " ड " 

सुरक्षा रक्षक एजन्सीने सादर करावयाचे वार्षिक विवरणपत्र 
वार्षिक विवरणपत्राचे आर्थिक वर्ष : 

दिनांक : 
एजन्सीचे नाव व पत्ता : 
अधिसूचना क्रमांक व दिनांक : 

एजन्सीचा मंडळातील नोंदणी क्रमांक : 
अ . क्र . महिने नियुक्त केलेल्या सुरक्षा रक्षकांना 

भविष्यनिर्वाह 

मंडळाकडे जमा 
( एप्रिल ते सुरक्षा रक्षकांची अदा केलेले 

निधी ज्यावर केलेली ३ टक्के 
मार्च) 

संख्या एकूण वेतन 

कपात केली आहे लेव्ही रक्कम 

असे वेतन 
( ३ ) 

( ४ ) 


प्राधिकृत स्वाक्षरीकर्ता, 


( नाव व हुद्दा) . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


ना . द . थोरवे, 
कार्यासन अधिकारी . 


न राजपत्र 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९- १५, २०१७/ माघ २० - २६, शके १९३८ ११९ 
In pursuance of clause ( 3 ) of Article 348 of the Constitution of India , the following translation 
in English of the Government Notification , Industries , Energy and Labour Department , No. SGA . 
2014 /C . R . 280 /LAB -5 , dated the 30th June 2014 is hereby published under the authority of the 
Governor. 

By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


A . G . ASWALE , 
Joint Secretary (Labour ) to Government. 


INDUSTRIES , ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 30th June 2014 

NOTIFICATION 
MAHARASHTRA PRIVATE SECURITY GUARDS (REGULATION OF EMPLOYMENT AND WELFARE ) ACT, 1981. 

No. SGA. 2014 / C . R .- 280 /LAB - 5 . — Whereas certain Security Guards whose names are 
mentioned in Column ( 2 ) of Schedule I appended hereto (hereinafter referred to as “ the said 
Security Guards ” ), employed with the Principal Employer mentioned in Column ( 4 ) of the said 
Schedule I, employed by M / s. Security and Intelligence services (India ) Limited , (Nagpur District ), 
Plot No. 12 - A , Shankar Nagar , Above Maharashtra Bank , Nagpur and owner . Shri Pranavkumar 
Ajit Pradhan have applied for grant of exemption , under Section 23 of the Maharashtra Private 
Security Guards (Regulation of Employment and Welfare ) Act , 1981 (Mah . LVIII of 1981) from the 
operation of all provisions of the said Act and the Maharashtra Private Security Guards (Regulation 
of Employment and Welfare ) Scheme, 2002 (hereinafter referred to as “ the said Scheme" ) ; 

And whereas, the Government of Maharashtra , after consultation with the Advisory 
Committee and after verification of the benefits enjoyed by the said Security Guards is of the 
opinion that they are in enjoyment of benefits , which are on the whole not less favourable to them 
than the benefits provided by and under the said Act and the said Scheme ; 

Now , therefore , in exercise of powers conferred by Section 23 of the Maharashtra Private 
Security Guards (Regulation of Employment and Welfare ) Act , 1981, the Government of 
Maharashtra hereby exempts the said Security Guards from operations of all provisions of the 
said Act and the said Scheme, for a period of three years from the date of publication of this 
notification in Official Gazette, subject to conditions specified in Schedule II appended hereto : 

Schedule 1 


Class 


Sr. 

Name of Security 
No . 

Guards 
( 1 ) 

( 2 ) 
1 Rekhchand Narayan Javarkar 


( 3 ) 


Security Guard 


Name and address 
of Principal Employer 

( 4 ) 
M / s. AIA Engineering Ltd ., 

L - 3 , MIDC , Industrial Area , 
Hingana Road , Nagpur 440 016 . 

— ~ — 
— — 
— 99 


- 


) 


- 99 — 


2 Ramkishor Shrilal Ahirwar 
3 Mukesh Kashiram Kadve 
4 Pankajkumar Nathuji Mopte 
5 Dipankar Bhaudas Rangari 
6 Kamlesh Anandrao Sahare 
7 Shailesh Bhaskarrao Raut 
8 Chandankumar Chhotelal 

Kushwaha . 
9 Ramesh Shankar Meshram 
10 Ramprasad Anandrao 

Kumbhalkar . 
11 Savan Manoj Bagde 


Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 
Security 
Supervisor . 
Security Guard 
Security 
Supervisor . 
Security Guard 


— 9 — 
- ~ ~ 


१२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९ - १५, २०१७/ माघ २० - २६, शके १९३८ 


hoy . 


Note . — Government of Maharashtra does not take guarantee of any sort as regards to Security 
Guards. Principal Employers can employ these Private Security Guards at their own risk . 

Schedule - II 
Conditions to be followed by the Employer Agency and Principal Employer 

1. Police Verification . — Police Verification Certificates regarding antecedent of the guards 
as well as the employer of such guard is necessary . Licence under the Private Security Agency 
(Regulation ) Act, 2005 is also compulsory on the part of Employer Agency . 

2 . Training . – Adequate training shall be imparted to the Security Guards before they are 
deployed . 

3 . Educational Qualifications, Physical Fitness and other requirements . — Educational , 
physical and other requirements for the Security Guards shall be as follows : 

Minimum Educational Qualification : 8th Standard Passed . 
Physical Requirements . — (A ) (1 ) Height — 162 c.m . 

(2 ) Weight — 50 kg. 
( 3 ) Chest — 79 cm . (Without Expansion ) and 84 c .m . (On 

Expansion ). 
(4 ) Sight — If wearing glasses , the glass should not have excess 

number . 
(B ) In case of tribal candidates , there will relaxation of 5 c.m . in 

height and 2 c. m . in chest . 
4 . Benefits. — Benefits for Security Guards shall be as follows : 

(a ) Uniform : Two pairs in a year . 
(6 ) Shoes : One pair of leather shoes in a year . 

(c ) Rainy and Winter Uniform : (Once in two years ) Raincoat , Trousers and Cap , Woollen 
Coat and Pant. 

5 . Wages and other statutory Benefits. — Exempted Security Guard shall open his account in 
a Nationalised Bank and agency shall give crossed cheque to each Security Guard equivalent to 
his earned wages by 7th of every month . Statement showing details of wages paid in Form “ C ” 
shall be submitted to the Security Guards Board by 10th of every month . 
The Agency shall give the following benefits to the Security Guards : 

Ex -Gratia : 10 % of wages 
Gratuity 

4 % of wages 
Leave with wages : 6 % of wages 

Paid Holidays : 1 % of wages . 
Contribution to be deposited with the Competent Authorities in respect of various statues 
such as Provident Fund , E . S . I. etc . applicable to the Principal Employer, shall be deposited by the 
Agency with such authority and challan thereof be submitted to the Board for information . The 
Security Guards Agency should give regular receipt to the Guard and submit a consolidated report 
of the abovesaid transactions to the Government, the Commissioner of Labour and the Security 
Guards Board every six months. In case of default, the Agency shall be held responsible and shall 
be liable for cancellation of exemption . 

6 . Overtime Allowance . — Overtime Allowance should not be less than double the rates of 
wages existing at that time on the anology of the Security Guards deployed by the Security Guards 
Board . The ultimate responsibility in this respect lies on the concerned Principal Employer . 

It is the responsibility of the Principal Employer to pay wages and provide benefits to the 
Security Guards . The Principal Employer , in turn , shall ensure that the guards deployed at his 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल , गुरुवार ते बुधवार ,फेब्रुवारी ९ -१५, २०१७/ माघ २० - २६, शके १९३८ 


१२१ 


s 


establishment are getting wages and benefits not less favourable than those available under the 
Scheme. 

7 . Filling of Returns — ( a ) Quarterly Return . — Agency to submit quarterly return to the 
Government , the Commissioner of Labour and Board in the first week of first month of the quarter 
( January , April, July and October ) in respect of employment of Security Guards in Form ‘ A ’ 
appended hereto . 

(6 ) Half Yearly Return . — ( 1) Half Yearly Return in Form ‘ B ’ appended hereto shall be 
submitted by the Agency in respect of Guards engaged , who have left and newly recruited to the 
Government, the Commissioner of Labour and Board . 

( 2 ) The Security Guard Agency should make regular contribution of employees Provident 
Fund and ESIC of the concerned Security Guards and give regular Receipts to the guard and 
submit a consolidated report of the above said transaction to the Government, the Commissioner 
of Labour and the Security Guards Board every six months. 

( 3 ) The Security Guard Agency should submit proof of the previous contributions of 
employees Provident Fund and ESIC within a period of three months from the date of publication 
of this Notification to the Government. Otherwise, the exemption given to the concerned Security 
Guards will be cancelled . 

turn . — Every Agency shall submit at Annual Return of Income Tax, P .F ., E . S .I. 
duly certified by Chartered Accountant, in Form - D on or before 30th of June of every year to the 
Government and the Board , alongwith copies of challans and other details. 

8 . Enrollment of the Agency with the Board. — The Agency should get itself enroll with the 
Board according to the provisions of Clause 13 ( 2 ) of the Maharashtra Private Security Guards 
(Regulation of Employment and Welfare ) Scheme, 2002, as an employer agency and shall register 
exempted Security Guards under Clause 14 ( 3 ) of the Scheme applying in the Form devised by the 
Board by paying prescribed registration fee within a period of one month from the date of issuance 
of this Notification . 

9 . Registration of Principal Employer of Employer Agency . — The Principal Employer who is 
engaging exempted Security Guards of the Agency shall get register with the Board as provided 
under Clause 13( 1) (a ) of the Scheme within 15 days from date of exempted Notification , applying 
in the Form devised by the Board by paying prescribed registration fee . 

10 . Enrollment fees . — While getting itself registered with the Board , the Agency should pay 
Registration Fee to the Board as per Clause 17 ofMaharashtra Private Security Guards (Regulation 
of Employment and Welfare ), Scheme, 2002 within stipulated time. 

11 . Registered Office . — Every Agency shall have registered office which shall be notified to 
the Government, Commissioner of Labour and the Board . In case of change in address or change 
in name, the same shall be informed to the Government and to the Board alongwith documentory 
proof thereof within a period of 15 days from such change , so as to Government can issue 
Notification in respect thereof. Board shall take note of such changes after issuance of the 
Notification . 

12 . Allotment of Guards. — The Agency shall not allot their Security Guards to such Principal 
Employers who are registered with the Board . If agency deployes its Security Guards to such 
Principal Employer in that case exemption will be cancelled . 

13 . Issue of Identity Cards / Attendance Card . — Every Agency shall issue identity card , 
attendance card to Security Guards and Officers engaged and deployed by them . 

14 . Payment of Legal Dues. — Whenever a Security Guard leaves his job , it is obligatory on 
the part of the agency to pay all the legal dues to him and copy of the records thereof shall be 
submitted to the Board including gratuity and other legal dues . 

15 . Employment with one principal Employer at a time. Every Agency shall also ensure 
that its Security Guards shall not work for more than one Principal Employer at a time. 


time. 


ensure 


भाग एक - ल -१६ 


१२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९ -१५, २०१७/ माघ २० - २६, शके १९३८ 


16 . If any Security Guard is asked to work beyond the radius of 50 kms. from his place of 
residence , the Employer Agency shall pay an allowance @ 20 % of total emoluments of such Security 
Guard . 

17 . The Agency and Principal Employer is liable to abide with any other terms and conditions, 
which may be imposed in favour of Security Guard by the Government of Maharashtra or Board 
in future . 

18 . The exempted Security Guard Agency should pay levy @ 3 % to the Board per month on 
wages paid to the Security Guards on or before 10th of every month . The agency should start 
paying such levy within the period of 1 month from the date of exemption Notification . The 
employer agency who persistantly makes default in remitting the amount of 3 % levy within the 
time limit specified as above , shall further pay by way of penalty , surcharge @ 10 % of the amount 
to be remitted . 

19 . In case , the Principal Employer discontinues the exempted Security Guards due to expiry 
of agreement or due to any reason , in that case , the agency shall submit the details of such Principal 
Employers and the Security Guards to the Board within 7 days from such discontinuation . In 
such case the registration of the said Principal Employer shall stand cancelled . The agency shall 
also submit the details of Security Guards who have left the services due to any reason alongwith 
details of the Principal Employers to the Board and concerned Police Station within 7 (Seven ) 
days . On receipt of the above details Board will cancel the registration of such exempted guards. 

20 . From the amount of the payment made by the Principal Employer to the Security Agency , 
the Security Guards will be paid at least an amount which has been fixed by the Board towards 
the wages and all the statutory benefits towards Provident Fund, E . S . I. C ., Payment of Bonus, 
leave with wages , leave on national holidays etc . or the same shall be the amount equivalent to 
56 % of the gross payment made by the Principal Employer to the Security Agency , whichever is 
higher . 

21 . The Principal Employer will pay to the agency on a prorata basis for the reliever who 
would be relieving the Security Guard in case of his weekly off or the amount paid to the reliever 
shall be 10 % of the basic wages, or whichever is higher. 

22 . The amount of levy to be deposited to the Security Guards Board , the cost of training of 
the Security Guards , the cost of supervision , administration of profits of the agency the total cost 
of which will not exceed more than 30 % of the total amount paid by the Principal Employer to the 
agency . 

be levied on the totalmandatory cost mentioned herein above at the 
rate which is in force at any given point of time. 

24 . In addition to this uniform will be provided to the Security Guards . For this purpose an 
amount of 4 % per annum should be delineate . 

25 . Wages of the Security Guards will be paid not later than 7th of every next month . 

Breach of any of above conditions by the employer agency shall make employer agency liable 
for cancellation or revocation of the exemption granted under this notification . 

It shall be the responsibility of the Principal Employer to see that the terms, conditions and 
rules are followed scrupulously and in case the agency fails to grant the benefits to the exempted 
Security Guards as per the conditions of Notification the Principal Employer will be held 
responsible to pay the same to the exempted Security Guards. 


el 


१२३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी ९-१५, २०१७/ माघ २० - २६, शके १९३८ 

FORM ‘ A ’ 

Quarterly Return to be filed by the Agency 
Quarterly Return for the months 

Date : 
( January -March 
April - June 
July -September 

October - December) : 
Name and Address of the Agency : 
Notification No. and Date : 
Registration No. of Agency with the Board : 


M 


Serial 
Number 


lal 


Number and Address of 
the Principal Employer 


Location of Security 
Guards deployed 


Name and 

Category 
of the Guards 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


(3 ) 


Authorised Signatory , 


(Name and Designation ). 


FORM ‘ B 
Half Yearly Return to be submitted by Security Guards Agency 
Period of Return : January to June/ 

Date : 
July to December . 
Name and Address of the Agency : 
Notification No . and Date : 
Registration No. of Agency with the Board : 


Tot 


Serial 
No. 


Name and 

Address of 
Principal Employer 


Total No. of 
Security Guards 

engaged 
Categorywise 


No. of 
Security Guards 
who have left 

the Security 
Guards Agency 
Categorywise 

( 4 ) 


Number of 
Security Guards 
Newly Recruited 

Categorywise 


(1) 


(2) 


(3) 


(5 ) 


Authorised Signatory , 


(Name and Designation ). 


भाग एक - ल - १६अ 


१२४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९- १५, २०१७/ माघ २० - २६, शके १९३८ 

FORM “ C 
Statement to be submitted to the Security Guards Board regarding 

disbursement of wages . 
Disbursement of wages for the month of : 
Name and Address of the Principal Employer : 
Name of the Bank (Branch and Address ) : 


Serial 
No. 
( 1 ) 


Name of the 
Security Guard 


No. and Date of 
the Cheque 

( 3 ) 


Amount 


( 2 ) 


( 4 ) 


Authorised Signatory , 


(Name and Designation ). 


FORM ‘ D 
Annual Return to be submitted by Security Guards Agency 
Period of Annual Return : 

Date : 
Name and Address of the Agency : 
Notification No. and Date : 
Registration No . of Agency with the Board : 


Serial 
No. 


Months 
(April to March ) 


ՆՈՏ 


Total No. of 
Security Guard 

engaged 


Total Wages 

Paid to the 
Security Guard 


The Wages on 
which the P . F . 
Contribution 
is deducted 

(5 ) 


3 % Levy 
Submitted to 
the Board 


(1) 


(2 ) 


( 3 ) 


(6 ) 


Authorised Signatory, 


(Name and Designation ). 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


N . D . THORVE , 
Section Officer . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९ -१५, २०१७/ माघ २०- २६, शके १९३८ 


१२५ 


१७७ 


सोमवार , जून ३० , २०१४ / आषाढ ९, शके १९३६ 


उद्योग ,ऊर्जा व कामगार विभाग 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ३० जून २०१४ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र खाजगी सुरक्षा रक्षक (नोकरीचे नियमन व कल्याण) अधिनियम , १९८१. 

क्रमांक एसजीए. २०१४ / प्र.क्र . २८१/ कामगार- ५. — ज्याअर्थी, ज्यांची नावे यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक च्या स्तंभ ( २) मध्ये नमूद 
केलेली आहेत अशा विवक्षित सुरक्षारक्षकांना (यात यापुढे ज्यांचा उल्लेख “ उक्त सुरक्षा रक्षक ” असा करण्यात आला आहे), उक्त अनुसूची एक 
च्या स्तंभ ( ४ ) मध्ये नमूद केलेल्या मुख्य मालकांकडे कामावर ठेवलेले आहे, अशा मे . सिक्युरिटी अँड इंटेलिजन्स सर्व्हिसेस ( इंडिया) लिमिटेड , 
( रायगड जिल्हा), ३०१, तिसरा मजला, लँडमार्क आर्केड, विजया बँकेच्यावर , लुईसवाडी सर्व्हिस रोड, नितीन कंपनी सिग्नल जवळ , ठाणे (प. ) 
४०० ६०४ . मालक , श्री . प्रणवकुमार अजित प्रधान यांनी महाराष्ट्र खाजगी सुरक्षा रक्षक (नोकरीचेनियमन व कल्याण) अधिनियम, १९८१ (१९८१ 
चा महा . ५८ ) याच्या कलम २३ अन्वये, उक्त अधिनियमाच्या सर्व तरतुदी आणि महाराष्ट्र खाजगी सुरक्षा रक्षक ( नोकरीचेनियमन व कल्याण ) 
योजना, २००२ ( यात यापुढे ज्याचा उल्लेख “उक्त योजना ” असा करण्यात आला आहे) यांच्या अंमलबजावणीतून सूट मिळण्यासाठी अर्ज केला 
आहे ; 
___ आणि ज्याअर्थी, सल्लागार समितीशी विचारविनिमय केल्यानंतर व उक्त सुरक्षा रक्षकांना मिळत असलेल्या लाभांची पडताळणी केल्यानंतर , 
त्यांना मिळत असणारे लाभ हे उक्त अधिनियमाद्वारे व त्या अधिनियमान्वये आणि उक्त योजनेद्वारे व तदन्वये तरतूद केलेल्या लाभांपेक्षा एकंदरीत 
पाहता कमी फायदेशीर नाहीत , असे महाराष्ट्र शासनाचे मत झालेले आहे ; 

त्याअर्थी, आता महाराष्ट्र खाजगी सुरक्षा रक्षक ( नोकरीचेनियमन व कल्याण ) अधिनियम, १९८१ याच्या कलम २३ अन्वये प्रदान केलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे उक्त अधिनियमाच्या व उक्त योजनेच्या सर्व तरतुदींच्या अंमलबजावणीतून उक्त खाजगी सुरक्षा 
रक्षकांना, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-२ मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या शर्तीच्या अधीन राहून, राजपत्रात ही अधिसूचना प्रसिद्ध केल्याच्या दिनांकापासून 
तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी सूट देत आहे . 


१२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९- १५, २०१७ / माघ २० - २६, शके १९३८ 


अ . क्र . 
( १ ) 


सुरक्षा रक्षकांचे नाव 
___ ( २ ) 


अनुसूची १ 

वर्ग 
( ३ ) 


मुख्य मालकाचे नाव व पत्ता 

( ४ ) 


। 


,, 


। 


। 


१ राकेश शंभूशरण मिश्रा 

सुरक्षा पर्यवेक्षक 

मे . इन्फीनिटी रिटेल लि . 
( टाटा इंटरप्राइज), क्रोमा लँन्डमार्क 
ग्राऊंडफ्लोअर , सेक्टर - ७ , खारघर , 

नवी मुंबई ४१० २१० . 
२ अशीतोष कमलेश राय 

सुरक्षा रक्षक 
३ बीरू रामलखण पाल 

सुरक्षा रक्षक 
४ सतीश अभिमन्यू दूबे 

सुरक्षा रक्षक 
५ संजय सदाशिव घेवडे 

सुरक्षा रक्षक 
६ मनोज शिवनाथ सिंघ 

सुरक्षा रक्षक 
७ सतीश सूभाष जावळे 

सुरक्षा रक्षक 
८ छबूताई आत्माराम माने 

सुरक्षा रक्षक 
९ निर्मला दत्ता जाधव 

सुरक्षा रक्षक 
टीप. - महाराष्ट्र शासन या सुरक्षा रक्षकांबाबत कोणत्याही प्रकारची हमी घेत नाही . मुख्य मालक स्वतःच्या जबाबदारीवर सुरक्षा रक्षकांना कामे 

देऊ शकतात . 


। 


। 


। 


। 


१२७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९- १५ , २०१७/ माघ २०- २६, शके १९३८ 

अनुसूची २ 

मालक एजन्सीने व मुख्य मालकांनी पाळावयाच्या शर्ती 
१. पोलीस तपासणी. - सुरक्षा रक्षकांच्या तसेच एजन्सीच्या मालकांच्या पूर्वइतिहासाबाबत पोलीस पडताळणी दाखला तसेच एजन्सीकडे 
केंद्र शासनाच्या खाजगी सुरक्षा एजन्सी (नियमन ) कायदा , २००५ अंतर्गत परवाना असणे आवश्यक असेल . 

२. प्रशिक्षण. - सुरक्षा रक्षकांना नियुक्त करण्यापूर्वी पुरेसे प्रशिक्षण देणे आवश्यक असेल. 
३. शैक्षणिक , शारीरिक आणि इतर पात्रता. - सुरक्षारक्षकांची शैक्षणिक व शारीरिक पात्रता पुढीलप्रमाणे असेल : 

किमान शैक्षणिक पात्रता. - इयत्ता ८ वी उत्तीर्ण. 
शारीरिक पात्रता. - ( अ) (१) उंची - १६२ सें . मी . 

( २) वजन - ५०किलो 
( ३ ) छाती - न फुगवता - ७९ सें . मी . 


र 


1 


फुगवून - ८४ सें . मी . 


( ४ ) नजर - दृष्टी चष्मा असल्यास, नंबर जास्त नसावा. 

( ब) आदिवासी उमेदवारांना उंचीमध्ये ५ सें. मी. व छातीमध्ये २ सें . मी . ची सवलत देण्यात यावी. 
४ . लाभ. - सुरक्षा रक्षकांना पुढील लाभ मिळतील : 

( अ ) गणवेश प्रत्येक वर्षाला २ जोड . 
( ब) चामडी बूट प्रत्येक वर्षात १ जोड . 

( क ) पावसाळी व हिवाळी गणवेश - (२ वर्षातून एकदा ) रेनकोट , ट्राऊझर, टोपी, वूलन कोट व पँट . 
५ . वेतन व इतर कायदेशीर सवलती. - सूट दिलेल्या सुरक्षा रक्षकाने राष्ट्रीयीकृत बँकेमध्ये आपले खाते उघडावे व मालक एजन्सीने 
मुख्य मालकाकडे तैनात केलेल्या सुरक्षा रक्षकांच्या देय वेतनाच्या रकमेइतका रेखांकित धनादेश ७ तारखेपर्यंत वैयक्तिकरीत्या सुरक्षा रक्षकास 
द्यावा . सुरक्षा रक्षकास दिलेल्या वेतनाबाबतचे सविस्तर तपशील नमुना “ क ” मधील विवरणपत्रामध्ये भरून सुरक्षारक्षक मंडळास दर महिन्याच्या 
१० तारखेपर्यंत पाठवावे. मालक एजन्सीने खाली दर्शविल्याप्रमाणे लाभ सुरक्षा रक्षकांना द्यावेत : 


सानुग्रह अनुदान 


वेतनाच्या १० टक्के 


उपदान 


वेतनाच्या ४ टक्के 


भरपगारी रजा 


वेतनाच्या ६ टक्के 


भरपगारी सुट्टी 

वेतनाच्या १ टक्का 
सुरक्षा रक्षकांना लागू असलेल्या भविष्यनिर्वाह निधी व कामगार राज्य विमा योजना यांच्या वजाती मालक एजन्सीने परस्पर संबंधित 
प्राधिकरणाकडे जमा कराव्यात आणि त्यांचे चलन माहितीसाठी मंडळास सादर करावे. मालक एजन्सीने भरणा केलेल्या भविष्यनिर्वाह निधी व 
कामगार राज्य विमा योजनेच्या वजातीबाबतच्या पावत्या / चलन सुरक्षा रक्षकांना नियमितपणे देऊन त्या संदर्भातील एकत्रित तपशील शासनास , 
कामगार आयुक्त कार्यालयास व सुरक्षा रक्षक मंडळास प्रत्येक ६ महिन्यांनी सादर करावा , असे न केल्यास मालक एजन्सीला जबाबदार धरून 
दिलेली सूट रद्द करण्यात येईल . 

६. अतिकालिक भत्ता . - सुरक्षा रक्षकांना मिळणारा अतिकालिक भत्ता हा मंडळाने नोंदीत सुरक्षा रक्षकांसाठी निश्चित केलेल्या वेतन 
दराच्या दुप्पट दरापेक्षा कमी नसावा, याबाबत संबंधित मुख्य मालकाची अंतिम जबाबदारी राहील . 

सुरक्षा रक्षकांना देय वेतन व लाभ देणे मुख्य मालकांची जबाबदारी असून मुख्य मालकाने त्यांच्याकडे तैनात करण्यात आलेल्या सुरक्षा 
रक्षकांना अधिनियम आणि योजनेतील तरतुदीनुसार वेतन व लाभ मिळत आहेत याची खात्री करून घेणे बंधनकारक असेल . 


१२८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९- १५, २०१७/ माघ २० - २६, शके १९३८ 

७. विवरणपत्र सादर करणे . - ( अ) त्रैमासिक विवरणपत्र . - मालक एजन्सीजने सुरक्षा रक्षकांच्या नियुक्तीबाबतचे त्रैमासिक 
विवरणपत्र प्रत्येक त्रैमासिकाच्या ( जानेवारी, एप्रिल, जुलै व ऑक्टोबर महिन्याच्या) पहिल्या आठवड्यात सोबत जोडलेल्या नमुना “ अ " मध्ये 
शासन , कामगार आयुक्त आणि सुरक्षा रक्षक मंडळास सादर करावे . 

( ब) सहामाही विवरणपत्र. - (१) नियुक्त केलेल्या, नोकरी सोडून गेलेल्या आणि नव्याने भरती केलेल्या सुरक्षा रक्षकांबाबतचे 
विवरणपत्र दर ६ महिन्यांनी सोबत जोडलेल्या नमुना “ ब ” मध्ये शासन, कामगार आयुक्त आणि सुरक्षा रक्षक मंडळ यांना एजन्सीने सादर करावे . 

( २ ) भविष्यनिर्वाह निधी व राज्य कामगार विमा योजनेची वर्गणी एजन्सीने नियमित भरून संबंधित सुरक्षा रक्षकांना त्यासंबंधी वेळोवेळी 
पावत्या द्याव्यात व दर सहा महिन्यात तसे केल्याबाबतचा अहवाल शासनास , कामगार आयुक्त व सुरक्षा रक्षक मंडळास द्यावा . 

( ३) यापूर्वीच्या भविष्यनिर्वाह निधीच्या रकमा व राज्य कामगार विमा योजनेची वर्गणी भरल्याबाबतचा पुरावा शासनाकडे सदर अधिसूचना 
निर्गमित झाल्यापासून तीन महिन्यांच्या आत सादर करावा. अन्यथा संबंधित सुरक्षा रक्षकांना देण्यात आलेली सूट रद्द करण्यात येईल . 

( क ) वार्षिक विवरणपत्र. - प्रत्येक मालक एजन्सीने , सनदी लेखापाल यांनी प्रमाणित केलेले वार्षिक विवरणपत्र सोबत जोडलेल्या नमुना 
“ ड ” मध्ये दरवर्षी ३० जून पर्यंत शासनास तसेच मंडळास सादर करावे. ज्यात एजन्सीने भरलेला आयकर, सुरक्षा रक्षकांचा जमा केलेला भविष्य 
निर्वाह निधी व कामगार राज्य विमा याबाबतच्या चलानाच्या प्रती व इतर तपशील असेल . 

८ . एजन्सीची व सूट प्राप्त सुरक्षा रक्षकांची मंडळाकडे नोंदणी. - अधिसूचनेच्या दिनांकापासून एक महिन्याच्या कालावधीत उक्त 
मंडळाकडे महाराष्ट्र खाजगी सुरक्षा रक्षक ( नोकरीचे नियमन व कल्याण ) योजना, २००२ च्या खंड १३( २) व १४( ३ ) मधील तरतुदींनुसार 
एजन्सीजने स्वतःची मालक म्हणून आणि त्यांच्याकडील सूट प्राप्त सुरक्षारक्षकांची विहित नमुन्यातील अर्ज व शुल्क भरून मंडळात नोंदणी करून घ्यावी . 

९. एजन्सीच्या मुख्य मालकांची मंडळाकडे नोंदणी. - सूट प्राप्त सुरक्षा रक्षकांच्या एजन्सीमार्फत सुरक्षा रक्षक नियुक्त करणाऱ्या 
मुख्य मालकाने अधिसूचनेच्या दिनांकापासून १५ दिवसांचे आत योजनेच्या खंड १३( १)( अ ) अन्वये स्वतःची मंडळात विहित नमुन्यातील अर्ज व 
शुल्क भरून नोंदणी करून घ्यावी . 

१०. नोंदणी शुल्क . - एजन्सीने तसेच सूट प्राप्त सुरक्षा रक्षकाने मंडळाकडे नोंदणी करतेवेळी महाराष्ट्र खाजगी सुरक्षा रक्षक ( नोकरीचे 
नियमन व कल्याण) योजना, २००२ च्या खंड १७ मधील तरतुदींनुसार मंडळाकडे विहित कालावधीत आवश्यक ते नोंदणी शुल्क भरले पाहिजे. 

११ . नोंदणीकृत कार्यालय. - एजन्सीचे नोंदणीकृत कार्यालय असावे आणि त्याबाबतची माहिती एजन्सीने शासन, कामगार आयुक्त व 
मंडळास द्यावी . नोंदणीकृत कार्यालयाचा पत्ता बदलल्यास अथवा एजन्सीच्या नावात बदल झाल्यास १५ दिवसांचे आत बदलाबाबतच्या आवश्यक 
त्या कागदोपत्री पुराव्यासह शासनास व मंडळास कळवावे, जेणेकरून शासन सुधारित अधिसूचना जारी करील . सुधारित अधिसूचना जारी 
झाल्यानंतर मंडळ झालेल्या बदलांची नोंद घेईल . 

१२. सुरक्षा रक्षकांची नियुक्ती. - उक्त मंडळाकडे ज्या मुख्य मालकांची नोंदणी झाली आहे आणि /किंवा जे उक्त मुख्य मालक 
मंडळाच्या सुरक्षा रक्षकांच्या सेवेचा लाभ घेत आहेत अशा मुख्य मालकांकडे एजन्सी त्यांचेकडील सुरक्षा रक्षक नेमणार नाही . अशा प्रकारे सुरक्षा 
रक्षक नेमल्यास मालक एजन्सीला जबाबदार धरून दिलेली सूट रद्द करण्यात येईल . 

१३. ओळखपत्र व हजेरी कार्ड देणे. - खाजगी सुरक्षा रक्षक एजन्सी त्यांचेकडील सुरक्षा रक्षकांना व अधिकाऱ्यांना नियुक्त 
केल्यापासून ३० दिवसांच्या आत ओळखपत्र व हजेरीकार्ड देईल . 

१४ . कायदेशीर देणी अदा करणे. - सुरक्षा रक्षक ज्यावेळी एजन्सीची नोकरी सोडतील, त्या वेळी त्यांना देय असलेली सर्व कायदेशीर 
देणी ( उपदान व इतर कायदेशीर देणी ) एजन्सीने अदा करून त्याबाबत झालेल्या व्यवहारांच्या प्रती मंडळाकडे सादर करणे एजन्सीला बंधनकारक 
राहील . 

१५ . एकावेळी एकाच मुख्य मालकाकडे नोकरी . - सुरक्षा रक्षक एकावेळी एकापेक्षा अधिक मुख्य मालकाकडे काम करणार नाही . 
याबाबत प्रत्येक सुरक्षा रक्षक एजन्सीने खात्री करून घेतली पाहिजे . 

१६. एखाद्या सुरक्षा रक्षकास त्याच्या निवासस्थानापासून ५० कि . मी . पेक्षा अधिक अंतरावर काम करण्यासाठी पाठविल्यास मालक 
एजन्सीने त्याच्या एकूण वेतनाच्या २० टक्के रक्कम त्याला भत्ता म्हणून द्यावी . 

१७. सुरक्षा रक्षकांच्या फायद्यांसंदर्भात शासनाने किंवा मंडळाने भविष्यकाळात घातलेल्या अटी व शर्तीचेपालन करणे एजन्सीला, तसेच 
मुख्य मालकाला बंधनकारक राहील . 


१२९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९-१५, २०१७/ माघ २०- २६, शके १९३८ 
१८ . मालक एजन्सीने त्यांच्या सुरक्षा रक्षकांना सूट प्राप्त झाल्यानंतर, सुरक्षा रक्षकांच्या वेतनाच्या ३ टक्के एवढी लेव्ही दरमहा १० 
तारखेपर्यंत मंडळास देय राहील. सदर लेव्ही अधिसूचना निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून १ महिन्याच्या आत मंडळाकडे जमा करणे अनिवार्य 
राहील . 

मंडळाने विनिर्दिष्ट केलेल्या कालमर्यादेत लेव्हीची रक्कम भरण्यात जे नियोक्ता अभिकरण सातत्याने कसूर करील ते नियोक्ता अभिकरण 
मंडळाने भरणा करण्यास निर्धारित केलेल्या रकमेच्या १० टक्क्यांहून अधिक असणार नाही इतका अधिभार दंडाच्या रुपाने मंडळाकडे भरील . 

१९ . मालक एजन्सीमार्फत सुरक्षा रक्षक नियुक्त करणाऱ्या मुख्य मालकाने करार संपुष्टात आल्यानंतर वा इतर कोणत्याही कारणामुळे 
सुरक्षा रक्षकांची सेवा घेणे बंद केले असल्यास सेवा खंडीत केल्याच्या दिनांकापासून ७ दिवसांच्या आत अशा मुख्य मालकाची व तेथून कमी 
केलेल्या सुरक्षा रक्षकांची नावे व तपशील मालक एजन्सी मंडळास सादर करील. अशा मुख्य मालकाची अधिसूचनेनुसार घेतलेली मंडळातील 
नोंदणी रद्द होईल. तसेच मालक एजन्सीकडून नोकरी सोडून गेलेल्या सुरक्षारक्षकांची नावे व तपशील मालक एजन्सी मंडळास व नजीकच्या पोलीस 
ठाण्यास ७ दिवसांच्या आत सादर करील . अशाप्रकारे नोकरी सोडून गेलेल्या सुरक्षा रक्षकांची नोंदणी मंडळ रद्द करील . 

२० . मुख्य मालकाकडून सुरक्षा रक्षकांच्या कामाच्या मोबदल्यापोटी एजन्सीकडे जमा होणाऱ्या रकमेपैकी , मंडळाने सुरक्षा रक्षकांच्या 
वेतनापोटी निश्चित केलेली रक्कम तसेच सर्व वैधानिक रकमा जसे भविष्यनिर्वाह निधी, कामगार राज्य विमा योजना, बोनस प्रदान, रजा वेतन , 
राष्ट्रीय सटट्यांचे वेतन यांसाठी विनियमित केले जाईल निदान इतकी रक्कम किंवा मुख्य मालकाने एजन्सीला अदा केलेल्या रकमेच्या ५६ टक्के 
इतकी रक्कम किंवा यापैकी जी अधिक असेल ती सुरक्षा रक्षक एजन्सीनी सुरक्षा रक्षकांना अदा करणे आवश्यक आहे. 

२१ . सुरक्षा रक्षकांना साप्ताहिक सुट्टी उपभोगण्याकरिता कार्यमुक्त करणाऱ्या सुरक्षा रक्षकांचे वेतन मुख्य मालक एजन्सीला अदा करील . 
हे वेतन यथा प्रमाण पद्धतीवर आधारित असेल व ही रक्कम मूळ वेतनाच्या १० % अथवा जी अधिक असेल इतकी असेल . 

२२ . सुरक्षा रक्षक मंडळामध्ये जमा करावयाची लेव्ही , सुरक्षा रक्षकांच्या प्रशिक्षणासाठीचा खर्च, देखरेखीवरील खर्च, तसेच एजन्सीचा 
प्रशासकीय खर्च व नफा या सर्व गोष्टींचा खर्च हा मुख्य मालकाने एजन्सीकडे जमा केलेल्या एकूण रकमेच्या ३० % रकमेपेक्षा जास्त नसावा . 

२३ . उपरोक्त अनिवार्य लादलेल्या खर्चावर नियमानुसार सेवाकर आकारला जाईल व सेवाकर त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या 
दरानुसार असेल . 

२४ . या व्यतिरिक्त सुरक्षा रक्षकांना गणवेश दिला जाईल व त्यासाठी ४ % रक्कम दरवर्षी राखीव ठेवण्यात येईल . 
२५ . सुरक्षा रक्षकांना त्यांचे वेतन पुढील महिन्याच्या सात तारखेपर्यंत देण्यात यावे. 
वरीलपैकी कोणत्याही शतींचे मालक एजन्सीने उल्लंघन केल्यास त्यांना देण्यात आलेली सूट रद्द करण्यात येईल किंवा काढून टाकण्यात 


येईल . 


अटी , शर्ती व नियमांचे तंतोतंत पालन होण्याबाबतची जबाबदारी मुख्य मालकाची असेल . अधिसूचनेतील तरतुदीनुसार सुरक्षा रक्षकांना 
एजन्सीने फायदे दिले नसल्यास सूट प्राप्त सुरक्षा रक्षकांना सदर फायदे देण्याची जबाबदारी मुख्य मालकाची असेल . 


भाग एक - ल - १७ 


१३० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९- १५, २०१७/ माघ २० - २६, शके १९३८ 

नमुना अ 

सुरक्षा रक्षक एजन्सीने सादर करावयाचे त्रैमासिक विवरणपत्र 
महिन्यांचे त्रैमासिक विवरणपत्र : 

दिनांक : 
जानेवारी -मार्च, 
एप्रिल - जून , 
जुलै- सप्टेंबर , 
ऑक्टोबर -डिसेंबर . 
एजन्सीचे नाव व पत्ता : 
अधिसूचना क्रमांक व दिनांक : 
एजन्सीचा मंडळातील नोंदणी क्रमांक : 


अनु 


मुख्य मालकाचे नाव 

व पत्ता 


क्रमांक 


सुरक्षा रक्षकांच्या 
नियुक्तीचे ठिकाण 

( ३ ) 


सुरक्षा रक्षकांचे 
नाव व वर्ग 

( ४ ) 


( २ ) 


प्राधिकृत स्वाक्षरीकर्ता, 


( नाव व हुद्दा ). 
नमुना ब 

सुरक्षा रक्षक एजन्सीने सादर करावयाचे सहामाही विवरणपत्र 
विवरणपत्राचा कालावधी : जानेवारी ते जून / जुलै ते डिसेंबर 

दिनांक : 
एजन्सीचे नाव व पत्ता : 
अधिसूचना क्रमांक व दिनांक : 
एजन्सीचा मंडळातील नोंदणी क्रमांक : 


अ . क्र . 


मुख्य मालकाचे नाव 

व पत्ता 


नियुक्त केलेल्या 
सुरक्षा रक्षकांची 
वर्गनिहाय एकूण 

संख्या 


सुरक्षा रक्षक 
एजन्सी सोडून 
गेलेल्या सुरक्षा 
रक्षकांची वर्गनिहाय 

संख्या 
( ४ ) 


नव्याने भरती 
झालेल्या सुरक्षा 
रक्षकांची 
वर्गनिहाय 
संख्या 


प्राधिकृत स्वाक्षरीकर्ता, 


( नाव व हुद्दा ). 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९ -१५, २०१७/ माघ २०- २६, शके १९३८ 


१३१ 


नमुना क 
एजन्सीने वेतन प्रदानाबाबत सुरक्षा रक्षक मंडळास सादर करावयाचे विवरणपत्र 
वेतन प्रदानाचा महिना : 
मुख्य मालकाचे नाव व पत्ता : 
बँकेचे नाव ( शाखा व पत्ता ) : 


सुरक्षा रक्षकाचे नाव 


रक्कम 


अनु 
क्रमांक 
( १ ) 


धनादेश क्रमांक 

व दिनांक 


( २) 


( ३ ) 


प्राधिकृत स्वाक्षरीकर्ता, 


( नाव व हुद्दा). 
नमुना ड 

सुरक्षा रक्षक एजन्सीने सादर करावयाचे वार्षिक विवरणपत्र 
वार्षिक विवरणपत्राचे आर्थिक वर्ष : 

दिनांक : 


एजन्सीचे नाव व पत्ता : 


अधिसूचना क्रमांक व दिनांक : 
एजन्सीचा मंडळातील नोंदणी क्रमांक : 


अ . क्र . 


महिने 


नियुक्त केलेल्या 
सुरक्षा रक्षकांची 


( एप्रिल ते 
मार्च) 


सुरक्षा रक्षकांना 

अदा केलेले 
एकूण वेतन 


भविष्य निर्वाह 
निधी ज्यावर 
कपात केली आहे 
असे वेतन 
( ५ ) 


मंडळाकडे जमा 
केलेली ३ टक्के 
लेव्ही रक्कम 


संख्या 


प्राधिकृत स्वाक्षरीकर्ता, 


( नाव व हुद्दा). 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


ना . द. थोरवे, 
कार्यासन अधिकारी . 


भाग एक - ल - १७अ 


१३२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९ - १५ , २०१७ / माघ २० - २६, शके १९३८ 


In pursuance of Clause (3 ) of Article 348 of the Constitution of India , the following translation in English 
of the Government Notification , Industries, Energy and Labour Department, No. SGA . 2014 /CR - 281/LAB -5 , 
dated the 30th June 2014 is hereby published under the authority of the Governor . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


A . G . ASWALE , 
Joint Secretary (Labour) to Government. 


INDUSTRIES , ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 30th June 2014 . 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA PRIVATE SECURITY GUARDS (REGULATION OF EMPLOYMENT AND WELFARE ) ACT, 1981. 

No. SGA .2014 /C .R . 281/LAB -5 . — Whereas, certain Security Gaurds whose names are mentioned in Column 
(2 ) of Schedule I appended hereto (hereinafter referred to as " the said Security Guards”), employed with the 
Principal Employer mentioned in Column (4 ) of the said Schedule I, employed by M /s. Security and Intelligence 
services ( India ) Limited , (Raigad District), 301 , 3rd Floor , Landmark Arcade, Above Vijaya Bank , Luiswadi 
Services Road , Near Nitin Company, Thane (W .) 400 604 and owner Shri. Pranavkumar Ajit Pradhan have 
applied for grant of exemption , under Section 23 of the Maharashtra Private Security Guards (Regulation of 
Employment and Welfare ) Act, 1981 (Mah . LVIII of 1981) from the operation of all provisions of the said Act 
and the Maharashtra Private Security Guards ( Regulation of Employment and Welfare ) Scheme, 2002 
(hereinafter referred to as “the said Scheme”) ; 

And whereas, the Government of Maharashtra , after consultation with the Advisory Committee and after 
verification of the benefits enjoyed by the said Security Guards is of the opinion that they are in enjoyment 
of benefits , which are on the whole not less favourable to them than the benefits provided by and under the 
said Act and the said Scheme ; 

Now , therefore , in exercise of powers conferred by Section 23 of the Maharashtra Private Security Guards 
(Regulation of Employment and Welfare) Act, 1981, the Government of Maharashtra hereby exempts the said 
Security Guards from operations of all provisions of the said Act and the said Scheme, for a period of three 
years from the date of publication of this notification in Official Gazette , subject to conditions specified in 
Schedule II appended hereto : 

Schedule- I 
Name of Security 

Name and address 
No . Guards 

of Principal Employer 
- (2 ) 

( 4 ) 


Sr. 


Class 


( 1) 


( 3 ) 


1 Rakesh Shambhusharan Mishra 


Security 
Supervisor. 


M / s . Infiniti Retail Ltd ., 
( Tata Enterprise ),CROMA 
Landmark ,Ground Floor, 

Sector- 7 , Kharghar , 
Navi Mumbai 410 210 . 


2 


Ashitosh Kamlesh Rai 
Biru Ramlakhan Pal 
Satish Abhimanyu Dubey 


Security Guard 
Security Guard 
Security Guard 


4 


१३३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी ९-१५, २०१७/ माघ २० - २६, शके १९३८ 

Schedule 1 – Contd. 


( 1) 


(2) 


( 3 ) 


(4 ) 


5 Sanjay Sadashiv Ghevde 

Security Guard M / s. Infiniti Retail Ltd ., 

( Tata Enterprise ),CROMA 
Landmark ,Ground Floor , 

Sector -7 , Kharghar , 

Navi Mumbai410 210 . 
6 Manoj Shivnath Singh 

Security Guard 
Satish Subhash Jawle 

Security Guard 

- - - 
8 Chabutai Atmaram Mane 

Security Guard 
9 Nirmala Datta Jadhav 

Security Guard 
Note . — Government of Maharashtra does not take guarantee of any sort as regards to Security Guards . 
Principal Employers can employ these Private Security Guards at their own risk . 


- - 


१३४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९- १५, २०१७/ माघ २० - २६, शके १९३८ 


Schedule II 
Conditions to be followed by the Employer Agency and Principal Employer 


1. Police Verification . — Police Verification Certificates regarding antecedent of the guards as well as the 
employer of such guard is necessary . Licence under the Private Security Agency (Regulation ) Act, 2005 is 
also compulsory on the part of Employer Agency . 

2 . Training . – Adequate training shall be imparted to the Security Guards before they are deployed . 

3. Educational Qualifications, Physical Fitness and other requirements. Educational, physical and other 
requirements for the Security Guards shall be as follows : 

Minimum Education Qualification : 8th Standard Passed . 
Physical Requirements . — (A ) ( 1) Height — 162 cm . 

(2 ) Weight — 50 kg. 
( 3) Chest — 79 cm . (Without Expansion ) and 84 cm . (On Expansion ) 

(4 ) Sight — If wearing glasses, the glass should not have excess number. 
(B ) In case of tribal candidates , there will relaxation of 5 c.m . in height and 

2 c .m . in chest. 
4 . Benefits. Benefits for Security Guards shall be as follows : 

(a ) Uniform : Two pairs in a year . 
(6 ) Shoes : One pair of leather shoes in a year . 

(c ) Rainy and Winter Uniform : (Once in two years) Raincoat, Trousers and Cap, Woollen Coat and 
Pant. 

5 . Wages and other statutory Benefits. — Exempted Security Guard shall open his account in a Nationalised 
Bank and agency shall give crossed cheque to each Security Guard equivalent to his earned wages by 7th 
of every month . Statement showing details of wages paid in Form “ C ” shall be submitted to the Security 
Guards Board by 10th of every month . 

The Agency shall give the following benefits to the Security Guards : 
Ex -Gratia 

10 % of wages 
Gratuity 

4 % of wages 
Leave with wages 

6 % of wages 
Paid Holidays 

1 % of wages. 
Contribution to be deposited with the Competent Authorities in respect of various statues such as 
Provident Fund, E .S .I. etc . applicable to the Principal Employer , shall be deposited by the Agency with such 
authority and challan thereof be submitted to the Board for information . The Security Guards Agency should 
give regular receipt to the Guard and submit a consolidated report of the abovesaid transactions to the 
Government , the Commissioner of Labour and the Security Guards Board every six months. In case of 
default , the Agency shall be held responsible and shall be liable for cancellation of exemption . 

6 . Overtime Allowance. — Overtime Allowance should not be less than double the rates of wages existing 
at that time on the anology of the Security Guards deployed by the Security Guards Board . The ultimate 
responsibility in this respect lies on the concerned Principal Employer . 

It is the responsibility of the Principal Employer to pay wages and provide benefits to the Security 
Guards. The Principal Employer , in turn , shall ensure that the guards deployed at his establishment are 
getting wages and benefits not less favourable than those available under the Scheme. 

7 . Filling of Returns — (a ) Quarterly Return . - Agency to submit quarterly return to the Government, 
the Commissioner of Labour and Board in the first week of first month of the quarter ( January , April , July 
and October ) in respect of employment of Security Guards in Form “ A ” appended hereto . 

(6 ) Half Yearly Return . — ( 1 ) Half Yearly Return in Form “ B ” appended hereto shall be submitted by the 
Agency in respect of Guards engaged , who have left and newly recruited to the Government, the Commissioner 
of Labour and Board . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९ - १५ , २०१७/ माघ २० - २६, शके १९३८ 


१३५ 


( 2 ) The Security Guard Agency should make regular contribution of employees Provident Fund and 
ESIC of the concerned Security Guards and give regular Receipts to the guard and submit a consolidated 
report of the above said transaction to the Government , the Commissioner of Labour and the Security 
Guards Board every six months. 

(3 ) The Security Guard Agency should submit proof of the previous contributions of employees Provident 
Fund and ESIC within a period of three months from the date of publication of this Notification to the 
Government. Otherwise , the exemption given to the concerned Security Guards will be cancelled . 

( c ) Annual Return . — Every Agency shall submit at Annual Return of Income Tax , P . F ., E .S . I. duly 
certified by Chartered Accountant, in Form - D on or before 30th of June of every year to the Government 
and the Board , along with copies of challans and other details. 

8 . Enrollment of the Agency with the Board . — The Agency should get itself enroll with the Board 
according to the provisions of Clause 13 (2 ) of the Maharashtra Private Security Guards (Regulation of 
Employment and Welfare ) Scheme, 2002, as an employer agency and shall register exempted Security Guards 
under Clause 14 (3 ) of the Scheme applying in the Form devised by the Board by paying prescribed registration 
fee within a period of one month from the date of issuance of this Notification . 

9 . Registration of Principal Employer of Employer Agency. — The Principal Employer who is engaging 
exempted Security Guards of the agency shall get register with the Board as provided under Clause 13 ( 1 )( a ) 
of the Schemewithin 15 days from date of exempted Notification , applying in the Form devised by the Board 
by paying prescribed registration fee . 

10 . Enrollment fees. — While getting itself registered with the Board , the Agency should pay Registration 
Fee to the Board as per clause 17 of Maharashtra Private Security Guards ( Regulation of Employment and 
Welfare ), Scheme 2002 within stipulated time. 

11 . Registered Office . Every Agency shall have registered office which shall be notified to the Government , 
Commissioner of Labour and the Board . In case of change in address or change in name, the same shall be 
informed to the Government and to the Board alongwith documentary proof thereof within a period of 15 
days from such change, so as to Government can issue Notification in respect thereof. Board shall take note 
of such changes after issuance of the Notification . 

12 . Allotment of Guards. — The Agency shall not allot their Security Guards to such Principal Employers 
who are registered with the Board . If agency deployes its Security Guards to such Principal Employer in that 
case exemption will be cancelled . 

13 . Issue of Identity Cards / Attendance Card . — Every Agency shall issue identity card , attendance card 
to Security Guards and Officers engaged and deployed by them . 

14 . Payment of Legal Dues. — Whenever a Security Guard leaves his job , it is obligatory on the part of 
the agency to pay all the legal dues to him and copy of the records thereof shall be submitted to the Board 
including gratuity and other legal dues. 

15 . Employment with one principal Employer at a time. — Every Agency shall also ensure that its 
Security Guards shall not work for more than one Principal Employer at a time. 

16 . If any Security Guard is asked to work beyond the radius of 50 kms. from his place of residence , 
the Employer Agency shall pay an allowance @ 20 % of total emoluments of such Security Guard . 

17 . The Agency and Principal Employer is liable to abide with any other terms and conditions, which 
may be imposed in favour of Security Guard by the Government of Maharashtra or Board in future . 

18 . The exempted Security Guard Agency should pay levy @ 3 % to the Board per month on wages paid 
to the Security Guards on or before 10th of every month . The agency should start paying such levy within 
the period of 1 month from the date of exemption Notification . 

The employer agency who persistantly makes default in remitting the amount of 3 % levy within the time 
limit specified as above , shall further pay by way of penalty, surcharge @ 10 % of the amount to be remitted . 

19 . In case, the Principal Employer discontinues the exempted Security Guards due to expiry of agreement 
or due to any reason , in that case , the agency shall submit the details of such Principal Employers and the 
Security Guards to the Board within 7 days from such discontinuation . In such case the registration of the 
said Principal Employer shall stand cancelled . The agency shall also submit the details of Security Guards 
who have left the services due to any reason alongwith details of the Principal Employers to the Board and 
concerned Police Station within 7 (Seven ) days. On receipt of the above details Board will cancel the 
registration of such exempted guards. 


१३६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९ -१५, २०१७/ माघ २० - २६, शके १९३८ 


20 . From the amount of the payment made by the Principal Employer to the Security Agency , the 
Security Guards will be paid at least an amount which has been fixed by the Board towards the wages and 
all the statutory benefits towards Provident Fund , E . S . I. C ., Payment of Bonus, leave with wages, leave on 
national holidays etc. or the same shall be the amount equivalent to 56 % of the gross payment made by the 
Principal Employer to the Security Agency , whichever is higher . 

21. The Principal Employer will pay to the agency on a prorata basis for the reliever who would be 
relieving the Security Guard in case of his weekly off or the amount paid to the reliever shall be 10 % of the 
basic wages, or whichever is higher . 

22. The amounts of levy to be deposited to the Security Guards Board , the cost of training of the 
Security Guards , the cost of supervision , administration of profits of the agency the total cost of which will 
not exceed more than 30 % of the total amount paid by the Principal Employer to the agency . 

23. The Service Tax will be levied on the total mandatory cost mentioned herein above at the rate 
which is in force at any given point of time. 

24 . In addition to this uniform will be provided to the Security Guards. For this purpose an amount 
of 4 % per annum should be delineate . 

25 . Wages of the Security Guards will be paid not later than 7th of every next month . 

Breach of any of above conditions by the employer agency shall make employer agency liable for 
cancellation or revocation of the exemption granted under this notification . 

It shall be the responsibility of the Principal Employer to see that the terms, conditions and rules are 
followed scrupulously and in case the agency fails to grant the benefits to the exempted Security Guards as 
per the conditions of Notification the Principal Employer will be held responsible to pay the same to the 
exempted Security Guards. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी ९-१५, २०१७/ माघ २० - २६, शके १९३८ 


१३७ 


FORM ‘ A ’ 

Quarterly Return to be filed by the Agency 
Quarterly Return for the months 

Date : 
( January -March 
April-June 
July - September 
October-December) : 
Name and Address of the Agency : 
Notification No. and Date : 
Registration No. of Agency with the Board : 


Serial 
Number 


Number and Address of 
the Principal Employer 


Location of Security 
Guards deployed 


Name and 

Category 
of the Guards 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


(4 ) 


Authorised Signatory , 


(Name and Designation ) 


FORM ‘ B 


Half Yearly Return to be submitted by Security Guards Agency 
Period of Return : January to June/ 

Date : 
July to December 
Name and Address of the Agency : 

Notification No. and Date : 
Registration No . of Agency with the Board : 


Serial 
No. 


Name and 
Address of 
Principal 
Employer 


Total No. of 
Security Guards 

engaged 
Categorywise 


No. of 
Security Guards 
who have left 

the Security 
Guards Agency 
Categorywise 


Number of 
Security Guards 
Newly Recruited 
Categorywise 


( 3 ) 


( 4 ) 


(5 ) 


Authorised Signatory , 


(Name and Designation ). 


T 


Toh - m - 8C 


१३८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल , गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी ९- १५ , २०१७/ माघ २० - २६, शके १९३८ 

FORM “ C 
Statement to be submitted to the Security Guards Board regarding disbursement of wages. 

Disbursement of wages for the month of : 
Name and Address of the Principal Employer : 
Name of the Bank ( Branch and Address ) : 


Serial 


Amount 


No. 


Name of the 
Security Guard 

( 2 ) 


No. and Date of 
the Cheque 

( 3 ) 


( 1) 


( 4 ) 


Authorised Signatory , 


(Name and Designation ). 


FORM ‘ D 
Annual Return to be submitted by Security Guards Agency 
Period of Annual Return : 

Date : 
Name and Address of the Agency : 
Notification No. and Date : 
Registration No. of Agency with the Board : 


Serial 
No . 


Months 
(April to March ) 


Total No. of 
Security Guard 
engaged 

(3 ) 


Total Wages 

Paid to the 
Security Guard 

(4 ) 


The Wages on 

which the P . F . 
Contribution is deducted 


3 % Levy 
Submitted to 

the Board 


(1 ) 


(2 ) 


(6 ) 


Authorised Signatory , 


(Name and Designation ). 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


N . D . THORVE , 
Section Officer. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९ -१५, २०१७/ माघ २०- २६, शके १९३८ 


१३९ 


१७८ 


बुधवार , जुलै २, २०१४ / आषाढ ११ , शके १९३६ 


उद्योग ,ऊर्जा व कामगार विभाग 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २ जुलै २०१४ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र खाजगी सुरक्षा रक्षक (नोकरीचे नियमन व कल्याण ) अधिनियम , १९८१. 

क्रमांक एसजीए. २०१४ / प्र.क्र . १३६ / कामगार- ५. — ज्याअर्थी, ज्यांची नावे यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक च्या स्तंभ ( २ ) मध्ये नमूद 
केलेली आहेत अशा विवक्षित सुरक्षारक्षकांना (यात यापुढे ज्यांचा उल्लेख “ उक्त सुरक्षारक्षक " असा करण्यात आला आहे ), उक्त अनुसूची एक 
च्या स्तंभ ( ४ ) मध्ये नमूद केलेल्या मुख्य मालकांकडे कामावर ठेवलेले आहे , अशा मे. चेतक सिक्युरिटी सर्व्हिसेस , कल्पतरु शॉपिंग कॉप्लेक्स , 
पहिला मजला, गाळा नं .१२ (१४६ / ५६), ता . शहापूर , जि . ठाणे, मालक श्री . सेवक सिंग अजमेर सिंग यांनी महाराष्ट्र खाजगी सुरक्षा रक्षक 
( नोकरीचे नियमन व कल्याण ) अधिनियम , १९८१ (१९८१ चा महा. ५८ ) याच्या कलम २३ अन्वये, उक्त अधिनियमाच्या सर्व तरतुदी आणि 
महाराष्ट्र खाजगी सुरक्षा रक्षक (नोकरीचेनियमन व कल्याण ) योजना, २००२ ( यात यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त योजना ” असा करण्यात आला 
आहे ) यांच्या अंमलबजावणीतून सूट मिळण्यासाठी अर्ज केला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, सल्लागार समितीशी विचारविनिमय केल्यानंतर व उक्त सुरक्षा रक्षकांना मिळत असलेल्या लाभांची पडताळणी केल्यानंतर, 
त्यांना मिळत असणारे लाभ हे उक्त अधिनियमाद्वारे व त्या अधिनियमान्वये आणि उक्त योजनेद्वारे व तदन्वये तरतूद केलेल्या लाभांपेक्षा एकंदरीत 
पाहता कमी फायदेशीर नाहीत, असे महाराष्ट्र शासनाचे मत झालेले आहे ; 

त्याअर्थी, आता, महाराष्ट्र खाजगी सुरक्षा रक्षक ( नोकरीचेनियमन व कल्याण ) अधिनियम, १९८१ याच्या कलम २३ अन्वये प्रदान केलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे उक्त अधिनियमाच्या व उक्त योजनेच्या सर्व तरतुदींच्या अंमलबजावणीतून उक्त खाजगी सुरक्षा 
रक्षकांना, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची २ मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या शर्तीच्या अधीन राहून, राजपत्रात ही अधिसूचना प्रसिद्ध केल्याच्या दिनांकापासून 
तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी सट देत आहे 


भाग एक - ल - १८अ 


( २ ) 


HIM 


१४० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९- १५, २०१७ / माघ २० - २६, शके १९३८ 

अनुसूची १ 
अ. क्र . सुरक्षा रक्षकाचे नाव 

वर्ग 

मुख्य मालकाचे नाव व पत्ता 
( ३ ) 

( ४ ) 
१ मुलचंद सुखपाल पाल 

सुरक्षा रक्षक 

विजयी इंडस्ट्रीयल मॅन्युफॅक्चर कंपनी , 
सर्व्हे नं . २६ / १ / १, आसनगाव , 

ता . शहापूर , जि . ठाणे 
२ संतोष आप्पा त्रिंबाळकर 

सुरक्षा रक्षक 
३ गोरख शंकर शिंदे 

सुरक्षा रक्षक 

स्पार्टन इंजिनियरींग इंडस्ट्रीज प्रा.लि ., 

आटगाव , ता . शहापूर , जि . ठाणे 
४ संदिप रामचंद्र डिंगोरे 

सुरक्षा रक्षक 
५ अरुणसिंग अवधनारायण सिंग 

सुरक्षा रक्षक 

- , 
६ आशिष विनोद शाह 

सुरक्षा रक्षक 
टीप. - महाराष्ट्र शासन या सुरक्षा रक्षकांबाबत कोणत्याही प्रकारची हमी घेत नाही. मुख्य मालक स्वतःच्या जबाबदारीवर सुरक्षारक्षकांना कामे 
देऊ शकतात . 

___ अनुसूची २ 

मालक एजन्सीने व मुख्य मालकांनी पाळावयाच्या शर्ती 
१. पोलीस तपासणी. - सुरक्षारक्षकांच्या तसेच एजन्सीच्या मालकांच्या पूर्वइतिहासाबाबत पोलीस पडताळणी दाखला तसेच एजन्सीकडे 
केंद्र शासनाच्या खाजगी सुरक्षा एजन्सी (नियमन ) कायदा, २००५ अंतर्गत परवाना असणे आवश्यक असेल . 

२. प्रशिक्षण. - सुरक्षा रक्षकांना नियुक्त करण्यापूर्वी पुरेसे प्रशिक्षण देणे आवश्यक असेल . 
३. शैक्षणिक, शारीरिक आणि इतर पात्रता . - सुरक्षा रक्षकांची शैक्षणिक व शारीरिक पात्रता पुढीलप्रमाणे असेल : 

किमान शैक्षणिक पात्रता. - इयत्ता ८ वी उत्तीर्ण . 
शारीरिक पात्रता. - ( अ ) (१ ) उंची - १६२ सें . मी. 

( २ ) वजन - ५० किलो 
(३ ) छाती - न फुगवता - ७९ सें . मी . 

फुगवून - ८४ सें. मी . 
( ४) नजर - दृष्टी चष्मा असल्यास , नंबर जास्त नसावा . 

( ब ) आदिवासी उमेदवारांना उंचीमध्ये ५ सें . मी . व छातीमध्ये २ सें . मी . ची सवलत देण्यात यावी. 
४ . लाभ. - सुरक्षा रक्षकांना पुढील लाभ मिळतील : 

( अ ) गणवेश प्रत्येक वर्षाला २ जोड . 
( ब) चामडी बूट प्रत्येक वर्षात १ जोड . 

( क ) पावसाळी व हिवाळी गणवेश - (२ वर्षातून एकदा ) रेनकोट , ट्राऊझर, टोपी, वूलन कोट व पँट . 
५ . वेतन व इतर कायदेशीर सवलती. - सूट दिलेल्या सुरक्षारक्षकाने राष्ट्रीयीकृत बँकेमध्ये आपले खाते उघडावे व मालक एजन्सीने 
मुख्य मालकाकडे तैनात केलेल्या सुरक्षा रक्षकांच्या देय वेतनाच्या रकमेइतका रेखांकित धनादेश ७ तारखेपर्यंत वैयक्तिकरीत्या सुरक्षा रक्षकास 
द्यावा . सुरक्षारक्षकास दिलेल्या वेतनाबाबतचे सविस्तर तपशील नमुना “ क ” मधील विवरणपत्रामध्ये भरून सुरक्षा रक्षक मंडळास दर महिन्याच्या 
१० तारखेपर्यंत पाठवावे. मालक एजन्सीने खाली दर्शविल्याप्रमाणे लाभ सुरक्षा रक्षकांना द्यावेत : 
सानुग्रह अनुदान 

वेतनाच्या १० टक्के 
उपदान 

वेतनाच्या ४ टक्के 
भरपगारी रजा 

वेतनाच्या ६ टक्के 
भरपगारी सुट्टी 

वेतनाच्या १ टक्का 


र 


नार 


क 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९-१५, २०१७/ माघ २०- २६, शके १९३८ १४१ 
सुरक्षा रक्षकांना लागू असलेल्या भविष्यनिर्वाह निधी व कामगार राज्य विमा योजना यांच्या वजाती मालक एजन्सीने परस्पर संबंधित 
प्राधिकरणाकडे जमा कराव्यात आणि त्यांचे चलन माहितीसाठी मंडळास सादर करावे. मालक एजन्सीने भरणा केलेल्या भविष्यनिर्वाह निधी व 
कामगार राज्य विमा योजनेच्या वजातीबाबतच्या पावत्या / चलन सुरक्षा रक्षकांना नियमितपणे देऊन त्या संदर्भातील एकत्रित तपशील शासनास , 
कामगार आयुक्त कार्यालयास व सुरक्षा रक्षक मंडळास प्रत्येक ६ महिन्यांनी सादर करावा , असे न केल्यास मालक एजन्सीला जबाबदार धरून 
दिलेली सूट रद्द करण्यात येईल . 

६. अतिकालिक भत्ता. - सुरक्षा रक्षकांना मिळणारा अतिकालिक भत्ता हा मंडळाने नोंदीत सुरक्षा रक्षकांसाठी निश्चित केलेल्या वेतन 
दराच्या दुप्पट दरापेक्षा कमी नसावा, याबाबत संबंधित मुख्य मालकाची अंतिम जबाबदारी राहील . 

सुरक्षा रक्षकांना देय वेतन व लाभ देणे मुख्य मालकांची जबाबदारी असून मुख्य मालकाने त्यांच्याकडे तैनात करण्यात आलेल्या सुरक्षा 
रक्षकांना अधिनियम आणि योजनेतील तरतुदीनुसार वेतन व लाभ मिळत आहेत याची खात्री करून घेणे बंधनकारक असेल. 

७. विवरणपत्र सादर करणे . - ( अ ) त्रैमासिक विवरणपत्र. - मालक एजन्सीजने सुरक्षा रक्षकांच्या नियुक्तीबाबतचे त्रैमासिक 
विवरणपत्र प्रत्येक त्रैमासिकाच्या ( जानेवारी, एप्रिल, जुलै व ऑक्टोबर महिन्याच्या) पहिल्या आठवड्यात सोबत जोडलेल्या नमुना “ अ ” मध्ये 
शासन , कामगार आयुक्त आणि सुरक्षा रक्षक मंडळास सादर करावे. 

( ब) सहामाही विवरणपत्र. - (१) नियुक्त केलेल्या, नोकरी सोडून गेलेल्या आणि नव्याने भरती केलेल्या सुरक्षा रक्षकांबाबतचे 
विवरणपत्र दर ६ महिन्यांनी सोबत जोडलेल्या नमुना “ ब ” मध्ये शासन, कामगार आयुक्त आणि सुरक्षा रक्षक मंडळ यांना एजन्सीने सादर करावे . 

( २ ) भविष्यनिर्वाह निधी व राज्य कामगार विमा योजनेची वर्गणी एजन्सीने नियमित भरून संबंधित सुरक्षा रक्षकांना त्यासंबंधी वेळोवेळी 
पावत्या द्याव्यात व दर सहा महिन्यात तसे केल्याबाबतचा अहवाल शासनास , कामगार आयुक्त व सुरक्षारक्षक मंडळास द्यावा. 

( ३ ) यापूर्वीच्या भविष्यनिर्वाह निधीच्या रकमा व राज्य कामगार विमा योजनेची वर्गणी भरल्याबाबतचा पुरावा शासनाकडे सदर अधिसूचना 
निर्गमित झाल्यापासून तीन महिन्यांच्या आत सादर करावा. अन्यथा संबंधित सुरक्षा रक्षकांना देण्यात आलेली सूट रद्द करण्यात येईल . 

( क ) वार्षिक विवरणपत्र. - प्रत्येक मालक एजन्सीने , सनदी लेखापाल यांनी प्रमाणित केलेले वार्षिक विवरणपत्र सोबत जोडलेल्या नमुना 
“ ड ” मध्ये दरवर्षी ३० जून पर्यंत शासनास तसेच मंडळास सादर करावे. ज्यात एजन्सीने भरलेला आयकर, सुरक्षा रक्षकांचा जमा केलेला भविष्य 
निर्वाह निधी व कामगार राज्य विमा याबाबतच्या चलानाच्या प्रती व इतर तपशील असेल . 

८ . एजन्सीची व सूट प्राप्त सुरक्षा रक्षकांची मंडळाकडे नोंदणी. - अधिसूचनेच्या दिनांकापासून एक महिन्याच्या कालावधीत उक्त 
मंडळाकडे महाराष्ट्र खाजगी सुरक्षा रक्षक (नोकरीचेनियमन व कल्याण ) योजना , २००२ च्या खंड १३ ( २ ) व १४ (३ ) मधील तरतुदींनुसार 
एजन्सीजने स्वतःची मालक म्हणून आणि त्यांच्याकडील सूट प्राप्त सुरक्षा रक्षकांची विहित नमुन्यातील अर्ज व शुल्क भरून मंडळात नोंदणी करून 
घ्यावी . 

९. एजन्सीच्या मुख्य मालकांची मंडळाकडे नोंदणी. - सूट प्राप्त सुरक्षा रक्षकांच्या एजन्सीमार्फत सुरक्षा रक्षक नियुक्त करणाऱ्या 
मुख्य मालकाने अधिसूचनेच्या दिनांकापासून १५ दिवसांचे आत योजनेच्या खंड १३( १)( अ ) अन्वये स्वतःची मंडळात विहित नमुन्यातील अर्ज व 
शुल्क भरून नोंदणी करून घ्यावी . 

१०. नोंदणी शुल्क . - एजन्सीने तसेच सूट प्राप्त सुरक्षा रक्षकाने मंडळाकडे नोंदणी करतेवेळी महाराष्ट्र खाजगी सुरक्षा रक्षक (नोकरीचे 
नियमन व कल्याण) योजना , २००२ च्या खंड १७ मधील तरतुदींनुसार मंडळाकडे विहित कालावधीत आवश्यक ते नोंदणी शुल्क भरले पाहिजे . 

११ . नोंदणीकृत कार्यालय. - एजन्सीचे नोंदणीकृत कार्यालय असावे आणि त्याबाबतची माहिती एजन्सीने शासन , कामगार आयुक्त व 
मंडळास द्यावी. नोंदणीकृत कार्यालयाचा पत्ता बदलल्यास अथवा एजन्सीच्या नावात बदल झाल्यास १५ दिवसांचे आत बदलाबाबतच्या आवश्यक 
त्या कागदोपत्री पुराव्यासह शासनास व मंडळास कळवावे, जेणेकरून शासन सुधारित अधिसूचना जारी करील. सुधारित अधिसूचना जारी 
झाल्यानंतर मंडळ झालेल्या बदलांची नोंद घेईल . 

१२. सुरक्षा रक्षकांची नियुक्ती. - उक्त मंडळाकडे ज्या मुख्य मालकांची नोंदणी झाली आहे आणि/किंवा जे उक्त मुख्य मालक 
मंडळाच्या सुरक्षा रक्षकांच्या सेवेचा लाभ घेत आहेत अशा मुख्य मालकांकडे एजन्सी त्यांचेकडील सुरक्षा रक्षक नेमणार नाही . अशा प्रकारे सुरक्षा 
रक्षक नेमल्यास मालक एजन्सीला जबाबदार धरून दिलेली सूट रद्द करण्यात येईल . 

१३ . ओळखपत्र व हजेरी कार्ड देणे. - खाजगी सुरक्षा रक्षक एजन्सी त्यांचेकडील सुरक्षा रक्षकांना व अधिकाऱ्यांना नियुक्त 
केल्यापासून ३० दिवसांच्या आत ओळखपत्र व हजेरीकार्ड देईल . 


१४२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९- १५, २०१७/ माघ २० - २६, शके १९३८ 

१४ . कायदेशीर देणी अदा करणे. - सुरक्षारक्षक ज्यावेळी एजन्सीची नोकरी सोडतील , त्या वेळी त्यांना देय असलेली सर्व कायदेशीर 
देणी ( उपदान व इतर कायदेशीर देणी) एजन्सीने अदा करून त्याबाबत झालेल्या व्यवहारांच्या प्रती मंडळाकडे सादर करणे एजन्सीला बंधनकारक 
राहील . 

१५ . एकावेळी एकाच मुख्य मालकाकडे नोकरी . - सुरक्षा रक्षक एकावेळी एकापेक्षा अधिक मुख्य मालकाकडे काम करणार नाही . 
याबाबत प्रत्येक सुरक्षा रक्षक एजन्सीने खात्री करून घेतली पाहिजे . 

१६. एखाद्या सुरक्षा रक्षकास त्याच्या निवासस्थानापासून ५० कि . मी. पेक्षा अधिक अंतरावर काम करण्यासाठी पाठविल्यास मालक 
एजन्सीने त्याच्या एकूण वेतनाच्या २० टक्के रक्कम त्याला भत्ता म्हणून द्यावी . 

१७. सुरक्षा रक्षकांच्या फायद्यांसंदर्भात शासनाने किंवा मंडळाने भविष्यकाळात घातलेल्या अटी व शतींचे पालन करणे एजन्सीला, तसेच 
मुख्य मालकाला बंधनकारक राहील . 

१८ . मालक एजन्सीने त्यांच्या सुरक्षा रक्षकांना सूट प्राप्त झाल्यानंतर , सुरक्षा रक्षकांच्या वेतनाच्या ३ टक्के एवढी लेव्ही दरमहा १० 
तारखेपर्यंत मंडळास देय राहील. सदर लेव्ही अधिसूचना निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून १ महिन्याच्या आत मंडळाकडे जमा करणे अनिवार्य 
राहील . 

__ मंडळाने विनिर्दिष्ट केलेल्या कालमर्यादेत लेव्हीची रक्कम भरण्यात जे नियोक्ता अभिकरण सातत्याने कसूर करील ते नियोक्ता अभिकरण 
मंडळाने भरणा करण्यास निर्धारित केलेल्या रकमेच्या १० टक्क्यांहून अधिक असणार नाही इतका अधिभार दंडाच्या रुपाने मंडळाकडे भरील . 

१९ . मालक एजन्सीमार्फत सुरक्षा रक्षक नियुक्त करणाऱ्या मुख्य मालकाने करार संपुष्टात आल्यानंतर वा इतर कोणत्याही कारणामुळे 
सुरक्षा रक्षकांची सेवा घेणे बंद केले असल्यास सेवा खंडीत केल्याच्या दिनांकापासून ७ दिवसांच्या आत अशा मुख्य मालकाची व तेथून कमी 
केलेल्या सुरक्षा रक्षकांची नावे व तपशील मालक एजन्सी मंडळास सादर करील. अशा मुख्य मालकाची अधिसूचनेनुसार घेतलेली मंडळातील 
नोंदणी रद्द होईल . तसेच मालक एजन्सीकडून नोकरी सोडून गेलेल्या सुरक्षा रक्षकांची नावे व तपशील मालक एजन्सी मंडळास व नजीकच्या पोलीस 
ठाण्यास ७ दिवसांच्या आत सादर करील . अशाप्रकारे नोकरी सोडून गेलेल्या सुरक्षा रक्षकांची नोंदणी मंडळ रद्द करील . 

२०. मुख्य मालकाकडून सुरक्षा रक्षकांच्या कामाच्या मोबदल्यापोटी एजन्सीकडे जमा होणाऱ्या रकमेपैकी, मंडळाने सुरक्षा रक्षकांच्या 
वेतनापोटी निश्चित केलेली रक्कम तसेच सर्व वैधानिक रकमा जसे भविष्यनिर्वाह निधी, कामगार राज्य विमा योजना , बोनस प्रदान, रजा वेतन , 
राष्ट्रीय सुट्ट्यांचे वेतन यांसाठी विनियमित केले जाईल निदान इतकी रक्कम किंवा मुख्य मालकाने एजन्सीला अदा केलेल्या रकमेच्या ५६ टक्के 
इतकी रक्कम किंवा यापैकी जी अधिक असेल ती सुरक्षा रक्षक एजन्सीनी सुरक्षा रक्षकांना अदा करणे आवश्यक आहे . 

२१. सुरक्षारक्षकांना साप्ताहिक सुट्टी उपभोगण्याकरिता कार्यमुक्त करणाऱ्या सुरक्षा रक्षकांचे वेतन मुख्य मालक एजन्सीला अदा करील . 
हे वेतन यथा प्रमाण पद्धतीवर आधारित असेल व ही रक्कम मूळ वेतनाच्या १० % अथवा जी अधिक असेल इतकी असेल . 

२२. सुरक्षा रक्षक मंडळामध्ये जमा करावयाची लेव्ही , सुरक्षारक्षकांच्या प्रशिक्षणासाठीचा खर्च, देखरेखीवरील खर्च, तसेच एजन्सीचा 
प्रशासकीय खर्च व नफा या सर्व गोष्टींचा खर्च हा मुख्य मालकाने एजन्सीकडे जमा केलेल्या एकूण रकमेच्या ३० % रकमेपेक्षा जास्त नसावा. 

२३ . उपरोक्त अनिवार्य लादलेल्या खर्चावर नियमानुसार सेवाकर आकारला जाईल व सेवाकर त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या 
दरानुसार असेल . 

२४ . या व्यतिरिक्त सुरक्षा रक्षकांना गणवेश दिला जाईल व त्यासाठी ४ % रक्कम दरवर्षी राखीव ठेवण्यात येईल . 
२५ . सुरक्षा रक्षकांना त्यांचे वेतन पुढील महिन्याच्या सात तारखेपर्यंत देण्यात यावे. 

वरीलपैकी कोणत्याही शतींचे मालक एजन्सीने उल्लंघन केल्यास त्यांना देण्यात आलेली सूट रद्द करण्यात येईल किंवा काढून टाकण्यात 
येईल . 

अटी , शर्ती व नियमांचे तंतोतंत पालन होण्याबाबतची जबाबदारी मुख्य मालकाची असेल. अधिसूचनेतील तरतुदीनुसार सुरक्षा रक्षकांना 
एजन्सीने फायदे दिले नसल्यास सूट प्राप्त सुरक्षा रक्षकांना सदर फायदे देण्याची जबाबदारी मुख्य मालकाची असेल . 


१४३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९ -१५, २०१७/ माघ २०- २६, शके १९३८ 

नमुना अ 

सुरक्षा रक्षक एजन्सीने सादर करावयाचे त्रैमासिक विवरणपत्र 
महिन्यांचे त्रैमासिक विवरणपत्र : 

दिनांक : 
जानेवारी -मार्च, 
एप्रिल - जून, 
जुलै- सप्टेंबर , 
ऑक्टोबर -डिसेंबर . 
एजन्सीचे नाव व पत्ता : 
अधिसूचना क्रमांक व दिनांक : 
एजन्सीचा मंडळातील नोंदणी क्रमांक : 


अनु 


मुख्य मालकाचे नाव 

व पत्ता 


क्रमांक 


सुरक्षा रक्षकांच्या 
नियुक्तीचे ठिकाण 

( ३ ) 


सुरक्षा रक्षकांचे 
नाव व वर्ग 

( ४ ) 


( २ ) 


प्राधिकृत स्वाक्षरीकर्ता, 


( नाव व हुद्दा) . 


नमुना ब 


सुरक्षा रक्षक एजन्सीने सादर करावयाचे सहामाही विवरणपत्र 
विवरणपत्राचा कालावधी : जानेवारी ते जून / जुलै ते डिसेंबर 

दिनांक : 
एजन्सीचे नाव व पत्ता : 
अधिसूचना क्रमांक व दिनांक : 
एजन्सीचा मंडळातील नोंदणी क्रमांक : 
अ . क्र . मुख्य मालकाचे नाव 

नियुक्त केलेल्या 

सुरक्षा रक्षक 
व पत्ता 

सुरक्षा रक्षकांची एजन्सी सोडून 
वर्गनिहाय एकूण 

गेलेल्या सुरक्षा 
संख्या 

रक्षकांची वर्गनिहाय 

संख्या 
___ (३ ) 

( ४ ) 


नव्याने भरती 
झालेल्या सुरक्षा 
रक्षकांची 
वर्गनिहाय 
संख्या 


प्राधिकृत स्वाक्षरीकर्ता, 


( नाव व हुद्दा) . 


१४४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९- १५, २०१७/ माघ २० - २६, शके १९३८ 


नमुना क 


एजन्सीने वेतन प्रदानाबाबत सुरक्षा रक्षक मंडळास सादर करावयाचे विवरणपत्र 
वेतन प्रदानाचा महिना : 
मुख्य मालकाचे नाव व पत्ता : 
बँकेचे नाव ( शाखा व पत्ता ) : 


सुरक्षा रक्षकाचे नाव 


रक्कम 


अनु 
क्रमांक 
( १ ) 


धनादेश क्रमांक 
व दिनांक 


प्राधिकृत स्वाक्षरीकर्ता, 


( नाव व हुद्दा ). 
नमुना ड 

सुरक्षा रक्षक एजन्सीने सादर करावयाचे वार्षिक विवरणपत्र 
वार्षिक विवरणपत्राचे आर्थिक वर्ष : 

दिनांक : 
एजन्सीचे नाव व पत्ता : 
अधिसूचना क्रमांक व दिनांक : 
एजन्सीचा मंडळातील नोंदणी क्रमांक : 


अ . क्र . 


महिने 
( एप्रिल ते 
मार्च) 


नियुक्त केलेल्या 
सुरक्षा रक्षकांची 

संख्या 


सुरक्षा रक्षकांना 
अदा केलेले 
एकूण वेतन 


भविष्य निर्वाह 
निधी ज्यावर 
कपात केली आहे 

असे वेतन 


मंडळाकडे जमा 
केलेली ३ टक्के 
लेव्ही रक्कम 


(१) 


(२) 


(३) 


(४ ) 


( ६ ) 


प्राधिकृत स्वाक्षरीकर्ता, 


( नाव व हुद्दा) . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


ना . द. थोरवे, 
कार्यासन अधिकारी. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल , गुरुवार ते बुधवार ,फेब्रुवारी ९- १५, २०१७ / माघ २० - २६, शके १९३८ 


१४५ 


In pursuance of clause (3 ) of Article 348 of the Constitution of India , the following translation in English 
of the Government Notification , Industries, Energy and Labour Department, No . SGA . 2014 /C .R . 136 /LAB -5 , 
dated the 2nd July 2014 is hereby published under the authority of the Governor. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


A . G . ASWALE , 
Joint Secretary (Labour ) to Government. 


INDUSTRIES, ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 2nd July 2014 

NOTIFICATION 
MAHARASHTRA PRIVATE SECURITY GUARDS (REGULATION OF EMPLOYMENT AND WELFARE ) ACT, 1981. 

No. SGA .2014 /C .R . 136 /LAB-5 . — Whereas, certain Security Gaurds whose names are mentioned in 
Column ( 2 ) of Schedule I appended hereto (hereinafter referred to as “ the said Security Guards”) , employed 
with the Principal Employer mentioned in Column ( 4 ) of the said Schedule I, employed by M / s. Chetak 
Security Services, Kalptaru Shopping Complex, 1st Floor, Gala No. 12 ( 1468 /56 ), At post Tal . Shahapur, Dist . 
Thane owner Shri Sevak Singh Ajmear Singh have applied for grant of exemption , under Section 23 of the 
Maharashtra Private Security Guards ( Regulation of Employment and Welfare ) Act , 1981 (Mah . LVIII of 
1981) from the operation of all provisions of the said Act and the Maharashtra Private Security Guards 
(Regulation of Employment and Welfare ) Scheme, 2002 (hereinafter referred to as “ the said Scheme” ) ; 

And whereas , the Government of Maharashtra , after consultation with the Advisory Committee and after 
verification of the benefits enjoyed by the said Security Guards is of the opinion that they are in enjoyment 
of benefits , which are on the whole not less favourable to them than the benefits provided by and under the 
said Act and the said Scheme ; 

Now , therefore, in exercise of powers conferred by Section 23 of the Maharashtra Private Security Guards 
(Regulation of Employment and Welfare ) Act, 1981, the Government of Maharashtra hereby exempts the said 
Security Guards from operations of all provisions of the said Act and the said Scheme, for a period of three 
years from the date of publication of this notification in Official Gazette , subject to conditions specified in 
Schedule II appended hereto : 

Schedule - I 


No. 


(2 ) 


(3 ) 


(4 ) 


Sr. Name of Security 

Class 

Name and address 
Guards 

of Principal Employer 
( 1) 
1 Shri Mulchand Sukhpal Pal Security Guard Vijayee Industrial Mfg . Co ., 

Survey No. 26 / 1/ 1, Asangaon , 

Taluka Shahapur, Dist . Thane. 
2 Shri Santosh Appa Trimbalkar Security Guard 

— , — 
3 Shri Gorakh Shankar Shinde Security Guard 

Sparten Engineering 
Industries Pvt . Ltd ., Atgaon , 

Tal. Shahapur, Dist . Thane. 
4 Shri Sandip Ramchandra Dingore Security Guard 

— , — 
5 Shri Arunsingh Avadhnarayan Security Guard 

Sparten Engineering 
Singh . 

Industries Pvt. Ltd ., Atgaon , 

Tal. Shahapur, Dist. Thane . 
6 Shri Aashish Vinod Shah 

Security Guard 

9 , 
Note . — Government of Maharashtra does not take guarantee of any sort as regards to Security Guards . 
Principal Employers can employ these Private Security Guards at their own risk . 
भाग एक - ल - १९ 


१४६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९- १५, २०१७ / माघ २० - २६, शके १९३८ 


Schedule II 
Conditions to be followed by the Employer Agency and Principal Employer 


1. Police Verification . — Police Verification Certificates regarding antecedent of the guards as well as the 
employer of such guard is necessary . Licence under the Private Security Agency (Regulation ) Act, 2005 is 
also compulsory on the part of Employer Agency . 

2 . Training. – Adequate training shall be imparted to the Security Guards before they are deployed . 

3. Educational Qualifications, Physical Fitness and other requirements. Educational, physical and other 
requirements for the Security Guards shall be as follows : 

Minimum Educational Qualification : 8th Standard Passed . 
Physical Requirements. — (A ) ( 1) Height — 162 c.m . 

( 2) Weight — 50 kg . 
( 3) Chest — 79 c.m . (Without Expansion ) and 84 c.m . (On Expansion ) 

(4 ) Sight — If wearing glasses, the glass should not have excess number . 
( B ) In case of tribal candidates, there will relaxation of 5 c. m . in height and 

2 c.m . in chest . 
4 . Benefits. - Benefits for Security Guards shall be as follows : 

(a ) Uniform : Two pairs in a year. 
(6 ) Shoes : One pair of leather shoes in a year . 

(c) Rainy and Winter Uniform : (Once in two years) Raincoat , Trousers and Cap , Woollen Coat and 
Pant. 

5 . Wages and other statutory Benefits. Exempted Security Guard shall open his account in a Nationalised 
Bank and agency shall give crossed cheque to each Security Guard equivalent to his earned wages by 7th 
of every month . Statement showing details of wages paid in Form “ C ” shall be submitted to the Security 
Guards Board by 10th of every month . 

The Agency shall give the following benefits to the Security Guards : 
Ex -Gratia 

: 10 % of wages 
Gratuity 

4 % of wages 
Leave with wages 

6 % of wages 
Paid Holidays 

: 1 % of wages . 
Contribution to be deposited with the Competent Authorities in respect of various statues such as 
Provident Fund , E . S .I. etc. applicable to the Principal Employer, shall be deposited by the Agency with such 
authority and challan thereof be submitted to the Board for information . The Security Guards Agency should 
give regular receipt to the Guard and submit a consolidated report of the abovesaid transactions to the 
Government, the Commissioner of Labour and the Security Guards Board every six months. In case of 
default, the Agency shall be held responsible and shall be liable for cancellation of exemption . 


6 . Overtime Allowance. — Overtime Allowance should not be less than double the rates of wages existing 
at that time on the anology of the Security Guards deployed by the Security Guards Board . The ultimate 
responsibility in this respect lies on the concerned Principal Employer . 


It is the responsibility of the Principal Employer to pay wages and provide benefits to the Security 
Guards. The Principal Employer , in turn , shall ensure that the guards deployed at his establishment are 
getting wages and benefits not less favourable than those available under the Scheme. 


7 . Filling of Returns— ( a ) Quarterly Return . - Agency to submit quarterly return to the Government, 
the Commissioner of Labour and Board in the first week of first month of the quarter ( January, April, July 
and October ) in respect of employment of Security Guards in Form “ A ” appended hereto. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९-१५, २०१७/ माघ २०- २६, शके १९३८ 


१४७ 


(6 ) Half Yearly Return . — ( 1) Half Yearly Return in Form “ B ” appended hereto shall be submitted by the 
Agency in respect of Guards engaged , who have left and newly recruited to the Government, the Commissioner 
of Labour and Board . 


(2 ) The Security Guard Agency should make regular contribution of employees Provident Fund and 
ESIC of the concerned Security Guards and give regular Receipts to the guard and submit a consolidated 
report of the above said transaction to the Government, the Commissioner of Labour and the Security 
Guards Board every six months. 


( 3) The Security Guard Agency should submit proof of the previous contributions of employees Provident 
Fund and ESIC within a period of three months from the date of publication of this Notification to the 
Government . Otherwise , the exemption given to the concerned Security Guards will be cancelled . 

(c ) Annual Return . — Every Agency shall submit at Annual Return of Income Tax , P . F ., E . S .I. duly 
certified by Chartered Accountant, in Form - D on or before 30th of June of every year to the Government 
and the Board , along with copies of challans and other details. 


8 . Enrollment of the Agency with the Board . — The Agency should get itself enroll with the Board 
according to the provisions of Clause 13 ( 2 ) of the Maharashtra Private Security Guards (Regulation of 
Employment and Welfare) Scheme, 2002 , as an employer agency and shall register exempted Security Guards 
under Clause 14 ( 3) of the Scheme applying in the Form devised by the Board by paying prescribed registration 
fee within a period of one month from the date of issuance of this Notification . 


9 . Registration of Principal Employer of Employer Agency. — The Principal Employer who is engaging 
exempted Security Guards of the Agency shall get register with the Board as provided under Clause 13 ( 1)( a ) 
of the Schemewithin 15 days from date of exempted Notification , applying in the Form devised by the Board 
by paying prescribed registration fee. 


10 . Enrollment fees. — While getting itself registered with the Board , the Agency should pay Registration 
Fee to the Board as per Clause 17 ofMaharashtra Private Security Guards (Regulation of Employment and 
(Welfare ) Scheme, 2002 within stipulated time. 


11. Registered Office. — Every Agency shall have registered office which shall be notified to the Government, 
Commissioner of Labour and the Board . In case of change in address or change in name, the same shall be 
informed to the Government and to the Board alongwith documentary proof thereof within a period of 15 
days from such change , so as to Government can issue Notification in respect thereof. Board shall take note 
of such changes after issuance of the Notification . 


12 . Allotment ofGuards. — The Agency shall not allot their Security Guards to such Principal Employers 
who are registered with the Board . If agency deployes its Security Guards to such Principal Employer in that 
case exemption will be cancelled . 


13 . Issue of Identity Cards/ Attendance Card . — Every Agency shall issue identity card , attendance card 
to Security Guards and Officers engaged and deployed by them . 

14 . Payment of Legal Dues . — Whenever a Security Guard leaves his job , it is obligatory on the part of 
the agency to pay all the legal dues to him and copy of the records thereof shall be submitted to the Board 
including gratuity and other legal dues . 


15 . Employment with one principal Employer at a time. — Every Agency shall also ensure that its 
Security Guards shall not work for more than one Principal Employer at a time. 


16 . If any Security Guard is asked to work beyond the radius of 50 kms. from his place of residence , 
the Employer Agency shall pay an allowance @ 20 % of total emoluments of such Security Guard . 


भाग एक - ल - १९अ 


१४८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी ९ - १५, २०१७/ माघ २० - २६, शके १९३८ 


17 . The Agency and Principal Employer is liable to abide with any other terms and conditions , which 
may be imposed in favour of Security Guard by the Government of Maharashtra or Board in future. 


18 . The exempted Security Guard Agency should pay levy @ 3 % to the Board per month on wages paid 
to the Security Guards on or before 10th of every month . The agency should start paying such levy within 
the period of 1 month from the date of exemption Notification . 


The employer agency who persistantly makes default in remitting the amount of 3 % levy within the time 
limit specified as above, shall further pay by way of penalty , surcharge @ 10 % of the amount to be remitted . 

19. In case, the Principal Employer discontinues the exempted Security Guards due to expiry of agreement 
or due to any reason , in that case, the agency shall submit the details of such Principal Employers and the 
Security Guards to the Board within 7 days from such discontinuation . In such case the registration of the 
said Principal Employer shall stand cancelled . The agency shall also submit the details of Security Guards 
who have left the services due to any reason alongwith details of the Principal Employers to the Board and 
concerned Police Station within 7 ( Seven ) days. On receipt of the above details Board will cancel the 
registration of such exempted guards. 

20 . From the amount of the payment made by the Principal Employer to the Security Agency , the 
Security Guards will be paid at least an amount which has been fixed by the Board towards the wages and 
all the statutory benefits towards Provident Fund , E . S .I.C ., Payment of Bonus, leave with wages , leave on 
national holidays etc . or the same shall be the amount equivalent to 56 % of the gross payment made by the 
Principal Employer to the Security Agency , whichever is higher . 

21 . The Principal Employer will pay to the agency on a prorata basis for the reliever who would be 
relieving the Security Guard in case of his weekly off or the amount paid to t 
basic wages , or whichever is higher. 


22 . The amount of levy to be deposited to the Security Guards Board , the cost of training of the 
Security Guards, the cost of supervision , administration of profits of the agency the total cost of which will 
not exceed more than 30 % of the total amount paid by the Principal Employer to the agency . 


23 . The Service Tax will be levied on the total mandatory cost mentioned herein above at the rate 
which is in force at any given point of time. 


24 . In addition to this uniform will be provided to the Security Guards. For this purpose an amount 
of 4 % per annum should be delineate. 


25 . Wages of the Security Guards will be paid not later than 7th of every next month . 


Breach of any of above conditions by the employer agency shall make employer agency liable for 
cancellation or revocation of the exemption granted under this notification . 


It shall be the responsibility of the Principal Employer to see that the terms, conditions and rules are 
followed scrupulously and in case the agency fails to grant the benefits to the exempted Security Guards as 
per the conditions of Notification the Principal Employer will be held responsible to pay the same to the 
exempted Security Guards. 


१४९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी ९-१५, २०१७/ माघ २० - २६, शके १९३८ 

FORM “ A ” 

Quarterly Return to be filed by the Agency 
Quarterly Return for the months 

Date : 
( January -March , 
April- June, 
July - September, 
October-December) : 
Name and Address of the Agency : 
Notification No. and Date : 
Registration No. of Agency with the Board : 


Serial 
Number 


Number and Address of 
the Principal Employer 


Location of Security 
Guards deployed 


Name and 

Category 
of the Guards 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


(4 ) 


Authorised Signatory , 


(Name and Designation ). 


FORM “ B ” 


Half Yearly Return to be submitted by Security Guards Agency 
Period of Return : January to June/ 

Date : 
July to December. 
Name and Address of the Agency : 
Notification No. and Date : 
Registration No. of Agency with the Board : 


Serial 
No. 


Name and 
Address of 
Principal 
Employer 


Total No. of 
Security Guards 

engaged 
Categorywise 


No. of 
Security Guards 
who have left 

the Security 
Guards Agency 

Categorywise 
- (4 ) 


Number of 
Security Guards 
Newly Recruited 

Categorywise 


( 3 ) 


Authorised Signatory , 


(Name and Designation ). 


१५० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल , गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी ९- १५ , २०१७/ माघ २० - २६, शके १९३८ 

FORM “ C ” 
Statement to be submitted to the Security Guards Board regarding disbursement of wages . 
Disbursement of wages for the month of : 
Name and Address of the Principal Employer : 
Name of the Bank (Branch and Address) : 


Serial 


Amount 


No. 


Name of the 
Security Guard 

( 2 ) 


No. and Date of 
the Cheque 

( 3 ) 


( 1) 


( 4 ) 


Authorised Signatory , 


(Name and Designation ). 


FORM “ D ” 
Annual Return to be submitted by Security Guards Agency 
Period of Annual Return : 

Date : 
Name and Address of the Agency : 
Notification No. and Date : 
Registration No. of Agency with the Board : 


Serial 
No . 


Months 
(April to March ) 


Total No. of 
Security Guard 
engaged 

(3 ) 


Total Wages 

Paid to the 
Security Guard 

(4 ) 


The Wages on 

which the P . F . 
Contribution is deducted 


3 % Levy 
Submitted to 

the Board 


(1 ) 


(2 ) 


(6 ) 


Authorised Signatory , 


(Name and Designation ). 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


N . D . THORVE , 
Section Officer. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९ -१५, २०१७/ माघ २०- २६, शके १९३८ 


१५१ 


१७९ 


बुधवार , जुलै २, २०१४ / आषाढ ११ , शके १९३६ 


उद्योग , ऊर्जा व कामगार विभाग 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक २ जुलै २०१४ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र खाजगी सुरक्षा रक्षक (नोकरीचे नियमन व कल्याण ) अधिनियम, १९८१. 

क्रमांक एसजीए. २०१३/ प्र.क्र . १९१/ कामगार -५. — ज्याअर्थी, ज्यांची नावे यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एकच्या स्तंभ ( २) मध्ये नमूद 
केलेली आहेत अशा विवक्षित सुरक्षा रक्षकांना (यात यापुढे ज्यांचा उल्लेख “ उक्त सुरक्षारक्षक " असा करण्यात आला आहे), उक्त अनुसूची एक 
च्या स्तंभ ( ४ ) मध्ये नमूद केलेल्या मुख्य मालकांकडे कामावर ठेवलेले आहे, अशा मे . युनिव्हर्सल इंडस्ट्रीयल सर्व्हिसेस, ९ / १०, दिपमाला हौसिंग 
सोसायटी , हॉटेल सिब्बल जवळ , त्रिंबक रोड, नाशिक व मालक श्री . जयकिशन गोपीकिशन बोहरा यांनी महाराष्ट्र खाजगी सुरक्षा रक्षक (नोकरीचे 
नियमन व कल्याण ) अधिनियम , १९८१ (१९८१ चा महा. ५८ ) याच्या कलम २३ अन्वये, उक्त अधिनियमाच्या सर्व तरतुदी आणि महाराष्ट्र खाजगी 
सुरक्षा रक्षक (नोकरीचे नियमन व कल्याण ) योजना , २००२ ( यात यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त योजना ” असा करण्यात आला आहे ) यांच्या 
अंमलबजावणीतून सूट मिळण्यासाठी अर्ज केला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, सल्लागार समितीशी विचारविनिमय केल्यानंतर व उक्त सुरक्षारक्षकांना मिळत असलेल्या लाभांची पडताळणी केल्यानंतर, 
त्यांना मिळत असणारे लाभ हे उक्त अधिनियमाद्वारे व त्या अधिनियमान्वये आणि उक्त योजनेद्वारे व तद्न्वये तरतूद केलेल्या लाभांपेक्षा एकंदरीत 
पाहता कमी फायदेशीर नाहीत , असे महाराष्ट्र शासनाचे मत झालेले आहे ; 

त्याअर्थी, आता, महाराष्ट्र खाजगी सुरक्षा रक्षक ( नोकरीचेनियमन व कल्याण ) अधिनियम, १९८१ याच्या कलम २३ अन्वये प्रदान केलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे उक्त अधिनियमाच्या व उक्त योजनेच्या सर्व तरतुदींच्या अंमलबजावणीतून उक्त खाजगी सुरक्षा 
रक्षकांना, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-२ मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या शतींच्या अधीन राहून, राजपत्रात ही अधिसूचना प्रसिद्ध केल्याच्या दिनांकापासून 
तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी सूट देत आहे . 


१५२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९- १५, २०१७ / माघ २० - २६, शके १९३८ 


सुरक्षा रक्षकाचे नाव 


अ . क्र . 
( १ ) 


अनुसूची १ 

वर्ग 
( ३ ) 


मुख्य मालकाचे नाव व पत्ता 

( ४ ) 


__ ( २ ) 


१ श्री . पंडीत सिताराम निर्मळ 

सुरक्षा रक्षक 

मे . व्हीआयपी इंडस्ट्रीज लि ., 
ए - ७, एमआयडीसी, माळेगाव, 

ता . सिन्नर , जि . नाशिक . 
२ श्री. अण्णासाहेब लहानु कुडेकर 

सुरक्षा रक्षक 
३ श्री. रोहिदास सुकदेव शेटे 

सुरक्षा रक्षक 
४ श्री. रामदास खंडेराव सोनवणे 

सुरक्षा रक्षक 
५ श्री. शिवाजी पांडूरंग तांबे 

सुरक्षा रक्षक 
६ श्री . चांगदेव रामराव पवार 

सुरक्षा रक्षक 
७ श्री . सुनिल वसंतराव साबळे 

सुरक्षा रक्षक 
८ श्री . भारत शंकर भिसे 

सुरक्षा रक्षक 
९ श्री . भारत भिकाजी सोनवणे 

सुरक्षा रक्षक 
१० श्री. वसंत खंडेराव भिसे 

सुरक्षा रक्षक 
११ श्री . कैलास कचरू पवार 

सुरक्षा रक्षक 
१२ श्री. राजेंद्र फकिरा कांडेकर 

सुरक्षा रक्षक 
१३ श्री . गोविंद रघुनाथ कोळी 

सुरक्षा रक्षक 
१४ श्री . किशोर देविदास रत्नपारखी 

सुरक्षा रक्षक 
१५ श्री . फकीरा लक्ष्मण बोरकर 

सुरक्षा रक्षक 
१६ श्री . कचरू बन्सी साळवे 

सुरक्षा रक्षक 
टीप . - महाराष्ट्र शासन या सुरक्षा रक्षकांबाबत कोणत्याही प्रकारची हमी घेत नाही. मुख्य मालक स्वतःच्या जबाबदारीवर सुरक्षा रक्षकांना कामे 

देऊ शकतात . 


पि 


C 


. 


शार 


पात्रता 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९- १५ , २०१७/ माघ २०- २६, शके १९३८ 

१५३ 
__ अनुसूची २ 

मालक एजन्सीने व मुख्य मालकांनी पाळावयाच्या शर्ती 
१. पोलीस तपासणी. - सुरक्षा रक्षकांच्या तसेच एजन्सीच्या मालकांच्या पूर्वइतिहासाबाबत पोलीस पडताळणी दाखला तसेच एजन्सीकडे 
केंद्र शासनाच्या खाजगी सुरक्षा एजन्सी (नियमन) कायदा , २००५ अंतर्गत परवाना असणे आवश्यक असेल . 
२. प्रशिक्षण. - सुरक्षा रक्षकांना नियुक्त करण्यापूर्वी पुरेसे प्रशिक्षण देणे आवश्यक असेल . 

शैक्षणिक, शारीरिक आणि इतर पात्रता. - सुरक्षा रक्षकांची शैक्षणिक व शारीरिक पात्रता पुढीलप्रमाणे असेल : 
किमान शैक्षणिक पात्रता. - इयत्ता ८ वी उत्तीर्ण . 
शारीरिक पात्रता . - ( अ ) ( १) उंची - १६२ सें. मी . 

( २) वजन - ५० किलो 
( ३ ) छाती - न फुगवता - ७९ सें . मी . 

फुगवून - ८४ सें . मी . 
( ४ ) नजर - दृष्टी चष्मा असल्यास , नंबर जास्त नसावा. 

( ब ) आदिवासी उमेदवारांना उंचीमध्ये ५ सें . मी . व छातीमध्ये २ सें . मी . ची सवलत देण्यात यावी. 
४ . लाभ . - सुरक्षा रक्षकांना पुढील लाभ मिळतील : 

( अ) गणवेश प्रत्येक वर्षाला २ जोड. 
( ब ) चामडी बूट प्रत्येक वर्षात १ जोड. 

( क ) पावसाळी व हिवाळी गणवेश - ( २ वर्षांतून एकदा) रेनकोट , ट्राऊझर , टोपी, वूलन कोट व पॅन्ट . 
५ . वेतन व इतर कायदेशीर सवलती. - सूट दिलेल्या सुरक्षा रक्षकाने राष्ट्रीयीकृत बँकेमध्ये आपले खाते उघडावे व मालक एजन्सीने 
मुख्य मालकाकडे तैनात केलेल्या सुरक्षा रक्षकांच्या देय वेतनाच्या रकमेइतका रेखांकित धनादेश ७ तारखेपर्यंत वैयक्तिकरित्या सुरक्षा रक्षकास 
द्यावा . सरक्षा रक्षकास दिलेल्या वेतनाबाबतचे सविस्तर तपशील नमना " क " मधील विवरणपत्रामध्ये भरून सरक्षा रक्षक मंडळास दर महिन्याच्या 
१० तारखेपर्यंत पाठवावे. मालक एजन्सीने खाली दर्शविल्याप्रमाणे लाभ सुरक्षारक्षकांना द्यावेत : 
सानुग्रह अनुदान 

वेतनाच्या १० टक्के 
उपदान 

वेतनाच्या ४ टक्के 


| च्या 


भरपगारी रजा 


वेतनाच्या ६ टक्के 


भरपगारी सुट्टी 

वेतनाच्या १ टक्का 
सुरक्षा रक्षकांना लागू असलेल्या भविष्यनिर्वाह निधी व कामगार राज्य विमा योजना यांच्या वजाती मालक एजन्सीने परस्पर संबंधित 
प्राधिकरणाकडे जमा कराव्यात आणि त्यांचे चलन माहितीसाठी मंडळास सादर करावे. मालक एजन्सीने भरणा केलेल्या भविष्यनिर्वाह निधी व 
कामगार राज्य विमा योजनेच्या वजातीबाबतच्या पावत्या / चलन सुरक्षा रक्षकांना नियमितपणे देऊन त्या संदर्भातील एकत्रित तपशील शासनास , 
कामगार आयुक्त कार्यालयास व सुरक्षा रक्षक मंडळास प्रत्येक ६ महिन्यांनी सादर करावा, असे न केल्यास मालक एजन्सीला जबाबदार धरून 
दिलेली सूट रद्द करण्यात येईल . 

६. अतिकालिक भत्ता. - सुरक्षा रक्षकांना मिळणारा अतिकालिक भत्ता हा मंडळाने नोंदीत सुरक्षा रक्षकांसाठी निश्चित केलेल्या वेतन 
दराच्या दुप्पट दरापेक्षा कमी नसावा, याबाबत संबंधित मुख्य मालकाची अंतिम जबाबदारी राहील . 

सुरक्षा रक्षकांना देय वेतन व लाभ देणे मुख्य मालकांची जबाबदारी असून मुख्य मालकाने त्यांच्याकडे तैनात करण्यात आलेल्या सुरक्षा 
रक्षकांना अधिनियम आणि योजनेतील तरतुदीनुसार वेतन व लाभ मिळत आहेत याची खात्री करून घेणे बंधनकारक असेल . 


भाग एक - ल - २० 


१५४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९ - १५, २०१७/ माघ २० - २६, शके १९३८ 

७. विवरणपत्र सादर करणे. - ( अ) त्रैमासिक विवरणपत्र. - मालक एजन्सीजने सुरक्षा रक्षकांच्या नियुक्तीबाबतचे त्रैमासिक 
विवरणपत्र प्रत्येक त्रैमासिकाच्या ( जानेवारी, एप्रिल , जुलै व ऑक्टोबर महिन्याच्या ) पहिल्या आठवड्यात सोबत जोडलेल्या नमुना “ अ ” मध्ये 
शासन , कामगार आयुक्त आणि सुरक्षा रक्षक मंडळास सादर करावे . 

( ब) सहामाही विवरणपत्र. - (१) नियुक्त केलेल्या, नोकरी सोडून गेलेल्या आणि नव्याने भरती केलेल्या सुरक्षा रक्षकांबाबतचे 
विवरणपत्र दर ६ महिन्यांनी सोबत जोडलेल्या नमुना “ ब ” मध्ये शासन , कामगार आयुक्त आणि सुरक्षा रक्षक मंडळ यांना एजन्सीने सादर करावे. 

( २) भविष्यनिर्वाह निधी व राज्य कामगार विमा योजनेची वर्गणी एजन्सीने नियमित भरून संबंधित सुरक्षा रक्षकांना त्यासंबंधी वेळोवेळी 
पावत्या द्याव्यात व दर सहा महिन्यांत तसे केल्याबाबतचा अहवाल शासनास , कामगार आयुक्त व सुरक्षा रक्षक मंडळास द्यावा . 

( ३ ) यापूर्वीच्या भविष्यनिर्वाह निधीच्या रकमा व राज्य कामगार विमा योजनेची वर्गणी भरल्याबाबतचा पुरावा शासनाकडे सदर अधिसूचना 
निर्गमित झाल्यापासून तीन महिन्यांच्या आत सादर करावा. अन्यथा संबंधित सुरक्षा रक्षकांना देण्यात आलेली सूट रद्द करण्यात येईल . 

( क ) वार्षिक विवरणपत्र. - प्रत्येक मालक एजन्सीने, सनदी लेखापाल यांनी प्रमाणित केलेले वार्षिक विवरणपत्र सोबत जोडलेल्या नमुना 
" ड ” मध्ये दरवर्षी ३० जूनपर्यंत शासनास तसेच मंडळास सादर करावे. ज्यात एजन्सीने भरलेला आयकर , सुरक्षा रक्षकांचा जमा केलेला भविष्य 
निर्वाह निधी व कामगार राज्य विमा याबाबतच्या चलनाच्या प्रती व इतर तपशील असेल . 

८. एजन्सीची व सूटप्राप्त सुरक्षा रक्षकांची मंडळाकडे नोंदणी. - अधिसूचनेच्या दिनांकापासून एक महिन्याच्या कालावधीत उक्त 
मंडळाकडे महाराष्ट्र खाजगी सुरक्षा रक्षक ( नोकरीचे नियमन व कल्याण ) योजना, २००२ च्या खंड १३( २) व १४( ३ ) मधील तरतुदींनुसार 
एजन्सीजने स्वतःची मालक म्हणून आणि त्यांच्याकडील सूटप्राप्त सुरक्षा रक्षकांची विहित नमुन्यातील अर्ज व शुल्क भरून मंडळात नोंदणी करून 
घ्यावी. 


९ . एजन्सीच्या मुख्य मालकांची मंडळाकडे नोंदणी. - सूटप्राप्त सुरक्षा रक्षकांच्या एजन्सीमार्फत सुरक्षा रक्षक नियुक्त करणाऱ्या 
मुख्य मालकाने अधिसूचनेच्या दिनांकापासून १५ दिवसांचे आत योजनेच्या खंड १३( १)( अ ) अन्वये स्वतःची मंडळात विहित नमुन्यातील अर्ज व 
शुल्क भरून नोंदणी करून घ्यावी. 

१०. नोंदणी शुल्क . - एजन्सीने तसेच सूटप्राप्त सुरक्षा रक्षकाने मंडळाकडे नोंदणी करतेवेळी महाराष्ट्र खाजगी सुरक्षा रक्षक ( नोकरीचे 
नियमन व कल्याण ) योजना , २००२ च्या खंड १७ मधील तरतुदींनुसार मंडळाकडे विहित कालावधीत आवश्यक ते नोंदणी शुल्क भरले पाहिजे . 

११. नोंदणीकृत कार्यालय. - एजन्सीचे नोंदणीकृत कार्यालय असावे आणि त्याबाबतची माहिती एजन्सीने शासन, कामगार आयुक्त व 
मंडळास द्यावी. नोंदणीकृत कार्यालयाचा पत्ता बदलल्यास अथवा एजन्सीच्या नावात बदल झाल्यास १५ दिवसांचे आत बदलाबाबतच्या आवश्यक 
त्या कागदोपत्री पुराव्यासह शासनास व मंडळास कळवावे, जेणेकरून शासन सुधारित अधिसूचना जारी करील. सुधारित अधिसूचना जारी 
झाल्यानंतर मंडळ झालेल्या बदलांची नोंद घेईल . 

१२. सुरक्षा रक्षकांची नियुक्ती. - उक्त मंडळाकडे ज्या मुख्य मालकांची नोंदणी झाली आहे आणि /किंवा जे उक्त मुख्य मालक 
मंडळाच्या सुरक्षा रक्षकांच्या सेवेचा लाभ घेत आहेत अशा मुख्य मालकांकडे एजन्सी त्यांचेकडील सुरक्षारक्षक नेमणार नाही. अशा प्रकारे सुरक्षा 
रक्षक नेमल्यास मालक एजन्सीला जबाबदार धरून दिलेली सूट रद्द करण्यात येईल . 

___ १३. ओळखपत्र व हजेरीकार्ड देणे . - खाजगी सुरक्षारक्षक एजन्सी त्यांचेकडील सुरक्षारक्षकांना व अधिकाऱ्यांना नियुक्त केल्यापासून 
३० दिवसांच्या आत ओळखपत्र व हजेरीकार्ड देईल . 

१४. कायदेशीर देणी अदा करणे. - सुरक्षा रक्षक ज्यावेळी एजन्सीची नोकरी सोडतील , त्या वेळी त्यांना देय असलेली सर्व कायदेशीर 
देणी ( उपदान व इतर कायदेशीर देणी ) एजन्सीने अदा करून त्याबाबत झालेल्या व्यवहारांच्या प्रती मंडळाकडे सादर करणे एजन्सीला बंधनकारक 
राहील. 

१५ . एकावेळी एकाच मुख्य मालकाकडे नोकरी. - सुरक्षा रक्षक एकावेळी एकापेक्षा अधिक मुख्य मालकाकडे काम करणार नाही . 
याबाबत प्रत्येक सुरक्षा रक्षक एजन्सीने खात्री करून घेतली पाहिजे . 

__ _ १६. एखाद्या सुरक्षा रक्षकास त्याच्या निवासस्थानापासून ५० कि . मी. पेक्षा अधिक अंतरावर काम करण्यासाठी पाठविल्यास मालक 
एजन्सीने त्याच्या एकूण वेतनाच्या २० टक्के रक्कम त्याला भत्ता म्हणून द्यावी. 

१७. सुरक्षा रक्षकांच्या फायद्यांसंदर्भात शासनाने किंवा मंडळाने भविष्यकाळात घातलेल्या अटी व शर्तीचे पालन करणे एजन्सीला तसेच 
मुख्य मालकाला बंधनकारक राहील . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९-१५, २०१७/ माघ २०- २६, शके १९३८ १५५ 
१८ . मालक एजन्सीने त्यांच्या सुरक्षा रक्षकांना सूट प्राप्त झाल्यानंतर, सुरक्षा रक्षकांच्या वेतनाच्या ३ टक्के एवढी लेव्ही दरमहा १० 
तारखेपर्यंत मंडळास देय राहील. सदर लेव्ही अधिसूचना निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून १ महिन्याच्या आत मंडळाकडे जमा करणे अनिवार्य 
राहील . 

मंडळाने विनिर्दिष्ट केलेल्या कालमर्यादेत लेव्हीची रक्कम भरण्यात जे नियोक्ता अभिकरण सातत्याने कसूर करील ते नियोक्ता अभिकरण 
मंडळाने भरणा करण्यास निर्धारित केलेल्या रकमेच्या १० टक्क्यांहून अधिक असणार नाही इतका अधिभार दंडाच्या रूपाने मंडळाकडे भरील . 

१९ . मालक एजन्सीमार्फत सुरक्षा रक्षक नियुक्त करणाऱ्या मुख्य मालकाने करार संपुष्टात आल्यानंतर वा इतर कोणत्याही कारणामुळे 
सुरक्षा रक्षकांची सेवा घेणे बंद केले असल्यास सेवा खंडीत केल्याच्या दिनांकापासून ७ दिवसांच्या आत अशा मुख्य मालकाची व तेथून कमी 
केलेल्या सुरक्षा रक्षकांची नावे व तपशील मालक एजन्सी मंडळास सादर करील. अशा मुख्य मालकाची अधिसूचनेनुसार घेतलेली मंडळातील 
नोंदणी रद्द होईल. तसेच मालक एजन्सीकडून नोकरी सोडून गेलेल्या सुरक्षारक्षकांची नावे व तपशील मालक एजन्सी मंडळास व नजिकच्या पोलीस 
ठाण्यास ७ दिवसांच्या आत सादर करील . अशाप्रकारे नोकरी सोडून गेलेल्या सुरक्षा रक्षकांची नोंदणी मंडळ रद्द करील . 

२० . मुख्य मालकाकडून सुरक्षा रक्षकांच्या कामाच्या मोबदल्यापोटी एजन्सीकडे जमा होणाऱ्या रकमेपैकी , मंडळाने सुरक्षा रक्षकांच्या 
वेतनापोटी निश्चित केलेली रक्कम तसेच सर्व वैधानिक रकमा जसे भविष्यनिर्वाह निधी, कामगार राज्य विमा योजना , बोनस प्रदान , रजा वेतन , 
राष्ट्रीय सटट्यांचे वेतन यांसाठी विनियमित केले जाईल निदान इतकी रक्कम किंवा मुख्य मालकाने एजन्सीला अदा केलेल्या रकमेच्या ५६ टक्के 
इतकी रक्कम किंवा यापैकी जी अधिक असेल ती सुरक्षा रक्षक एजन्सीनी सुरक्षा रक्षकांना अदा करणे आवश्यक आहे. 

२१ . सुरक्षा रक्षकांना साप्ताहिक सुट्टी उपभोगण्याकरिता कार्यमुक्त करणाऱ्या सुरक्षा रक्षकांचे वेतन मुख्य मालक एजन्सीला अदा करील . 
हे वेतन यथाप्रमाण पद्धतीवर आधारित असेल व ही रक्कम मूळ वेतनाच्या १० % अथवा जी अधिक असेल इतकी असेल . 

२२ . सुरक्षा रक्षक मंडळामध्ये जमा करावयाची लेव्ही , सुरक्षा रक्षकांच्या प्रशिक्षणासाठीचा खर्च, देखरेखीवरील खर्च, तसेच एजन्सीचा 
प्रशासकीय खर्च व नफा या सर्व गोष्टींचा खर्च हा मुख्य मालकाने एजन्सीकडे जमा केलेल्या एकूण रकमेच्या ३० % रकमेपेक्षा जास्त नसावा . 

२३. उपरोक्त अनिवार्य लादलेल्या खर्चावर नियमानुसार सेवाकर आकारला जाईल व सेवाकर त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या 
दरानुसार असेल . 

२४ . या व्यतिरिक्त सुरक्षा रक्षकांना गणवेश दिला जाईल व त्यासाठी ४ % रक्कम दरवर्षी राखीव ठेवण्यात येईल . 
२५ . सुरक्षा रक्षकांना त्यांचे वेतन पुढील महिन्याच्या सात तारखेपर्यंत देण्यात यावे. 
वरीलपैकी कोणत्याही शतींचे मालक एजन्सीने उल्लंघन केल्यास त्यांना देण्यात आलेली सूट रद्द करण्यात येईल किंवा काढून टाकण्यात 


येईल . 


अटी , शर्ती व नियमांचे तंतोतंत पालन होण्याबाबतची जबाबदारी मुख्य मालकाची असेल . अधिसूचनेतील तरतुदीनुसार सुरक्षा रक्षकांना 
एजन्सीने फायदे दिले नसल्यास सूट प्राप्त सुरक्षा रक्षकांना सदर फायदे देण्याची जबाबदारी मुख्य मालकाची असेल . 


भाग एक - ल - २०अ 


१५६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९- १५, २०१७/ माघ २० - २६, शके १९३८ 

नमुना अ 

सुरक्षा रक्षक एजन्सीने सादर करावयाचे त्रैमासिक विवरणपत्र 
महिन्यांचे त्रैमासिक विवरणपत्र : 

दिनांक : 
जानेवारी -मार्च, 
एप्रिल - जून, 
जुलै- सप्टेंबर , 
ऑक्टोबर -डिसेंबर . 
एजन्सीचे नाव व पत्ता : 
अधिसूचना क्रमांक व दिनांक : 
एजन्सीचा मंडळातील नोंदणी क्रमांक : 


अनु 


मुख्य मालकाचे नाव 

व पत्ता 


क्रमांक 


सुरक्षा रक्षकांच्या 
नियुक्तीचे ठिकाण 

( ३ ) 


सुरक्षा रक्षकांचे 
नाव व वर्ग 

( ४ ) 


( २ ) 


प्राधिकृत स्वाक्षरीकर्ता, 


( नाव व हुद्दा ). 
नमुना ब 

सुरक्षा रक्षक एजन्सीने सादर करावयाचे सहामाही विवरणपत्र 
विवरणपत्राचा कालावधी : जानेवारी ते जून / जुलै ते डिसेंबर 

दिनांक : 
एजन्सीचे नाव व पत्ता : 
अधिसूचना क्रमांक व दिनांक : 
एजन्सीचा मंडळातील नोंदणी क्रमांक : 


अ . क्र . 


मुख्य मालकाचे नाव 

व पत्ता 


नियुक्त केलेल्या 
सुरक्षा रक्षकांची 
वर्गनिहाय एकूण 

संख्या 


सुरक्षा रक्षक 
एजन्सी सोडून 
गेलेल्या सुरक्षा 
रक्षकांची वर्गनिहाय 

संख्या 
( ४ ) 


नव्याने भरती 
झालेल्या सुरक्षा 
रक्षकांची 
वर्गनिहाय 
संख्या 


प्राधिकृत स्वाक्षरीकर्ता, 


( नाव व हुद्दा ). 


१५७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९ -१५, २०१७/ माघ २०- २६, शके १९३८ 

नमुना क 
एजन्सीने वेतन प्रदानाबाबत सुरक्षा रक्षक मंडळास सादर करावयाचे विवरणपत्र 
वेतन प्रदानाचा महिना : 
मुख्य मालकाचे नाव व पत्ता : 
बँकेचे नाव ( शाखा व पत्ता ) : 


सुरक्षा रक्षकाचे नाव 


रक्कम 


अनु 
क्रमांक 
( १ ) 


धनादेश क्रमांक 
व दिनांक 


( २ ) 


प्राधिकृत स्वाक्षरीकर्ता, 


( नाव व हुद्दा ). 
नमुना ड 

सुरक्षा रक्षक एजन्सीने सादर करावयाचे वार्षिक विवरणपत्र 
वार्षिक विवरणपत्राचे आर्थिक वर्ष : 

दिनांक : 
एजन्सीचे नाव व पत्ता : 
अधिसूचना क्रमांक व दिनांक : 
एजन्सीचा मंडळातील नोंदणी क्रमांक : 


अ . क्र . 


महिने 
( एप्रिल ते 
मार्च) 


नियुक्त केलेल्या 
सुरक्षा रक्षकांची 

संख्या 


सुरक्षा रक्षकांना 
अदा केलेले 
एकूण वेतन 


भविष्यनिर्वाह 
निधी ज्यावर 
कपात केली आहे 

असे वेतन 


मंडळाकडे जमा 
केलेली ३ टक्के 
लेव्ही रक्कम 


(१) 


(२) 


( २ ) 


(३) 


(४ ) 


प्राधिकृत स्वाक्षरीकर्ता, 


( नाव व हुद्दा). 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


ना . द. थोरवे, 
कार्यासन अधिकारी. 


१५८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९ - १५ , २०१७ / माघ २० - २६, शके १९३८ 


In pursuance of Clause ( 3) of Article 348 of the Constitution of India , the following translation in English 
of the Government Notification , Industries , Energy and Labour Department, No. SGA. 2013 /C . R . 191/LAB -5 , 
dated the 2nd July 2014 is hereby published under the authority of the Governor . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


A . G . ASWALE , 
Joint Secretary (Labour ) to Government . 


INDUSTRIES , ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT 
Mantralaya, Mumbai 400 032 , dated the 2nd July 2014 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA PRIVATE SECURITY GUARDS (REGULATION OF EMPLOYMENT AND WELFARE ) ACT, 1981. 

No. SGA. 2013/C .R . 191/LAB -5. — Whereas, certain Security Guards whose names are mentioned in Column 
( 2 ) of Schedule I appended hereto (hereinafter referred to as “ the said Security Guards”), employed with the 
Principal Employer mentioned in Column (4 ) of the said Schedule I, employed by M /s. Universal Industrial 
Services, 9 / 10 , Deepmala Housing Society , Near Hotel Sibbal, Trimbak Road , Nashik owner Shri Jaikishan 
Gopikishan Bohra have applied for grant of exemption , under Section 23 of the Maharashtra Private Security 
Guards ( Regulation of Employment and Welfare ) Act, 1981 (Mah . LVIII of 1981) from the operation of all 
provisions of the said Act and the Maharashtra Private Security Guards (Regulation of Employment and 
Welfare ) Scheme, 2002 (hereinafter referred to as “ the said Scheme") ; 

And whereas, the Government of Maharashtra , after consultation with the Advisory Committee and after 
verification of the benefits enjoyed by the said Security Guards is of the opinion that they are in enjoyment 
of benefits , which are on the whole not less favourable to them than the benefits provided by and under the 
said Act and the said Scheme. 

Now , therefore , in exercise of powers conferred by Section 23 of the Maharashtra Private Security Guards 
(Regulation of Employment and Welfare) Act, 1981, the Government of Maharashtra hereby exempts the said 
Security Guards from operations of all provisions of the said Act and the said Scheme, for a period of three 
years from the date of publication of this notification in Official Gazette , subject to conditions specified in 
Schedule II appended hereto : 

Schedule I 
Name of Security 

Class 

Name and address 
No. Guards 

of Principal Employer 
( 1) 

(4 ) 


Sr . 


(2 ) 


( 3 ) 


1 


Shri Pandit Sitaram Nirmal 


Security Guard 


VIP Industrial Limited , 

A - 7 , MIDC , Malegaon , 
Tal. Sinnar , Dist. Nashik . 


Shri Annasaheb Lahanu Kudekar Security Guard 
Shri Rohidas Sukdev Shete 

Security Guard 
Shri Ramdas Khanderao Sonavane Security Guard 
Shri Shivaji Pandurang Tambe Security Guard 
Shri Changdev Ramrao Pawar Security Guard 


5 
6 


१५९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी ९-१५, २०१७/ माघ २० - २६, शके १९३८ 

Schedule 1 – Contd. 


( 1 ) 


( 2 ) 


(3 ) 


(4 ) 


7 Shri Sunil Vasantrao Sable Security Guard VIP Industrial Limited , 

A - 7 , MIDC , Malegaon , 

Tal. Sinnar , Dist . Nashik . 
8 Shri Bharat Shankar Bhise Security Guard 

Shri Bharat Bhikaji Sonavane Security Guard 
10 Shri Vasant Khanderao Bhise Security Guard 

Shri Kailas Kacharu Pawar Security Guard 

Shri Rajendra Fakira Kandekar Security Guard 
13 Shri Govind Raghunath Koli Security Guard 

Shri Kishor Devidas Ratnaparkhi Security Guard 
15 Shri Fakira Laxman Borkar Security Guard 
16 Shri Kacharu Bansi Salve 

Security Guard 
Note . — Government ofMaharashtra does not take guarantee of any sort as regards to Security Guards. 
Principal Employers can employ these Private Security Guards at their own risk . 


१६० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९- १५, २०१७/ माघ २० - २६, शके १९३८ 


Schedule II 
Conditions to be followed by the Employer Agency and Principal Employer 


1. Police Verification . — Police Verification Certificates regarding antecedent of the guards as well as the 
employer of such guard is necessary . Licence under the Private Security Agency (Regulation ) Act, 2005 is 
also compulsory on the part of Employer Agency . 

2 . Training . – Adequate training shall be imparted to the Security Guards before they are deployed . 

3 . Educational Qualifications, Physical Fitness and other requirements . Educational, physical and other 
requirements for the Security Guards shall be as follows : 

Minimum Educational Qualification : 8th Standard Passed . 
Physical Requirements . — (A ) (1) Height — 162 c.m . 

(2 ) Weight — 50 kg. 
(3 ) Chest — 79 cm . (Without Expansion ) and 84 cm . (On Expansion ) 

(4 ) Sight — If wearing glasses, the glass should not have excess number. 
(B ) In case of tribal candidates , there will relaxation of 5 c.m . in height and 

2 c .m . in chest. 
4 . Benefits. Benefits for Security Guards shall be as follows : 

(a ) Uniform : Two pairs in a year . 
(6 ) Shoes : One pair of leather shoes in a year . 

(c ) Rainy and Winter Uniform : (Once in two years) Raincoat, Trousers and Cap, Woollen Coat and 
Pant. 

5 . Wages and other statutory Benefits. — Exempted Security Guard shall open his account in a Nationalised 
Bank and agency shall give crossed cheque to each Security Guard equivalent to his earned wages by 7th 
of every month . Statement showing details of wages paid in Form “ C ” shall be submitted to the Security 
Guards Board by 10th of every month . 

The Agency shall give the following benefits to the Security Guards : 
Ex -Gratia 

10 % of wages 
Gratuity 

4 % of wages 
Leave with wages 

6 % of wages 
Paid Holidays 

1 % of wages. 
Contribution to be deposited with the Competent Authorities in respect of various statues such as 
Provident Fund, E .S .I. etc . applicable to the Principal Employer , shall be deposited by the Agency with such 
authority and challan thereof be submitted to the Board for information . The Security Guards Agency should 
give regular receipt to the Guard and submit a consolidated report of the abovesaid transactions to the 
Government , the Commissioner of Labour and the Security Guards Board every six months. In case of 
default , the Agency shall be held responsible and shall be liable for cancellation of exemption . 

6 . Overtime Allowance. — Overtime Allowance should not be less than double the rates of wages existing 
at that time on the anology of the Security Guards deployed by the Security Guards Board . The ultimate 
responsibility in this respect lies on the concerned Principal Employer . 

It is the responsibility of the Principal Employer to pay wages and provide benefits to the Security 
Guards. The Principal Employer , in turn , shall ensure that the guards deployed at his establishment are 
getting wages and benefits not less favourable than those available under the Scheme. 

7 . Filling of Returns — (a ) Quarterly Return . - Agency to submit quarterly return to the Government, 
the Commissioner of Labour and Board in the first week of first month of the quarter ( January , April , July 
and October ) in respect of employment of Security Guards in Form “ A ” appended hereto . 

(6 ) Half Yearly Return . — ( 1 ) Half Yearly Return in Form “ B ” appended hereto shall be submitted by the 
Agency in respect of Guards engaged , who have left and newly recruited to the Government, the Commissioner 
of Labour and Board . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९ - १५ , २०१७/ माघ २० - २६, शके १९३८ 


१६१ 


( 2 ) The Security Guard Agency should make regular contribution of employees Provident Fund and 
ESIC of the concerned Security Guards and give regular Receipts to the guard and submit a consolidated 
report of the above said transaction to the Government, the Commissioner of Labour and the Security 
Guards Board every six months. 

( 3 ) The Security Guard Agency should submit proof of the previous contributions of employees Provident 
Fund and ESIC within a period of three months from the date of publication of this Notification to the 
Government. Otherwise , the exemption given to the concerned Security Guards will be cancelled . 

(c ) Annual Return . — Every Agency shall submit at Annual Return of Income Tax , P . F ., E .S . I. duly 
certified by Chartered Accountant, in Form - D on or before 30th of June of every year to the Government 
and the Board , alongwith copies of challans and other details . 

8 . Enrollment of the Agency with the Board . — The Agency should get itself enroll with the Board 
according to the provisions of Clause 13 (2 ) of the Maharashtra Private Security Guards (Regulation of 
Employment and Welfare ) Scheme, 2002, as an employer agency and shall register exempted Security Guards 
under Clause 14 (3 ) of the Scheme applying in the Form devised by the Board by paying prescribed registration 
fee within a period of one month from the date of issuance of this Notification . 

9 . Registration of Principal Employer of Employer Agency. — The Principal Employer who is engaging 
exempted Security Guards of the agency shall get register with the Board as provided under Clause 13 ( 1 )( a ) 
of the Schemewithin 15 days from date of exempted Notification , applying in the Form devised by the Board 
by paying prescribed registration fee . 

10 . Enrollment fees. — While getting itself registered with the Board , the Agency should pay Registration 
Fee to the Board as per clause 17 of Maharashtra Private Security Guards ( Regulation of Employment and 
Welfare ), Scheme 2002 within stipulated time. 

11 . Registered Office . Every Agency shall have registered office which shall be notified to the Government , 
Commissioner of Labour and the Board . In case of change in address or change in name, the same shall be 
informed to the Government and to the Board alongwith documentary proof thereof within a period of 15 
days from such change, so as to Government can issue Notification in respect thereof. Board shall take note 
of such changes after issuance of the Notification . 

12 . Allotment of Guards. — The Agency shall not allot their Security Guards to such Principal Employers 
who are registered with the Board . If agency deployes its Security Guards to such Principal Employer in that 
case exemption will be cancelled . 

13 . Issue of Identity Cards / Attendance Card . — Every Agency shall issue identity card , attendance card 
to Security Guards and Officers engaged and deployed by them . 

14 . Payment of Legal Dues. — Whenever a Security Guard leaves his job , it is obligatory on the part of 
the agency to pay all the legal dues to him and copy of the records thereof shall be submitted to the Board 
including gratuity and other legal dues. 

15 . Employment with one principal Employer at a time. — Every Agency shall also ensure that its 
Security Guards shall not work for more than one Principal Employer at a time. 

16 . If any Security Guard is asked to work beyond the radius of 50 kms. from his place of residence , 
the Employer Agency shall pay an allowance @ 20 % of total emoluments of such Security Guard . 

17 . The Agency and Principal Employer is liable to abide with any other terms and conditions, which 
may be imposed in favour of Security Guard by the Government of Maharashtra or Board in future . 

18 . The exempted Security Guard Agency should pay levy @ 3 % to the Board per month on wages paid 
to the Security Guards on or before 10th of every month . The agency should start paying such levy within 
the period of 1 month from the date of exemption Notification . 

The employer agency who persistantly makes default in remitting the amount of 3 % levy within the time 
limit specified as above , shall further pay by way of penalty, surcharge @ 10 % of the amount to be remitted . 

19 . In case, the Principal Employer discontinues the exempted Security Guards due to expiry of agreement 
or due to any reason , in that case , the agency shall submit the details of such Principal Employers and the 
Security Guards to the Board within 7 days from such discontinuation . In such case the registration of the 
said Principal Employer shall stand cancelled . The agency shall also submit the details of Security Guards 
who have left the services due to any reason alongwith details of the Principal Employers to the Board and 
concerned Police Station within 7 (Seven ) days . On receipt of the above details Board will cancel the 
registration of such exempted guards. 


भाग एक - ल - २१ 


१६२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९ -१५, २०१७/ माघ २० - २६, शके १९३८ 


20 . From the amount of the payment made by the Principal Employer to the Security Agency , the 
Security Guards will be paid at least an amount which has been fixed by the Board towards the wages and 
all the statutory benefits towards Provident Fund , E . S . I. C ., Payment of Bonus, leave with wages, leave on 
national holidays etc. or the same shall be the amount equivalent to 56 % of the gross payment made by the 
Principal Employer to the Security Agency , whichever is higher . 

21. The Principal Employer will pay to the agency on a prorata basis for the reliever who would be 
relieving the Security Guard in case of his weekly off or the amount paid to the reliever shall be 10 % of the 
basic wages, or whichever is higher . 

22. The amounts of levy to be deposited to the Security Guards Board , the cost of training of the 
Security Guards , the cost of supervision , administration of profits of the agency the total cost of which will 
not exceed more than 30 % of the total amount paid by the Principal Employer to the agency . 

23. The Service Tax will be levied on the total mandatory cost mentioned herein above at the rate 
which is in force at any given point of time. 

24 . In addition to this uniform will be provided to the Security Guards. For this purpose an amount 
of 4 % per annum should be delineate . 

25 . Wages of the Security Guards will be paid not later than 7th of every next month . 

Breach of any of above conditions by the employer agency shall make employer agency liable for 
cancellation or revocation of the exemption granted under this notification . 

It shall be the responsibility of the Principal Employer to see that the terms, conditions and rules are 
followed scrupulously and in case the agency fails to grant the benefits to the exempted Security Guards as 
per the conditions of Notification the Principal Employer will be held responsible to pay the same to the 
exempted Security Guards. 


१६३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी ९-१५, २०१७/ माघ २० - २६, शके १९३८ 

FORM ‘ A ’ 

Quarterly Return to be filed by the Agency 
Quarterly Return for the months 

Date : 
( January -March 
April- June 
July - September 
October -December ) : 
Name and Address of the Agency : 
Notification No. and Date : 
Registration No. of Agency with the Board : 


Serial 
Number 


Number and Address of 
the Principal Employer 


Location of Security 
Guards deployed 


Name and 

Category 
of the Guards 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


(4 ) 


Authorised Signatory , 


(Name and Designation ). 

FORM B 
Half Yearly Return to be submitted by Security Guards Agency 
Period of Return : January to June/ 

Date : 
July to December 
Name and Address of the Agency : 

Notification No. and Date : 
Registration No. of Agency with the Board : 


Serial 
No. 


Name and 
Address of 
Principal 
Employer 


Total No. of 
Security Guards 

engaged 
Categorywise 


No. of 
Security Guards 
who have left 

the Security 
Guards Agency 

Categorywise 
- (4 ) 


Number of 
Security Guards 
Newly Recruited 

Categorywise 


( 3 ) 


Authorised Signatory , 


(Name and Designation ). 


भाग एक - ल - २१अ 


१६४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल , गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी ९- १५ , २०१७/ माघ २० - २६, शके १९३८ 


FORM “ C 
Statement to be submitted to the Security Guards Board regarding disbursement of wages . 

Disbursement of wages for the month of : 
Name and Address of the Principal Employer : 
Name of the Bank (Branch and Address ) : 


Serial 


Amount 


No. 


Name of the 
Security Guard 

( 2 ) 


No. and Date of 
the Cheque 

(3 ) 


( 1 ) 


( 4 ) 


Authorised Signatory , 


(Name and Designation ). 


FORM D 
Annual Return to be submitted by Security Guards Agency 
Period of Annual Return : 

Date : 
Name and Address of the Agency : 
Notification No. and Date : 
Registration No. of Agency with the Board : 


Serial 
No. 


Months 
(April to March ) 


Total No. of 
Security Guard 

engaged 


Total Wages 

Paid to the 
Security Guard 

(4 ) 


The Wages on 

which the P .F . 
Contribution is deducted 


3 % Levy 
Submitted to 
the Board 

(6 ) 


(1) 


(2) 


( 3 ) 


Authorised Signatory , 


(Name and Designation ). 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


N . D . THORVE , 
Section Officer. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९ -१५, २०१७/ माघ २० - २६, शके १९३८ 


१६५ 


१८० 


शुक्रवार , जुलै ४ , २०१४ / आषाढ १३, शके १९३६ 


उद्योग , ऊर्जा व कामगार विभाग 
मादाम कामा रोड , हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ४ जुलै २०१४ 

अधिसूचना 
औद्योगिक विवाद अधिनियम , १९४७. 

क्रमांक औविअ. ६२०१४/ प्र. क्र . ७९ / कामगार -२. - औधोगिक विवाद अधिनियम , १९४७ (१९४७ चा चौदा) याच्या कलम ७अ व ८ 
अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून तसेच महाप्रबंधक , उच्च न्यायालय , मुंबई यांची अधिसूचना क्रमांक ए-१२०१ / २०१४ , 
दिनांक १३ जून २०१४ या अधिसूचनेस अनुसरून महाराष्ट्र शासन याद्वारे खाली नमूद केलेल्या न्यायिक अधिकान्यांच्या पीठासीन अधिकारी , 
औद्योगिक न्यायाधिकरण , या पदावर पुढीलप्रमाणे नियुक्ती करीत आहे : 


अ. क्र . 


कोणाच्या जागी 


न्यायाधीकरणाचे नाव व नवीन पदनाम 


" श्री . बी . सी . चंद्रकापूरे 


न्यायाधीशांचे नाव व सध्याचे पदनाम 

( २ ) 
श्री . बी. सी . चंद्रकापूरे, 
पीठासीन अधिकारी, 
औद्योगिक न्यायाधिकरण , सातारा . 
श्री. व्ही. पी . कारेकर , 
पीठासीन अधिकारी, 
औद्योगिक न्यायाधिकरण, भंडारा . 


श्री. के. डब्ल्यु . ठाकरे 


श्री . बी. सी. चंद्रकापुरे , 
पीठासीन अधिकारी, 
औद्योगिक न्यायाधिकरण, नागपूर, 
श्री . व्ही . पी . कारेकर , 
पीठासीन अधिकारी , 
औद्योगिक न्यायाधिकरण यवतमाळ . 


“ श्री. बी . सी . चंद्रकापूरे, सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, नागपूर, यांची मा . उच्च न्यायालयाची अधिसूचना ए- १२०१/ २०१४ , 
दिनांक १५ मे २०१४ अन्वये सदस्य , औद्योगिक न्यायालय , सातारा येथे बदली झाली होती. परंतु मा . उच्च न्यायालयाची अधिसूचना 
ए -१२०१ / २०१४ , दिनांक १३ जून २०१४ अन्वये सदस्य , औद्योगिक न्यायालय, नागपूर येथे पुन्हा नियुक्त करण्यात आली आहे . 

" श्री. व्ही. पी. कारेकर , सदस्य, यांनी, औद्योगिक न्यायालय, ठाणे येथील पदाचा कार्यभार धारण केलेला नाही . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , । 


संधों. डगळे , 
कार्यासन अधिकारी. 


१६६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९ -१५, २०१७/ माघ २० - २६, शके १९३८ 


In pursuance of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the following translation 
in English of the Government Notification , Industries, Energy and Labour Department , 
No. IDA. 62014 /C .R .79/LAB -2, dated the 4th July 2014 Extra -ordinary , is hereby published 
under the authority of the Governor. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


BALASAHEB KOLASE , 
Joint Secretary to Government. 


INDUSTRIES , ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT 
Madam Kama Road, Hutatma Rajguru Chowk, Mantralaya , Mumbai 400 032 , 

dated the 4th July 2014 . 


NOTIFICATION 


INDUSTRIAL DISPUTES Act, 1947. 

No. IDA.62014/ C .R . 79 /LAB -2 . In exercise of the powers conferred by section 7A and 8 of 
the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), and with reference to the Notification 
No . A - 1201/2014 , dated 13th June 2014 of the Registrar General , High Court, Bombay . The 
Government of Maharashtra hereby appoints the following Judicial Officer as Presidig Officer, 
Industrial Tribunals : 
Sr. Judge s Name and Present 

Member Name and New 
Designation On whose place 

Designation 
( 1) 

( 2 ) 


No. 


( 3 ) 


1 


* * Shri B . C . Chandrakapure 


Shri B . C . Chandrakapure, 
Presiding Officer, 
Industrial Tribunal, Satara . 


Shri B . C . Chandrakapure, 
Presiding Officer, 
Industrial Tribunal, Satara . 


Shri K . W . Thakare 


2 * Shri V . P . Karekar, 

Presiding Officer , 
Industrial Tribunal, Bhandara . 


Shri V . P . Kareker, 
Presiding Officer , 
Industrial Tribunal, 
Yeotmal. 


* * Shri B . C . Chandrakapure , Membaer , Industrial Court, Nagpur was transferred to Industrial Court, 
Satara vide High Court, Notification No . A - 1201/ 2014, dated 15th May 2014 . He was again posted back to 
Industrial Court , Nagpur vide High Court ,Notification No . A - 1201/2014 , dated 13th June 2014 . 

* Shri V . P . Karekar , has not taken charge of his posting at Industrial Court, Thane 


ne . 


By order and in the name of the Governor ofMaharashtra , 


S . D . DAGALE , 
Desk Officer 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९ -१५, २०१७/ माघ २०- २६, शके १९३८ 


१६७ 


१८१ 


शुक्रवार , जुलै ४, २०१४ / आषाढ १३, शके १९३६ 


उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ४ जुलै २०१४ 

अधिसूचना 
मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम, १९४६. 

क्रमांक मुंऔसं. ६२०१४/ प्र.क्र . ८० / कामगार-२. --मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम , १९४६ (१९४७ चा अकरा) यांच्या कलम १० अन्वये 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून तसेच महाप्रबंधक , उच्च न्यायालय, मुंबई यांची अधिसूचना क्रमांक ए- १२०१ /२०१४ , दिनांक १३ जून 
२०१४ या अधिसूचनेस अनुसरून महाराष्ट्र शासन याद्वारे खाली नमूद केलेल्या न्यायिक अधिकाऱ्यांच्या सदस्य, औद्योगिक न्यायालय , या पदावर 
पुढीलप्रमाणेनियुक्ती करीत आहे : 


अ.क्र . 


न्यायाधिशांचे नाव व सध्याचे पदनाम 


कोणाच्या जागी 


सदस्यांचे नाव व नवीन पदनाम 


१ 


** श्री. बी. सी . चंद्रकापूरे 


श्री. बी. सी. चंद्रकापूरे , 
सदस्य , 
औद्योगिक न्यायालय, सातारा . 
श्री . व्ही. पी. कारेकर , 
सदस्य , 
औद्योगिक न्यायालय, भंडारा . 


श्री. बी. सी. चंद्रकापूरे , 
सदस्य , 
औद्योगिक न्यायालय , नागपूर . 
श्री. व्ही. पी . कारेकर , 
सदस्य , 
औद्योगिक न्यायालय, यवतमाळ. 


श्री . के. डब्ल्यू . ठाकरे 


* श्री. बी. सी . चंद्रकापूरे, सदस्य , औद्योगिक न्यायालय, नागपूर यांची मा . उच्च न्यायालयाची अधिसूचना ए-१२०१ / २०१४,दिनांक १५ मे २०१४ 
अन्वये सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, सातारा येथे बदली झाली होती. परंतु मा . उच्च न्यायालयाची अधिसूचना ए-१२०१ /२०१४, दिनांक १३ जून २०१४ 
अन्वये सदस्य , औद्योगिक न्यायालय , नागपूर येथे पुन्हा नियुक्ती करण्यात आली आहे . 


* श्री. व्ही. पी. कारेकर , सदस्य, यांनी, औद्योगिक न्यायालय, ठाणे येथील पदाचा कार्यभार स्वीकारलेला नाही. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


सं धों. डगळे, 
कार्यासन अधिकारी. 


१६८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९ - १५ , २०१७ /माघ २० - २६, शके १९३८ 


In pursuance of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India , the following translation 
in English of the Government Notification , Industries, Energy and Labour Department , 
No. BIR . 62014 /C . R . 80 /LAB -2, dated the 4th July 2014 Extra -ordinary, is hereby published 
under the authority of the Governor . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


BALASAHEB KOLASE , 
Joint Secretary to Government. 


INDUSTRIES , ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT 
Madam Kama Road , Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya, Mumbai 400 032, 

dated the 4th July 2014 . 

NOTIFICATION 
BOMBAY INDUSTRIAL RELATIONS ACT, 1946 . . 

No. BIR .62014 /C .R . 80/LAB -2. - In exercise of the powers conferred by section 10 of the 
Bombay Industrial Relations Act , 1946 (11 of 1947 ), and with reference to the Notification No. 
A - 1201/2014 , dated 13th June 2014 of the Registrar General, High Court , Bombay, The Government 
of Maharashtra hereby appoints the following Judicial Officer as Members of Industrial Courts - 
Judge s Name and Present 

Member Name and New 
No. Designation On Whose Place 

Designation 
( 1 ) 

( 3 ) 

(4 ) 


(2 ) 


* *Shri B . C . Chandrakapure 


Shri B. C. Chandrakapure , 
Member, 
Industrial Court, Satara . 
Shri V . P . Karekar,* 
Member, 
Industrial Court , Bhandara . 


Shri B . C . Chandrakapure , 
Member, 
IndustrialCourt ,Nagpur . 
Shri V . P . Karekar, 
Member, 
Industrial Court, Yeotmal. 


2 


Shri K . W . Thakare 


* * Shri B . C . Chandrakapure , Membaer , Industrial Court, Nagpur was transferred to Industrial Court, 
Satara vide High Court, Notification No. A -1201/2014, dated 15th May 2014 . He was again posted back to 
Industrial Court , Nagpur vide High Court, Notification No. A - 1201 /2014 , dated 13th June 2014 . 

* Shri V. P . Karekar, has not taken charge of his posting at Industrial Court, Thane. 


By order and in the name of the Governor ofMaharashtra , 


S . D . DAGALE , 
Desk Officer . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९ -१५, २०१७/ माघ २०- २६, शके १९३८ 


१६९ 


१८२ 


शुक्रवार , जुलै ४ , २०१४ / आषाढ १३, शके १९३६ 


उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ४ जुलै २०१४ 

अधिसूचना 


मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम , १९४६. 
____ क्रमांक मुंऔसं. ६२०१४/प्र.क्र. ८२ / कामगार-२. -मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम, १९४६ (१९४७ चा अकरा) याच्या कलम १० 
अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून, तसेच महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई यांची अधिसूचना क्रमांक ए-३९०२ / २०१४, 
दिनांक १७ जून २०१४ या अधिसूचनेस अनुसरून महाराष्ट्र शासन याद्वारे खाली नमूद केलेल्या न्यायिक अधिकाऱ्यांच्या न्यायाधीश, कामगार 
न्यायालय या पदावर पुढीलप्रमाणे नियुक्ती करीत आहे : 
अ.क्र . न्यायाधिशांचे नाव व सध्याचेपदनाम कोणाच्या जागी सदस्यांचेनांव व नवीन पदनाम 


श्री .ए. एन . सिरसीकर 


श्रीमती सायली तेजेश दांडे, 
सह दिवाणी न्यायाधीश ( क. स्त .) आणि न्यायिक 
दंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, सांगली . 


श्रीमती सायली तेजेश दांडे, 
न्यायाधीश , कामगार न्यायालय, सातारा. 


- श्री. ए. के. पटणी 


श्री. सिध्दार्थ नामदेवराव साळवे , 
दिवाणी न्यायाधीश (क. स्त.) न्यायिक दंडाधिकारी , 
प्रथम वर्ग, रहाटा, जिल्हा अहमदनगर, 


श्री . सिध्दार्थ नामदेवराव साळवे, 
न्यायाधीश, १ ले कामगार न्यायालय , 
अहमदनगर . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 

सं धों . डगळे, 
कार्यासन अधिकारी. 


भाग एक - ल - २२ 


१७० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९ -१५, २०१७/ माघ २० - २६, शके १९३८ 


In pursuance of clause (3 ) of Article 348 of the Constitution of India , the following translation 
in English of the Government Notification , Industries, Energy and Labour Department, 
No. BIR . 62014 /C .R .82/LAB-2, dated the 4th July 2014 , Extra -ordinary , is hereby published 
under the authority of the Governor . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


BALASAHEB KOLASE , 
Joint Secretary to Government. 


INDUSTRIES, ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT 
Madam Kama Road , Hutatma Rajguru Chowk, Mantralaya, Mumbai 400 032, 

dated the 4th July 2014 . 


NOTIFICATION 


BOMBAY INDUSTRIAL RELATIONS Act , 1946 . 

No. BIR -62014/C .R . 82/LAB- 2. - In exercise of the powers conferred by section 10 of the 
Bombay Industrial Relations Act, 1946 (11 of 1947 ), and with reference to the Notification 
No. A - 3902/ 2014 , dated 17th June 2014 of the Registrar General, High Court, Bombay. The 
Government of Maharashtra hereby appoint the following Judicial Officers as Judge of Labour 
Courts - 


Sr. 
No . 
( 1) 


Judge Name and Present 

Designation 


On whose place 

(3 ) 


Member Name and New 

Designation 


( 2 ) 


Shri A . N . Sirsikar 


Smt. Sayali Tejesh Dande , 
Judge , Labour Court, Satara . 


Smt. Sayali Tejesh Dande , 
Joint Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class, 
Sangli. 
Shri Siddhartha Namdevrao Salve , 
Civil Judge , Junior Division and 
JudicialMagistrate , First Class, 
Rahata , District Ahmednagar . 


2 


Shri A . K . Patni 


Shri Siddhartha Namdevrao 
Salve , 
Judge, 1st Labour Court, 
Ahmednagar. 


By order and in the name of the Governor ofMaharashtra, 


S . D . DAGALE , 
Desk Officer. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९ -१५, २०१७/ माघ २०- २६, शके १९३८ 


१७१ 


१८३ 


शुक्रवार , जुलै ४ , २०१४ / आषाढ १३, शके १९३६ 


उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग 
मादाम कामा रोड,हुतात्मा राजगुरू चौक ,मंत्रालय,मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ४ जुलै २०१४ 

अधिसूचना 


ADA 


औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७. 

क्रमांक औविअ. ६२०१४ / प्र.क्र . ८३/ कामगार -२. - औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ ( १९४७ चा चौदा) याच्या कलम ७अ व८ 
अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून, तसेच मा . महाप्रबंधक , उच्च न्यायालय, मुंबई यांची अधिसूचना क्रमांक ए- ३९०२ / 
२०१४, दिनांक १७ जून २०१४ या अधिसूचनेस अनुसरून महाराष्ट्र शासन याद्वारे खाली नमूद केलेल्या न्यायिक अधिकाऱ्यांच्या पिठासीन अधिकारी, 
कामगार न्यायालय, या पदावर पुढीलप्रमाणे नियुक्ती करीत आहे : 


अ.क्र . 


न्यायाधिशांचे नावं व सध्याचे पदनाम 


कोणाच्या जागी 


सदस्यांचेनाव व नवीन पदनाम 


श्री. ए. एन . सिरसीकर 


श्रीमती सायली तेजेश दांडे, 
सह दिवाणी न्यायाधीश (क. स्त.) आणि न्यायिक 
दंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, सांगली . 


श्रीमती सायली तेजेश दांडे, 
पिठासीन अधिकारी, 
कामगार न्यायालय, सातारा. 


श्री . ए. के. पटणी 


श्री. सिध्दार्थ नामदेवराव साळवे, 
दिवाणी न्यायाधीश (क. स्त .), न्यायिक 
दंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, रहाटा , जिल्हा अहमदनगर . 


श्री . सिध्दार्थ नामदेवराव साळवे, 
पिठासीन अधिकारी, 
कामगार न्यायालय, अहमदनगर . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


सं . धों. डगळे, 
कार्यासन अधिकारी. 


भाग एक - ल - २२अ 


१७२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९ -१५, २०१७/ माघ २० - २६ , शके १९३८ 


In pursuance of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India , the following translation 
in English of the Government Notification , Industries , Energy and Labour Department , 
No. IDA . 62014/C .R . 83/LAB -2, dated the 4th July 2014 Extra - ordinary , is hereby published 
under the authority of the Governor. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra, 


BALASAHEB KOLASE , 
Joint Secretary to Government . 


INDUSTRIES , ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT 
Madam Kama Road , Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya, Mumbai 400 032, 

dated the 4th July 2014 . 


NOTIFICATION 


INDUSTRIAL DISPUTES Act, 1947. 

No. IDA.62014/C .R . 83/LAB-2. - In exercise of the powers conferred by section 7A and 8 of 
the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), and with reference to the Notification No. A -3902/ 
2014 , dated 17th June 2014 , of the Registrar General, High Court , Bombay. The Government 
of Maharashtra hereby appoints the following Judicial Officer as Presiding officer , of labour 
Courts - 
Sr . Judge Name and Present 

Member Name and New 
No. Designation On whose Place 

Designation 
(3 ) 


( 2 ) 


Shri A . N . Sirsikar 


Smt. Sayali Tejesh Dande, 
Presiding Officer, 
Labour Court, Satara, 


Smt. Sayali Tejesh Dande, 
Joint Civil Judge , Junior Division and 
JudicialMagistrate, First Class, 
Sangli. 
Shri Siddhartha Namdevrao Salve, 
Civil Judge, Junior Division and 
JudicialMagistrate, First Class , 
Rahata , District Ahmednagar. 


Shri A. K . Patni 


Shri Siddhartha Namdevrao 
Salve, 
Presiding Officer, 
Labour Court, Ahmednagar. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


S . D . DAGALE , 
Desk Officer. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९ -१५ , २०१७/ माघ २० - २६, शके १९३८ 


१७३ 


१८४ 


शुक्रवार , जुलै ४ , २०१४ / आषाढ १३, शके १९३६ 


उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक ४ जुलै २०१४ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना अधिनियम , १९४८ . 

क्रमांक एमएसए-०५ / २०१४/प्र.क्र. १२९/ कामगार -१०. - महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना अधिनियम ,१९४८ ( सन १९४८ चा मुंबई एकोणऐंशी ) 
( यात यापुढे ज्याचा “ उक्त अधिनियम " असा उल्लेख करण्यात आलेला आहे ) याच्या कलम ४ च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून, महाराष्ट्र शासन याद्वारे, उक्त अधिनियमाच्या अनुसूची दोन मध्ये खालीलप्रमाणे सुधारणा करीत आहे : 

उक्त अधिनियमाच्या अनुसूची दोन मधील क्रमांक “ ६५६” नंतर खालील नोंदीचा समावेश करण्यात येईल : 
“ ६५७ मे. अमर फास्ट फुड अँड ज्युस सेंटर उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ व २४ मधून खालील शर्तीच्या अधीन राहून : 
( दर्या विहार हॉटेल), 

(१) सदर सूट ही शासन राजपत्रात अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून 
३९ / डी , चौपाटी सी फेस , 

तीन वर्षाच्या कालावधीकरिता लागू राहील. 
एन . ए. पुरंदरे मार्ग, मुंबई ४०० ००७. ( २) आस्थापना कोणत्याही दिवशी पहाटे ०३ - ०० नंतर उघडी राहणार नाही. 

( ३) प्रत्येक कर्मचाऱ्यास त्याच्या वेतनातून कुठल्याही प्रकाराची कपात न 

करता आठवड्यातून एक दिवस भरपगारी सुट्टी देण्यात यावी व सुट्टीसंबंधीचे 

प्रत्येक महिन्याचे वेळापत्रक सूचना फलकावर आगाऊ लावण्यात यावे. 
( ४ ) प्रत्येक कर्मचाऱ्यास सलग पाच तास काम केल्यावर एक तासाची विश्रांती 

देण्यात यावी . 
( ५) आठवड्याच्या व इतर सुट्टीच्या दिवशी संमतीपत्र दिलेल्या कर्मचाऱ्यांना 

कामावर ठेवण्यात यावे. 
( ६ ) कर्मचाऱ्यास दररोज ९ तास किंवा आठवड्यामध्ये ४८ तासापेक्षा जास्त 

काम करणे आवश्यक असणार नाही व दररोजच्या कामाची व्याप्ती 
२१ तासापेक्षा जास्त असणार नाही . 


भाग एक - ल - २३ 


१७४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९- १५ , २०१७ /माघ २० - २६ , शके १९३८ 


( ७ ) प्रत्येक कर्मचाऱ्यास आस्थापनेकडून कलम २५ नुसार ओळखपत्र देण्यात 

यावे. 
( ८ ) महिला कर्मचाऱ्यांसाठी कामाच्या ठिकाणी स्वतंत्र लॉकर, सुरक्षा व विश्रांतीगृह 

यांची व्यवस्था करण्यात यावी. 
(९) मद्यविक्री व मनोरंजनात्मक कार्यक्रमासंदर्भात संबंधित विभागाचे नियम 

लागू राहतील . 
( १० ) आस्थापनेत महिला लैंगिक छळवाद प्रतिबंध करण्यासाठी तक्रार निवारण 

समिती स्थापन करण्यात यावी . 
( ११ ) आस्थापना बंद करण्याच्या वेळेतून सूट देण्यात येत असल्याने वाढीव 

कामासाठी नवीन कर्मचारी नियुक्ती केले जावेत . 
( १२ ) कोणत्याही कर्मचाऱ्यास त्याच्या अतिकालिक कामाबद्दल कलम ६३ मध्ये विहित 

केलेल्या दराने अधिक वेतन देण्यात यावे. 
( १३) कर्मचाऱ्यांना राष्ट्रीय व सणाच्या सुट्ट्या देण्यात याव्यात . 
( १४ ) सदर सूट ही संमतीपत्र दिलेल्या कामगारांपुरतीच मर्यादित राहील . 
(१५) सदर सूट ही महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना अधिनियम, १९४८ पुरतीच 

मर्यादित आहे. 
( १६ ) वरील अटी व शर्ती व्यतिरिक्त अधिनियमातील इतर तरतुदी आस्थापनेस 

यथास्थिती लागू राहतील . 
(१७ ) वरील पैकी कोणत्याही अटीचा व शर्तीचा भंग झाल्यास सूट आपोआप रद्द 


. होईल . " 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


अ. म . बाविस्कर, 
कार्यासन अधिकारी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९-१५, २०१७/ माघ २०- २६, शके १९३८ 


१७५ 


In pursuance of clause (3 ) of Article 348 of the Constitution of India , the following translation in English 
of the Government Notification , Industries, Energy and Labour Department. No. MSA - 05 /2014/ CR . 129/ 
Lab - 10 , dated 4th July 2014 is hereby published under the authority of the Governor. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


BALASAHEB KOLASE , 
Joint Secretary to Government. 


INDUSTRIES, ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 4th July 2014 

NOTIFICATION 


MAHARASHTRA SHOPS AND ESTABLISHMENT ACT , 1948 . 

No. MSA. 05 /2014/ CR . 129/Lab - 10 . - In exercise of the powers conferred by the proviso to Section 4 of the 
Maharashtra Shops and Establishment Act , 1948 (Bom . LXXIX of 1948) hereinafter referred to as the said 
Act, the Government of Maharashtra hereby amends Schedule II of the said Act as follows, namely : 

In Schedule II of the said Act, after entry " 656 " the following Entry shall be added namely : 


" 657 


M /s. Amar Fast Food and 
Juice Centre (Darya Vihar 
Hotel), 
39 /D , Chawpati seaface , 
N . A . Purandare Marg , 
Mumbai 400 007. 


n 


Section 19 and Section 24 subject to the following 
conditions : 
( 1 ) This exemption shall remain in operation for the 

period of three years from the date of Notification 

published in Government Gazette. 
( 2) The establishment shall not remain open on any day 

later than 3 -00 a . m . 
( 3 ) Every employee shall be given one day holiday in a 

week without making any deductions from his/her 
wages on account thereof and list of the time table of 
such holidays for a month shall be placed on the notice 

board in advance. 
(4 ) Every employee shall be given a rest period of one 

hour after 5 hours of continuous work . 
(5 ) The employees , who have given their consent be only 

placed on the day of weekly holiday or other holiday . 
(6 ) No employee shall be required to work for more than 

9 hours in a day or 48 hours in a week . The spread 
over of an employee shall not exceed 11 hours in a 


day . 


( 7) Every employee shall be provided Identity Card , 

according to the Section 25. 
(8 ) Female employees shall be provided separate lockers, 

security and rest rooms at the work place. 
(9 ) In case of liquor selling and entertainment programs, 

rules of concerned departments shall be applicable. 
(10 ) Complaint redressal committee against sexual 

harassment of women should be established . 
( 11) As the exemption is given from closing time of the 

establishment, new staff shall be appointed for the 
extended work . 


भाग एक - ल - २३अ 


१७६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९- १५ , २०१७/ माघ २० - २६, शके १९३८ 


( 12) The employees shall be entitled to overtime wages 

in accordance with Section 63 of the said Act . 
( 13 ) Employees shall be given national and festival 

holidays. 
( 14) This exemption is limited to the employees who have 

given their consent. 
( 15 ) This exemption is related only to Bombay Shops and 

Establishment Act, 1948 . 
( 16 ) Inspite of these terms and conditions , all the provisions 

of this Act shall applicable to the establishment duly. 
(17) In case of violation of any of the above terms and 

conditions, the exemption shall stand cancelled 
automatically ." 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra, 


A . M . BAWISKAR , 

Section Officer 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९ - १५ , २०१७/ माघ २० - २६ , शके १९३८ 


१७७ 


१८५ 


शुक्रवार , जुलै ४ , २०१४ / आषाढ १३, शके १९३६ 


उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ४ जुलै२०१४ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना अधिनियम , १९४८ . . . 

क्रमांक एमएसए- ०५ / २०१४/प्र.क्र. १३० / कामगार-१०.- महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना अधिनियम , १९४८ (सन १९४८ चा मुंबई एकोणऐंशी ) 
( यात यापुढे ज्याचा “ उक्त अधिनियम " असा उल्लेख करण्यात आलेला आहे.) यांच्या कलम ४ च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून, महाराष्ट्र शासन याद्वारे, उक्त अधिनियमाच्या अनुसूची दोन मध्ये खालीलप्रमाणे सुधारणा करीत आहे : 

उक्त अधिनियमाच्या अनुसूची दोन मधील क्रमांक “ ६५७ ” नंतर खालील नोंदीचा समावेश करण्यात येईल : 
“ ६५८ मे. अदिती फास्ट फुड अँड रेस्टॉरंट, १०५ , उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ व २४ मधून खालील शर्तीच्या अधीन राहून : 

एस. व्ही. रोड, मालाड शॉपिंग सेंटरसमोर , (१) सदर सूट ही शासन राजपत्रात अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून 
मालाड (प.),मुंबई ४०० ०६४. 

तीन वर्षांच्या कालावधीकरिता लागू राहील . 
( २) आस्थापना कोणत्याही दिवशी पहाटे ०३.०० नंतर उघडी राहणार नाही. 
( ३) प्रत्येक कर्मचाऱ्यास त्याच्या वेतनातून कुठल्याही प्रकाराची कपात न 

करता आठवड्यातून एक दिवस भरपगारी सुट्टी देण्यात यावी वसुट्टीसंबंधीचे 

प्रत्येक महिन्याचे वेळापत्रक सूचना फलकावर आगाऊ लावण्यात यावे. 
( ४) प्रत्येक कर्मचाऱ्यास सलग पाच तास काम केल्यावर एक तासाची विश्रांती 

देण्यात यावी. 
( ५) आठवड्याच्या व इतर सुट्टीच्या दिवशी संमतीपत्र दिलेल्या कर्मचाऱ्यांनाच 

कामावर ठेवण्यात यावे. 
( ६) कर्मचाऱ्यास दररोज ९ तास किंवा आठवड्यामध्ये ४८ तासापेक्षा जास्त 

काम करणे आवश्यक असणार नाही व दररोजच्या कामाची व्याप्ती ११ 
तासांपेक्षा जास्त असणार नाही. 


भाग एक - ल - २३ 


१७८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९- १५ , २०१७/ माघ २० - २६ , शके १९३८ 


( ७) प्रत्येक कर्मचाऱ्यास आस्थापनेकडून कलम २५ नुसार ओळखपत्र देण्यात 

यावे. 
(८) महिला कर्मचाऱ्यांसाठी कामाच्या ठिकाणी स्वतंत्र लॉकर, सुरक्षा व विश्रांतीगृह 

यांची व्यवस्था करण्यात यावी . 
( ९) मद्यविक्री व मनोरंजनात्मक कार्यक्रमासंदर्भात संबंधित विभागाचेनियम 

लागू राहतील. 
(१० ) आस्थापनेत महिला लैंगिक छळवाद प्रतिबंध करण्यासाठी तक्रार निवारण 

समिती स्थापन करण्यात यावी . 
( ११ ) आस्थापना बंद करण्याच्या वेळेतून सूट देण्यात येत असल्याने वाढीव 

कामासाठी नवीन कर्मचारी नियुक्ती केले जावेत . 
( १२ ) कोणत्याही कर्मचाऱ्यास त्याच्या अतिकालिक कामाबद्दल कलम ६३ मध्ये 

विहित केलेल्या दराने अधिक वेतन देण्यात यावे. 
( १३) कर्मचाऱ्यांना राष्ट्रीय व सणाच्या सुट्ट्या देण्यात याव्यात. 
( १४) सदर सूट ही संमतीपत्र दिलेल्या कामगारांपुरतीच मर्यादित राहील. 
( १५ ) सदर सूट ही महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना अधिनियम , १९४८ पुरतीच 

मर्यादित आहे. 
( १६) वरील अटी व शर्ती व्यतिरिक्त अधिनियमातील इतर तरतुदी आस्थापनेस 

यथास्थिती लागू राहतील . 
( १७ ) वरील पैकी कोणत्याही अटींचा व शर्तीचा भंग झाल्यास सूट आपोआप रद्द 

होईल .” 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


अ. म. बाविस्कर, 
कार्यासन अधिकारी. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९ - १५ , २०१७ / माघ २० - २६ , शके १९३८ 


१७९ 


In pursuance of Clause (3 ) of Article 348 of the Constitution of India, the following translation in English 
of the Government Notification , Industries , Energy and Labour Department, No. MSA -05 / 2014 / CR130 / 
Lab - 10 , dated 4th July 2014 is hereby published under the authority of the Governor. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


BALASAHEB KOLASE , 
Joint Secretary to Government . 


INDUSTRIES, ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 4th July 2014. 

NOTIFICATION 
MAHARASHTRA SHOPS AND ESTABLISHMENT Act, 1948. 

No. MSA . 05 / 2014 / CR . 130 /Lab - 10 . - In exercise of the powers conferred by the proviso to Section 4 of the 
Maharashtra Shops and Establishment Act , 1948 (Bom . LXXIX of 1948 ) hereinafter referred to as the said 
Act, the Government of Maharashtra hereby amends Schedule II of the said Act as follows, namely : 

In Schedule II of the said Act, after entry " 657 " the following Entry shall be added namely : 
" 658 M /s. Aditi fast food and Section 19 and Section 24 subject to the following 

restaurant, 105, S. V . Road , conditions : 
Opp . Malad Shopping Centre , ( 1) This exemption shall remain in operation for the 
Malad ( W .), Mumbai 400 064. 

period of three years from the date of Notification 

published in Government Gazette . 
(2 ) The establishment shall not remain open on any day 

later than 3 - 00 a .m . 
(3 ) Every employee shall be given one day holiday in a 

week without making any deductions from his /her 
wages on account thereof and list of the time table 
of such holidays for a month shall be placed on the 

notice board in advance . 
(4 ) Every employee shall be given a rest period of one 

hour after 5 hours of continuous work . 
(5 ) The employees, who have given their consent be 

only placed on the day of weekly holiday or other 

holiday . 
(6 ) No employee shall be required to work for more 

than 9 hours in a day or 48 hours in a week . The 
spread over of an employee shall not exceed 11 

hours in a day. 
( 7) Every employees shall be provided Identity Card , 

according to the Section 25 . 
(8 ) Female employees shall be provided separate 

lockers security and rest rooms at the work place . 
(9) In case of liquor selling and entertainment 

programs, reules of concerned departments shall 

be applicable. 
( 10 ) Complaint redressal committee against sexual 

harassment of women should be established . 
(11) As the exemption is given from closing time of the 

establishment, new staff shall be appointed for the 
extended work . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - ल , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९ - १५ , २०१७/ माघ २० - २६, शके १९३८ 


( 12 ) The employees shall be entitled to overtime wages 

in accordance with Section 63 of the said Act. 
(13 ) Employees shall be given national and festival 

holidays. 
(14) This exemption is limited to the employees who have 

given their consent . 
( 15 ) This exemption is related only to Bombay Shops and 

Establishment Act , 1948 . 
(16 ) Inspite of these terms and conditions, all the provisions 

of this Act shall applicable to the establishment duly . 
(17 ) In case of violation of any of the above terms and 

conditions , the exemption shall stand cancelled 
automatically ." 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra, 


A . M . BAWISKAR 
Section Officer 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT 
GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


